"8 |९0 
आस्वाद 


( मार्मिक टीकालेखांचा संग्रह 


लेखक: 


दत्तात्रय सीताराम पंशु, एम. ए. > 
मराठीचे प्रोफेसर, 
राजाराम कलिज, कोल्हापूर. 


प्रथमावृत्ति १९४३ 


किंमत ९) रु. 


1 
कभ १८ 


ना 


या प्रथमादृत्तीचे सर्व हक्क प्रकाशकाच्या स्वाधीन) 
>. “४ '% > र 


(7:43. 7 


प्रिय 
पत्नीस 
प्रेमपूवेक अर्पण 
घम 


'प्रो. पंगु यांचीं पुस्तकें 


शि 
संपादित 


वच्छह्रण ( पंडित दामोद्रकृत ) 
सीतास्वयंवर (नागेशकृत ) 
ज्ञानेश्वरी अध्याय बारावा . 
कुशलबोपाख्यान ( मोरोपंतकृत ) 
चनपवे ( मुक्तेश्वरकृत ) 


,८» ०८ »७ /७ “5 


प्रबघ 


क. 


सामराज 
आस्वाद 


/७ .« 


-घेण्यापूर्वी 


दोन शब्द सांगितले पाहिजेत. श्री. माडखोलकर यांनीं, “ माझी 
नभोवाणी ? या आपल्या पुस्तकांत, गेल्या शंभर वर्षांतील मराठी टीका- 
पद्धतीचे 'धांवते समालोचन करतांना, मराठी टीकेचे “ रिव्ह्यू सारखें 
स्वरूप, व ग्रंथांवर कोरडे उडविण्याचे धोरण विशद केलें आहे; व असा 
हा गोण टीकापद्धतीचा प्रकार प्रतिष्ठित ब लोकप्रिय. होण्यास, ग्रंथ- 
परीक्षणाच्या कामाला प्रथम वर्तमानपत्रांतून प्रारंभ होणे, व आपल्या 
इकडील टीकाकारांनी, जोनसन्‌ , मेकॉलेसारख्या टिंगळखोर इंग्रजी टीका- 
कारांचे सकोंतुक अनुकरण करणे, अशीं दोन कारणेही त्यांनीं देऊन टाकलीं 
आहेत. विदारक टीकेच्या या प्रद्चत्तीस हीं कारणे, चिपळूणकरांपासून 
कोल्ह्टकरांपर्यंतच्या टीकाकारांपुरतीं फार तर लागूं पडतील. पण आज- 
कालच्या फडके-खांडेकर, व खुद्द माडखोलकरांसारख्या, कोणत्याही इंग्रजी 
टीकाकाराच्या पकडींत न जाण्याइतक्या स्वतंत्र बुद्धीच्या टीकाकारांनींही, 
वरील जुना जमानाच चाळूं ठेवलेला ज्याअर्थी दृष्टीस पडतो, त्याअर्थी 
_ वरील कारणांव्यतिरिक्त निराळ्या गोष्टींचे अस्तित्वच तेथें अधिक 
संभवते. चिपळूणकरांपासून कोल्हटकरांपर्यंतचे टीकावाडयय नियतकालिकांत 
प्रसिद्ध झाळें असले, किंवा ते॑ अगदीं दोषेकदृष्टीने लिहिळे गेलें 
असले, तरी त्यांत निःपक्षपातीपणा व आस्था तरी दिसून येते. ' 
आजकाल पहावें तों, कंपूशाहीमुळें, टीकावाड्ययाळा बूडच नाहींस झालें 
आहे. एका कंपूंतील ठेखकाचें पुस्तक, दुसर्‍या विरोधी कंपूंतील टीकाकार 
अगर लेखक हाणून पाडतो, किंवा एका कंपूंतील ग्रंथकाराच्या पुस्तकाचे, 
त्याच कंपूंतील त्याच्या सहकारी मित्रांकडून भरमसाट गोडवे तरी गाइले 
जातात. पूर्वीच्या “* विविधज्ञानविस्तार ? अथवा ' मनोरंजन? इत्यादि 
मासिकांतून येणाऱ्या टीका, ' रिव्ह्यू ' स्वरूपाच्या असूनही निदान थोड्यातरी 
अभ्यासानं लिहिलेल्या असून , त्यांचे लेखक त्या त्या विषयांतले थोडेतरी 
अधिकारी पुरुष म्हणून समजले जात. पण तेंच आजकालच्या सासा- 


र 


हिकांत किंवा वर्तमानपत्रांतीळ वाड्ययसमालोचनाच्या सदरांत येणारे टीका 
लेख, “ रिव्ह्यू या नांवाला. देखील पात्र नसून, त्यांना केवळ ' पोंच हेंच 


पोट नांव शोभण्यासारखे आहे. शिवाय हे टीकालेखक आपल्या परीक्षण - 


विषयक पात्रतेबद्दल यत्किचित्ही आत्मनिरीक्षण न करतां, सातताहिकांच्या 
अगर वतमानपत्रांच्या संपादकांनी ग्रेथपरीक्षणाची दिलेली ही संघि, मित्र- 
कतेव्याला जागून व तानमान पाहून कशीतरी पचनीं पाडीत असतात. 
सारांश मराठीच्या टीकापद्धतींत चिपळूणकर-कोल्हटकरांच्या काळापेक्षा, 
आज बहुत अराजक माजले आहे. 

मराठींत सुजनश्लील टीकावाड्यय निर्माण होत नाहीं, अशीही श्री. 
माडखोलकरांची तक्रार आहे, व ती साथ नाहीं असं कोण म्हणेळ? पण 
याला मात्र, ही विदारक टीकापद्धतीच कारणीभूत झाली असे नसून, मराठी 


वाड्य़यांत स्वतंत्र, निःपक्षपाती व खिलाडू वृत्तीच्या अभ्यासकांचा अभाव हेंच 
त्याचे प्रमुख कारण होय. शिवाय स॒जनशील टीकेत, गुणदोषविवेचनात्मक 
टीकेचा अंतभौव होत नाही, असा, श्री. माडखोलकरांच्या म्हणण्यांतील 
सूर देखील, पुष्कळच अतिशायोक्तिमय व एकांगी म्हणतां येईल 


इल. चांगल्या 
वाड्यांतील ९ वाईंटांतील दोषदर्शन २. >. र 
वाड्ययांतील गुणदहीन व वाईटांतील गद्टान, त्या त्या लेखकांना माग- 
दर्शकच 


होत आलें आहे. अशा उभयपक्षी उपकारकत्वामुळें, गुणदोषदर्हीक 
टीकावाड्य़य, सत्यान्वेषण केरणाऱ्या सृजनशील टीकेंत खात्रीने येऊं शकेल, 
मराठी वाढ्य़यांत आजकाल अशा प्रकारची 
बसली आहे; पण सववत्र माजलेल्या 


रे 


बद्दल, जे वाटलें ते प्रामाणिकपणे मांडतांना, त्या ग्रंथाबद्दल वाचकांत रूढ 
असणाऱ्या अनुकूल-प्रतिकूल मतांचीं मात्र, फारशी कद्र केलेली नाहीं. 
त्यामुळें, वाड्मयांतील धेडं म्हणतील तेंच खरे, अशा आजकाल बोकाळलेल्या 
पोपटवृत्तीला थोडा बरी आळा बसेल अशी आश्या आहे 


कागद व मुद्रणसाहित्य कमालीचे महागले असतांही, प्रस्तुत, ठेख-- 


संग्रह त्वरित प्रसिद्ध केल्याबद्दल, येथील प्रसिद्ध वाड्ययप्रेमी प्रकाशक श्री 
दामुआण्णा मोघे बी. ए. यांचे आभार मानावे तितके थोडेच होतील. सुंदर 
छपाइंबद्दल ख्याति मिळविलेल्या ज्ञानेथर छापखान्याचे मालक व त्यांचे 
मदतनीस, यांनीं मुद्रितांच्या घेतलेल्या दक्षतेबद्दल व दाखविलेल्या सोजन्या- 
बद्दल आभार मानणेंही कर्तव्य ठरेल. 


कोल्हापूर | कल दत्तात्रय सीताराम पंगु, 
२८]१|४२३ 


///,>. 


शो. 1१८५७११. ५५७” 
॥0/0000०//000../ 
॥>.. ५14 त, ] 1 क्य क 
१७१. // 1 ११५ 
वि क 


क्तास्काद 


क. य 


अनुक्रमणिका 


“ा२-५०-९०>--- रच 


१ रागिणी र 

२ रेंदाळकरांची कविता 

३ भावबंधन 2२ 
_ ४ आंबराई 

५ दे. म. परांजप्यांची लेखनशैली ी 

६ ऐतिहासिक कादंबरी र 

७ यशोधन व्त् 

८ जादुगार व 
_ ९ चांदरात क; 

॥७॥१०_ उद्यांचा संसार * र 


] ९ ११ 


“0 


र रागिणी ” ही एके काळीं अतिशय लोकप्रिय झालेली अशी 


कादंबरी आहे. राष्ट्रीय कार्योत तिच्या कर्त्याला ज॑ नांव 
मिळालें नाहीं, त वाढ्ययक्षेत्रांत तिने अल्पकालांतच त्यांस मिळवून दिले. 
खुद्द वामनराव जोशांनाही आपल्या हातून ही एक अतुल ललितकृति 


उतरली अशी जाणीव आहे, हें एका व्याख्यानप्रसंगीं त्यांनी काढलेल्या 


उद्गारावरून ध्वनित होते. सन १९२१ सालीं डेकन कॉलेजांत त्यांनीं एका 
'सर्भैत आपल्या प्रास्ताविक भाषणांत आपला बावळा वेष व रागिणी ? 
यांतील विरोधाला उद्देझून- 
_ वेदाभ्यासजड: कथं नु विषयव्यावृत्तकोतूहुल: | 
निमोतु प्रभवेन्मनोहरमिदं रूपं पुराणो मुनि: ॥ 
या विक्रंमोवशीयांतील -छोकार्धांचा उल्लेख केला होता, ब 
बावळट पोशाखाकडे लक्ष देऊन ' रागिणी *वरील प्रेम कमी करू. नका? 
असे श्रोत्यांना विनविले होतं. प 


_ रागिणी"ची ती त्यावेळची लोकप्रियता व आज तिला प्राप्त झालेली 


नाममात्रता, हीं स्थित्यंतरे मात्र आपणास इतिहासाच्या पुनरावृत्तीचा 
अनुभव घडवितात. कोणत्याही ग्रंथाची लोकप्रियता, चिरतन व तात्पुरती अशा. 


दोन प्रकारची असते. जी ललितकृति पिढ्यान्‌पिढ्या वाड्ययानंद देत आली 
आहे, जिच्यामध्ये पुनःपुनः वाचावी असे आस्वादनीय वाड्ययगुण आहेत, 


तीच अक्षर ठरून ' अभियुक्त ? अस नांव घारण करते. इतर कृति कांहीं काल, 


वाड्ययक्षितिजावर चमकतात, व मग आपोआपच अस्तंगत पावतात. मराठी 
वाढ्य़यांत हरिभाऊ आपट्यांनीं मनोज्ञ मन्वंतराचा पाया, ज्या आपल्या 'आज- 


रागेणी | 


६ माझ्या 


. कालच्या गोष्टींनी घातला, त्यांचे नाविन्य सन १९१६ अखेर असेच कंमी होऊ. 
__ लागलें होते. “मधल्या स्थिती पासून ' मायेच्या बाजारा'पर्यंत महाराष्ट्रातील 


“४ 


कल. 31) आ,” र. 


रर 


पांढरपेशा मध्यमवर्गारचें व. स्त्रियांच्या अवनत स्थितीचे ज॑ यथातथ्य चित्र 


._ हरिभाऊंनीं कादंबरीच्या द्वारां काढलें, त्याचा रंग फिका होत चालला 


' होता. हरिभाऊप्रणीत सामाजिक सुधारणा व. वातावरण लोकांच्या 
अंगवळणीं पडल्यामुळें, त्याहून पुढच्या अथवा निराळ्या वातावरणाच्या 
कादंबरीचे स्वागत करण्यास वाचकवर्ग उत्सुक झाला होता. अशा संघि- 
कालाचा योग्य फायदा प्रो. वामनराव जोशांना मिळाला. आपल्या 
* रागिणी ? कादंबरींत त्यांनी उच्च शिक्षणालंकूत तरुणतरुणी, सुधारक 


) 
' रागिणीःच्या बाबतींतही पूणतया अनु- 


__ सेवास येतो. ' मासिक मनोरंजनांतत क्रमश: 


“र 


ी 
| 


_ काचा पूण परिचय होऊनही जी 


प्रसिद्ध होत असतांना व पुढे 
भुस्तकरूपाने ती प्रसिद्ध झाल्यावर कांहीं काळ, वाचकांना तिच्याबद्दल जे 
आकषण वाटले, तें आज तीच कादंबरी 


ह” पुनरपि वाचतांना वाटेनासं झाले 
: आहे. कथेमुळें कोणतीही कादंबरी थोडीबहुत आकर्षक होते, पण कथा- 


कादंबरी दीर्घकाल किंवा चिरेतन आनंद 
' देणार्‍या "अयगुणांनीं मंडित असते, तिलाच अभियुक्तता 


शिक अभियुक्तता प्राप्त होते. 

१ ब अविस्मरणीय पात्रे, आदर्श ध्येयवाद 

. _. मनोहर  युणसमुच्ययाने अथवा यांपैकी एकेकाने सदा. कादंबरी 
व»... १ न सुद्धा, १ 

___ कालाशीं टकर देऊन टिकून राहते व 


र - ' रागिणी'च्या पुनरवाचनांत वरील सर्वे 
___ गुणांचा अभावच अधिक जाणवतो, 


; धानाने कादंबरीकाराला त्या पात्राच्या जीवन- 
___ चृत्तांतावरच वाचकांची 
ः _ *४षवसच वाचकांची दृष्टि 


| 


1 


। ते करावयाची आहे, व वैराग्यखंड, 
(ही & ऱ 


सी 


£: 


असुयाखंड आणि आश्रमखंड, असे जे. तीन भाग प्रस्तुत कादंबरीचे 
कल्पिण्यांत आले आहेत, त्यांतही इतर पात्रांच्या अनुषंगाने रागिणीच्या 
जीवनांतील तीन ठळक स्थित्यंतरांचेंच वर्णन त्याला करावयाचे आहे. 
हुंड्याची मोठी अडचण नानासाहेबांच्या मित्रकार्याने दूर झाल्याने, रागिणीचा, 
विवाह भय्यासाहेबासारख्या श्रीमंत वराशीं झाला. पण थोड्याच 
दिवसांत तिला मातृसुखाला आंचवार्वे लागते. भय्यासाहेबांच्या मनाचा 
कल ते कलिजांत शिकत असतांनाच ब्रह्मविद्या, मोहिनीविद्या व संतवाड्य़य 
अशा गूढ मार्गाकडे होता. त्यांत बोधस्वरूपस्वामी विजयगांवला 
आल्यामुळें तर भय्यासाहेब त्यांच्या पूणे भजनीं लागून चित्तशुद्धि कीं 
रागिणी अशा अंतःकलहांत सांपडतात. त्यांच्या वैराग्यवृत्तींत फरक पडावा 
म्हणून पुष्कळ प्रयत्न होतो. पण बोधस्वर्पस्वामींच्या कठोर पत्रामुळे पुनः 
सवे गाडे पालटून . भय्यासाहेब रागिणीचा त्याग करून काशीस निघून 
जातात. काशीहून ठराविक प्रे न आल्यामुळें, सवोना काळजी वाटून 
भय्यासाहेबांच्या शोधाय भाऊसाहेब एक महिन्याची रजा काहून काशीस 
जातात व त्यांच्याबरोबर रागिणीही जाते. तेथे तपास चाळू असतांच 
“ पुढच्या क्षणींच जलसमाधि घेत आहे ” अशी खुद्द भय्यासाहेबांच्या 
हातचीच चिठ्ठी मिळाल्यामुळे, रागिणीला वैधव्य येऊन तिथे कपाळ पांदरें 
होते. तथापि आपल्या पतीच्या मरणाबद्दल तिची खात्री झालेली नसत. 
_ मात्र कांहीं दिवसांनीं घाटाखालीं दोन मैलांवर हातांत अंगठी असंलेळें एक 
प्रेत पोलिसांना सांपडल्यामुळे, व ती अंगठी भाऊसाहेबांनी ओळखल्यामुळें 
भय्यासाहेबांच्या आत्मदत्येबद्दळ सवोचीच खात्री होते. . रागिणीच्या 
वैधव्यदशेमुळें व भय्यासाहेबांच्या संन्यस्तवृत्तीला अनुलक्षून, या खंडास 
वैराग्यखड अर्स नांव देण्यांत आठे आहे. 

क * 

__ पुढील असूयाखंडांत रागिणीवेद्दळ उत्तरेच्या मनांत असूयेचे, व 
इतरांच्या मनांत संशयांचें साम्राज्य माजते. रागिणी वेधव्यदुःख भोगीत 
आहे तोंपर्यंत मला लयन कतंव्य नाही? या आनेदरावांच्या उद्गारांनीं 
नानासाहेबांना त्यांच्या हेतूचा संशय येतो, 'तर सव मंडळी पुनः काशीस 
जात असतां वाटेत आनंद्रावांच्या '* रागिणीक्लीं लग्न करायला कोणी तयार 


वढ 


होईल” या सहजोदारांनीं. उत्तरेच्या मनांत असूयेचे बीजारोपण होतें 
अशाच तऱ्हेच्या त्यांच्या वादविवादांतील आणखी कांहीं उक्तींनीं, आई- 
: साहेबांनाही त्यांच्याबद्दढ संशय आल्याशिवाय राहत नाहीं. मध्यंतरी 
आमची विजयगांवकर मंडळी संगोत्रीच्या अरण्यांत रहात असतांना, बोघ- 
. स्वख्पस्वामीकडून वाईट अनुभव आल्यामुळें, भय्यासाहेब घरीं जाण्याच्या 
बेताने ज्या आंब्याच्या झाडावर विश्रांति घेतात, त्याखालींच रागिणी व 
उत्तरा बसावयास येतात. भय्यासाहेब त्यांना आपली ओळख दाखवितात, 


- पण त्या * भूत भूत? म्हणत पळतात व भय्यासाहेब प्रियत्रह्मस्वामींच्या 
दर्शनार्थ गंगोततीच्या धमशाळेस जातात. 


आपल्या मुलीला स्वातंत्र्य दिल्याबद्दल भाऊसाहेबही अलीकडे साशंक 
होत असतांनाच, न।नासाहेब आनंद्रावांबद्दलचा आपला संकाय त्यांच्या पुढे 
व्यक्त करतात. त्यामुळे, भाऊसाहेंबांची रागिणीबरद्दलची शंका बळावून, 
जनूभाऊंच्या मानभावी व हृलकट ठाब्दांनीं तिच्याबद्दल त्यांचे मन अधिकच 
कलप्रित होते. उत्तरा व रागिणी यांच्या संभाषणांतही “ माझं ज्याच्यावर 
. प्रे] आहे ते माणूस या जन्मांत तरी मला मिळायचं नाहीं, ” या 
:_ रागिणीच्या वाक्याचा विपरीत अर्थ उत्तरेच्या मनांत येऊन तिच्या असूया- 
._ बीजाला पुनः अंकुर फुटतात. जनूमाऊंचा गैरसमज पसरविण्याचा उद्योग 
_ चालूच होता. रागिणी आनंद्रावांशीं पुनर्विवाह करण्यास उत्सुक आहे 
__ असे ज्याप्रमाणे त्यांनी आनंदरावांना भासविले, त्याचप्रमाणे, उत्तरा, 
_ आईसाहेब व भाऊसाहेब यांचीही त्यांनीं तशी समजूत करून दिली. यावर 
विसंबून माऊसाहेबांनीं, आनंदरावांना रागिणीशीं पुनर्बिवाह करण्याची गळ 
__ घातली, व उलट पुनवि 


- वाहू न केल्यास घरांतून जावे लागेल ? असा 
___ रागिंगीला धाक घातला. यामुळें, भाऊसाहेबांच्या इच्छेला मान द्यावा असे 
_ आनंदराबांना वाटळें, तर लोकापवाद 


च्या मनांत येऊं लागले, 
इकडे आनंदराव व रागिणी 


र णी यांचे मेतकूट सबोना दाखवावे, म्हण 

॥ ]। रांगिणीला ध् 1 >| प हणून न 7 
। __ जनुभाऊ रागिणीला आनंदरावांच्या खोलीवर ॥. उंदणुर 
त 


१. 


र प दार ठोठावत्तात, तों वायूचा 
७५४, 3 //) धं 


1 वी 
व र्व व्य 1 


बरे 'सोसण्यापे क्षां घाल 
| बेर नाहीं का ! ) असे विचार रागिणी क्षां : लम़ करून घेत 


>> 


क्न्ट 


ष्र 


आनेदरावांच्या. खोलींत. सांपडडून जनुभाऊंचें तोंड फुटत, वः.रागिणीभोंवतीं 
. माजलेले असूयेचें .व संशयार्चे काहूर नष्ट होतें. ् | 
* शेवटचा आश्रमखंड म्हणजे आमच्या विजयगांवकर मंडळीपुढे उर्भे 
राहिलेले एक भयंकर दिव्यच होय. रागिणी व उत्तरा यांचीं मर्ने आतां 
पूर्ववत्‌ निवळलीं होतीं, व वाताच्या झटक्यामुळें उत्तरेचेंही तेज कमी होऊन 
ती आनंदरावांना अनुकूल झाली होती. पांचसहा दिवसांतच या मंडळींचा 
प्रियव्रह्मस्वामींशीं परिचय घडून त्यांच्याचकडून आनंदरावांना कारीसेनी 
लोकांच्या चालीरीतींचें संशोधन करण्याचें प्रोत्साहन मिळतं. स्वामींच्या 
रिष्यांकडून रहाण्याची सव व्यवस्था झाल्याने, मंडळी तिकडे रवाना 
होतात. तेथेच टिल्ळू्चें किनरीशीं लम्न होते. 

कारिसेनी लोक नरभक्षक होते, तरी विशेष कांहीं न होतां मंडळींचे 
दिवस मर्जैत जातात. पण बायकांना पळवून नेण्याच्या कारीसेनी लोकांच्या 
बेताची, टिल्ळू्नें आणलेली बातमी सर्वाना भीतिदायक वाटली. कारीसेनी 
राजा किनतोवा, याच लक्ष उत्तरेवर तर वीर मीरबलचे रागिणीवर होतेण 
मयाणीप्रमुख कारीसेनी लोकांचा बेत, स्वोनाच पकडून कटोहांत बळी 
देण्याचा होता, व त्याप्रमाणें त्यांनी, विजयगांवकरांवर छापा घाळून त्यांना 
गिरफदार केलें. आईसाहेब व उत्तरा यांची त्यांनीं गुद्दे मारून विटंबना 
केली. धमोतरासं कोणीच तयार होईना म्हणून त्यांनीं सवोनाच कटोहांत 
टाकण्याचे ठरविले. जनुभाऊंची तर तारांबळ उडून, ते “ मी आपली 
बायकोसुद्धां तुम्हांला देतो, मला मारू नका ” असें बडबडू लागळे. पण 
यांत त्यांचा पाज्ञीपणा उठून दिसल्यामुळे, ते कटोहाच्या भक्ष्यस्थानी पडले. 

विजयगांवकर स्त्रीपुरुष मंडळींची फार शोचनीय स्थिति झाली होती. 
. बायकांना कटोहांत टाकण्याचा बेत नंतर ठरल्यावर रागिणीला बचावण्यासाठी 
मीरबलने तिला एका आंबराईत नेली व तेर्थे तो तिच्या छातीवर पाय देऊन 
. उभा राहिला. पण सवोच्या भाग्याने टिल्लू व किनरी यांना धाडसाचा 
प्रयत्न सु'चून, त्यांनीं सवोची सुटका केली, भाऊसाहेब व टिल्लू या दोघांनीं 
मीरबल्पासून रागिणीची सुटका केली व टिल्ट्नं मीरबळचे गन उडविले. 

या घोर प्रसंगाच्या रात्रींच प्रियत्रम्हस्वामी व भय्यासाहेब यांचे संभाषण 
चाळूं होते. मंडळींना कारीसेनी प्रांतांत पाठविण्यांत आपला संद्धेतु होता, 


! "की ४ ५-५ ४३ 


वि गक 
नाहींतर याहीपेक्षा भयंकर प्रसंग गुदरला असता, असे स्वामीनी सांगितले. 
बोधस्वर्पस्वामीही तेथे आळे व कृतकर्मांबद्दल त्यांनीं भय्यासाहेबांची 
____ क्षमा मागितली. प्रियत्रम्हस्वामींच्या मठांत विजयगांवकर मंडळींची व 
_ मय्यासाहेबांची गांठ पडली. स्वामींनीं भय्यासाहेबांना संसार करण्याचा 
उपदेश केला. या मठांतच आनेद्राव व उत्तरा यांचा विवाह झाला, र 
भय्यासाहेब व रागिणी यांनीं तेथील रम्य एकांतांत रसास्वाद ऊर्फ मधुचंद्र 
____ अनुभवला. स्वामींना मात्र या मीलनाने पुष्कळ दिवस योनलेलें कार्य, पार 
पडल्याचा आनंद झाला. विवाह देशकार्याच्या आड येत नाहींत, या 
____ विचाराने त्यांना समाधान वाटलें. आश्रमांत झालेल्या या मीलनानैच 
. या खंडाला आश्रमखड हें नांव मिळाले आहे. 
ज्र “रागिणी'चा हा त्रोटक सारांश 
___ सात्विक विवाह कीं ध्ययवाद हे 
लागलेल्या भय्यासाहेबांचं, 
र .“ _ प्रेमवड, पण संशोधन व देशकार्य 
_ उत्तरेशी, अपेक्षित मीलन घडवून 


ंश आहे. या कादंबरीत संसार कां ध्येयवाद, 

मक्षत अनुक्रमें विवाहित पण परमाथीला 
त्यांच्या धमपत्नी रागिणीशीं; व अविवाहित, 
ये यांना वाहून घेतलेल्या आनंदरावांचे, 


डवून कादंबरीकाराने अनुक्रमे संसार व विवाह 
यांच्या बाजूने सोडविले आहेत वितां 


, « पण हे सोडवितांना आपल्या कथानकाची 
___ युरुकिली त्याने प्रियत्रक्मस्वामींसारख्या अंतर्शांनी स्वामींच्या हातीं दिल्यामुळे, 
____ 'सवडृष्टत्या घडामोडी त्यांच्याच इच्छामाञ करून होतात, असा वाचकांचा 
-___ अहहोतो, वसामाजिक व तात्विक समजल्या जाणाऱ्या या कादंबरीच्या 

__ वातावरणा जेन त्यांचीं मनं बुवाबाजीकडे, दैववादाकडे 
1)" आ अतींद्रिय गोष्टींकडे ओढली जातात. * त्यापेक्षा तरुणतरणीपुढे 
___ कोणतेंडी व्यय अस्ल्ळ, सश त्यांच्या सात्विक प्रेमाची परिणति वैवाहिक 


वठ 
ज्ः 
त 


08४2 त्गानी हक ण यो 1 अगर विवाहाचा 
00 ॥॥१४/सार अवलनिळा , अत, जर कादंबरीकाराने दाखविले अस्ते, 
: तेर ते अधिक वास्तव, विश्वस. कारक झालें असते. 


४] 


-परमार्थ चोखाळणांरे भय्यासाहेब, शेवटीं आपल्या सात्त्विक पत्नीकडे वळले 
ते प्रियब्रह्मस्वामींच्या उपदेशामुळे नसून, भलत्या गुरूच्या भजनीं लागून 
झालेल्या पश्चात्तापामुळें, अर्स जर प्रस्तुत कादंबरीत दाखविलें असते, तर 
ते असं ध्येयाच्या दृष्टीने सयुक्तिक झालें असते, तसेंच आपल्या संशोधनाच्या 
ध्येयाच्या आड. विवाह येईल या भीतीनें, त्यापासून लांब पळणाऱ्या आनंद- 
-रावांनाही, प्रियत्रह्मस्वामींच्या प्रोत्साहनापेक्षां त्यांच्या कारीसेनी सशोधन- 
कायोत उत्तरेचे सहाय्य मिळून, पत्नी आपल्या ध्येयाच्या आड येत नाहीं, 
हे अनुभवाने पटले, असं जर या कादंबरींत चित्रित केलें गेळं असते, तर 
आनंदरावांचे हे उदाहरण अनेकांना मार्गदर्शक झालें असतें. प्रस्तुत कथा- 
नकांत भय्यासाहेबांचें परमार्थाचे ध्येय, व आनंदरावांचे संशोधनध्येय यांची 
'विफलताच सिद्ध होत असल्यानं, अशा ध्येयांबद्दल वाचकांचा गैरसमज . 
होऊन, त्यांना अविश्वास वाटण्याचाच अधिक संभव आहे. 

या कादंबरीचे कथानक बहुतांशीं अस्वाभाविक, असंभाव्य व 
अद्सुत घटनांवर आघारलेळें आहे. रागिणीवर ओढवलेलीं संकटे जशीं 
कौटुंबिक आहेत, तशींच दैवी आहेत, पण तीं आणण्यांत कादंबरीकाराने 
कमालीचा लहरीपणा दाखविला आहे. पहिल्याच वेराग्यखंडांत, रागिणीवर 
वैधव्याचा घाला पडेपर्यंत थोडीफार सयुक्तिकता दिसली तरी, रागिणी व 
भाऊसाहेब काशीस आपल्या तपासाला आले आहेत, हे भय्यासाहेबांस कर्से 
'समजळें, याचा उलगडा, कादंबरींत झालेला नाहीं. ते कदाचित्‌ तेथील पंडे 
लोकांप्रमाणे दररोज काशी स्टेशनवर हजर रहात असावे, व आपली पत्नी 
व स्व्युर नेमके आलेले पाहतांच कुठल्या तरी प्रेताच्या हातांत आपली 
आंगठी अडकवून आपण मेलो, असं पुराव्याने भासविण्याची बोधस्वरूप- 
स्वामींनीं सांगितलेली युक्ति त्यांनीं अमलांत आणली असावी. असूयाखंड 
हा तर कादंबरीकाराच्या हुकूमशाहीचे अखंड प्रदर्शन होय. नानासाहेबां- 
सारख्या सुशिक्षित सुधारक वकिलाने, लहानपणापापून पूणे परिचित अशा 
आनंदराबांच्या एकाद्या वाक्याचा विपर्यास करून साशंक व्हावे, हे जस॑ 
चमत्कारिक, तसे रागिणी व आनंदराव हे बंधुभगिनीभावाने वागत असल्याचे 
इतके दिवस पाहूनही, नवशिक्षित उत्तरेने अश्याच एकाद्या सहजोंद्रारावरून 
आपल्या मनांत असूयेला ठाव द्यावा, हं अशक्यप्राय वाट्ते. त्याचप्रमाणे 


0." 
७५. 


:_ - प्तिनिधनोत्तर जी सासऱ्याचा जाच सोसूनही माहेरीं न जातां सासरींच गसे- 
कतेव्यनिष्ठ 

.सारखी शुद्ध व पवित्र राहिली, त्या आपल्या कतव्यनिष्ठ मुलीला स्वातंत्र्य 

- दिल्याबद्दल खुद्द भाऊसाहेबांनाच साशंक होण्याचा एकदम झटका यावा, 


. याला कादंबरीकाराच्या इच्छेशिवाय दुसरे कोणते कारण असणार १ शिवाय 


- जठुभाऊ काय किंमतीचा माणूस आहे, हे ठाऊक असूनही त्याच्या विषारी 


त्यापेक्षां आनंदराव व रागिणी यांचे प्रथमच 
अथवा सामाजिक दर्जाच्या सबबीवर 
तिच्या मनाविरुद्ध “भय्यासाहेबांशीं झाले, 

भूमिका कादंबरीकारांनं रंगविली असती, 


: उत्तरा यांना स्रीस्वभावामुळे, संशयपिशाचिकेने घेरळें असे क्षणभर मानलें, 
:__ तेरी आनंद्रावासारख्या चिकित्सकबुद्धीच्या तरुण संशोधकाने तिच्या कह्यांत 
__ कांजावे, हे समजणे कठीण आहे. उत्तरेशीं लयन करण्याबद्दल खुद्द रागिणीनेंच 
ळ अनेकवार रदबदली केली, व चित्तशुद्धीसाठी रागिणीचा त्याग 


___ मनांत आणतो, त्या वेळीं त्याची याक 
४ 85 211: बुद्धि ठिकाणावर याबद्दल 
न _ का वाढू हागे. तसे. पाहिळे देला होती किंवा नाहीं, याबद 
५ //*न वे 9 १ 


॥ँ&* 


९ 


:रावाला भ्रमिष्ट व्हाथे लागळें आहे. नाहींतर गंगोत्रीच्या धर्मशाळेंतीलः 
खोलींत उत्तरेला वाताचा झटका येऊन ती जवळच्या समडेवर पडली वः 
तिच्या लगड्याने पेट घेतला तरी तो आपल्याच तंद्रींत आकाशाकडे पहात 
तासन्‌तास कसा उभा राहिला असता १ किंवा खोलींत गेल्यावर उत्तरेच्या 
पायाची त्याला ठेच लागली असतां, ती वळकटीचीच आहे असे समजून 
तो विचारांत गक होऊन खिडकींत जाऊन कशाला बसला असता ? 
तरी बरे कीं, उत्तरेचे पेटलेले ठगडे तिच्या गडबड लोळण्यानेंच परभारें 
विझले. नाहींतर आनंदरावांना आपल्या समाधीमुळें, आपल्या भावी 
पत्नीला. कायमचेच मुकावे लागलें असते. मागे. काशीच्या घाटावर एका 
तरुण संन्याशाला साप चावल्याच्या प्रसंगीही आमची सुविद्य व बुद्धिवादी 
विजयगांवकर मंडळी, आपल्या डोळ्यांवर असे कातडें ओढून घेतात कीं, 
रागिणीला त्या संन्याशाचा आवाज ओळखीचा वाटूनही किंवा नाना- 
साहेबांना तो संन्याशी विजयगांवांत पाहिल्यासारखा वाटूनही, कादंबरी- 
काराच्या वटारलेल्या डोळ्याकडे पाहून ते बिचार मूग गिळून गप्प 
बसतात. रागिणी तरी काय करते बिचारी! तिलासुद्धां क्षमायाचना 
' करीत मागून येणाऱ्या प्रत्यक्ष पतीला ओळख न देतां, “ भूत भूत? म्हणून 
ओरडत पळणे भाग पडलें. यावरून इतर वेळीं बौद्धिक वादविवाद 
करणारी ही आमची मंडळी, कादंबरीकाराच्या हातांतील. कळसूत्री बाहुली 
बनून कशी अविवेकी बनली आहेत, हे. दिसून येईल. 
पण यापुढील आश्रमखंडांत वर्णिलेळे आमच्या विजयगांवकरांचे 
चरित्र, तर अरेबियन्‌ नाइट्समधील गोष्टींपेक्षांही अधिक रोमहर्षक आहे. 


प्रियव्रह्मस्वामींनीं ज्या कारीसेनी लोकांच्या चालीरीतींचे संश्योधन करण्या चै 


प्रोत्साहन आनंद्रावांना दिले, त्यांची कादंबरीकाराने दिलेली हकीकत 
वाचतां, सतीसारखी अमानुष चाल बंद करणार्‍या दयाळु इंग्रज सरकारच्या 
राज्यांत प्रत्यक्ष विसाव्या शतकांत अशी नरमेधावर. जगणारी जात अस्ति- 


त्वांत असावी, व 'तिच्याच तावडींत नेमकी आमची बिजयगांवकर मंडळी 
सांपडावी, हें जितर्के आश्चर्यकारक व अविश्वसनीय तितर्केच आमच्या 


कादंबरीकाराच्या अदूभुतप्रियतेचं द्योतक वाटते. आपल्या कादंबरीच्या 


खलनायकाला कसातरी नाहींसा करण्यासाठीं, किंवा आपल्या नायिकेवर 


र, 7१५५ 
ी 0 च ु. * त. १. 


हू >... कवि. वळ भ्र 
११ के. ८४ आह २७०7-> देण 
: _>>- ह व 


९ 


आलेल्या संकटांच्या संख्यत आणखी एकानं भर घालण्यासाठी, जरी 
कादंबरीकाराने त्यांना या. मयंकर प्रांतात आणलें असलें, तरी प्रियत्रह्म- 
स्वामींच्या तोंडून या घटनांचे जे समर्थन त्याने वदविळें आहे, ते मात्र 

क आहे. आईसाहेब व उत्तरा यांची विटंबना, जनू- 
भाऊंचा कटोहाला बळी व रागिणीवर 'मीरबलकडून बलात्कार, अश्या घोर 
आपत्ती विजयगांवकरांवर कारीसेनी प्रांतांत ओढवणार, हे जर स्वामींना 


7 तर “ तुम्हीं त्यांना तिकडे कां पाठविले £? 
_ या भय्यासाहेबांप्रमार्णच वाचकांच्याही 


पभाढा त्यांनीं दिलेलें उत्तर म्हणजे 
"हगतात कीं, “ त्यांना जर कारीसेनी देशांत 
“नै त्यांना भोगावी लागलीं असती; 
बायकांवर याहूनही भयंकर प्रसग आला असता; 
मंडळींना तिकडे पाठविण्यांत माझा सद्धेतूच होता. ” पण यावर स्वामींना 
अथवा कादुंबरीकाराला अस विचारतां येईल कीं, कारीसेनी लोकांकडून 
आमच्या या सुखवस्तु प्रवासी मंडळीचे जे धिंडवडे निघाले, त्यापेक्षां असह्य 
अशीं कोणतीं दुःख जगांत उरली होतीं की, जीं ते तिकडे गेडे नसंते तर त्यांना, 
१ 'किंवा मीरबलनें रागिणीवर आणलेल्या प्रसंगापेक्षां 
'कोणता भयंकर प्रसंग, जनूभाऊ मेला ं 


; गी धरल, तरी, मीरबल्सारख्या रानटी 
पद्यूर्ने आणलेल्या प्रसंगा जनूभाऊसारख्या स्वकीयार्ने आणलेला प्रसंग 


9 देणाऱ्या नो. ५५: 9 तिकडे दुर्लक्ष करण्याची आज्ञा 


संददेवूच होता » अस म्हणण डं देशांत पाठविण्यांत आपलां | 


सन्मार्गीवर आणण्याचा यांमीचा > निळज्जपणा होय. भय्यासाहेबांना 
पाठविण्याचे आण ण रेघ होता, असेंही मं कारीसेनी प्रांतांत 


देण्यांत 1 
वया नवाय एक कारण देण्या आलें आहे. जॅ 
29 न्मागोवर येतांना भय्मासाहेबांना आहे. पण अश्या रीती 


डुःखद प्रसंग ब.विरहूव्यथा भोग- 


१२ 


ण्याची इतकी जबर किंमत द्यावी लागली आहे कीं, “ बळ उठला आणि संद्दय 
फिटला” अशीच शेवटीं त्यांची स्थिति झाली . आहे. स्वामींच्या अंगीं 
अंतज्ञांन किंवा भविष्यज्ञान असतें, तर त्याचा फायदा त्यांनीं आपल्या 
भक्तांना दिला असता. तसा फायदा ज्या अर्थी त्यांनीं दिलेला नाहीं, 
त्या अथी पहायचे आणि सांगायचं अश्या वृत्तीच्या .दोंगी कुडबुड्या 
जोशाच्या वृत्तीचे तरी ते असावे, किंवा दु तरी असावे. अशा प्रभाव- 
आून्य माणसाने भय्यासाहेब-रागिणी व आनंद्राव-उत्तरा यांच्या शेवटीं 
यहच्छया झालेल्या मीलनानें पुष्कळ दिवस योजिलेलें कार्य पुरें केल्याचे 
श्रेय पटकावावें, यासारखी हास्यास्पद गोष्ट तरी कोणती ? आपल्या कादंबरीच्या 
दूरदेशीं आणलेल्या नायक-नायिकेला व उपनायक-उपनायिकेला, स्वस्थळीं 
नेऊन त्यांचे तावूद थेंडे करण्यासाठीं कादंबरीकाराने प्रियब्रह्मस्वामींच्या 
करवीं गूढवादाची जी ही किमया केली आहे, ती मात्र दोघांच्याही 
ऱसपशेल अंगशीं आली आहे. : 

या अस्वाभाविक, असंभाव्य व अद्‌भुत गोष्टींनी * रागिणी ? 
कादंबरीचे कथानक जसें वास्तविक अथवा समकालीन आहे, अशी कल्पना 
होत नाहीं, तशीच तिची मांडणी अथवा निवेदनपद्धतीही चावतुर्याची 
नसल्याने वाचक ही कादंबरी समुत्सुकतेने वाचत नाहीं. कुशल कादंबरीकार 
आपल्या ललितकृतींत साम्य, विरोध, साहचर्य, अशा कलातत्त्वांच्या आधारें 
: प्रसंगनिर्मिति करून कथानकाचा परिपोष करतांना आढळतात. प्रस्तुत 
कादंबरीच्या कथानकांत समरप्रसंगच नसल्यामुळे, परिपोषास ञरूर त्या 
प्रसंगांचा येथे अभाव असावा यांत आश्चर्य नाहीं. तशांत “ रागिणी ? या 
एकमेव व्यक्तीवरच सर्व कथानकाची मदार ठेवल्यामुळे, प्रस्तुत कृति ही 
कादंबरी नसून एक चरित्रच होय अशी वाचकांची समजूत होते. अक्या 
या चरित्रांत, प्रसंगांची जागा कादंबरीकाराने रागिणीवर अनेक संकटे 
आणून व विजयगांवकर मंडळींत अनेक वादविवाद उत्पन्न करून भरून 
काढली आहे. तथापि कादंबरींतील प्रसंग जसे कथानकाची गाडी पुढे 
'ढकलप्यास उपयोगीं पडतात, तसे येथे जर हे वादविवाद रागिणीवर संकटे 
_ आणण्यास किंवा तीं निवारण होण्यास उपयोगीं पडले असते, तर त्यांचें 
कांहींसें कार्य प्रस्तुत कादंबरीत आहे असे म्हणतां आलें,असते. पण हे. सर्वे 


१२ 


__ «वादविवाद या मंडळीमध्ये रिकाम्या वेळीं होऊनही कथानकाशीं प] 
2. विल्ग व. असंबद्ध असल्यार्ने ते अतिरय. कंटाळवाणे होतात. ् 
्ः ह. पुनरविवाहमवरील एकट्या वादविवादांत आनंदरावांच्या उद्गारांचा “विपय 

होऊन ते व रागिणी यांच्याभोंबतीं संशयाचे वातावरण उत्पन्न होण्यास वाव 
___ सांपडतो. म्हणून तेवढाच वादविवाद फार तर संब्रद्ध म्हणतां येईल, 
__ बाकीचे निझरगडावरील, आगगाडींतील किंवा गंगोत्रीच्या अरण्यांतीळ 


क्त्याने 
__ वादविवाद म्हणजे निव्वळ कर्मकटकट होत. म्हणून “ या चचा कर्त्याने 
_ .. फुरालतेनं नि्झरगड, हिमालय 


___ संथपणे चालला असतां घडवून आणिल्या 


र बोध' होत नसल्यामुळे, तात्विक 
___ दृष्टीच्या वाचकांचीही जिज्ञासा येथे तृत 


___ तात्त्विककादंबरी हा मान आतांपर्यंत मिळत आला आहे. पण याग 
4 मध्ये असंबद्ध व अधांतरी अद्या चर्चा गुंफून तिचे 
त्यांनी नामशेष केळें आहे हे, तशाच या चर्चाही शुष्क व 

असल्यामुळें, तिची त्यांनीं सपुष्टांत॑ आणली आहे. 


कादंबरी रचण्याचा व तीही तात्त्विक बनविण्याचा 
फसला आहे. 


वाचकांच्या मनांत कुतूहळ 
आकांक्षापरिपूर्ति करीत 
फार जागा आहे, पण ती 


न, त्यांची शेवटीं 
' रागिणी? कादंबरीत सूचकतेला थोडी. 


१३ 


मनाला आनंद देण्याइतकी रम्य नाहीं. “ बहुतेक साधु अन्‌ स्वामी 
छ्चे-दोंगी असतात, ” हे नानासाहेबांचे उद्गार बोधस्वरूपस्वामींच्या - 
पुढील ढोंगी वतनाचे सूचक मानले, किंचा “ उत्तरेची असूया करूं: 
नको, ” या भय्यासाहेबांच्या शब्दांवरून पुढील “ असूयाखंडा “ची सूचना 


मिळत असली, तरी या दोन उदाहरणांवरून मधल्याच अगदीं क्षुछक 


घटनांची आगाऊ सून्चना मिळत असल्यासुळें, कादंबरीच्या. पर्यवसान- 


सूचनेच्या अभावीं, तीं उपेक्षपीय ठरतात. “ मोटारची होस फिटली ? 
ही रागिणीनेच लिहिलेली प्रदीधे कथा, तिच्यावरील भावी संकटांची 
किंवा कादंबरीच्या पर्यवसानाची सूचचक म्हणण्यापेक्षा देवदुर्विपाकाचंच 
एक उदाहरण मानतां येईल. या कथेतील सरस्वतीबाईवर तोतया . 
: डिंटेक्टिव्ह विश्वासरावाने तिची उचलबांगडी करून जो बळजबरीचा 
- प्रसंग आणला आहे, तसाच प्रसंग पुटे रागिणीला मीरबलकडून 
भोगावा लागतो. पण ही कथा वाचतांना या कथेच्या व कादंबरीच्या 
पर्यवसनांचा कांहीं अन्योन्यसूचक संबंध लावावा, अशी कल्पना कादंबरी 


वाचून संपवीपर्यंत वाचकाला येत, नाहीं. यामुळे ही गोष्ट कादंबरीच्या 


- पर्यवसनाची सूचक होण्यापेक्षा, कादंबरी वाचल्यानंतर मात्र तिच्या 


शेवटाचा मेळ वरील गोष्टीशीं घालावा, असे वाचकांस वाटूं लागते. 
अशा या उलल्या प्रकारामुळे सूचकतेचें सूक्ष्म तत्त्व कादंबरीकाराला ठाऊक 


असूनही योग्य प्रकारें मांडतां आळे नाहीं, असेंच म्हणावे लागते. 


या सून्चकतेप्रमाणेंच एकाद्या रहस्ययोजनेने वाचकांची कादंबरी- 
वाचनाची उत्कंठा टिकविणे, हा प्रकारही कादंबरीकारांचा नवीन नाहीं. 


प्रो. वामनराव जोशांच्या पूर्वी हरिभाऊ आपट्यांनींहि आपल्या कादंबऱ्यांत 


कोठें कोठें रहस्याचा उपयोग केला आहे. “ मी ? कादंबरींत रावजींच्या 
लखोट्याच्या रहस्याने, तो कोठें गेला असेल व त्यांत काय असेल याबद्दळ 
वाचकांना कुतूहल वाटंत. पण एका रहस्यांतून दुसरे निर्माण'करून शेवट- 
पर्यंत वाचकांना त्या तंद्रींत ठेवण्याची कळा, या दोघांही कादंबरीकारांना 
पूणपणे साधली नाहीं. रागिणी कादंबरीत भय्यासाहेब काशीस निघून 


. गेल्यावर, त्यांचे पुढे काय झाले, हें गुपित कादंबरीकाराला शेवटपर्येत्र 


र 


७ टिक्तवता.न आल्यामुळे, कलेची हानी झाल्याप्रमाणे वार्टते. कादंबरीतील: 
र ___ रहस्याचा स्फोट कादंबरींतील पात्रांना व वाचकांना एकदम झाला तरत्या 
योगाने होणाऱ्या विस्मयाचाः परिणाम अधिक होतो. येथ भय्यासाहेबांच्या 
भ्र -__ आमहत्येचा स्वदस्तुर्चा पुरावा हजर करून कादंबरीकाराने त्यांचा मृत्यु 
____ जाहीर केला, व रागिणीच्या मनांत.ते जिवंत आहेत असा संशय तेवत 
ठेवून वाचकांनाही वुचकळ्यांत पाडळे. पण थोड्याच वेळांत गंगाघाटावर 
___ संन्याशी वेषांत विजयगांवकर मंडळींनी नाहीं तरी वाचकांनी भय्यासाहेबांना 
र -_ ओळखल्यामुळें, मध्यंतरींच्या या द सुगाव्याने, या रहस्याचे कुतूहल 
___. पार ओसरून गेलें आहे. च्या या अनेक वेळ गुप्त व प्रगट 
“ होण्याच्या ल्ह्रीमुळें, रहस्याचें सातत्य तर टिकून रहात नाहींच, उलट 
संन्याशी वेषांतील भय्यासाहेबांना वाचक ओळखत असतांना त्यांची प्रत्यक्ष 


न ___ पत्नी त्यांना ओळखत नाहीं, हें पाहून कादंबरीच्या सत्यत्वप्रतीतीला मात्र 
___ बाध आला आहे. 


४ 


.__ याकडे त्यांचे लक्ष्य वेधले आहे. ही पद्धति 
____ शोभण्यासारखी आहे. रागिणीवरील वैधव्याचा घाला 
___ * संशयाचें व असूयेचे जाळे, व कारीसेनी मीरबलनें तिची केलेली विटंबना, 
या तीन हप्त्यांनी केलेल्या उत्कंठाजांगतीनें 


| , _ असूयाखंड' हा जसा अस्वाभाविक तसाच 'वेराग्यखंडाहून? अगदीं विलग, 
__ स्वत व अनपेक्षित वाटतो. कादंबरीकाराने रांगिणीबद्दल संशय व असयेची 
___ सूळ उठवूनज्या प्रसंगाने ती शमविली आहे, 


पु उ लंडांत. येणारा कारीसेनी प्रांतांतठा 
वीय र व्य का र मागून जोडलेल्या प्रमाणे च्रुटित व सुटा 
ाल्ता, "१'पनाचा सराव असणाऱ्या वाच भी 


१५ 


तीन खंड, आशिया, अमेरिका व आफ्रिका या तीन खंडांप्रमाणे परस्परा-. 
पासून दूर व तुटक भासतात. 

कलांगांच्या या प्रकारांनी कादंबरीचे निवेदन चाळू असतां, कादंबरी- 
कारानें मध्येंच डोकावून स्वतःच समर्थन करणें, उपदेश करण्याचा आव 
आणणे, किंवा कादंबरींतील पात्रांनाच उद्देून बोलणें, या गोष्टी वाचकाच्या 
तादात्म्याचा भंग करण्यास कारणीभूत होतात. आपली तटस्थाची 
भूमिका न सोडतां कादंबरीकार जोपर्यंत आपल्या कथानकांतील प्रसंग, 
पात्रांचे स्वभाव व संभाषर्णे जणुं काय खरींच घडलीं आहेत, अश्या 
विश्वसनीय रीतीने सांगतो, तोपर्यत वाचकही अशा वर्णनात 
पूर्णपणें समरस होतात. पण हें ताटस्थ्व फार वेळ टिकवितां न 
: आल्यामुळे, कादंबरीकाराला स्वतःच मध्ये ठडबुड करण्याचा मोह अनावर 
होतो, व मग रंगभूमीवरील पडद्याआड असणाऱ्या प्रॉम्टरचा एकादा हात 
बाहेरील प्रेक्षकांना दिसून, तो ज्ञसा हास्यास्पद व्हावा, तशीच आमच्या 
कादंबरीकाराचीही अवस्था होते. मराठी कादंबरीकारांत हरिभाऊ आपद्यां- 
प्रमाणेंच प्रो, वामनराव जोऱ्यांना आपल्या कादंबरींत स्वतः प्रगट होण्याची 
फार संवय आहे. रागिणी कादंबरींत तर त्यांची ही संवय स्वभावच बनली 
असून, आपण त्यांचे व्याख्यानच ऐकत आहों असा कित्येकदां भास होतो. 
. कादंबरीतील पात्रांचे एकादे संभाषण लांबल्याची किंवा आपळेंच विषयांतर 
झाल्याची त्यांस मध्येंच जाणीव होते. त्यावेळीं “ असो, फार विषयांतर 
करणें योग्य नाहीं, असें ज्याप्रमाणे ते सांगतात, तद्वतच नायिकेवरील. 
किंवा उपनायिकेवरीळ दुःखद प्रसंग वर्णन करतांना, “ वाचकहो ! रागि- 
णीला हंसू नका ! उत्तरेची कींव करा! ” अद्रा वाचकांना उद्देशून ते 
आरोळ्या ठोकतात. दुःखास्पद अथवा बीभत्सप्रसंग वर्णन केल्यानंतरही . 
* हाय ! हाय ! काय बायकांची ही स्थिति ! ईश्वरा !!” “ ईश्वरा ! सात्त्विक. 
श्राह्मणावर हा प्रसंग तू कां आणलास १” अशी ईश्वराची आळवणी केल्या- 
शिवाय त्यांना चैन पडत नाहीं. याशिवाय, प्रकरणाच्या आरंभीं अगर 
मध्यंतरी एकाद्या प्रसगाचा फायदा घेऊन ते जो पांडित्यप्रदर्शनाचा 
. पाल्हाळ मांडतात, त्यानं तर त्यांच्या कादंबरीला कुटकीकषायरूप निबेधाचे 
वाच्य स्वरूप प्रास झालें आहे. रागिणी कादंबरीत जगांतील स्थितिविरोध 


_ “स्मात्‌ निबंधर्चना झालीस पाहून, 
:_ विण्यासाठीं आपला पवित्रा बदळन 


| 
ी 


* 
“श, 


१ १1 


'सत्याचे स्वरूप, जगाचे स्वरूप, भौतिकशास्त्र 


शटर 


१६ 


चि वृत्तिविरोधावर, कालाच्या यभावावर, सृष्टीच्या स्थित्यंतरावर व योव- 
-नाच्या विव्तांवर जागजागी निष्कारण केलेले 
' अनुभव वाचकांना पदोपदीं घडविते. 


अशा रीतीने कादंबरी रचावयास जातां जातां आपल्या हातून अक- 


१ प्रो. जोऱ्यानीं कलाहानीचा दोष उड- 
नेदेठून “ काव्यशास्त्रविनोद ? असे आपल्या 
ग्रंथास अपर नामामिधान दिले आहे. पण या दृष्टीने पाहूनही वाचकांची 
होत असलेली वंचना त्यांना टाळता आली नाहीं. 'रागिणी कादंबरींत कला, 
सदमिरुचि, स्रीस्वातञ्य, पुनर्विवाह, सामाजिक सुधारणा, राजकीय सुधारणा, 


व धर्म इत्यादि विषयांवर काव्य, 


भाष्य, वरील वैरस्यकारक 


उस्तकास शास्त्र म्हणत असले, तरी या 


ऱ न तत्त्वशान्य असल्यामुळे, वाचक शेवटी कोरडाच बाहेर पडतो. ज्या 
. उह 


हींच निष्पन्न होत नाहीं, त्याला त्यांतील केवळ 


वती नाटकांतील प्रसंग, प्रथम मनांत आणून त्यांच्या धान 
ल प्रसंगांची रचना केल्याने, सं पा प 
०२ उपमोगाबयास,मिळत नाहीं, व जो आनंद 
_ अस्प प्रमाणांत त्यास मिळतो, त्याचें भ्रय तो साहजिकच वरीठ यी 
देतो, मग सगिणीकत्याना प या काव्यमय प्रसं मतीचचा वांटा मिळावा तरी 
४ केसा £, आपल्या कादंबरीच्या द्वारा पूर्वसूरींच्या कांहीं प्रसंगांचा पक्तः पुन 


ह 7. 7८”. ११.) 0५, 0 ७ 0 आ 71 क क 


१७ 


_ अत्यय येथे आपण वाचकांना घडविला, इतकेंच समाधान फार तर 
:' यो. जोशांना मानतां येईल. 
विनोदाच्या बाबतींतही थोडाफार असाच प्रकार झाला आहे. 
अंथकाराची वृत्ति मूळघीच विनोदी असल्यास, ती त्याच्या अ्रंथांत कोठे- 
'तरी तोंड दाखविल्याशिवाय रहात नाहीं. हरिभाऊ आपटे व श्री. क्‌. 
कोल्हटकर हे मूळचेच विनोदी असल्यामुळें, स्वभावनिष्ट, प्रसंगनिष्ठ व 
'कोटिनिष्ठ विनोदाचे मासले, त्यांच्या कादंबरी-नाटकांत भरपूर सांपडतात. 
पण प्रो. जोशांसारखे जे तत्त्वज्ञानी ग्रंथकार आपल्या ग्रंथांत विनोदाचा 
'मसाला पाहिजेच म्हणून दुसऱ्याच्या अनुकरणाने तो कोठेतरी घालण्याचा 
प्रयत्न करतात, त्यांना स्वाभाविक व मनोरम विनोद उत्पन्न करतां थेत 
नाहीं. रागिणी कादंबरींत, हृरिभाऊंच्या रावजी रा. ब. आडमुठे, किंवा 
गडकऱ्यांच्या धुंडीराज, गोकुळ, यांच्यासारखे अत्युत्तम स्वभावनिष्ठ विनोदाचे 
'नमुने नाहींत. तिच्यांतील पात्रांच्या संभाषणांतून जो विनोद बाहेर झिरपतो 
तो कोटिनिष्ट आहे, व तो देखील हरिभाऊ व कोल्हटकर यांच्या 
अनुकरणाचेच फल आहे. उत्तरा, रागिणी व आक्कासाहेब यांच्या नेहमीं 
एकत्र असण्यावर कादंबरीकाराने जो संस्कृत 'छोक रस्चला आहे, तो 
त्याचा स्वयंस्फूते असता तर किती मोज वाटली असती ! पण “ यत्र यत्र 
संदूनाना तत्र तत्र बिडीपिना ” हा, हरीभाऊंनीं “ जग हें असे आहे ” या 
/ कादंबरींत आपल्या सदूनानावरून रचलेला 'होक ज्यांना माहित आहे, 
त्यांना प्रो. जोशांच्या वरील “छोकाचे नाविन्य मुळींच वाटणार नाहीं. 
“ तुम्ही कांहींही बोळा त्यावर उत्तरेचे उत्तर हे ठेवळेलेंच. तिला उत्तर 
'द्यावयाला स्वर्गोतून जर कोणी उतरेल तर तोच काय तो तरला तर तरेळ, ? 
शा बाकयांतील उत्तरेच्या नांवावरील कोटी व अनुप्रास देखील, उघड 
कोल्ह्टकरी छापाचा आहे. रागिणींतील बहुतेक प्रसंग, ज्यांना विनोद 
बावडा आहे, असे करुण आहेत. स्वभावनिष्ट अथवा प्रसंगनिष्ठ विनोदाचे 
एक देखील उदाहरण तेथे ओषघाला सांपर्डत नाहीं. इतकेच नव्हे तर, 
भाषेला विनोदाची फोडणी थोडीदेखील दिलेली दिसत नाहीं. मग आपल्या 
कादंबरीत विनोद आहे, अर्से ते म्हणताल तरी कर्से? एवंच आपल्या या 
, आ, २ 


9 १८ 


_ साला वाचकांनी निदान मनोरम निवंध तरी म्हणावे, म्हणून त्यांनीं | र 
____ दुसरे नांव देखील अखेर अवसानघातकीच ठरलें आहे. 


.__ अंथास तंत्रष्ट्या कादंबरी म्हणतां यावयाचे नाहीं, हें लक्षांत आल्यावर 
* 


या कादंबरीचे याप्रमाणे कथानकदृष्ट्या व कलादृष्टया विस्तृत 
विवेचन : तिच्यांतील पात्रांच्या स्वमावपरिपोषाकडे वळणे क्रमप्रात 


____ आहे. रागिणींतील सर्वच पारे सुशिक्षित व सुधारणेला अनुकूळ अशी 
-___ आहेत. विशेषतः 


त *_ आपल्या वडिलांचे शिष्य 
_'मेय्यासाहेब यांच्यावर आपले गेम आहे, ही गोष्ट तिने मोठ्या खुब्रीने 
-__. सुचविली आहे. ती' ं | 


| च तिच्या करुण कहाणीला सुरवात | 
झाली आहे. आईचा मृत्यु, पतीचे वैराग्य च. 


'सासऱ्याचा छळ, वेधव्याचा घाला व 


| -_ %,. रागिणीबद्दद आपणास जद्यची 
। कैर्णा वाटते, तशी पतिशोधाथ तिने दाखविलेली तत्परता, व सासर्‍याची 
_ तिने केलेली परिचर्या, या णा तिच्याबद्दल हक 
॥ 'उपणयय़ा आदरखुद्धीला र्भा "६७ आदखुद्धि उत्पन्न होते. 

काराने निमोण १६. अहण. लागण्यासारखी परिस्थिति कादंबरी- 
. काराने निमाण केली आहे. ज्या रागिणीनें $ र व्य र | 
. "७ १ , / आपल्या वेधव्यदशृेंत सासरी 


१९ 


राहून पतिपरायणता राखली, आनंद्रावावर जिचें भ्रातृनिर्विशोष प्रेम 
'होते, उत्तरेच्या लयनाबद्दल जिने खुद्द आनंद्रावाजवळ रदबदली केली, 
तिच्याच मनांत लोकापवादभयास्तव अगर पितृभयास्तव आनंदरावांशीं 
पुनर्विवाह करण्याचा विचार यावा, हे जितके अस्वाभाविक तितकेच 
तिच्याबद्दलच्या सहानुभूतीवर पाणी पाडणारे आहे. रांगिणीच्या मनाचा 
असा अधःपात न होता, जर ती शेवटपर्यंत मनानें निश्चळ व॒ कणखर 
अशी ब्रह्मचारिणी राहिली असती, तर मराठी वाड्य़यांत गडकऱ्यांच्या 
मालतीप्रमा्णेच एक आदर्श नायिका, असा मान तिला मिळाला असतां. 
सुशिक्षित स्त्रियाही मोहवश होतात हें दाखविण्यासाठी म्हणा, अगर श्री. 
कोल्हटकर म्हणतात त्याप्रमाणे पाश्चात्यांच्या वस्तुस्वरूपवादाचे ( २८०॥६॥॥ 3) 
अनुकरण म्हणून म्हणा, कादंबरीकाराने पुनर्विवाहाचा हीन विचार तिच्या 
मनांत आणून, तिच्या मूळच्या गुणांची माती केली आहे. शेवटीं तिने 
भोगलेलीं दुःखें कमी वाटूनच कीं काय, कादंबरीकारानें : मीरबलाकडून 
तिची शारीरिक विटंबना करवून तिचा पुरता अंत पाहिला आहे. पणे 
वाचकांची तिच्यासबंधोंची सऱ्वावना पूर्वीच मावळल्यामुळे, या प्रसंगीं 
कादंबरीकाराने कितीही अपेक्षिली तरी, ती उदित होत नाहीं. ी 

भय्यासाहेब तर कादंबरीचे नायकच आहेत. नाना गुपचुप 
जहागीरदारांचे ते चिरजीव असून आनंदरावाबरोबरच ते मेडिकल कॉलेजांत 
शिकत असतात. त्यांचा स्वभावही रागिणीसारखाच कोमळ आणि उदार 
आहे, हें भाऊसाहेबांच्यी पूर्वीच लक्षांत आले होते. भय्यासाहेब इतके 
निष्कपट व भोळे होते कीं, त्यांचा निष्कपटपणा * गुण ? म्हणण्यापेक्षा 
दोषांतच काढलेला बरा; असे आनंदरावांना ( ते स्वतः भोळे असूनही ) 
च भाऊसाहेबांना एक वेळेस वाटत असे, त्यांच्या वर्तनामध्ये एक प्रकारचा 
निश्चयीपणा, बाणेदारपणा आणि धाडस हे गुण अनेक प्रसंगीं दिसत, असें 
कादंबरीकार सांगतात. मग स्वतःच्या विवाहाच्या वेळीं वडिलांना प्रतिकार 
करून हुंड्याचा खडक फोडण्याचे धाडस मात्र त्यांना कां झाळ नाहीं १ 
भय्यासाहेड प्रेमाचे भुकेळ आहेत. रागिणीपुढे घरदार, इष्टमित्र, फार काय 
सारी. एथ्वीही त्यांना तुच्छ वाटते. तिची संगति गंगेसारखी, साधुसंगती- 
सारखी, .. कविसंगतीसारखी त्यांना पावन वाटते. पण इतकें असूनही 


स्वर्पस्वामीकडून फसंगत 
' झालेली पाहून, कोणास काय वाटणार आहे? 


. पळणे, हें बोधस्वरूपस्वामींच्या 


झालें आहे. भय्यासाहेब मूळचे चांगळे असले तरी गू 


दोषांचे वारेडी तिच्या अंगीं नाहीं. 


२० 


'चित्तुद्धीसाठी आपल्या पत्नीचा त्याग करून हिमाल्यांत निघून 


.जाण्यांत त्यांच्या निश्चयीपणाने यावेळींच तोंड वर काढावें, याचें मात्र 
आश्चय वाटत. खरें पाहिळें तर भय्यासाहेब मूळचेच श्रद्धाळु व वैराग्य- 


वृत्तीचे असून, शिकत असतांनाच त्यांना थिऑसफीचे अ मोहिनी- 
विद्येचे वेड लागल्यामुळे, ते लहरी व एककल्ली बनछे . म्हणूनच 


आपल्या पत्नीस विरदहांत व आप्तेष्टांस पश्चात्तापांत पाडणे, त्यांना 


फसविण्यासाठीं प्रेताच्या बोटांत आपली आंगठी व आपल्या कोटाच्या 
खिशांत खोट्या मजकुराचे स्वदस्तुर्चे पत्र घालणे, काशीच्या घाटावर 
सर्पदंश झाला असतां, आनंदराव, उत्तरा, नानासाहेब, भाऊसाहेब इत्यादि 
मंडळींनी त्यांस उपचार करून वाचविळे असतां त्यांना झुकांडी देऊन 


शिकवणुकीने त्यांच्या हांतून घडलेले 
अनुदारपणाचचे वतन, श्री. कोल्हटकर म्हणतात त्याप्रमाणे पहिल्या नंबरचे 
नीचपणाचं नसलें, तरी, त्यांच्यासंबंधींची सहानुभूति बालविण्यास कारण 
विद्येसारख्या चून्य- 


मार्गोत बोघस्वरूपस्वामीसारख्या भोंदू गुरूच्या नादाने वाहवत जाऊन 


> (2 
त्यांनीं विवेकशून्य, 'भावनावश, एकमार्गी 


रा, हुषार, तडफदार व बोल्भांडी म्हणून 
वरून ती उद्धट 


र उत्तर जशी बुद्धीची तीत्र तशी युद्ध, 
निष्कपट ब प्रेमळ आहे. ठोंग' किंवा नंखऱ्योचा लाजाळूपणा जसा तिला 


व हेकड बनावे, व आपल्या सर्व . 


इट व अमयांद दिसली तरी, त्या 


२१ 


अभिमानामुळेंच आनंदरावावरील आपल्या प्रेमाला, तिने प्रथम बरेच 


दिवस स्फुटता दिलेली नाहीं. वास्तविक आनंदरावावर तिचे प्रेम अस- 


तांना, काशीस तिच्यासाठीं स्थळ पाहण्यास निघालेल्या नानासाहेबाबरोबर 
तिने जावयाचेच नव्हते. पण तिकडे जातांना व गेल्यावर, आनंदरावांच्या. 
कांहीं वाक्यांचा विपर्यास करून व जनुभाऊंच्या म्हणण्यावर विश्वास ठेवून 
तिने आपली जिवलग मेत्रीण रागिणी इच्याबद्दळ जी असूया धरली, ती. 
तिच्यासारख्या बुद्धिप्रधान स्त्रीला कितपत साजणारी आहे १ तिला आलेला 
वाताचा झटका अंतीं तिच्या पथ्यावरच पडला असला' तरी, अश्या झट-. 
कयास कारणीभूत होणाऱ्या तिच्या असूयावयेने, तिच्यासंत्रंधींचे सवे कौतुक 
व॒ आदर घालवून टाकला आहे. स्त्रिया कितीही शिकल्या तरी 
मत्सराचें एळकोट त्या कधीहि सोडावयाच्या नाहींत, हें तत्त्व सांगतांना. 
कादंबरीकारांनं या बुद्धिमती स्त्रीचा केवढा पाडाव दाखविला आहे! 
जनुभाऊची खरडपट्टी काढणाऱ्या उत्तरेसारख्या तेजस्विनीने, एखाद्या. 
क्षुलुक कारणानें विकारवश व्हावे, व आपलें वैद्यकीय शिक्षण अर्धेच टाकून 
अशिक्षित बायका करतात तेंच करावे, हें पाहून स्त्रीशिक्षण व स्त्रीस्वातंच्य 
या कल्पना खिळखिळ्या झाल्याशिवाय राहणार नाहींत. उत्तरेचे मूळचे 
तेज़ कायम राहून ती तशीच मनाने निर्विकार राहिली असती, तर गड- 
कऱ्यांच्या लतिकेच्या बरोबरीने बसण्यास तीही लायख ठरली असती. 


आनंदराव झाले तरी आपल्या प्रेयसीचेच अनुयायी आहेत. भय्या- 
साहेबांचे ते समवयस्क स्नेही असून, मेडिकल कॉलेजमर्थ्ये शिकत आहेत. पण 
या महादायांचा कळ या अभ्यासापेक्षां संशोधनाकडेच अधिक आहे. नाना 
साहेबादि मंडळी काशीस चालली त्यावेळीं हे खुशाळ आपल्या कॉलेजला 
कायमचा राम राम ठोकून त्यांच्याबरोबर जातात. भाऊसाहेबांच्या घरीं 
बोलून चाळून आश्रयाला राहिलेल्या या पोरक्या मुलाला, अगदीं मालकाच्या 
मुलाप्रमाणे ही मुभा कशी मिळाली हा प्रश्न आहे. कारीसेनी देशांत देखील 
सभोवती रानटी लोकांची भीति असूनही, सर्व मंडळी, आनंदरावांच्या 
संशोधनाचे कोडकोतुक करतां करतां आपल्या जिवावर देखील बेतून घेतात, 
इतकी कसली छाप त्याने सवोवर ठेवली होती ! आनंदरावांचे उत्तरेवर 


प्या 


>> 


२२ 


__ प्रेम होते, पण आपल्या संशोधनाप्रीत्यथ त्यांनीं विवाहाचा विचार लांबणी- 
' चर टाकला होता. ते अत्रोले असले तरी रागिणीला टाकून जाणाऱ्या भय्या- 
साहेबांची स्ट शब्दांत त्यांनीं कानउघाडणी केळी होती. रागिणीशीं 
याप्रमाणे ठद्ानपणापासून भावाप्रमाणे वागणाऱ्या आनंदरावांच्या मनांत 
'भाऊसाहेबांचे उपकार फेडण्याच्या बुद्धीने कां होईना, रागिणीशीं पुनर्विवाह 
केर'याचा विचार आणून कादंबरीकाराने त्यांच्या भ्रातूवृत्तीवर बोळा फिर- 
' विला आहे. ह्यांचा वैद्यकीय अभ्यारा जसा अर्धाच राहिला, तते त्यांचे 
____ संशोधनकार्यही अपुरेच राहिळे, मग मंगोपार्क किंवा स्वेन हेडिन होण्याच्या 
आया वल्गना कोठें राहिल्या! तथापि दरींत घसरल्यामुळे, उत्तरेच्या 
वैद्यकीय परिचर्येचा लाभ जसा त्यांना घडला, तसा त्यांचा वैद्यकीय अभ्यासही 
उपयोगी पडला, 


ह न त उघड प्रेमयाचना करणें, काशीस निघालेल्या मंडळीबरोवर 
ह. ३0 ह. आगगाडींतील वादांत मध्येच तोंड घाढून 
ण व्यक्तिविषयक व असमयोचित उत्तरेच्या सडेतोड उत्तराने तिचा 


घेग धडी छाती त्याच्याजवळ 

र पाच्या अंगीं ये, ब त्यां 

१ (च शाच्या अंगीं नाहीं. कारीसेनी छोकांची त्यातून सुटून नानी 

.. डय मदती कटोहाला बळी जातानाही तो असाच भिऊन, “मी 
८12: उद्गार > बायकोसुद्धां देतो,” असे रागिणी ऊन, 
टा काढतो, त्यावरून पा प र र स उद्देशून जे अळा 

१८.: अक , भ्याडपणाच व्यक्त 


२३ 


होतो. जनुभाऊ हा एक संस्कृतिशून्य व खुनशी वृत्तीचा माणूस असून तो 
परिस्थितीने पाजी बनला आहे. रागिणीवरं सूड उगवण्यास चुगलखोरी- 
सारख्या हीन अस्त्रारिवाय, त्याला दुसरे दिसतच नाहीं. जनुभाऊस कटोहाला 
बळी देऊन कादंबरीकारांने विशेष असं कांहीं साधळे नाहीं. त्याचा शेवट 
करणें जरूर होते असे नाहीं. 


उरलेलीं पात्रे नानासाहेब, भाऊसाहेब, आईसाहेब, शास्त्रीबुवा, 
'बोधस्वरूपस्वामी व प्रियत्रह्मस्वामी हीं होत. नानासाहेब व भाऊसाहेब या 
म्हाताऱ्यांचीसुद्धां बुद्धि चळली आहे. सुधारक असून युक्तिवाद करणार्‍या 
र्‍या दोघांनींही कोणाच्या तरी सांगवासांगवीवर विश्वासावे, सहज बोललेल्या 
उद्गारांचा भलताच अर्थ करून संशय घ्यावा, हे निःसंशय चीड आणणारे 
आहि. भाऊसाहेबांनी तर प्रत्यक्ष आपल्या कर्तव्यनिष्ठ व पतिनिष्ट मुलीबद्दल 
निरथक संशय घेऊन तिला घरांतून घालवून देण्याची धमकी घालावी, 
यावरून शिक्षण व वाढते वय यांचा माणसाच्या स्वभावावर कांहींच 
परिणाम होत नसावा, असें वाटूं लागते. जनुभाऊला कटोहांत टाकीतं 
असतां निषेध म्हणून, या आमच्या वृद्धांनीं काडीची हालचाल नव्हे, जिव्हा 
देखील उचलू नये, हें त्यांच्या माणुसकीला कितपत शोभणार आहे १ मृत्यु. 
आ पसरून पुठे उभा असतांना देखील ही मंडळी अगदीं नेहमींसारखीं 
वादविवादांत दंग झालेली पाहून मात्र, एकाद्या स्थितप्रज्ञाने देखील लाजेने 
खालीं मान घातली असती ! शेवटीं कारीसेनी लोकांच्या तावडींतून या 
आमच्या मंडळींचची सुटका, टिल्लूसारख्या गड्याच्या हिकमतीने व्हावी; 
यावरून चालूं शिक्षणाने येणारा कमकुवतपणा व असहाय्यता, यांवरच 
'कादंबरीकाराचा रोख असावा 


आईसाहेब अशिक्षित असल्या तरी सुधारकाची पत्नी म्हणून 
त्यांनाहि कांहीं नव्या प्रकारांपुढे मान वांकवावी लागली आहे. उतच्तेरेला 
उच्च शिक्षण देण्यांत व तिचे लम्न थोडें लांबणीवर टाकण्यांत, नवर्‍्यापटे 
त्यांचे फारसं चालळें नसावे. उत्तरेचे लम़ एकदार्स आपल्या डोळ्यांदेखत 
व्हावे, अशी त्यांच्या मनाला इतकी रुखरुख लागली आहे कीं जनुभाऊंना- 
सुद्धां जांवई करण्याचा विचार त्यांना एकवेळ फारसा वावगा वाटत नाहीं 


. याजी सातारकरांच्या पुरोगामी 


७ के २.८. १, ह ॥ ह. औक . (अ. 1168 
१ १७१९, 


हश 1 
(कि. 


172 2. 


२४: 


-__ भात्र रागिणीचें भय्यासाहेबांशीं जळणार 
न्न रागिणीचें भय्यासाहेबांशीं शुळणार ळय़ हुंड्याच्या ठराविंक रकमेच्या: __ 


अभावी. मोडणार असे दिसतांच 
त 2 मन्या तितकी रक्कम ६८ उत्तरेचं 
त्थिं अमत कां पहावं, ” या याया म देऊन, “ आपल्या उत्तरेचं. 


प वगीतीला अनुसरून वाचकांना वाईटही वाटणार नाहीं. । 
करावेसे तस्य तशीच त्यांनीं रागिणोच्या क गरत त्यांचे जसं कोतुक॒ 
बाबतींत केलेल्या रदबदलीने त्या < 
लोकांनीं प्राण अगर नध थाच्याबद्दल कृतश्ता वाटते. पण कारीसेनी 
डळमळटेडे असा विकल्प पुढें ठेवला असतां, त्यांचें चित्त 


शील जागात उघड 

"चा फायदा घेऊन या भोंद से त्याचे 
लावले र] ऱ् ऱ 4 

वढे, पत्नीचा त्याग करावयास त्यांना आपल्या लगामीं 


भय्यासाहेबांसारख्या व वाटली नाहीं. पण इतके असूनही 
1 सुशिक्षित अशा लोकांच्या सुल्थापांनीं कां 
राहतोच. पांनीं कां 


२५. 


वाचकांचे किमपिही . समाधान होत नाहीं. असा हा प्रच्छन्न खल सोड्डून' 
खलपुरुषत्वाची माळ, श्री. कोल्हटकरांसारख्या सहृदय टीकाकारांनीं बोघ-: 


स्वरूपस्वामी, जनुभाऊ किंवा भय्यासाहेब, या बिचाऱ्यांच्या गळ्यांत कांः 


घालावी हें समजत नाहीं. सुष्ट व दुष्ट संन्याशी यांतील विरोध दाखविण्या- 
साठीं प्रियत्रह्मस्वामी व बोधस्वरूपस्वामी . हे जे संन्यासीद्दय कादंबरी- 
कारानें निर्माण केलें आहे, त्यानें मात्र वाचकांपुढे येतांना आपल्या गुणांची: 
आपापसांत अदलाबदल करून आपल्या निमात्यास चांगळेंच चकविळे आहे. . 


: रागिणी'तौल एकही पात्र सजीव स्वरूपांत वावरत आहे, असे 
भासत नाहीं. कादंबरीकाराने त्यांना आपल्या इच्छेप्रमाणे खेळविल्यामुळें, 
तीं आपल्या मूळच्या स्वभावाच्या विरुद्ध वर्तन करतांना आढळतात. 
बहुतेक पात्रें सुशिक्षित, मूळचीं सद्गुणी व सत्प्रवृत्त असूनही, कादंबरी-- 
काराने कोणत्यातरी . तत्त्वाच्या. आहारी जाऊन, शेवटीं शेवटीं, असं 
कांहीं तरी पाप त्यांच्या हातून घडविळें आहे कीं, वाचकांच्या त्यांच्या- 
 संबधींच्या सवे सद्भावना अगदीं पालटून जाव्या. . उत्कट स्वार्थत्याग 
औदार्य, निमंत्सरता अश्या उचत्तम गुणांच्या अभावामुळे, या कादंबरीत 
असे एकही पात्र नाहीं, कीं जे आपल्या स्वभावमाधुर्याने वाचकांच्या 
मनाचा पुष्कळ काळपयेत ताबा घेईल, ही कादंबरी वाचून संपविल्यावर 
तिच्यांतील कोणतेही पात्र मनांत घोळवावेसे वाटत नाहीं. मग अविस्मरणीय. 
पात्रांचे नांव तरी कशाला काढा 


स्वभावपरिपोषाच्या या टिलेपणाप्रमाणेच व्यक्तिवणैनांच्या अभावाने' 


व सृष्टि-स्थलवणनांच्या कत्रिमपणानेंही प्रस्तुत कादंबरींतील सत्याभासाची *. 


मोठी हानि झाली आहे. आपलीं पात्रें रक्तामांसाचीं खरींखुरीं अशी भासण्या- 
साठीं.त्यांच्या रेखीव अवयवांचे वर्णन करणे जरूर आहे, ही साधी कल्पना 
कादंबरीकाराच्या गांवींही नाहीं. गणांनीं नाहीं, तरी सोंद्यानें कोणत्या तरी 
एका लकत्रीने अगर संवयीने आपलीं पात्रे वाचकांच्या. लक्षांत रहावी, 
म्हणून अलीकडील कादंबरीकार, त्यांच्या अवयवांचीं रेखीव वणेने करतांना. 
: आढळतात. प्रो. जोशांनीं ही.खबरदारी न घेतल्याने, त्यांचीं पारे निराकार. 
परबह्माप्रमाणे वाचकांच्या डोळ्यांपुढे उभींच रहात नाहींत.बहुतेक पात्रे एकाच. 


गी. 


१ 


अकळ 


१1000) १04) 1:20 112204: 
२६ 


“ह 


* अकारच्या अंत:कल्हाच्या भोंबर्‍्यांत सांपडल्यामुळे, तीं नाकाडोळ्यानींही 


- व उपनायिका दोघीही 


चेहर्‍याची व उत्तरा लांबट नाकाची, हा फरक रानटी किनतोब्याला- 
_ दिसला, पण आमच 


"एक महत्त्वाचा सुद्दा त्याच्या हातून 


. /./41), « ॥ ', 
१) 


.._ सारखींच असावीं अशी वाचकांची कल्पना होते.. माणसे जशीं स्वभावाने 


भिन्न तशीं रूपानेही भिन्न असतात, पण आमच्या कादंबरीकाराच्या नायिका 


घीही देखण्या म्हणजे अगदीं सारख्याच! रागिणी गोळ 


च्या कादंबरीकाराला मात्र दिसला नाहीं, यावरून त्याच्या 
ठिकाणीं सोंदर्यदृष्टीचा, तसाच सूक्ष्माबळोकनार्‍चा अभावच संभवतो. पुरुष- 
पात्रांपैकी, एकानेही शारीरवर्णन कादंबरीकाराम दिले नाहीं. फक्त जनुभाऊंचा 
वणे गोरा असून डोळे पाणीदार होते, असे एके ठिकाणीं वणन आले आहे. 
त्यापेक्षां त्यांच्या आडवनांबाप्रमार्णेच त्यांचा डोळादेखील चकणा दाखविला 
असता, तर चेहऱ्यावरून 


सुटला आहे. 


स्थल्वर्णनांनींसुद्धा कादंबरीत सत्यत्वप्रतीतीला पुष्कळ हातभार 
लागतो. काल्पनिक केथानक खऱ्या स्थलामुळे खरें भासते. रागिणीसारख्या 
सामाजिक समजल्या 


कथानकेंही खरींच 
य पाई वास्तविक ज्या स्थलांचीं वर्णने 
आपल्या क चावयाचीं असतील, तीं स्थळें त्यान 
सत्यक्ष पाहिलीं असतां, वर्णनांत नाविन्य व सूक्ष्मता 

ि रच 
असूनच दूरदूरचीं वणन 


आणता ये “नाना आपल्या वर्णनांत चे वैशिष्ट्यं 
त येत नाहीं. रागिणी कादंबरीत -्या त्या स्थलांचे वारि 


काशीचा घाट, गंगोत्रीचे अरण्य, 


त्यास आणतां येईल. .. 


२९७ 


अशा प्रसिद्ध स्थलीं कथानकाचा वराचसा भाग घडून आला असूनही; 
: र्‍या ठिकाणांचीं येथें आलेलीं वणेने इतकीं सर्वसाधारण आहेत कीं, तीं 
कोणत्याही नदीच्या घाटाला व अरण्याला लागूं पडावीं. कादंबरीकाराने जर 
: 'काशीचा घाटच पाहिलेल्ञ नाहीं, तर त्याचें वर्णन देतांना तो मुळामुठेचेच 
वर्णन करीत असल्यास नवल तें काय १? हिमालयवण॑नाची एवढी मोटी 
-संघि चाळून आली असतां, आमच्या काद्‌ंबरीकाराला कालिदासाचा 
_छोक उद्धृत करण्यापलीकडे किंवा श्रीमत्‌ व ऊर्जित गिरिझ्ंगांचा पुसट 
उल्लेख करण्यापलीकडे कांहींच करतां आलेलें नाही, हे तरी कशाचे 
द्योतक १ सृष्टिवर्णनांची कथा तर याहूनही केविलवाणी आहे. 
प्रो. जोशांनीं, फडक्यांच्याप्रमाणेंच सायंकालचीं वर्णनेंच आपल्या कादंबरीत 
'चितारलीं आहेत. फडमक्यांचीं सूयांस्ताचीं वणनें अगदीं ठराविक ठक्याचीं 
असलीं तरी, सूर्यास्ताच्या विविध छटा त्यांनीं निदान एकदां तरी. पाहिल्या 
असाव्या. प्रो. जोशांना एवढेही श्रम घेण्याची जरुरी न भासल्याने, 
“ माह्यांच्या गोलांटी उड्या व त्यांच्या पोटांची बाजू सर्यप्रकाशांत चमकणे, ? 
- व “ नदींत प्रतिबिंबित होणारे बगळ्यांचे कळप, ” अशा मेघदूतांगंत वणंना- 
वरच प्रत्येक ठिकाणीं त्यांना भिस्त ठेवावी लागली. प्रियत्रह्मस्वामींच्या 
आश्रमस्थानांतील पश्रूंच्या निवेरत्वाचें वर्णन वाचून तर, बाणाच्या कादं- 
बरींतील जाबालीच्या आश्रमवर्णनाचीच वाचकांना आठवण होते, व 
त्यावरून कादंबरीकारानं सोडलेल्या “ काव्यशास्त्रविनोदाच्या * संकल्पाचेंही 
स्मरण होऊन, त्याच्या या कृत्रिम अभिनिवेद्याचाही उलगडा होतो. तथापि, 
केद्यांच्या स्थितीचे व कटोहांत शिजणाऱ्या जनूभाऊंच्या मुडद्यांचे किळसवाणे 
व बीभत्स वणन करणाऱ्या ग्रंथकारापासून, सृष्टिसुदरीचे अभिनव व स्वतंत्र 
वर्णन अपेक्षिणे म्हणजेच घोर अपराध होईल! 
रागिणीच्या भाषाशैलीचा प्रश्नही तिच्याप्रमाणेंचे कठिण होऊन 
बसला आहे. निरनिराळ्या चर्चा व वादविवादांतील पारिभाषिक शब्द 
सोडले तरी, या कादंबरीची भाषा कमालीची संस्कृतप्रचुर व बोजड झाली 
आहे. लेखकाने, स्वाभिमानमूलक हढनिश्चय, आंतरिक अनुकंपा, संशय 
दोलारूढ, अन्योन्यगामी प्रेमनिझर, दूरविसर्पि उदात्त आकांक्षा, स्नेहरज्जुबद्ध, 
विचाराभिज्ञान, अन्योन्यविचारंसंक्राति, जीवमात्रसामान्यजीवनसंरक्षक- 


. भाषेच्याया दडपणामुळे, “ रागिणी ! 


स्वयंस्फूर्त, अशा संस्कृत शब्दांची इतकी पखरण केली आहे कीं, आपण: 
मराठी भाषा वाचतां कीं संस्कृत, याबद्दल वाचकाला शंका येते. संस्कृत: 
काव्यनाटकसुभाषितांतील अवतरणांचे अनुवाद करून त्याने मधेमधेः . 
9 ग्रंथकाराजवळ स्वतंत्र सुंदर कल्पनांचा, मूळचाच. 
टू लागते. या प्रकारांनी लेखकाचे भाषाप्रभुत्वः 
उमजणाऱ्यांना बहुश्रतता येत असली तरी, 
कादंवरीलेखनाचा मूळ हेतूच त्याने दृष्टियड केला असे दिसून येईल. 
ललितवाड्य़याचा हेतु बहुजनसमाजाचे मनोरंजन करणे हा असून, त्याची 
- / सोपी व अव्याजमनोहर असेल तितकें ते. | 
होते. प्रो. जोशांच्या तथाकथित कादंबरीची 
आहे. त्यांच्या वरील संस्कृत 


कादंबरीतील सवच पात्रे भिन्नभिन्न 
लिंगी व सस्कृतीचीं असनही 


; काव्याची पाचा फुटली आहे. इतक्यांतून जीः 
कांहीं मराठी भाषा टिकून राहिली आहे, ती जरी, तरी? 
*नि'चा टेकू घरून केव्हांतरी चालतांना आढळते. बिचारीला तिची. 
आई तोंडच पेर काढू देईना, तर ती-तरी काय करणार ! ् 


रागिणी 'च्या नाममातरतेचे जेहे निःपक्षपाती निदान केळे आहे, तें. 
कालाच्या कसोटीनेंच खरे ठरले आहे. कलाभिजञ 


धे ' कलाभिश रसिक वाचकांना तिच्यां- 
ह: तील दोषातिरेकामुळे जशी ही कादंबरी 


ती वाचावीशी वाटत नाहीं, तशीच 
. तत्त्वा देखी, निश्चित मताच्या अभावीं 


ह नाहीं 


बीं ती अभ्यासावीशी वाटत. 
- गोळेकृत ' हिंदुघर्म आणि उारणा' या कादंबरीवजा. निबंधांत 
हिंदुघर्माच्या व मराठी भाषेच्या शुद्ध सवर्पाचे तरी आकलन होतं. पण 


रु “1 निबधवजा कादंबरीने, यांपैकी कोणतेच 
प साध्य झालेळे नाही. आता १. नी 


| म्हणता वेष .. आतां अंथकाराला थोडे भय य्यावयारचेंच असेल. 
तर एवढे म्हणतां येईल की, 1. ोदवरीच्या वाचनाने, मराठी भाषेचे 
पाऊल पुढें पडलें नाही, तरी संकृत विद्येचे मात्र पुनरुजीवन खास होईल. 


२... ___ रेंदाळकरांची कविता 


आनिक कवितेत केशवसुतांनी क्रांतीची तुतारी फुंकली डर 
गोबिंदाम्रजांनीं त्यांच्या सांप्रदायाचा धडाडीने प्रसार केला, असें 
समजलें जात. पण असं समजणाऱ्या सवोनाच रेंदाळकरांच्या कार्यांचा 
पूर्णपणे विसर पडलेला दिसतो. केशवसुतांनी काव्यप्रांतांत रूढ केलेल्या प 
'विशेषांना सांप्रदायाचे स्वरूप व महत्त्व येण्यापूर्वी, त्यांचा पहिला अम्मळ * 
बसविण्याचे कार्य गोविंदाग्रजांइतर्केच रेंदाळकरांनींहि केळें आहे. गोविंदाग्रज 
“व रेंदाळकर हे समकालीन व थोड्याफार फरकाने समवयस्क असून, दोघांनींही 
'एकाददुसऱ्या वर्षांच्या अंतराने काव्य लिहिण्यास प्रारंभ केला होता. फरक 
इतकाच कीं, गोविंदाग्रजांनीं आपला नाट्यसंसार थाटत असतांना*च 
कवित्वाची स्फूर्ति केशवसुतांकडून घेतली, तर रेंदाळकरांनीं, चंद्रशेखर, 
लेभे, तांबे व मोगरे इत्यादि जुन्या पठडीच्या सगुण सालंकार रचना 
करणाऱ्या कर्वीशीं समरसता पावत असतांनाच, केशवसुतांचे अनुयायित्त्व 
पतकरले होते. जुनी काव्याची प्रथा न सोडतां, नव्या विशेषांचा अंगिकार 
रेंदाळकरांनीं फारच घेयने केला. पण यांत त्यांचें कौतुक न होतां, 
उलट उपहास त्यांना सोसावा लागला. जुन्या वळणाच्या अनंततनयादि 
कवींना त्यांचा हा प्रयत्न वाह्यातपणाचा वाटल्यामुळे, जुन्या कवींतील आपळें 
'स्थान रेंदाळकर जसे गमावून बसले, तद्वतच काव्यप्रांतांतील त्यांच्या धडाडीच्या 
प्रयत्नांची कोठें थोडी तोंडओळख होते न होते, तोंच गडकऱ्यांसारख्या पका 
बलाढ्य समकालीन कवीने, आपण केशवसुतांचे चेळे असल्याबद्दल्ची 
घोषणा केल्यामुळे, नवीन सांप्रदायप्रवतकत्वाच्या मानालाही त्यांना मुकावे | 
ॅ लागलें. रेद्ळकरांचा कुमग्नामवास,  प्रसिद्धिविमुख वृत्त, स्वजनविरोध, 
एकट्या काव्यवाड्ययावर भर, इत्यादि परिस्थितिजन्य दोषांवर; बेडर वृत्ति, 
काब्याबरोबर्च नाट्यवाड्मयानें भारलेल्या जनतेचा प्रचंड पाठिंबा, 


५ कश, १९१ (1 "७ क. ी ल! १ १ प» ५//./.७$/ 


»” ठ परि 


____ स्वजनसहाय्य, इत्यादि गडकऱ्यांच्या गुणांनी मात केल्यामुळे, केल वप 
____ सांप्रदायाच्या धुरीणत्वाची माळ गडकऱ्यांच्या गळ्यांत विनायास न 
१ वास्तविक केशवसुतांच्या विशेषांचे अनुकरण गडकमऱ्यांपेक्षां रेंदाळक 
___ अभिक प्रमाणांत केल्याचे आढळून येते. 


ल्या कवितेतून “माणात जनतेपुढे मांडळी. कवि ब काव्य 
यांची सर्वत्र हेटाळणी व उपहास चाळू असतां, कवीचा प्रभाव व काव्याचे 
:__ महत्त्व केशवसुतांनी आपल्या काव्यांतून जितक्‍या प्रखरतेने पटविण्याचा प्रयत्न 
_ केला, तितक्‍याच जोराने रेंदाळकरांनीं 

__ अधिक प्रमाणांत चालना दिलेली दिसते 
ल रूपांतरित, भक्तिमय अथवा अध्यात्मिक 


अतएव अस्वतंत्र स्वरूप झुगारून, 
केशवसुतांनी ज्याप्रमाणे आपला स्वत; 


चा जिव्हाळा ओतून तिला आत्मनिष्ठ 
__ वैनविली, तद्वतच रेंदाळकरांनीट ही स्वत:संबंधींच्या उघड उल्लेखांनीं आपल्या 
____. अंतरंगाथ प्रतिबिंबे पाडून तिला आपल्या जीवनाचा आदर्श बनविठे. 
४ घेमुगीतांच्या बाबतींत म 


केशवसुतांचे अनुकरण गडकरी व रेदाळकर या 
दोघांनीही केले आहे. पण मनार्‍चा मोकळेपणा व प्रामाणिकपणा, लौकिकाची 
तं फिकीर न करतां लोकांपुढे मांडतांना, जी भेव रद 


सु ताना, जी केशवसुती उत्कटता दाळकरांनी 
___ दाखविली आहे, ती गडकऱ्यांच्या तशाच प्रकारच्या अलंकारप्रचुर, व 

/ -_  विरोधयुक्त गीतांत नाहीं. रेंदाळकरांच्या प्रेमगीतांत त्यांच्या मनाःची खळबळ 

श्‌ व्यक्त झाली आहे » तशी. मडकऱ्यांच्या गीतांतन दिसन येत नाहीं. . 
___ केशवसतांच्या कवितेत जसं त्यांचें टे कौटुंबिक 


सु व्यक्तित्व त्यांची. जो हिती शा 
मिळते, तितकीच किंबहुना अधिक अशी माहिती, रंद डॅनिक माहित 
__ सांपड्टे शकते, गडकऱ्यांनी आपलीं गुपिते थोड्या सयमानेंच फोडलीं आहेत. 
_ निर्यमक कवितेच्या बावतींतही निंदा सोसून रेंदाळ करांनी जसा केशवसुतांच्या 
'हा.नव्या फंदाचा झंडा ४ ? तसा गडकऱ्यांनी आपल्या कवितेतून 
०. 
॥॥७॥%॥.% | उपेक्षा अन्मभर सोसावी लागल्यामुळे, केरावसुतां- 


२२९ 


प्रमाणेच रेंदाळकरांना ' हरपल्या श्रेया? करितां तळमळत रहावें लागलें. . 


आहे. अशी प्रत्येक बाबतींत केशवसुतांशीं रेंदाळकरांची एुक- 
रूपता गडकऱ्यांपेक्षां अधिक दिसत असतां, केशवसुतांच्या सांप्रदाय- 
प्रवतेकत्वाचा मान, त्यांना न॒मिळतां एकट्या गडकऱ्यांनाच मिळावा 
याला उपरिनिर्दिष्ट कांढीं बाह्य उपाधीच करिणाभूत झाल्या आहेत, हेंच 
खरे. गडकरी केवळ कवि असते किंवा केशवसुतांच्या चेलळेपणाची घोषणा 


करण्यांत त्यांनीं रेंदाळकरांप्रमाणे अनुत्साह दाखविला असता, अथवा 


स्वकीयांकडून त्यांना जे प्रोत्साहन मिळालें ते त्यांच्या पाठीशीं नसते, तर 
केशवसुतांच्या चेल्यांत अगर अनुयायांत त्यांचा पहिला क्रमांक लागला 
असता कीं काय याची शका आहे. नाटककार म्हणून मिळालेली अपूब 
यशस्विता, व प्रि. भाट्यांसारख्या गुरुजनांकडून व कॉलेजांतील सहाध्यायां- 
कडून झालेला गौरव या गोष्टीही, सांप्रदायप्रवर्तकाच्या त्यांना मिळालेल्या 

वारसाप्रकरणीं जमेस धरल्या पाहिजेत. * या थोड्याशा विवाद्य पण 
कांहींशा अप्रिय अशा विवेचनाचा उद्देश व निष्कषे इतकाच कां 

केशवसुतांच्या . काव्यविशोषांचे कसोशीने केलेलं अनुकरण, अबोल व 
प्रसिद्धिपराड्मुख मनःप्रवृत्ति, समाजाकडून झालेली उपेक्षा जीवनाचो 
हलाखी, पण जनतेला आशेचा संदेश देण्याची निरोगी वृत्ति, या गोष्टींत 
रेंदाळकर, केशवसुतांना त्यांच्या इतर कोणत्याही अनुयायांपेक्षां रक्तामांसाने 
इतके जवळचे आहेत कीं, त्यांच्या सांप्रदायाचा वारसहक्क न्यायाने रेंदाळ- 
करांकडेच गेला पाहिजे, हे निदर्शनास यावे. गडकऱ्यांनी ही सांप्रदायाची धुरा 
उत्तम रीतीनें वांहिली हे खरे असले तरी, आज दोघांच्याही निधनानंतर 
रसिक व विचक्षण वाचकांनी, तारतम्याने रेंदाळकरांचा हा डावळलेला हक्क 

विचारांत घेऊं नये, ही गोष्ट मोठीशी स्पृहणीय आहे असं नाहीं 

| प्रतिभासंपन्न व भावनाप्रधान कवीचे जीवित, त्याचे विचार व 
काव्य यांत नेहमीं एकवाक्यताचं आठळून येते. . रेंदाळकरांच्या काव्यांत 
त्याच्या जीविताचे, अभिरुचीचे.व सामाजिक मतांचे निदर्शक असे पडसाद 
इतक एकू येतातं कीं, त्यांचे व्यक्तित्व अथवा चारित्य इतर साधनांपेक्षा 
त्याच्या काव्यावरूनच अधिक अजमावतां यावें. कवीच्या व्यवसायाबद्दल 
त्याना गाढ आत्मविश्वास असून, कवीच्या सामर्थ्यांबद्दल संस्कृत सुभा- 


*्ळ्* 


४) 


ही. 1. 8. की. त... शो. 00७. १8 
॥/॥५१॥॥५५॥॥/॥/॥॥///॥॥ १०१०४ 
. /(४॥%१४५.*'.."* (५.४७ 1. 


9 0) न: 


र्र 


री नकर ब << र 
ध- ५“ 


2. र नषितांचाच टु / च प र. | 

र्ध अनुवाद करून, त्याच्याशीं ते-आपला सूर मिळावितात. कवितेवर शी 

__ रेंदाळकरांची इतकी नितांत प्रीति आहे कीं, तिला ते स्वतःच्या पर्त्नाच्याच 
:_ जोडीला वसवितात. कविता व पत्नी या दोघी कवीच्या 


व्क्स्ट् 


वड 


1” 
४, 


- क». 


लक अयचे ये 


हृदयदेवता असून, 
त्या त्याला शांति देणाऱ्या. आहेत. आपणास कधींही न विसरण्याबद्दळ कवि । 
- ____ जितकी आपल्या कवितेची आळवणी करतो, तितकी त्याची कवितावधू- | 
देखील, कवि सौघावर तिच्या चिंतनांत निमभ़ असतां, मंजीरसिंजित । 
शी म 'नाच्याकंडे येते. कवि आणि कविता यांचे इतके प्रेमाचे उत्कट 
, __ *नाते, केशवसुतांहून इतर कवींत कचितच आढळेल, रेंदाळकरांच्या काळीं. 
: _ चिलोकांवद्दढ निष्कारण गैरसमज माजलेला असावा. म्हणून कवींना 
(4 'वेळोबेळीं खतःच्या यथाभे 


(9; कवीचे ल्याबद्दह आत्मसमर्थनपर उद्गार काढावे 
५! डागत. सोन्द्य हे कवीचे जीवित असन 


आपण आपल्या काव्याने “| 
आपणास त णे काँ. 


र. आहे. रेंदाळकरांना आ शि 
ऱ्यांच्या कविपेवल्न या र ती फोल ठरली, अस । 
* विच ध्वनित होते. कवि जगाला उपकारक होत असतां, जग 
१० ज्या ठरविते ररक केबींना राहण्यास योग्य 
यय का "' झाल्यास त्यांस दोष तरी कसा देतां येईल £ 
0.0 पाळकरा होतां क आत्मसमाघानी होती. निंदुकांकडे लक्ष देऊन 
_ उद्यानांतठी लताकुसुमे स ल रि जीण. मानून ते सुखी होतात. 
१ रसंतुत्ता टता) स्मितमुखी भायो व मुळें, हींच काव्याला 
1100420: “तात असा.त्यांचा स्वतः किंवा कवि य र 
/ भव असावा, रेंदाळकर दमाचे पूरण निषेवक १ (स सोख्य 
गा करणारी बाणी जळो? असते ३. निषेधक होते. ' कीतीसाठी 


पाहून, री 
काव्य- 


असेहि महणतात. . त्याचप्रमाणे यमकानु- 


२३ 


आसांनीं नटवून दत्ताच्या साच्यांत बसविलेली कविता त्यांना त्याज्य 
वाटते, व म्हणूनच शब्दांचा अथवा चालींचा विघिनिघेध न बाळगतां 
निर्यमक. कवितेचा त्यांनीं जोराने पुरस्कार केला. “ अंतरींची मूक भाषा 
बोलणारे कवि आतां पाहिजेत, गणवृत्ते व चित्रबंधादि अलंकारांनी नटलेली 
कविता म्हणजे बहुभूप्राप्रिय वेश्याच जणु, ' असे सांगणारे रेंदाळकर, 
: रसात्मकं वाक्यं काव्यम्‌। ? अश्नीच पयायाने काव्याची व्याख्या करीत 
नाहींत काय १ वृत्तांचीं, चालींचीं बंधने व अलंकारांच्या शखला तोडून, 
कवितेला मुक्त करण्यास देवाची ज्या अथी ते प्राथना करितात, त्या अर्थी 
काव्याच्या शरीराबद्दल त्यांचे विचार किती बंडखोर होते, याची आज 
चांगली कल्पना येते. कबीच्या काव्यावरून त्याच्या चारित्र्याची मळतीच 
कल्पना करणारे जसे जगांत सांपडतात, तद्वतच अनेक रमणीय कल्पनां- 
ी ;. पेकी आपले जीवनही अतीशय सुखमय असावे, असा भास कित्येक कवी 

- उत्पन्न करतात. ही वस्तुस्थिति रेंदाळकरांडतकी तत्कालीन कोणाही कवीच्या. 
लक्षांत आली नव्हती. आपल्या कल्पनासोख्यांत गुंगत राहून खऱ्या गृह- 
सोख्याकडे दुलंक्ष करणाऱ्या, साधा व्यवहारही न समजतां मोठेपणाचे वेड 
यांघरणाऱ्या कवींची, त्यांनीं जी थोडी उपहासगर्भ कानउघाडणी केली आहे, 
ती त्यांच्या संडेतोडपणापेक्षां मनमोकळ्या वृत्तीचीच अधिक निदर्शक आहे. 
रेंदाळकर, आपणास कष्टी व उदासीन लोकांचे कैवारी समजतात, व या 
इष्टीनं आपण पथ्वीवर संचार करणारे देवदूत आहों, असा त्यांचा दृढ 
आत्मविश्वास असून, पारतंत्र्याचा अभाव व सर्वत्र आनंद यांनीं कवीची 
प्रतिभा उल्लासते, अस त्यांचें काव्यनिदान आहे. 


इतर अनेक कवींप्रमाणें रेंदाळकरही प्रेमाचे भुकेले आहेत. 
प्रेमाची स्वतंत्र अशी व्याख्या जरी त्यांनीं केली नसली, तरी ते 
दक्तकवीप्रमार्णेच कालिदासीज मुग्ध *्गंगाराचेच भोक्ते दिसतात. प्रणयाची 
त्यांची कल्पना संस्कृतवाडय़यीन प्रणयापेक्षां फारशी मिन्न नाही. प्रेमाची 
व्याख्या करतांना, प्रेम सोंदयात नाहीं, ते नाकाडोळ्यांत नाहीं, तं श्रीमंतींत 
नसते, अक्लीं नास्तिपक्षीं विधाने करून अखेर प्रेम हे स्वयंस्फू्त आहे, 
१>«बाह्योपाधिप्रभव नाहीं, असें सांगतांना, 


आ. ३ 


0 


ी 3.1. ३४४. : “ 1 
३४ 
: प्रीतिची नसे अशि ग मात । पहा शोधुनी हृदयांत ॥ 
असे म्हणणाऱ्या केशवसुतांचाच ते अनुवाद करतात. प्रेमाचे साम्राज्य 
सर्वत्र असून चित्त प्रेममय झाल्यावर त्याला कसलेच भय नाहीं, इतकेच 
काय, तर प्रेमाने जीवित आर्द्र झाल्यास पृथ्वीला स्वगत्व येते, असा त्यांचा 


अनुभव आहे. जगांत प्रेमागिवाय लवमात्र सत्यांश नाहीं, व ज्याला 


प्रीतीचा लाभ झाला नाहीं, तो मनुष्य दुदेंवी, अस रेंदाळकर ठांसून सांग 
तात. प्रेमाच्या उद्गमाची व विकासाची त्यांची मीमांसा 


४  अनुरागाचा सुंदर तरुवर दु:खकरदमी रुजतो । | 
___ अश्रुजलाच्या सारणिमाजीं फोफावत तो जातो ॥ ? | 
या, रे. टिळकांच्या तशाच मीमांसेहून वेगळी नाहीं. 


य प्रेमाला खरी रुचि नाही, अधरखंडन प्रेमाला वाढविते 
यांत संस्कृत ललितवाड्ययांतील 


शर ' रेदाळकरांनीं तरी नवीन 


प्रेमाचा आणलेला सवव्यापी ओघ, रेंद्‌ 
कित्येकांची निराशा होण्याचाही संभव 


१ पर, पाशवी स्वार्थ आहे, असा आपला स्पष्ट अभिप्राय देतात. 

दिवंगत देवीचे चिंतन करण्यांतच त्यांना खरा आनंद प्रास्त होतो. रेंदाळकर 

७. देओ. अनत काणेकरांप्रमाणे प्रेमांतही व्यवहार पाहणारे नाहींत. अचळ 
हर यांची श्रद्धा आहे. मृत दवितेच्या टिकाणी अन्य स्त्रीची स्थापना 

| क पटी डन टत आसून इसर मेमस्परशन आपणास कधींही होणार 

त "बाही देतात. रत दयितेचें चिंतन म्हणजे त्यांना मुक्तीचा 


र्क वी 
८2/)-.. 


३५ 


सोपान वाटतो, व तो सोडणे म्हणजे आपलें अधःपतन अशी त्यांच्या 
मनाची खात्री आहे. रेंदाळकर, हें अतिशय हळव्या मनाचे असून 
स्मशानांत आपल्या मृत दयितेच्या दग्ध भूमीवर आपण उन्मत्ताप्रमाणें 
गडबडा लोळलों, असे ज्या अर्थी ते स्पष्टपणे व कळकळन सांगतात, त्या 
अर्थी त्यांच्या एकनिष्ठ प्रेमाबद्दल कोणी दोका घेईल असें वाटत नाहीं 
रेंदाळकरांच्या प्रेमाच्या जातीवद्दळ कांहींनीं निर्गल प्रलाप. काढलेले आहेत. 
“ कवीचें राज्य ? या त्यांच्या कवितेतील- 
“मयोदा सोडून हंसावें नाचावें । अनंतांत जावें मिळोनीया ॥ 
कोणाच्याही गळा घालोनीया हात । गुंगत डोलत विह्रावें ॥ 
माझें तुझ तेथें नाहीं भेदभाव । एकत्वीं एकत्ब लीन आहे ॥ 
या ओळींचा के. अनंततनयांनीं जो विषयास केला आहे, तो तर मत्सराचाच 
निदशक आहे. वास्तविक येथे पापमूलक व विषम अशा जगाचा त्याग 
केरून, भेदभावातीत अशा कवीच्या राज्यांत आपल्या बरोबर चलण्यास 
आपल्या बांधवांना सांगत असतां, ' रेंदाळकर. स्वपरभावाच्या अभेद- 
भठावर एकाद्याच्या कुटुंबाच्या गळ्यांत हात घाळून गुंगत डोलत फिरावे 
अस सुचवीत आहेत, ' असा वरील ओळींचा अर्थ करणें म्हणजे या 
केवितेच्या खऱ्या अथोबद्दल अज्ञान प्रकट करणें होय. रेंदाळकरांच्या या 
1 त्यांच्या कवितेत विषयलालसेशिवाय दुसरें कांहींच दिसत 
नाहीं. पण : विषयळालसेशिवाय दुसरें पवित्र नातेच नाहीं काय ? जगांत 
अ दिव्य, ललित व रम्यादभुत आहे, ते सर्व भोग्यच समजावें काय!" या 
र्दाळकरांच्या प्रश्नांनींच वरील निंदक टीकाकारांना जसं खासे उत्तर 
ल॑ आहे, तसे त्यांच्या प्रणययभावनेचें सात्विक स्वरूपही लोकनिदर्शनास 
आले आहे. स्त्रीप्रेम हे मदनानें नासून टाकळे आहे, समागमाशिवाय स्त्रीप्रेमाला 
परिपूर्णता येत नाहीं, याबद्दल हळहळ वाटून स्त्रीप्रेमाला शुद्ध प्रेम म्हणण्यास 
केवि तयार होत नाहीं. कांतेला भोग्य समजून तिच्यावर प्रीति करणारे: खरे 
करीत नसून, उलट कामविकारारचें जोपर्यंत थेमान चाललें आहे 
तोंपर्यंत परस्परांच्या हृदयांत खऱ्या प्रेमाचा उदय व्हावयाचा नाहीं, अशी 
रेंदाळकरांची प्रणयाबद्दलची थोडी वेडी ध्येयपूर्ण कल्पना आहे. अशा 


क 


२६ 


प्रेमाचा पुरस्कार सध्यां कांहीं कादंबर्‍यांतूनही केलेला आढळतो. ह्ःः 
त्यांतही वैषयिक प्रेमाचाच झालेला विजय पाहिला म्हणजे, ही 718101८ 
10५ अथवा निहैतुक प्रेम फोलच वाटूं लागते. रेंदाळकर म्हणतात तसे 
प्रेम, तारुण्य असेल तोंपरयत जर अंगांत स्फुरण पावावयाचे नसेल, तर 
तयाचा आस्वाद वृद्धपणांतच मिळावयाचा का काय स्वतः कवीला मात्र 
त्याच्या उक्तीच्या उलट प्रत्यंतर आठे आहे. सोंदर्याकर्षण ही प्रीति नव्हे, 
योवनपूर्ण मुग्ध बाला प्रिय वाटणे म्हणजे प्रीति, हे म्हणणें खोटें, बाह्य 
 हैतूवर प्रीति जडते असे म्हणणारे मूख, इत्यादि कवीची मस ठाम असूनही 
पूणे अनुभव मिळूनही जेव्हां 


पावनता अवलंबून आहे, मन भ्रष्ट झालें को, शरीर भ्रष्ट झालेंच, अश्या 
स्थितींत सौंदर्याला भुळून आपण मानव्याला मुकलो, अशी पश्चात्तापाची 
वाणी कवीच्या तोंडून निघाली, यांत त्याचा जितका प्रामाणिकपणा व 
थद्धता दिसते, तितकीच शारीरिक सौंदर्याची डु्दमनीयताही स्पष्ट होते. 


लागे, परियेच्या अधररक्तिम्याचा उषःकाल, स्वर्गीय संगीत गाण्यास त्यांना 
स्फूर्ति देई, प्रियेच्या हास्यांत त्यांना . नवीन रम्यता दिसि. तिच्या 
त प्रेमसुधा ५ पाहृण्यांत त्यांना आनंद वाटे. 
भा " स्मबुरमधु यथेच्छ सेवून व उन्मन होऊन यथेच्छ फिरावे, अदी 
इच्छा असे. सखीच्या वेणींत उुद्यबपुष्प खोविळे असतां, तिने टाकलेल्या 
पिक्षादी 3 नन्यता पावत, दिव्य प्रीतींतीळ विहारामुळें 

श्य्बी प.“ 'चेगापक्षांही श्रेष्ठ अशी त्यांची कल्पना होती. प्रियेच्या नांवाच्या 
_ भक्षरांची माधुरी कोणत्याहि काव्यांत किंवा 7... ... 

1 छू “ क ७ 


२७ 


कवीची खात्री झाली आहे. कालिद्ासबाणभट्टादि संस्कृत कवींच्या काव्यांत 
अशा प्रणयप्रधान कल्पना व प्रसंग फार, व त्यांचेच सूक्ष्म व रसोद्ग्राही 
वाचन झाल्यामुळे, प्रत्येक लहानसहान गोष्टींत सौंदर्य पाहण्याची, रेंदाळकरांना 
संवयच लागली होती. 
जें रम्य तें बघुनिया मज वेड लागे । 
गाणें सवेंचि मग होय मनांत जागे ।॥ 
असे म्हणणाऱ्या केशवसुतांप्रमाणेंच 
होतां मादेव. चारुता शुचितमा कोठेंहि दृग्गोचर । 
त्यासाठीं मन बावरून बनतां मी शुद्ध वेडा पिसा ॥ 
अशी त्यांचीही स्थिति झाली होती. अपूर्णतेतच खरें सुख आहे, भक्त 
म्हणून दूर राहण्यांतच खरी मोज आहे, अथवा सौंदर्य, विरोध करून 
नाहीं, तर त्यासाठीं आपल्यालाच ' सोंदर्य ' बनावे लागते, या 
सात्त्विक व॒ हळुवार विचारसरणीवरून त्यांची जीवनाकडे 
पाहण्याची दृष्टि कशी रसिक होती, याची कल्पना होईल 


व, या प्रत्येक ठिकाणीं मार्दव, चारुता व थुचिता शोधण्याच्या रेंदाळ- 
करांच्या वेडाशीं, त्यांच्या खऱ्या कौटुंबिक जीवनाचा ताळमेळ न बसल्या- 
मुळे, प्राप्त स्थितीबद्दल असमाधान व अप्राप्य वस्तूबद्दल तळमळ, अशी 
याच्या मनाची नुसती वावडी झाली आहे. अगोदरच उदास असणाऱ्या 
प्यांच्या मनांत स्वर्गीय कल्पना पसरून, कवितेने त्यांना भ्रांतचित्त केले 
भीषण अनुभव आल्यामळें, त्यांनीं उराशी बाळगलेली प्रेमाची 
व्याख्या दुर्दैवाने भंग पावळी, व. शेवटीं कवीच्या उन्नत व रसिक 
छंदयासारखा त्याला आस्तपरिवार मिळत' नाहीं, अर्से कडु प्रत्यंतर येऊन 
त्यांना निराश व्हावे लागळें. आपल्या प्रेमाची महति व माधुरी न कळणाऱ्या 
माणसाबरोबर आपणास उभ आयुष्य कंठावे लागणार, याबद्दल रेंदाळकरांना 
केमालीच दुःख होत असले पाहिजे. “ज्याला गुलाब किंवा मालतीही पसंत 
नव्हती, त्याने कोराटीवरच खूष रहावे, ' अशी त्याच्यावर सक्ती होणें 
दुर्दैवाचे आहे, असते त्यांस वाटणे साहजिक होतें. रेंदाळकरांना त्यांच्या- 

पमाणे रसिक अशा पत्नीची जोड मिळाली नव्हती, व म्हणूनच या 


त (१ 


२2%) 

कोराटीच्या फुलावरून आपली दृष्टि अन्यत्र गेल्यास त्यांत फारसें पाप नाहीं, 
अशी त्यांच्या मनाची समजूत झाली असावी, रेंदाळकरांनीं आपल्या हृदय- 
देवतेला जातिकलिका अथवा तारा म्हणून संबोधिले असून, आपली होण्या- 
बद्दऴ त्यांनीं तिळा विनविळं आहे. आपल्या विवाहित स्त्रीची उपेक्षा करून 
अन्य सरीवर आसक्त झाल्याबद्दल त्यांनां लोकनिंदाही भरपूर सोसावी लागली. 
डबक्‍यांत पडलेल्या फुलांवर असंख्य किड्यांनीं हला करावा, किंवा कुजक्या 
मांतांत गिघाडारने आपली चोंच खुपसावी, त्याप्रमाणे नसत्या उठाठेवी 
करणाऱ्या कांहीं छळकांनीं, रेंदाळकरांना त्यांच्या या कोटुंबिक जीवनाबद्दल 
सतावलें होतं. पण त्यांनीं त्यांना फारशी भीक घातली नसावी. आपल्या 
बांधवांनी आपला कितीही उपहास केला, किंवा आडून कितीही 
गोळ्या मारल्या, तरी आपली प्रेमपूर्ति होईपर्यत हे वेड आपण 
सोडणार नाहीं, इतकेंच काय, पण हे दिव्य साधें नाहीं तर क्षुद्र सोख्याला 


आपण सुल्णार नाहीं, अशी प्रतिज्ञा करून आपली ध्येयनिष्ठा त्यांनीं 


व्यक्त केली आहे. आपण आपल्या मानसदेवीसाठीं गात असतां, त्याला 
बरे वाईट 


इट म्हणण्याचा जगाचा काय संबंध ? असा प्रश्न विचारून आपरे 
गाणे जिच्यास्तव आहे, तिला एकटीला ते॑आवडलें म्हणजे आपणास 
कोणाची पवी नाही, अशा या बाबतींत बेडर वृत्तीने जगाचें तोंड 
बंद करण्याचा प्रयत्न त्यांनीं केला आहे. पण ज्या अज्ञात प्रेममयी मूर्ती- 


दोघांच्या स्‌ अनुकरणाचाच नसून, 
1 समान मनोवृत्तींची अ अयुकरणाचाच केवळ परिपाक नसून, 


त पतिरि थवा समान परिस्थितीची त्यांच्या काव्यांत 
डेड खतंज पतिविज होत, अते म्हणावे ठग्स. 


डि 1 अधिळी ७. 110. अभ. 
जू १. ढ 
९ डव 
& 


ऱ्डॅ 


* 


“<. 


२३९ * 


८ सूत आक्यांच्या ढिगावरुनि या । 
पिशाच माझं भटकत राही । 
. शांति नसेचि तया ।॥। ? 
असे म्हणणाऱ्या केशवसुतांच्या मृत आशा काय होत्या, हे समजर्णे कठिण 
असलें, तरी त्याच मनोवृत्तींत असणाऱ्या रेंदाळकरांच्या 
: त्याच फुलावर आज्या सारी माझी बसटी आहे । 
पिशाच मी! मी ढाळित अश्रू निक्षिदिनि भटकत राहे! 

या उक्तींनीं, प्रियाविरह हेंच त्यांचे हरपलेळें पुष्प होय, अशी मात्र स्पष्ट 
कल्पना करून दिली आहे. रॅंदाळकरांच्या, ' शेवटची निराशा, " रडगाणे, 
| १ दग्ध प्रेम, * पुष्पास, * तुफानांतला वारा, डांस, “ शून्याकारा,? 
» म, * मनोगत, * पूर्वस्मुति कां !? माझं कोणीच नाहीं, व निराशा, 
था सर्य कविता प्रियाविरहानंतर लिंहिल्या आहेत. या कवितांतून ' माझ 


“क्ट दूर जाते, “ माझें त माझे नव्हे! अशी एकमेव विरहाची भावना व्यक्त 


झाली असून, प्रियेच्या भेटीची पुढील आंशा नष्ट झाल्यामुळें, जगांत आपणास 
" 'उरक॑ नाहीं, अशी आपली' असहाय स्थिति त्यांनीं मोठ्या 
काकुळतीने वर्णिली आहे. त्यांच्या या भांबावलेल्या मनःस्थितीमुळे व 
त्यांच्या परममित्रांनींही त्यांच्याबद्दल संशय घेतल्यामुळे तर; वरील 
असहायता त्यांना अधिक जाणवली असावी. रंदाळकरांनीं आपल्या विवाहित 
'पत्नीची उपेक्षा केली, त्यांच्यापासून तिला त्रास भोगावा लागला, ती 
मनस्विनी असल्यामुळे व तिला संशयाची बाधा झाल्यामुळें म्हणा, किंवा 
अन्य कारणानें म्हणा, हिस्टिरिया नामक रोगाला अखेर ती बळी पडळी, 
। असे काहूर रॅंदाळकरांच्या हयातींतच त्यांच्याविर्द्ध कोणा नलिनीकांतराय 
नांवाच्या महाशयांनी मोठा पुरावा जमवून ' शानांजिन ? मासिकांत उठविले 
* पण 

“ माझ प्रेम किती असे तुजवरी हें लोकही जाणती । 

प आक ! संशय मात्रे एक तुजला-हें बोलतांही नये ॥| र 
च्या उक्तींनीं प्रथमतः “तरी त्याने आपल्या पत्नीबद्दल अनास्था 
. हखवलेली दिसत नाहीं, रॅदाळकरांच्या रसिक काव्यमय कल्पनांचा त्यांच्या 


< 


४० 


__ पत्नीने विपर्यास केल्यामुळें, ब तिच्या व त्यांच्या म्रेमकल्पनांचा गोफ विणला 
न गेल्यामुळें, अथवा त्यांचा विवाहच त्यांच्या मनाविरुद्ध घडून आल्या 
मुळे, आपल्या हृदयाच्या तारेच्या सहसंवेदनार्थ रेंदाळकरांनीं अन्यत्र प्रेम- । 


शोधन केल्याबद्दल त्यांना दोषी ठरविणे दुष्टपणाचेंच होईल. 


पक रेदाळकर जसे अतिशय भावनाप्रधान होते, तसेच ते अतिदाय 
-__ मोकळ्या मनाचे होते. आपली ग्रहस्थिति, . आपलीं ग्रहछिद्रे, आपला 

_ प्रेममंग, अन्य प्रेयसीबद्दळ आकर्षण, आपलें हरपलेले श्रेय, इत्यादि आत्म- 

-चरिञ्रपर पण गुलदस्तांतल्या गोष्टी त्यांनीं कोणताही आडपडदा न ठेवतां 
: स्पष्टपणें वाचकांपुढे मांडल्या आहेत. त्यांचें प्रेम कदाचित्‌ वैषयिक 
? अचल, अव्यभिचारी होते, याची साक्ष त्यांची 
'केनिता अनेक ठिकाणीं देते. कवि आणि कविता यांचा अन्योन्य निकट 


्ि ह त्यांच्या काव्यांत स्पष्टपणे उमटला आहे. पणं 
अशा भावनिष्ठ व तत्काली जनतेला संवय नसल्यामुळें, त्यांच्या या 
एका विशिष्ट काव्यगुणाचें चीज होण्याऐवजी त्यांच्या वतैनाचीच टवाळी 
| ही करांनी आपल्या प्रेमकविता अशा स्पष्ट रीतीने न 
ता र्पकाच्या आश्रयाने लिहिल्या असत्या, तर त्यांच्यावर एवढ 
"सता. त्यांचा दिलखुलास स्वभावच त्यांना बाधला, 
/___. स्वतःचे मन उघडे करून सांगणे त्यांना नडले यांमुळे त्यां रप 
* 2 नडले, व यांमुळे त्यांना निष्कारण' 
(॥मशस्ताप सोसावा लागला ! "४४५८ 8॥/0, : 
2१08 चा नाबतींत अशी भयंकर निराशा पदरी आली तरी रेंदाळकर 
यही ॥। माला अगर सित्रप्रेमाला पारखे झाले असे दिसत नाही. 
' बघु भ गिनीभाव्ह >> उत्कट > र 
डं शी) 3४ चे "नाभावही उ असू शकतो, अर्से दाखविण्याचा. 
___ त्यांनीं प्रयत्न केला आहे. कामविलास च्य पीमळें ऱ्ऱे नि । 
0200/.. 1 / च्या परिणतीमुळें भायोप्रेम त्यांना 


४१ 


भगिनीप्रेमापेक्षां हिणकस वाट्ते. आपल्या भगिनीने पतीप्रमाणेंच आपल्यावर 
प्रेम करावे अशी त्यांची अपेक्षा आहे, व आपल्याकडूनही उलट तसाच 
आविष्कार झालेला दिसावा, यासाठीं आपल्या मृत 'ताइंच्या चिंतनांतः 
त्यांनीं पुष्कळ क्षण घालविले आहेत. कवि मित्रप्रेमाचाही कांहीं. कमी: 
अकेला नाहीं. त्याचा वामन नामक मित्र, त्याला प्रेमाचा केवळ. 
पुतळाच वाटतो. आपल्यास सोडून न जाण्याबद्दल कवीने या 
- मित्राला अनेकवार बिनविळें असून, आपल्याविषयी झालेल्या मित्रांच्या 
गेरसमजानें तो हताहा झाला आहे. रे. टिळकांप्रमाणे रेंदाळकरदेखीलः 
फुलांमुलांचे भोक्ते आहेत. फुलांमुलांत त्यांना भेद वाटत नसून “ धन्यास्तद्‌ग- 
रजसा मलिनीभरवति। ' अद्यी अपत्यमहतीच त्यांनीं गायिली आहे. 
रेदाळकरांच्या कवितेत अथवा हृदयांत, प्रणयाला व कारुण्याला माधान्य, 


मिळाल्यामुळे, भगिनीभाव किंवा वात्सल्य यासारख्या भावनांकडे कवीचा 


म्हणण्यासारखा ओढा नव्हता, असें वाटण्याचा सभव आहे. पण कवीची 


आत्मपरता लक्षांत घेतां.त्याला ज॑ अधिक जाणवळे, ते त्याने काव्यात 


अधिक चित्रित केळे, अशीच याची मीमांसा करणे योग्य होईल, 
आतांपर्यंतच्या विवेचनावरून रेंदाळकरांच्या प्रामाणिकव मनमोकळ्या 


स्वभावाची ओळख वाचकांना पटलीच असेल. पण याहीपेक्षा अनन्यसा धारण. 


असा त्यांचा गुण म्हणजे, व्यवहार व उपचार यांबद्दल त्यांना वाटत अस- 
ली अप्नीति होय, व्यवहाराच्या नांवाखाली सत्य गुंडाळून ठेवणे, अगर 


हांजी हांजी करणें, हे त्यांच्या प्रकृतीला मानवत नसे. व्यवहाराने केलेली १) 


गळचेपी. कवीला अतीशय दाहक झाली असून निंद्य व्यवहाराठळच 
 ऐथ्वीवरील स्वग गुसत झाला, असें त्याचे नेहमीप्रमाणेच म्हणणे आहे 
. व्यवहाराला तुच्छ समजून वागावें, व निंदकांच्या डोक्यावर पाय देऊन प्रग- 
तीचा मार्ग आक्रमावा असा, ओजस्वी उपदे 


व्यवहाराचा त्यानें आपल्या काव्यांतून पुरस्कार केला रा 
भाह्योपचारांचे असणारे वावडे दर्शविणे, व व्यवहाराचे ढोंग फोडणे, हा 


कै ळकरांचा नित्याचा व स्वाभाविक प्रचार असता. त्यांच्या वथ 
गडकरी व रा. ब. गणेश जनार्दन .आंगाशे यांच्यासंबेधींच्या. दोन 


औख्याबिका आपल्या लेखांत उद्धृत करून 


श तो करीत असून निरुपचार व १ | 
ला आहे. प्रेमाला 


रून, आमच्या कवीची वाणी व भ 


(41111 |; 
कणर 


_ चतेन यांतील गेरमेळ दाखविण्याचा दृथा प्रयत्न केला आहे. रेंदाळकर 
“ मासिक मनोरंजना*चे सहसंपादक असतांना, त्या मासिकांत गोविंदाय्रजांना 
_ केया नात्याने स्थान मिळालें नाहीं, म्हणून गोविंदाम्रजांच्या मनांत 
रेंदाळकरांबद्दल अदी होती. पुढे रेंदाळकर करमणुकी'चे सहसंपादक 
“यावर त्यांनीं गोविंदाग्रजांकडे चार पांच वेळां कवितांची मागणी केली, 

व तिला गोविंदाग्रजांनीं तितक्‍याच वेळां वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या, है 


शर 
शल्य, रेंदाळकर शेवटपयंत विसरले नव्हते. त्याचप्रमाणे, रेंदाळकर 
एकदां उपरिनिदिष्ट आगाशांकडे गेले असतां, नियभक कवितेबद्दल वाद नघून 
आगाशे टाकून बोलले, व ही गोष्ट रेंदाळकरांना सहन झाली नाहीं. 
भसलेलीं दोन उदाहरणें देऊन, “ उपचार 
. अम्िय असणार्‍या रेंदाळकरांना गोविंदायज ब आगाशे यांच्या घरीं घडलेळे 
. “कार असह्य कां व्हावेत?” असा के. अनंततनय यांनीं निवुद्ध प्रश्न 


दोष न येतां, आपल्या घरीं चालून आलेल्या माणसाला 
.अपमानास्पद रीतीने वागविण्याच्या दोषाचे खापरच उलट गोविंदाग्रज व 
आगाशे यांच्या डोकीवर फुटते 


गाशे . रेंदाळकरांना उपचार नको होते, याचा 
अथ त्यांना चीड असू नये असा करणे, म्हणजे त्यांना 

टी समजणे होय | खऱ्या घेमाला उपचाराची चाड नसते 
असे रेंदाळकरांचे मत होतें 


" पण गोविंदाअज ब आगाशे यांच्याशी त्यांचे 
असर नमल्यामुळे, त्यांच्यापासून त्यांनी उपचाराची अपेक्षा केली 
. सत्यास त्यांत वावगे असे होते! । उपचाराचे प्राबल्य, यो 
शड कर 0: अनंततनय रुपयांचे तत्त्व, गोविंदाग्रज 
अथवा आगाशे यांच्या घरीं घडलेल्या अप्रिय प्रसंगांना अनुलक्षून , 
आहे, असे धा “ष्ट पुराव्याच्या अभावी बाटत नाहीं, व त्यामुळे 
न रेदाळकरांची वा व करणी यांत विसंगति ण आरोपही पही 
टिकत नाही, विसंगति होती, हा त्यांचा आरो 


__ कल्पित णार र पली एक'आख्याविका, . मग ती स्वकपोल- 
"%/॥१,१॥ री जतो, ३७ करून, अनंततनयांनीं रेंदाळकरांच्या . 


ड्रे 


निधनोत्तर देखील त्यांचे नांव बदूदू करण्याचें अक्छाच्य धोरण स्वीकारले 
होतें. कीर्तीची भलतीच चाड धरू नये, असें रेंदाळकरांचे मत होतें, इतकेच 
ननव्हँ, तर कीर्तीसाठीं काव्यरचना करणें अघमपणाचें होय, असा आपला 
स्पष्ट अभिप्राय त्यांनीं आपल्या कवितेत जागजागीं व्यक्त केला आहे. या 
रेंदाळकरांच्या मताशीं त्यांची उक्तिरूप कृति कशी विसंगत होती, हे दाखवून 
त्यांना ढोंगी ठरवितांना, कै. अनंततनयांनीं गडकऱ्यांच्या दुःखवट्याच्या 
“सभेच्या वेळीं आपण ब रेंदाळकर यांच्यामध्ये घडलेले असे एक ठेवणीतले 
संभाषण उद्धृत केळें आहे. रेंदाळकर अनंततनयांना म्हणाले, * काय हो ! 
दत्तोपंत ! आपण मेल्यावर आपल्याकरितां अश्शी सभा भरेल कां ! आज 
-सकाळींच मेलो असतों तर आपली आठवण काहून या वहात्या गंगेत तरी 
'कोणी हात धुवून घेतले असते कां १ मळा वाटते आजच मरून जावें व 
पहावे ! ! पण या संभाषणांतील ध्वनि लक्ष्यांत घेतल्यास रेंदाळकर कीर्तीला 
हपापले होते, हें कस ठरते, याचा उलघडा होत नाहीं. कारण यांत तर 
_ 'गडकऱ्यांनीं मिळविलेल्या लोकादराबद्दळ विनोदमिश्रित प्रशसाच अधिक 
दिसते. यावरून रेंदाळकरांच्या संभाषणांतील विनोद न समजण्याइतके 
अनंततनय अरसिक तरी असले पाहिजेत, किंवा त्यांनींच कबूल केल्या- 
प्रमाणे, रेंदाळकरांच्या पद्य व गद्य वाणीचा मेळ न घालतां येण्याइतके 
तते संभ्रांत तरी झाळे असले पाहिजेत. रेंदाळकर व अनंततनय यांची खासगी 


संभाषणे जोपर्यंत अधिकृत साक्षीपुराव्यानिश्ी प्रसिद्ध झालीं नाहींत, तोंपर्यंत 


र च केवळ सांगवासांगवीच्या. माहितीवर विसंबून न राहतां, 
दाळकरांच्या काव्यहेतूबद्दळ अथवा कीर्तिलालसेबद्दल, त्यांच्याच काव्यांत 
'जी माहिती मिळते, तीच अधिक विश्वसनीय मानणें युक्त आहे, 

____ समाजांतील दुष्ट रूढींचा उच्छेद व्हावा म्हणून केशवसुतांप्रमाणेच 
रेंदाळकरांनीं आपल्या काव्याच्या द्वारा जो महान्‌ प्रयत्न केला, त्याचेही 
समाजाने म्हणण्यासारखे स्वागत केळें नाहीं, यांबद्दळ रदाळकराना इळइळ 
चाटूनच त्यांनीं सुधारणेच्या विरोधकांवर आपलें टीकास्त्र सोडलें. समाजांत 

खोट्या उपचारांमुळे अर्थाचा अनर्थ होऊन निंदकांचा व अजाणत्यांचा 


सुळसुळाट झाला असतां, ' गुणज्ञ पाहिजित, किंवा * दवी लोकापवादाला 
ं हित ! 


४ 


॥ 


४-2) 2” औक वि 


ल्ल र 0 ष्ट शं 
कोणीही वश होऊं नवे, ' असे थोडे वैतागाने उद्गार त्यांना काढावे लागलें 
आहेत. रेंदाळकरांचची सामाजिक सुधारणेची तळमळ सर्वो्ीं केशवसुतां- 
पासूनच उत्स्फूर्त झाली असे मात्र म्हणवत नाहीं. केशवसुतांच्या “ तुतारी 
नंतर रेंदाळकरांचे “ शिंग, रे. टिळकांचे * रणशिंग, गोविंदाग्रजांचा दसरा? 
व बालकवींचा “ धर्मवीर, ' या एकामागून एक कविता उतपन्न झाल्या. पण त्यांचे 
* मूळ परस्परांच्या अनुकरणांत हुडकत बसण्यापेक्षा, तो त्या कालाचाच परिपाक 
म्हणणें अधिक शोभेल. आगरकरांनी पेरलेल्या सामाजिक सुधारणेच्या 
तत्त्वांचे बीज, ' संस्कारक्षम अद्या ज्या कवींच्या अंतःकरणांत रुजले, त्यांत | 
वरील कघींचा प्रामुख्याने समावेश होतो. केशवसुतांना सामाजिक सुधा- 
रणेची स्फूर्ति, प्रत्यक्ष आगरकरांकडून मिळाली असेल, रे. टिळकांना 
मिशनरी समाजाकडून तिचें बाळकडू पाजले गेळे असेल, पण रेंदाळकरांच्या 
_ मनांत सुधारणेंची जी ही ऊर्मि उठली, तिला त्यांची स्वतःची 
: प्रगतिपरता, केशवसुतांच्या कवितेने तिला दिळेढी चालना, व ललित 
लेखनाच्या मार्गानें सामाजिक सुधारणांचा प्रसार करणाऱ्या हरिभाऊ 
_ आपट्यांसारख्या सुधारकाम्रणीचे सांनिध्य, या गोष्टीं सामग्ऱ्यानें कारणीभूत 
झाल्या असल्या पाहिजेत. जुनीं समाजबंधनें नष्ट करून त्यांच्या जागीं 
नवीन सुरू करावयास लागणारे सामर्थ्य, केशवसुत, रे. टिळक, 
गोविंदाग्रज व रेंदाळकर यांपैकी एकाच्याही अंगीं नव्हत, असे अनंततनयां- 
सारख्या परोत्कर्षासहिष्णु व चिरचिऱ्या माणसास वाटले, तरी या कवींनी 
लिहिलेल्या त्या विषयावरील स्फूर्तिदायी व ओजस्वी कविता, अनंतकाळपर्यत 
त्यांचा संदेश देत राहतीळ, याची साक्ष आजही येत आहे. 


रेंदाळकरांच्या अगर केशवसुतांच्या सुधारणेची तत्वे आगरकरांच्या 
तत्त्वाहून मुळींच मिन्न नाहींत. समता, व्यक्तिस्वातंत्य व आशावाद ही 
धारणेची त्रयीच केशवसुतांप्रमाणे रेदाळकरांनींही आपल्या कवितेतून 
 पुरस्कारळी. देशा, जाति व धर्मपंथ अथवा सान, थोर, वृद्ध, तरुण अशा 
 *दभावांकडे दुर्लक्ष करावे, व सर्वत्र एकत्वार्चे व अद्वेताचें साम्राज्य पसरावे, 
अशी त्यांची अंतरींची इच्छा आहे. अखिल सोंद्यारचें सार, व गुणकेलीचे 
निकेतन अक्षी जी त तिला घरांत जखडून ठेवणे त्यांना मान्य नाही, व 


911१. १ 
१. "१.७. 


उ १... 104५११४ ३: धे)” 14. 10/12/0513 


वि पट तलना 


४५ 


र्‍यासाठींच स्त्रियांना समाजांत मिसळूं दिल्यास काय अनर्थ होईल असा 
त्यांचा रोखठोक प्रश्न आहे. स्त्री ही भोग्य आहे, अश्यी घातक कल्पना 
काममूढ पुरुषांनीं केली, वास्तविक स्त्रीपुरुष हीं. एकाच परमेश्वराची 
लेकरे आहेत, अशी समतेची व स्त्रीस्वातत्र्याची कल्पना त्यांना मान्य 
आहे. आपल्या इंद्रकार्सुकाच्या शिंगांतून बंधुत्वाचेच स्वर त्यांनीं फुंकले 
असून, जुन्यांपुराण्या गोष्टींना उडवून लावून नाविन्याचें वर्षण त्यांनीं आपल्या 
या शिंगाच्या नादवायूने केळें आहे. रेंदाळकरांचे राज्य एकत्वाचें व सम- 
तेचें आहे, त्यांत घाणेरड्या बंधनांचा मागमूसही नसून सर्वानी क्त्रिम 
मर्यादा सोडून हसावे, नाचावें व अनंताशीं साधर्म्य पावावे, असा हा अगदीं 
मनमोकळा व्यवहार आहे. 

रेंदाळकरांचीं सामाजिक मर्ते झपाट्याने पुढे जाणारीं होतीं. सामा- 
जिक सुधारणा आस्ते आस्तेच झाली पाहिज, हें थंड्या सुधारकांचे मत 
त्यांनाही पटण्यासारखे नव्हते. विधवेशीं पुनर्विवाह करणाऱ्या कर्त्या सुधा- 
रकाचे अभिनंदन करतांना, त्याच्या घैर्याचें त्यांना अतिशय कोतुक तर 
वाटलेच, पण त्याबरोबरच या. एकाच उदाहरणावरून त्यांच्या मनांत 
पुढील भविष्यकालाबद्दळ जो आह्यावाद उत्पन्न झालेला दिसतो, तो तर 
आगरकरांइतका'च जाज्वल्य आहे. ' हललींचे स्मृतिकार आपणच, सर्वे 
भाविकाळ आज आपल्याच हातीं आहे, इतकेच काय पण भावी सृष्टि 
आपल्याच शब्दावर नाचेल, ' अश्ी पसतीस वर्षापूर्वी म्हणजे सुधारणेच्या 
विरोधकालीं त्यांच्या तोंडून निघालेली भविष्यवाणी, आज ज्या अर्थी खरी 
'साल्याचा प्रत्यय येतो, त्या अर्थी रेंदाळकरांना आगामी समाजस्थितीची 
केवढी अचूक अटकळ होती, हे सिद्ध होते. रेंदाळकरांची धर्मसहिष्णुताही 


दांडगी होती. सर्व धमाच्या मुळाशी सद्भावनाच वसत असल्यामुळे, 'तै 
.संथे त्यांना आपलेसे वाटतात. ' स्वधर्म निधनं श्रेय: । परधर्मा भया- 


क हं गीतेचे त्र धर्मांची - र 1. 
पह: | ? हे गीतेचे मत त्यांना मान्य नव्हते. धर्माची त्यांची कल्पना 


. 'पिश्वकुटुंबकत्वाची असून, जगांत कोणताच धर्म पूर्णपणे चांगला नसल्यामुळें र 
पय “धमातील तत्त्वांना चिकटून बसणे जसे बेर नव्हे, तसेंच 
_ 'रधमाची निंदा करणेंही इष्ट नव्हे, अर्से ते म्हणतात. अश्या या 


“दारमतबादित्वामुळेंच प्रांताभिमान त्यांच्या टिकाणी बोकाळला नाही. न 


। 
शर 


1 बमण दहावी, 


ड्द 


झा्रीय शोधाबद्दल सर जगदीशचंद्र बोसांचे अभिनंदन करतांना ते बंगाली 
रवींद्रनाथासारखे जगद्विख्यात कवि प्रसवणाऱ्या वंगदेशाची, त्यांनीं गदी 
गाइली आहे. “ भरतभूसोख्यार्थ सारे झटा, व कोणीही पुढें व्हा, 3 
सांगतांना मातृभूमीच्या प्रेमाबरोबरच त्यांचा निर्मत्सर यध य 
झाला आहे. एका बाबतींत मात्र रेदाळकर थोडे प्रतिगामी ती 

भासतात. त्यांचा नियतीवर अथवा विधीच्या फेऱ्यावर विश्वास झा 
जगांत सर्व बाजूंनीं निराशा पदरीं आल्यामुळें, त्यांच्या ठिकाणी हान की 
नाद नाइलाजाने बाणला असावा, व अक्षा परिस्थितींत मनाला ₹ कदी 
अगर विरंगुळा मिळावा म्हणून त्यांची वृत्ति परमेश्वराच्या ठिकाणीं श्रद्ध 


त्यांनीं ठे घना . 
शील बनली असावी. त्यांनीं कोणत्या एका विशिष्ट देवाची आरा 


: मांडलेली नसली तरी 


न रूप ठावें, गुणही न ठावे, 
आुभेच्छुनी त्या तरिही नमावें, 


कोणत्यातरी परिस्थितीच्या प्रेरकशक्तीमुळें करणे भाग पडले असावे, असे 
चाटू लागते. * 


____ सृष्टीकडे पाहण्याची रेंदाळकरांची हट्ट त्यांच्या इतर समकालीन 

. केवीपेक्षां थोडी विशिष्ट आहे. केशवसुत 
सचेतनत्त्वाचा आरोप करण्याइतके 
प्टींतील प्रत्येक वस्त 


र 2 > उ ज्न्व 
आहेत, असा तिळमात्र भेद मनांत न आणतां, असे उत्तम शास्त्र 


४७ 


पडत नाहींत. ते सोंदर्यदृष्टीने स॒ष्टीकडे पाहतात. मात्र तिच्यांतील जे जै 
रम्य आहे, ते ते बघून केशवसुतांप्रमाणेच त्यांना वेड लागते. त्यांच्या 
दृष्टीच्या टापूंत येणारे सृष्टींतील विषयही थोडे मर्यादितच आहेत. कोकिळ चंद्र, 
इंद्रधनुष्य, गंगा व फुले, एवढेंच त्यांच्या मनाला विशेष मोहनी घालतात 

कोकिलाचा स्वर प्रत्येक वेळीं ऐकण्यांत त्यांना जशी नवीन मधुरी वाटते 

अथवा कोकिल हाच खरा भावकवि असें जसें त्यांस वाटते, तसेंच कित्येक 
वेळां कवीच्याभोंवतीं विषादाचें साम्राज्य पसरळें असतां, कोकिलाचे पंच- 
मालाप त्याला केशकारकही होतात. चंद्र तर आलिंगन देण्याइतका कवीला 
हवासा वाटतो, व इंद्रधनुष्य त्याला चारुतेचें मंदिर भासते. पण अशी 
लोकोत्तर वस्तु चंचल म्हणून कवीला त्याबरोबरच फार दुःख होते. गंगेच्या 
पापक्षालनत्वाबद्दल कवीची खात्री आहे, पण प्राजक्तासारख्या पुष्पाकडे 
पाहून त्याच्या अल्पजीवितानेंच कवीचे मन हळवे होते, व नुकत्याच 
उमललेल्या फुलाच्या भवितव्याबद्दळ कवि साशंक होतो. रम्य वस्तु पाहून 
अथवा मधुर शब्द ऐकून रेंदाळकरांची वृत्ति बहुधा पर्युत्सयुक होते, असा 
साधारणपणे यावरून निष्क्षे काढतां येतो 

. रेदाळकरांना सायंकालची शोभा आवडत असली तरी 
उषःकाल प्रिय कविस फार वाटे । 
मनीं त्याच्या आनंद फार दाटे ॥ 

अशी त्यांनींच आपल्या अभिरुचीची कबुली दिली आहे. प्रभातकालळचा 
विकचकमलगाधि पवन, खगकूजन, अलिरुंजन व तरणिकररंजित गगन, या 
सवाचे आकर्षेण कवीच्या मनाला वाटून आपल्या प्रियेचे प्रबोधन करून 
तिला आपल्या या आनंदाची वांटेकरीण करावी, असे त्याला वाटते 

रेंदाळकरांनीं “ प्रबोधनाः/वर दोन कविता लिहिल्या आहेत, पण त्यांत झाळेली 


कल्पनेची पुनरुक्ति त्यांच्यासारख्या प्रतिभासंपन्न कवीला निःसंशय 


अभिमानास्पद नाहीं 

त्इतूमध्येदेखील रारत्कालापेक्षां वसंतालाच ते अधिक मान देतात 
शरदहतूंतील निरभ्र नीलाकाश, तारे, चंद्राचे मंदु शुभ्र ररिम, खोतस्विनींचे 
चचत्तरंग, तारे व पद्माकर, त्यांचे मन 'मोहविंतांत. शरदांतील अव्यक्त 


__ 'पडले.केशवसुत काय किंवा रेंदाळकर काय हे रसात्मक 


१ जुनीं बंधने झुगारून द्ल्यानें 
_ यांच्या कवि पदवीस बाध ये 


ड्ट 


संगीत त्यांना ऐकू येते. पण वसंताच्या आगमनाने त्यांची .चेतःकळी जशी 


हास्योत्सवमय़ होते, तशी दुसऱ्या कोणत्याही क्वतूने होत नाहीं. प्रत्येक 


पोंदर्य > भड > य] म्हणून त्यांच्या भोग- 
गोष्टींत सोंदर्य शोधण्याच्या या प्रदरत्तीपुळे, जेथे जेथे म्हणून त्यांच्या भो 


ृत्तीला खाद्य मिळाळें, तेथें तेथे रेंदाळकरांना स्वर्गीय आनंद वी 
सुख मिळालेसे वाटे. विलासललिताबाला पाहून त्यांची मति मुग्ध टं 
अधररक्तिमा व उषःकाल, त्यांच्या मनांत स्वर्गीय संगीत उत्पन्न करीत, 


' प्रियच्या हास्यालिंगन खुंबनादि प्रसंगांनीं त्यांच्या प्रथ्वीचा स्वर्गच बनत 


असे. रंदाळकरांची ही रसवृत्ति इतकी परमाबधीला पोंचली होती कीं, 
इंद्रियाच्या 9 एथ्वीवर स्वर्ग अवतरलासें त्यांना वाटे. स्वर्भ- 
अनेक कवींनीं आपल्या काव्यांत अनुसरला 


. असला, तरी रेंदाळकरांइतकी त्याला स्फुटता व स्पष्टता दुसऱ्या कोणत्याही 


मराठी कवीनें दिली नाहीं. 


रेंदाळकरांनीं ज्या ज्या नवीन गोष्टींचा पुरस्कार करण्याचा प्रयत्न 
केला,. त्या त्या गोष्टी, ह्मणून पाडण्याचा विडा त्यांच्या समकालळील डर 
व्यवसायी निंदकांनीं जणु उचळलाच होता. केशवसुतापूर्वीची सर्व मराठी 
< श्वंखलांती जखडलेली होती, त्यामुळें, शब्दा- 


न त र. बंडखोरपणाकडे ी 
_ डेताच्या भावपूर्ण कवितेप्रमाणेंच या गुस 


नाहीं. पण रेंदाळकरांनीं ज्यावेळीं आपल्या कवितेतून 


भाट अथवा जातिवंत कवि अस 


यण्यासारखा नव्हता, म्हणूनच रेंदाळकरांनीं 


अंतरिंचा फेकीत मूक रव 


र ] 
मूक गाणारे । कवि नवेच 


आतां व्हावें ॥ 


४९ 


अशी जोराची घोषणा केली. नादमाधुर्य सर्वथेव त्याज्य, असे रेंदाळकरांचे 
मत दिसत नाहीं. पण अर्थाकडे अथवा रसाकडे अगदीं दुळेक्ष करून 
शब्दमाधुर्य व अल्कारप्राचुर्य हेंच काव्याचे सारस्वस्व कल्पि्णे, त्यांना मान्य 
नव्हते. कवितेतील रसानुकूल .नादमाधु्याला योग्य तो मान देऊन 
रेंदाळकरांचे हे मत, कोणाला मान्य होणार नाहीं १ 


तथापि रेंदाळकरांनीं केलेला नियमक कवितेचा पुरस्कार, त्यांच्या 
संस्कृत कवितेच्या अभ्यासाचाच परिपाक होय. इंग्रजी कविता त्यांनीं 
थोडीबहुत वाचली होती, व कांहीं कवितांचा अनुवादहि त्यांनीं केलेला 
आढळतो. पण संस्कृत कवींचा'च त्यांच्या वाणीवर व रचनेवर स्पष्ट असा 
परिणाम झाला आहे. कवींना वंदन करतांना कालिदास, भवभूति, बाण 
व दंडी हे चारच संस्कृत कवि त्यांनीं निवडले आहेत. त्यावरून सरस- 
तेच्या बाबतींत पहिळे दोन, व दोलीच्या बाबतींत दुसरें दोन, त्यांनीं नजरेपुढे 
ठेवळे असावे. रेंदाळकरांची दैली बहुतांशी प्रासादिक असली, तरी पुष्कळ 
ठिकाणीं ती संस्कृतप्रचुर व समासघटित आहे. त्यांच्या कवितेत- 


विलास करुनी अनेक नेल्या पलापरी रजनी 
र्ड १ रज जी 


उत्साहें जन होय संकुल, करी यत्न नवीन श्रम 


असे संस्कृत वचनांचे पडसाद ऐकू आले, तरी रे. टिळक किंवा चंद्र- 
रोखरादि कवींप्रमाणे, ते पूर्वकविसंकेतांच्या आहारीं गेलेले दिसत नाहींत. 


जळ नीं, बाणाच्या कादंबरीच्या थोड्या भागाचे, व वंग कवि मधुसूदन 
च्या “ मेघनादवध? काव्याच्या थोड्या भागांचे, रूपांतर केलेलें 


आढळते. पण निवळ शब्दाला शब्द ठेवून भाषांतर करीत न बसतां 


कवींचा रम्य आदाय, शक्‍यतो 'सोप्या भाषेंत उतरविण्याचे त्यांचें धोरण 

आहे. त्यामुळें त्यांचे अनुवाद, रूपांतर 'किंवा भाषांतराप्रमाणे नीरस न 

वाटतां, मूळ काव्याप्रमारणेच स्वतंत्र व॒ सरस वाटतांत. रेंदाळकरांनीं 

सकालीन कवीपैकीं आपणाहून वडील अशा केशवसुत, लेंभे, माधवानुज, 

मोगरे इत्यादि सत्कवींचा मोठ्या गौरवाने उलेख केला आहे. केशवसुतांच्या 
आ, ४ 


1.4... 


1 डड... 


सावेश, रूढीभंजक व भावपूर्ण वाणीचा, त्यांच्या मनावर इतका परिणाम 
झालेला दिसतो कीं, 
/ आहे साथ करावयास बसलों राहून मागें तुझ्या 
हर्ष देईन भीतभीतच कधीं त्वद्वायना सूरही. 

अर्से त्यांचे अनुयायित्व पत्करण्यांत त्यांना कमीपणा वाटत नाहीं. केशव- 
:_ सुतांच्या काव्यांतील जादूने रॅदाळकर भारले होते, पण केशवसुतांच्या 

“म्हातारी ' या कवितेतील कल्पनाविलासाने त्यांच्या अंतःकरणाला गुदगुल्या 

न होतां, कशाघात झाल्याप्रमाणे तीव्रतर वेदनाच झाल्या, यांतच त्यांच्या 

ब केशवसुतांच्या भिन्न व्यक्तित्वाचे अथवा अमिरुच्विचित्र्याचे रहस्य 
सांठविलेळें आहे. केशवसुत जितके कल्पनाशाली होते, तितकेच रेंदाळकर 
इळुवार व भावनाशील होते. म्हणूनच इतर बाबतींत केशवसुतांच्या कवितेचे 
गोडवे गाणारे रेंदाळकर, बौद्धिक कसरतीच्या अथवा चमत्कृतीच्या बाबतींत 
त्यांच्याशीं समरस झाले नाहींत. वास्तविक केशवसुतांची वरील कविता 
भावनेच्या दृष्टीनें पहावयाचीच नाहीं. पण जें मनापासून वाटलें तै कसलाही 
निश्चेध न बाळगतां व्यक्त करण्याचा रेदाळकरांचा स्वभाव असल्यामुळें, 
केशबसुतांसारख्या आपल्या गुरूच्या या कवितेबद्दलची आपली अप्रीति दर्श- 
विण्यास ते म्याले नाहींत. लम्यांबद्दल त्यांची भावना आदराची होती. त्यामुळें, 
त्यांच्याकडून आलेल्या प्रोत्साहनपर पत्रास रेंदाळकरांना धन्यता वाटली. 
माधवानुजांच्या मृत्यूच्या निमित्ताने त्यांच्या तोंडून पुनः केशवसुत, टिळक, 
चेद्रशेखर, विनायक व गोविंदाग्रज इत्यादिकांच्या कांव्यवैशिष्ट्याचें संकीर्तन 
घडले आहे. गोविंदाग्रज व' रेंदाळकर यांच्यांत विरोध होता, ही 
आख्यायिका खरी मानणार्‍्यांनीं मात्र रॅदाळकरांचे 


गोविंदाम्रज़ वाग्बधूबरि सदा घाली नव्या कल्पना । ? 

री गोरवोद्रार वार्‍चून, या दोन कवींच्या प्ररस्परसंबंधाबद्दल काय तो कयास 
बांधावा. कि 

संस्कृत कर्वीप्रमाणेंच कांहीं तत्कालीन. मराठी कवींच्या कवितेचा 

परिणाम रेंदाळकरांच्या वाणीवर झाला आहे. समकालीन कवींची कृति डोळे 

-_ उडेबडून वाचणाऱ्या कोणत्याही कवींत, ही गोष्ट सामान्यतः अपरिहार्यच असते. 


र 


ष्‌ (* 


1 
1”, 


(७ ९१ १७ (त) 
क । 


५२ 


शिवकालांतील सामराज, नागेश, विठळ व रघुनाथ पंडित यांच्या काव्यांत 
पुष्कळ बाबतींत समानता दिसून येते. याचा अर्थ असा मात्र नव्हे कीं 
यांधेकीं एकानें दुसर्‍याचे वाड्ययचौर्य केळे. एकाने दुसर्‍याची धर्ती किंवा 
पद्धति स्वीकारली असेल, पण वरीलपैकीं प्रत्येक कवींत कल्पनास्वातंत्र्य 
प्रत्ययाला येतेच. रेंदाळकरांनीं, ' शिंग , किंवा ' झपुर्झा' अशा कविता 
केशवसुतांच्या ' तुतारी ? व “ झपुर्झा ? या कवितांच्या पद्धतीवर लिहिल्या 
आहेत. पण अनंततनय अथवा प्रिं. रा. प. सबनीस * म्हणतात त्या प्रमाणे 
केशवसुतांच्या अथवा रे. टिळक व बालकवि यांच्या कल्पना आपल्याच 
म्हणून दडपून देण्याइतके रेंदाळकर, कंगाल प्रतिभेचे किंवा ढोंगी 
मनोवृत्तीचे नव्हते. एकच समान कल्पना दोन कवींत संक्रांत झाल्याचींही 
उदाहरणें सांपडतात. अशा वेळीं एकाने दुसर्‍याची चोरी केली असें 
म्हणण्यापेक्षा, सूज्ञ व निर्मत्सर वाचक, त्यांची इतर स्वतंत्र रचना पाहून 
त्या दोघांनाही मौलिक प्रतिभेचैच श्रेयं देतात. रेंदाळकरांच्या टीकाकारांनी 
त्यांच्यावर केशवसुतांच्या कवितेच्या वाडमय चौयांचा आरोप करून त्यांना 
बुद्धिकंगाल ठरवितांना, स्वतःच्याच मत्सरी व रोगट मनोवृत्तीचे प्रदर्शन 
केलें आहे. केशवसुत व रेंदाळकर यांच्या मनाची घडण, परिस्थिति, व 
सामाजिक मते, बहुतांशी समान असल्यामुळें, व दुसऱ्याने पहिल्याचें 
अनुयायित्व उघडच पत्करल्यामुळे, त्या दोघांत विषय व विचारसाम्य 
असणे अपरिहार्य होते, ही साधी गोष्टही वरील टीकाकारांच्या ध्यानांत 
आली नाहीं 
अशा टीकाकारांनीं व निंदकांनीं, रेदाळकरांचा जसा पाठलाग केला, 
तेसे दारिद्य व दुर्देबही शेवटपर्यंत त्यांच्या पाठीस लागलें होतें. पोटासाठीं 
आपल्या जन्मभूमीपासून दूरदेशी त्यांना भटकत फिरावे लागलें, व तेथे 
आपले नांब काढण्याची जरी त्यांना खात्री होती, तरी आपल्या प्रियि- 
पासून दूर रहावे लागल्यांबद्दल त्यांस वाईटच वाटत होतें. पुढें प्रिया- 
ते इतके चिरदुःखी बनले कीं - 


2४/001001004540ॅ:: ५ किक ती, 
_& रेंदाळकरांची कविता-प्रथम खंड-रा, प. सब्नीस-वि. वि. 
3२९४२ ष्‌ 


ष्‌ र 


“ कुठेहि गेळों तरी कसे, सुख हतभाग्या लाभेळ ? ९ | 
असे ते भवितव्यावद्दल साइक झाले, व अद्या दुःखद मनःस्थितींतून 
सुटका होण्यास मृत्यूशिवाय त्यांना दुसरा उपाय दिसेना. आपल्या वांछा 
अल्पही पूरण न झाल्यामुळे, त्यांचे नैराश्य वाहूं लागलें, व सोख्याचा 
' बही न लाभल्यामुळे, चिंताविव्हृळ होत्साते, ते शांतिनिकेतन अश्या 

मृत्यूची सोत्कंठ मार्गप्रतीक्षा करू लागळे. आपल्या जीवितसरितेचा क्रीडा- 
. 'पर शैशवकाल, किंवा गानथुक्त तारुण्यकाल, व तिचाच निरुत्साही पडता 
काळ, यांमधील तीत्र विरोध त्यांना जाणवू लागला. रेंदाळकरांना अश्या 
मनःस्थितींत आपली जन्मभूमि नजरेपु्ढे दिसू लागली, इतकेच काय पण- 
' स्वजन्मप्रांतीं जे बसुनि अपुल्या मंदिरिं सुखें 
करी आयुष्याचे अपनयन तो धन्य पुरुष ! ? 
अशा जन्मभूमींत आयुष्य व्यतीत करणाऱ्यांचा त्यांना हेवा वाटू लागला- 
मत्सरी, निंदक व तोंडपूजक, अशा शहरी ळोकांच/ त्यांना इतका वीट 
आला कौं,, 
' एका सुंदर टेकडीवर तिथे बांधूनियां झोंपडी । 
इंशव्याननिमझ होउनि मुदें कंठीन सारे दिन ? 
अशी विरक्तस्थिति व संन्यस्तवृत्तीही त्यांना बरी वाटूं लागली, आयुष्याच्या 
-सायंकालीं जन्मभूमीच्या मांडीवर स्वस्थपणे मरण यावे, अशी आद्या उराशीं 
बाळगीत असतांनाही, ते भाग्य त्यांना लाभले नाहीं. यापुढें आपण 
: आपल्या मुखांतून काव्याळाप काढणार नाहीं, असा जो त्यांनीं निश्चय 
केला, तो त्यांच्या वरील वैतागाचाच निदर्शक आहे. 


रेदाळकरांच्या आयुष्याच्या अस्तमानकालीं त्यांच्या मनाची विक" 
लता “ अजुनि 'चालतोंचि वाट? 


भा अधिक प्रवास होणें नाही, ? असे म्हणून 
मोठ्या निरुपायाने धुळींत दगडावरच आपले डोकें टेकले. ् 


र: 


रदाळकरांनीं आपल्या जीवनावर कष्टकारक व कंटाळवाण्या प्रवासाचे 
केलेलें हे रूपक, अतिशय सार्थ आहे. सर्व आश्ा-आकांक्षांची होळी 
झाल्यामुळे, रेंदाळकरांच्या मनाची शेवटीं झालेली ही असहाय परिस्थिति 
त्याच्याप्रमाणेंच त्यांच्या वाचकांना दाहक झाल्यावांचून रहात नाहीं 


शेवटपर्यंत पोटासाटीं कष्ट, उतारबयांतही शांत व निष्काळजी जीवनाबद्दल 


निराशा, जन्मभूमीच्या मांडीवर शेवटीं माथा टेकण्यास न मिळाल्याचे 
हुभांग्य, या आपत्तींशीं, त्यांच्यासारख्या सहृदय व हळव्या मनाच्या 
गरह्स्थाला तोंड देतां देतां नाकीं नव यावें, हा खरोखरच दैवदुविपाक होय. 


मनाविरुद्ध झालेल्या विवाहांन कोटुंबिक सुखाचा झालेला विरस, जे 
आपले तं मिळत नाहीं, म्हणून झालेली निराक्या व कष्टकारक जीवनामुळें 
विघडलेळें मनःस्वास्थ्य, या गोष्टींमुळे, रेंदाळकरांच्या जीविताप्रमाणेच त्यांच्या 
काव्यांत कारुण्याची तीव्र छटा उमटली आहे. तथापि इतर कांहीं रडक्या 
कवींप्रमाणे आपल्या विषम परिस्थितीच्या वड्याचें. तेल त्यांनीं जनतेच्या 
वांग्यावर काढलें नाहीं. ढोंगी व वृथानिंदकांची त्यांनीं हजेरी घेतली असली 
तरी, आपलें योग्य ते कोडकोतुक झालें नाहीं, अश्शी तक्रार करून त्यांनीं 
कोणावर दुगाण्या झाडलेल्या नाहींत. आपल्या दुर्देवी जीवनाबद्दल ते खिन्न 
असतील, पण त्याबद्दल जगावर रुसण्याची वृत्ति त्यांनीं स्वीकारळेली नाहीं 


स्दाळकरांच्या काव्यांतून वाचकांना आशावादाचा, आनंदी होण्याचाच . 


सदश देण्यांत आला आहे. एकत्वाची मंगल संगीतं गात असतांना, विश्वाच्या 
दाचे नांव पुसून टाकण्याचीच ते भाषा बोलतात. दीनात्म्यांनीं बलशाली 
ऱ्हाने, असेच त्यांचं मोठें व्यापक सामाजिक ध्येय आहे, “ पुढे चाल, मागे 


. घेऊ नको, आनंदी हो, ! या ऊर्जस्वळ शब्दांतच रेंदाळकरांच्या निरोगी 


मनाची ओळख पटते. दुःखी मनाला त्यांच्या 
* रात्रीचे भरळें तमिस्त तरिही मागून येतो दिन; 
जातो त्यापरि शोककाळ म्हणुनी न भ्रांत व्हावे मन। ' 
या ओळी आहोचा दिलासा दिल्यावांचून राहणार नाहींत 
रेंदाळकरांच्या कवितेत उत्तंग कल्पना, किंवा हृदयाला हलवून सोड- 
शारी सखोट भावना नसेळ. पण त्यांच्याइतका प्रांजळ व प्रामाणिक कवि 


ष्ट 


मराठी वाढ्ययांत कचितच झाला असेल. त्यांना कीर्वीची लालसा नव्हती, 
ठोंगाचे व उपचाराचे तर ते कट्टे निषेधकच होते. आपल्या जीवितांतील * 
खासगी गोष्टी स्पष्टपणे सांगून टाकण्याचा मनमोकळेपणा त्यांनीं दाखविला 
आहे. तसेच आपल्याकडून झालेळें पाप व त्याबद्दल वाटलेला पश्चात्ताप 
. यांचा उघड कबुलीजबाब देतांना त्यांनीं जे धारष्य्ये दाखविलें आहे, 
:_ त्यांतच त्यांचे खर व्यक्तिमत्त्व सांठविलेले आहे. प्रामाणिकपणा हा वीर- 
शृत्तीचा निदर्शक आहे, हें कार्लाइल्चें तत्त्व खरें मानल्यास, रेंदाळकर हे 
खरे वीर होते, असच कोणीही म्हणेल. 


>-->> 14 पय 


भावबंधन 


/ (५ 


[टक ह दृदयकाव्य आहे. बोलपटांच्या नव्या राज्यांत रंगभूमी 
अद्य झाल्यामुळे, नवीं नाटकें जशीं जन्माला येत नाहींत, 
तशीं जुनीं नाटकेंही रंगभूमीवर अंवतीणे होण्याची फारशी आहा उरलेली 
नाहीं. यापुढें नाटक हा वाढ्ययप्रकार कादंबरी, लघुकथा, यांच्याप्रमाणे, 
एक अभियुक्त ग्रेथ म्हणूनच अभ्यासला जाईल. मराठी नाटककारांत 
किलोस्कर, देवल, कोल्हटकर व खाडिलकर यांनीं, मराठी रंगभूमीला वाढते 
चैभव प्रास करून दिलें असले, तरी कलात्मक मांडणी, पात्रांची विविधता, 
भाषेची नवी नवाई, व मार्मिक विनोद या गुणसमुच्चयाने गडकऱ्यांचींचच 
नाटकें महाराष्ट्रीय रसिकांच्या मनांत कायमचे स्थान पटकावणारीं आहेत. . 
कालिदासाच्या नाट्यगुणांचा गौरव करतांना, त्याच्या तीन नाटकांपैकीं 
_शाकुंतलाचाच प्रामुख्याने निर्देश करून, त्यांतील चौथा अंक व त्यांतील 
पुनः ते *छोकचतुष्टय, अश्या सार अलंकाराची जी योजना केली जाते, 
तिचाच अवलंब करून असे खास म्हणतां येईल की, गडकऱ्यांच्या चार संपूण 
नाटकांत, त्यांचें शवटर्चे ' भावबंधन ? नाटक शिरोभागीं शोभणार असून, 
. त्यांतील दुसरा अंक व त्यांतील पुनः चवथा प्रवेश, मराठी नाय्यवाड्ययांत 
चिरस्मरणीय अतएव अक्षर राहील. टा, $ 
क भावबंधनाचें कथानक थोडें गुंतागुंतीचे आहे. लतिका व मालती 
यांचे बडील धनेश्वर .व धुंडिराज यांनीं, मनोहर व प्रभाकर यांना लह्ान- 
पणापासून पुत्रवत्‌ प्रेमाने वाढविळेळें असते. प्रभाकर व मनोहर या 
याचे प्रेम, अनुक्रमे लतिका व मालती या सखीद्वयावर असते. पेढी- 
वरील भागीदारीत केलेळे लपेडाव लपविण्यासाठी, धनेश्वर, लतिकेस मोरेश्वर 


भावाच्या आपल्या भागीदाराच्या वेडगळ मुलाच्या गळ्यांत बांधण्यास , 
सयार होतो. ग ” 


श 


ष्‌ 


धनेश्वराचा मुनीम घनःश्याम, धुडीराजाकडे मालतीला मागणी 
थालण्यास येतो. पण प्रभाकर व लतिका यांना ती मागणी अयोग्य वाटते, 
इतकेच नव्हे तर लतिका, याबद्दल घनःर्‍यामाची उघड निशेर्त्सना 
खुद्द मालतीही घनःऱ्यामाच्या या मागणीस रुकार देत नाहीं. यामुळें 
डुखावला गेलेला घमःऱ्याम, मालती व लतिका यांच्या सुखांत माती काल- 
विण्याची प्रतिज्ञा करतो, व ल्झासाठीं हपापलेल्या व प्रेमकल्पनांनीं वेडा- 
वलेल्या महेश्वराला हातीं घरून आपल्या कपटनांटकाची उभारणी करतो. 


महेश्वर हा मोरेश्वर आहे असे भासवून, घनःड्याम, त्याच्याकडून 
कांहीं खोटे दागिने, स्टेशनच्या थर्डक्लास वेटिंगरूममध्ये असणाऱ्या घुंडिराजा- 
जवळ ठेवावयास लावतो, व थोड्याच वेळांत आपण पोलिसच्या वेष्रांत 
येऊन, वरील दागिने चोरल्याच्या आरोपावरून धुंडिराजास.पकडतो. 
मुद्दामच हजर ठेवलेल्या खऱयां मोरेश्वराच्या साक्षीनिशीं, एक कबुलीजबाब. 
लिहून घेतल्यावर धन:इयाम धुंडिराजास सोडून देतो. 


घरांत कोणी वडील माणूस नाहीं म्हणून लतिका स्वच्छंदी बनली 
आहे, या धनेश्वराच्या समजुतीचा फायदा घेऊन, घनःव्याम त्यांस पुनः 


डम करण्यास प्रवृत्त करतो, व चोरीच्या कबुलीजबाबाच्या जोरावर गरीब. 


थुंडिराजाकडून धनेश्वरास मालती देण्याचें वचन घेतो. लतिका बिघडेल 
म्हणून एकजात सर्व मराठी जाणाऱ्यांना व बोलणाऱ्यांना, आपलें घर वज 
करणाऱ्या धनेश्वराच्या हुकुमाचा पुरेपूर फायदा घेऊन, घनःश्याम, महेश्वरास 
छतिका मिळवून देण्याच्या सबबीवर, आंघळ्या कानडी गवयाचे 
सोंग देतो व धनेश्वराच्या घरीं, लतिकेचा गायंनशिक्षक म्हणून त्याची 
स्थापना करून, त्याजकडून धनेश्वराचे खोटे दस्तेवज लांबवितो, याच 
हरगत झालेल्या खोट्या दस्तैवजांच्या जोरावर, लतिका स्वतःस देण्याच 
वचन तो धनेश्वराकडून घेतो. अशा रीतीने या दोन म्हातार्‍्यांना पेंचांत 
घरून, दोन तरुण मुलींच्या नाह्याचा तो व्यूह र्चतो. 


मध्यंतरी लतिकेच्या विनवणीनें मन बदलून, धनेश्वर मालतीशीं 


ण्यासाठी, आत्महत्या करण्याचा निश्चय-करतो, 


0 तिजला आपल्यापुढील पेंचप्रसंगाची कल्पना देतो. 


१.४ '॥ शं 
"क 08 शु 


4» 


ष्‌ १9 


लतिकेच्या कठोर दाब्दांनौं दुखावला गेल्यामुळेंच घनःऱ्यामाने हा अवर 


टाकला आहे, असे मालतीकडून समजल्यावर, लतिकेला पश्चात्ताप वाटून ती 
घनःऱ्यामाची क्षमा मागण्यास जाते. पण घनःदयाम आपल्या बेतापासून 
तिळभरही परावृत्त होत नाहीं. लतिका: यानंतर घनःऱ्यामाच्या कपट- 
नाटकाची इत्थंभूत हकीकत प्रभाकराला सांगते. त्यामुळे घनःऱ्यामाच्या 
हालचालीचा त्यालाही संशय येऊं लागतो. न 

महेश्वर आपणाशीं लयन करीत नाहीं असें पाहून, इंदु-बिंदु या 
ठतिकेच्या दोन कुरूप चुलत बहिणी, महेश्वराच्या खर्‍या स्वख्पाबद्दळ 
लतिकेला सर्व माहिती पुरवितात. महेश्वर आपलें सोंग कबूल करतो, व 
घनःइ्यामाच्या कपटनाटकाचा तिला सर्व सुगावा देतो. 

इकडे मालतीशीं विवाहबद्ध होण्याच्याबाबंतींत निराश झालेला 


मनोहर, प्रभाकराच्या सूचनेवरून घनःऱ्यामावर पाळत राखतो, व त्याच्या- 


मागून स्मशानांत जाऊन, मालतीने परत केलेल्या आपल्या *छायाचित्रास 
मूठमाती देण्यासाठीं योग्य स्थळ शोधीत असतांच, तेथे घनःश्यामाने 
पुरून ठेवलेले धनेश्वराचे खोटे दस्तैवज त्याच्या हातीं लागतात. ते कागद 


> री सर्वानाच ४“ 
घेऊन तो प्रभाकराकडे येतो, व त्यामुळें सर्वोनाच घनःऱ्यामाच्या कारस्थानाचा 


स्पष्ट उलघडा होतो. 


नंतर घनःऱ्यामास पकडण्यासाठीं एक युक्ति योजली जाते. 


ऱ़ै -- (4. थांबविण्य ०७-४2 ज्र 
धनेश्वराची संकल्पित आत्महत्या थांबविण्यासाठी, पोठिसच्या वेषात येण्याची 


सूचना घनःऱयामास महेश्वरामाफत दिली जाते, व धनःऱ्याम पोलीसच्या 


वेषांत येतांच, आगाऊ आणून ठेवलेल्या खर्‍या फौजदाराच्या तो स्वाधीन 


केला जातो. घन:ऱयामाची अशी व्यवस्था लागल्यानंतर, धुंडीराज आपल्या 
स्वाभाविक दयाद्वेतेने, सवे कागद फाडून टाकून घनःब्यामाविरुद्ध असलेला 


सथ पुरावा नष्ट करतो, घनःद्याम मुक्त होऊन गोगलगाय बनतो. झेवटीं, 

प्रभाकर-लतिका व मनोहर--मालती यांचे मीलन होऊन खर माव. 

वेधन घडतं. 

त या कथानकांतील घटना सर्वस्वी स्वाभाविक अथवा 
> स्यात सुसंगतता साधण्याचा प्रयत्न गडकऱ्यांनी केल्या'चे 


निदोंघ नसल्या रि ी” 
दिसते. अत. 


५८ 


असतां कांहीं नामवंत टीकाकारांनी, प्रस्तुत्त नाटकाच्या पहिल्या प्रवेश्ांतील 
. धुंडीराज-घनःड्यामांच्या भेटीच्या संभवनीयतेवरच मूळे कुठार आणला 
आहे. “ नाटकाच्या दुसऱ्या प्रवे्षांती माळती-मनोहर यांच्या संभाषणा- 
वरून ते ' परस्परावर अनुरक्त असून, धुंडीराजाला मालतीच्या या प्रेमाची 
खरी कल्पना असली पाहिजे, इतकेंच नव्हे, तर तिच्या मनोहरशीं होणाऱ्या 
लूमास त्याचा रुकारही असला पाहिजे, असे असतां, मालतीला मागणी 
घालण्यास आलेल्या घनःऱ्यामास त्यानें पुनः मालतीपुढे नेऊन उभा कर्रणे, 
कितपत संभवनीय आहे १? अशा आशयाचा प्रश्न, प्रो. फडके यांनीं 
आषल्या ' टाकीच्या घावां'तील भावबंधनचर्चेत, उपस्थित केला आहे. 
नःश्यामाला मालतीकडे नेण्यांत घुंडीराजाचा. भोळाभाबडा स्वभाव, : 
'प्रोफेसरसाहेबं जमेस धरतात. पण तो कितीही भोळाभाबडा असला तरी, 
आपल्या मुलीचे. मन एका परिचित सुशील तरुणावर बसले आहे, हें 
ठाऊक असतां, धुंडीराजाने घनःऱ्यामाला मालतीकडे न्यावे,” यांत नाटक- 
'काराचे सुसंबद्धतेकडे अक्षम्य दुलैक्ष झाळें आहे, असा ते आरोप करतात. . 
वास्तविक हा आरोप अक्षम्य स्वरूपाचा ठरत नाहीं. धुंडिराजाला आपल्या 
मुटीचे, मनोहरशीं असणारे प्रेमसंबंध माहीत असतील. पण या प्रेमाच्या 
व विवाहाच्या बाबतींत तिची तीच मालकीण आहे, आपण यांत लुडबूड करून 
_ सैनःइयामासारख्या आपणहून चालत आलेल्या माणसाला, परभारेचच नकार 
देऊन शद्वाने कां तोडा,असा प्रामाणिक विचार त्यार्ने केला असावा.धुंडिराजाचे 
आपल्या मुलीवर निरतिशय प्रेम आहे. ती जे करीले ते योग्यच असेल, याची 
खात्री त्याला असल्यामुळे, घनऱयामाला नकार द्यावयाचा किंवा होकार 
'चाबयाचा हे तिची तीच ठरवील, अशीच सर्व बाबतींत पूण मुभा देणाऱ्या 
घु प्रेमळ पित्याची मनोभूमिका लक्षांत घेतल्यास, वर केलेल्या 
आरोपांतून बिचाऱ्या धुडीराजाची उक्तता खात्रीनें होण्यासारखी आहे. 
तिका व प्रभाकर यांच्या फटकळ शब्दांनी 
दाखवण्यांतही गडकऱ्यांनी शाक्‍याराक्‍यतेचा 
असा प्रोफेसरसाहेबांचा दुसरा आक्षेप आहे. 
“आयामाचा अपमान झाला असेल, ही गोष्ट त्यांना 
तनक््यामाने लतिकेला दिलेलीं उत्तरे वाचली असनां; 


पत्र 


'घनःड्यामाचा भयंकर मानभंग होऊन तो चिडीस पेटला असेल, असे त्यांना 
मुळींच वाटत नाहीं. चिडीचे शब्द, घनःद्यामासारख्या पाताळयंत्री माण- 
साच्या तोंडीं या प्रवेशांत घातले नाहींत, याबद्दल प्रोफेसरसाहेब नाटककाराला 
'शाबासकी देतात; परंतु दुसर्‍या प्रवेशांत घनःऱयाम निघून जातांना, त्याच्या 
'तोंडीं स्वगत भाषण घाळून, त्या भाषणांत त्याच्या दुखावलेल्या भावना 
आणि सूड घेण्याची इच्छा, नाटककाराने प्रतिबिंबित केली असती तर 
नाट्यरचना अधिक निदोंष झाली असती, अशीही ते पुस्ती जोडतात. 
“ तुम्हां सवोना माझ्याकरितां फार कष्ट पडले. मालतीबाई, तुमचा संसार 
सुखाचा व्हावा एवढीच माझी परमेश्वराजवळ प्राथना आहे, ” हे 
दुसर्‍या प्रवेशाच्या शवटीं घनःऱ्यामाने काढलेले उद्वार, त्याची सूडाची 
भावना स्पष्ट करण्यास त्यांना पुरेसे वाटत नाहींत. इतकेच नव्हे, तर 
याप्रसंगी एकार्दे स्वगत भाषण त्यांने करणें अवश्य होते, अशीही प्रो. फडके 
अपेक्षा करतात. पण घनःऱ्यामाच्या तोंडच्या वरील उद्वाराचें उपरोधिक 
' स्वरूप जर प्रोफेसरसाहेब लक्षांत घेतील, तर प्रतिपक्षाला त्याच्यावर आण- 
ण्यांत येणाऱ्या आपत्तीची यत्किंचितही कल्पना न देतां, फक्त त्या आपत्तीची 
अस्पष्ट सूचना धनःश्यामाकडून देण्यांत नाटककाराने कसे कौशल्य दाख- 
विळे आहे, याची त्यांना कल्पना येईल. घनःऱ्यामाचा पाताळयंत्री स्वभाव 
लक्षांत घेतां, त्याच्या तोंडीं त्याचा मतलब. अगाऊ स्पष्ट करणारीं 


अस्वाभाविक स्वगत भाषणें घाळून वाच्यता आणण्यापेक्षा, नाटककाराने . 


तच काम त्याच्या एकाच उपरोधिक पण सूचक उद्वाराने, शंभरपटीने 
अधिक साधले आहे, असेंच म्हणावे. लागते. यामुळे खल्पात्र रंगविण्याच्या 
भाबतींत ' उत्तरप्रत्युत्तरांच्या खळबळीचा व स्वगत माषणांचा अभाव र 
असा दुहेरी प्रमाद जे गडकऱ्यांच्या गळ्यांत बांधीत आहेत, त्यांच्याकडूनच 
केलेच्या दृष्टीने अक्षम्य प्रमाद घडत आहे. । ं 


प्रो. फडके यापुढें कथानकांतील तिसर्‍या दोषाकडे वळले आहेत. 
आ्यामाच्या कपटनाटकाच्या 


र अंकाच्या ज्या पांचव्या प्रवेशांत घन: ह 
1 गला सुरवात होते, तोच प्रवेश त्यांना, की वाटतो. पहिली गोष्ट 
इंगजे एका साथ्या पोलिसच्या वेषांत घनःऱ्यामाने धुंडीराजाकडून कबुली- 


> 


; 


६० 


जबाब लिहून घ्यावा, ही गोष्ट प्रोफेसरसाहेबांना शक्‍य कटत नाहीं. 
__ मॅजिस्ट्रेरशिवाय कबुलीजबाब लिहून घेण्याचा अधिकार दुसर्‍या कोणाला 


नसतो; त्याचप्रमाणे, “ हा घे कबुलीजबाबाचा नमुना ” या घनःश्यामाच्या 


वाक्याने ध्वनित होणाऱ्या कबुळीजबाबाचा ठराविक नमुना कधींच तवार 
नसतो, असेही कायद्याचे काटेकोर बारकावे काहून, कायद्याच्या तपशिलाचें 
अशान, त्यांनीं नाटककाराच्या गळ्यांत बांधले आहे. या आरोपांतून 
 माटकेकाराची सुटका करण्यासाठीं, प्रो, फडक्यांना जे समर्थन खरे वाटत. 
नाहीं, पण ज्याला ते आपली मूक संमति देण्यास तयार आहेत, तो 
____ सुंडिराजाचा बावळटपणाचा सुद्दा बाजूला सारून, या कबुलीजबाबाचे 
निराळें समर्थन म्हणून असे विचारतां येईल कीं, त्या अनपेश्षित प्रसंगीं, 
स्टेशनासारख्या धांदलीच्या जागीं, अचानक चोरीची तोहमत अंगावर आली, 
असतां, घुडीराजासारख्या बावळटासच काय पण शहाण्यासुत्या माणसासही 
आपण कोणाला कबुलीजवाब लिहून देत आहों, याचें अवधान राहील काय £ 
या ठिकाणीं धंडीराजाच्या बावेळरपणावर जोर न देतां प्रसंगाच्या अन- 
पेक्षितेवर व आकरिमिकतेवर विशेष भर दिला पाहिजे. धुंडीराज भोळा ' 
होता म्हणून त्यानें हा कबुलीजबाब , लिहून दिला नसून, “ प्रवासांत असतां 
ग आपणावर न येणारा ही 
4) 
त्याच्या डोळ्यांपुढे उभा राहिल्यामुळे, 
___ साठाींच, कसा व कोणापुढे याचा विचार करीत न बसतां, त्याने कबुळीजवाब 


जुन्या व पूर्वी लचांडांत न सांपडणाऱ्या 

६ कीवर क 
ी मुकाट्याने च चळ आणि 
9 न लिहून दे. तुळा काय बोलायचे असेल, तें कोटात मॅजिस्टेटपुढे 
800807) 279 


| 


. चारचौघांत विचारला असता तर तै त्याच्या स्वमावाशीं सुसंगत दिसळें 


६१ दु म: 


अविश्वास ठेवण्यास धुंडिराजच काय, पण कोणताही दुसरा सर्वसाधारण 
मनुष्य तयार झाला नसता. म्हणून पोलीसवेषांतील घनःइयामास धुंडिराजानं 
कबुलीजबाब लिहून देणे, प्रो, फडके म्हणतात तसे, अशक्य नाहीं. तरी 
कबुलीजत्रावाचा ठराविक नमुना कधींच तयार नसतो हें त्यांचें म्हणणे 
कोणासही मान्य होईल. पण घनःद्यामाने ठराविक म्हणजे छापील नमुनाच 
'थुंडिराजापुढें टाकला असा निष्कर्ष, यावरून कसा निघतो? “हा घे कबुली- 
जबाबाचा नमुना, यांत तुझे नांव, गांव, तारीख एवढी बदलून आपल्या 
हाताने नक्कळ तयार कर, ” या घनःद्यामच्या उद्गारावरून तो धुंडिराजास 
असे भासवीत आहे कीं, आपणास आपल्या नित्याच्या पोलिशी व्यवसायांत 
असे कबुलीजबाब पुष्कळ घ्यावे लागतात. तसाच दुसर्‍या एका आरोपीचा 
कबुलीजबाब आपल्याजवळ आहे, त्यांतच फक्त धुंडिराजाच्या नांव-गांवाचा 
व तारखेचा बदल करून नक्कल करावयाची. धघनःऱ्यामाच्या या उद्वारांनीं 
त्याच्या पोलिशी पेशाबद्दळ धुंडिराजाच्या मनांत विश्वास उत्पन्न करणे, व 
त्याच्याकडून कबुलीजबाब काढून घेणें, असे दुहेरी काये नाटककाराने येथे 
मोठ्या कौशल्याने साधळें आहे. प्रो. फडके म्हणतात तसा हा ठराविक 
नमुना असता, तर नांव, गांव व तारीख तेवढीच बदलण्यास घनःऱ्यामानं 
खुंडिराजास सांगितले नसते. र 
तरीही आणखी एक असमर्थनीय दोष या प्रवेश्षांत प्रोफेसरसाहेबांना 
दिसला आहेच. धुंडिराजांने एका पोलिस अधिकाऱ्याला कांहींतरी कबुली- 
जबाब लिहून दिला, ही गोष्ट माहीत असूनही मोरेश्वराने पुढें तिचा मुळींच 
परिस्फोट केला नाहीं, हे त्यांना अगदीं अस्वाभाविक वाटते. उलट 
मोरेश्वरासारख्या अजागळाने कबुलीजबाबासंबंधींचा प्रश्न, धुंडीराजाला 


असते, असे म्हणून स्वभावविशेषांशीं एकंद्र कथानक सुसंगत ठेवण्याची 
दक्षता, गडकर्‍्यांनीं बाळगली नाहीं, असा शेरा : 
घनःइयामाची मोरेश्वरावरीळ जरब लक्षांत घेतां, प्रो. फडक्याच्या वरील 
आक्षेपांतही फारसे तथ्य दिसत नाहीं. मोरेश्वर धनःऱ्यामाच्या दडपणाखाली 
असल्यामुळें, तो सांगेल तेथे येण्यास व म्हणेल ते करण्यास तो तयार आहे. 


रं मोरेश्वर गीं जाऊन 99 
» तुम्ही आपल्या जागीं जाऊन बसा; 


त्यांनी मारला आहे. पण 


८ त्याच्याखाली साक्ष 


.._ देबटी झालेली, प्रो. फडक्यांनी दाखविली आहे. महेश्वराने सांगताच 


तेथे घनःऱयामाने पोलिसच्या वेषांत जावे, ही गोष्ट 


. सत्यक्ष आपल्या प्रियकरास ओळ 


ी 
र) 
१ 
|| 1 
४, 


८2.१.” 


ढं 


४५१ ६्र 


अ त्र 
बाल,  “ तुझे काम संपळें जा आपल्या रस्त्याने, ? असे हुकूम, ज्या अथी 
घनःशाम त्यास सोडतो त्या अर्थी, घनःऱ्यामाच्या भीतीनें अशा गोष्टींचा 
स्फोट करण्याची मोरेश्वराला छाती होईल असें वाटत नाहीं. असल्या या 
अजागळारने कलुलीजबाबासंबंधींचा प्रश्न धुंडीराजाला चास्चोधांत कचरे 
जितकें शक्‍य आहे, त्याहीपेक्षा घन;ऱ्यामाच्या भीतीनें त्याबद्दल “व्र हीन 
काढणे अधिक शक्य व स्वाभाविक नाहीं काय ? घनःश्याम, मोरेश्वराला 

'ब्रिनघोक आला त्या रस्त्याने जाऊं देतो, व हा अजागळ या कबुली- 


जबाबाचा स्फोट करील अशी दुंका खुद्द घनःशयामालाही येत नाहीं, यांतच 
मोरेश्वराची कुंबत तो जाणून होता, ह सिद्ध होते. 


केथानकासंबंधींची आणखी एक ढोबळ चूक नाटकाच्या शेवटीं 


घनःऱ्याम पोलीसचा वेष धारण करून घनेश्वरपंताच्या घरीं आला, असे. १ 
दाखविण्यांत गडकऱ्यांनी रक्‍याशक्यतेचा मुळींच विचार केला नाही, 
असे ते म्हणतात. नाटकाच्या प्रारंभीं धुडीराजाला पेंचांत आणण्यासाठी 
पोलिसच्या वेषांत स्टेशनासारख्या ठिकाणीं घनःश्यामाने जावें ही गोष्ट | 
त्यांना तकोला पटण्यासारखी वाटते. पण धनेश्वराच्या घरांत ज्याने आग ग 
पेटवून दिली, व जेथ लतिका वगेरे ओळखीची मंडळी हटकून भेटावयाची,) 
ष्ट घनःऱ्यामाच्या धूर्त- 
पणाशीं विसंगत आहे, असे प्रोफेसरसाहेबांना 
योग्य आहे. पण पोलिसच्या वेषांत घनःऱ्यामाला धनेश्वराच्या घरीं लतिका 
। 


वगैरे जी ओळखीची मंडळी हटकून मेटली, त्यांनीं प्रभाकरानें गिरसप्पाच्या 
वेषांत घनेश्वराच्या घरी तंबू ठोकला, 


'रवढाच प्रश्न त्यांना कोणीही विचारील, 


वाटते. हें त्यांचे वाटणे | 


त्यावेळीं काय पळ काढला होता, 
जी लतिका कानडी वेषांतील 
सखू शकत नाहीं, तिने पोलीस वेषांतीळ 
तर नवल काय १ पण घनःऱ्यामाला पोलिसच्या 

चेषांत आणूनच पकडण्यात नारकेकराचा काय हेतू असावा, या प्रश्नाचा 1 

झोडा पार्या केल्यास, नाटककाराची विरोधी प्रसंगांची योजना 1 
करण सल्याचें ५ ८ 

सच; या प्रवेशाच्या मुळाशी अः दिसून येईल. धन 


सपनःशयामास ओळखले नाहीं, त 


६३ 


शामाला पोलीस वेष करण्याची विशेष होस होती, व त्याच वेषाचा फायदा 
घेऊन त्यानं थुंडिराजास पेंचांत आणलें. तरी, शेवटीं खऱ्या फोजदारा- 
समक्ष सवे पुराव्यानिशी त्याला पकडतांना, त्याच्या आवडत्या पण खोट्या 
पोलठिसच्या वेषांतच आणून त्यास पकडणे, विरोधप्रिय गडकऱ्यांना अधिक. 
परिणामकारक वाटलें असावें. यांत खोटे वेष धारण करण्याचा व आपण 
पोलिस अधिकारी आहों असें भासविण्याचा घनःज्ामाचा आणखी एक 
गुन्हा, खर्‍या फोजदारसाहेबांच्या नजरेस आणण्याचाही नाटककाराचा कदा- 
चित्‌ हेतू असावा. नाटकाचा योग्य शेवट करण्यासाठीं घनःशामाळा 
शिपायाच्या वेषांत रंगभूमीवर आणणें भाग होतें असें नाही, पण सवव 
नाटकभर गडकऱ्यांनीं केळेली विरोधाची पेरणी लक्षांत घेतां, तकंविरुद्धतेपेक्षां 
रंगभूमीवरील परिणामकारकतेकडेच त्यांनीं अधिक लक्ष दिळे, हे निर्विवाद. 


भावबंधनाच्या कथानकांत धुंडीराजाच्या कबुलीजबाबाचचा प्रसंग, . 
प्रभाकाराने गिरसप्पाच्या वेषांत धनेश्वराच्या घरीं ठोकलेले ठाणे, अथवा 
महेश्वराच्या सांगण्यावरून घन:शामाने अगदीं हुकमी पोलिस वेषांत येणे, 
महेश्थरची स्मशानभीति, व मनोहरचा दगडधोंड्याचा अभ्यास, या गोष्टी 
केथानकाच्या स्वाभाविकतेच्या दृष्टीने थोड्याफार कंमकुंवतपणाच्या आहेत. 
पण नाटककाराने कथानक व पात्रें रंगवितांना ज्या मर्यादा स्वतःसाठी 
निमाण केल्या आहेत, त्या त्यानेच कितपत पाळल्या आहेत, हे पाहिलें 


तर सुसंगतपणा पाळणप्यार्‍चा त्याने कसोशीने प्रयत्न केला असल्याचेच 
टीकाकारांना आढळेल. 9 र 


या नाटकाच्या विषयाबद्दल किंवा साध्याबद्दलही 
मतभेद आहेतच. जरठ-तरुणीविवाह, प्रौढविवाह, 
विषयांचे विवेचन अनुषंगाने येथे आल्यामुळे, ' भावबंधनां 
सामाजिक प्रश्न आहे,असे जरी म्हणतां आले नाहीं 
बात तसरे “बेजबाबदार बोलण्याचे दुष्परिणाम? हेच नास्यदृष्ट 
कितपत होऊं शकेल याची मात्र शका वाटते. ' फटकळ 
हा विषय नाटकाचे मुख्य ध्येय, होण्याइतका योग्यतेच 
त्याची फक्त समरप्रसंगाच्या उत्पत्तीसाठींच योज 


ही कांहीं टीकाकारांत 
स्त्रीशिक्षण, अश्या अनेक 
बंधनात अमुकच एक. 
, तरी रा.खांडेकर म्हृण- 
या त्याचे मुख्य सूत्र 
ळ बोलण्याचे दुष्परिणाम * 
1 नाहीं. नाटककाराने 
ना केली हें उघड आहे. 


क 


10:21 शि. . २३%" 


_ कारस्थानाचा तो अत्युच्च बिंदु 


- धुंडिराज, पुढच्याच अंकांत, 


शि 


या 


. रचना ललितकृती 


' त्याचे मर्मच घन 


दड 


सुनविवाह, पातित्रत्य, दारुबंदी, यासारख्या विश्वव्यापी विषः.प्ची निवड 
करणारा गडकऱ्यासारखा नाटककार, फटकळ बोलण्याच्या दुष्परिणामासारखा 
खुद्ुक विषय, आपल्या शेवटच्या नाटकासाठीं निवडील हें संभवत नाहीं; व 


_ तसे दुष्परिणाम दाखविण्याचेंच त्याच्या मनांत आठे असते, तर “ भाव- 


बंधना'ची हल्लीसारखीं सुखपर्यवसायी योजनाही त्याने केली नसती. आतां 
'लतिका-प्रभाकर यांचे प्रेम, मालती-मनोहर यांची प्रीति, धुंडिराजाचें अपत्य- | 
वात्सल्य, यांना या नाटकांत धक्का बसलेला आहे, आणि या जगांत 
भावबंधन आणि भावबंधनांच्वी ताटातूट याखेरीज दुसर कांही नाही, 
हैच नाटककाराला दाखवावयाचे आहे, असे 'जरी प्रो. फडक्यांचें मत 
असलें तरी, प्रभमाकर-लतिका व मनोहर-मालती, यांचे प्रेमनिमीलन हाच 
या नाटकाचा मुख्य विषय आहे, असाच निष्कर्ष त्याच्या पर्यवसानावरून 
“सर्वसाधारण रसिक काढील, प्रभाकर-लतिका व मनोहर-मालती यांच्या 
भावांची किंबा प्रेमाची ताटातूट थोडावेळ झाली, तरी दोंबटीं त्यांचें 
बंधन झालें, असेंच दशविण्याचा नाटककाराचा मुख्य आशय, दुसऱया 
अंकाच्या सहाव्या प्रवेशांतील मालतीच्या आरभींच्या उद्गारांवरूनही स्पष्ट होतो. 


भावबंधन झाले 
“भावबंधन ' नाटकाचे संविधानक संकीण असलें तरी त्याची 


घनःऱ्यामास, धुंडिराजाचा भोळेपणा, धनेश्वराचा पाजीपणा, व महेश्वराचा 


लउमाबद्दळचा उतावळेपणा, 


पहिल्याच अंकांत, चोरीचा कघुटीजबाब लिहून देऊन बांधला गेलेला 


'होतो, व मालतीही त्याच्यापुटें . लतिवे 
करतो. पण तिसऱ्याच 


ह 
9". 
। आ 


६५ 


गोष्ट आतां धनेश्वराच्या इच्छेवर अवलंबून राहिली नसून, सर्वस्वी 
धनःश्यामाच्या मर्जीवर राहते. लतिकेचे लन आपल्याशींच लागलें पाहिज, 

वचन घनःश्याम याच वेळीं धनेश्वराकडटून घेतो, व यानंतर 
“पवथ्या अंकांत, स्वकीयांचा होणारा अकारण त्रास- चुकविण्यासाठी, लतिका 
सेनःश्यामाच्या पायांशी लागून, त्याची पत्नी झोण्याचेंह्ी दिव्य 
पत्करते. येथेच नाटकाची परिसीमा (९1१०५) होते. सुखपर्यवसायी नाटकांत 
'खल्पुरुषाच्या उत्कषीचा अत्युव्च बिंदु, हीच नाटकाची परिसीमा 

; व अशा उत्कर्षाच्या ऐन वेळींच, त्याच्या अपकर्षाचा पायाही 
- पातला जातो. घनःऱयाम आपल्या विजयाच्या धुंदींत असतां, दुसरीकडे 
गाते खरे स्वरूप उघडकीस येऊन, प्रभाकरपक्षास घनःऱ्यामाचा संशय 


हीच नाटकाची दुसरी परिसीमा ([-९॥॥8) म्हणतां येईल, 


पुढें तर घन;श्यामाने पुरळेळे कागद मनोहरच्या हातीं लागून सर्व पुरावाच 


सापडतो, व पोलिसच्या वेषांत पकडला जाण्यांत, शेवटीं घनःऱ्यामाची 


इतिश्री होते. 
नाटकार्‍चा उतार ज्या दोन गोष्टींनी सांवरला आहे, त्याच सळी 
उवच्िक असल्यामुळे, तो थोडा कमकुंवत व अधांतरी झाला आहे. 


मभाकरानें बिंदूवर केलेल्या प्रेमाच्या बहाण्यामुळे, घनःऱ्यामाने धनेश्रराचे 


हस्तगत केलेले कागद, प्रभाकरपक्षाच्या हातीं लागतात, तर कानडी गवई 
रश! कामण्णाला, ठतिकेने दाखविलेळें ल्य़ाचें आमिष, घनःद्यामाला 
ै पोलिसच्या वेषांत आणून पकडण्याच्या कामीं फार उपयोगीं पडतें. या दोनी 
गोष्टी फारशा सयुक्तिक नाहींत. बिंदूशीं प्रेमाचा बहाणा करण्याचे कारण, 
छ्ति किच्या आपल्यावरील प्रेमाचा ठाव घेणे, असे प्रभाकर देतो. या 
सेबबींत काय तात्पवे आहे १ कारण याच प्रवेशाच्या मागच्या प्रवेशांत, 
त पण प्रेमाच्या या परीक्षेत तुझी मनोदृत्ति अढळ पाहून मला 
1, ” अशी लतिकेला कबुली देतो. इकडे “ मनाला तळमळ 
डागली आहे सारखी ! या वेळीं प्रभाकर तेवढे येथे पाहिज होते, ' 
उतिकेचे उद्गारही कानडी वेषांतलां प्रभाकर ऐकत आहे, एका 
आहे वेषही त्यांने तिच्या प्रेमाची कसोटी ग की घेतला 
तश शी वस्तुस्थिति लक्षांत घेतल्यास, लतिकेच्या मनाचा ठाव घेण्माची 
, प | & 


ग; 3: 
| 
"4५ १118 


'होण्यासारखां होता, व “ जी 


-चार मंडळी घेऊन स्मशानांतही 


जरूरी प्रभाकरास भासण्याचें.कांहींच कारण नाहीं. पुनः लतिकेच्या मनाचा 
ठाव घेतांना तिच्या ठिकाणीं मत्सरजाग्रति करण्यासाठीं, प्रभाकरानं जी 
युक्ति योजली आहे ती तर अजब म्हटली पाहिजे. कारण लतिकेच्या ठिकाणीं 
मत्सर उतन्न करण्यास प्रभाकरानं बिंदूसारख्या कुन्जेवर प्रेम करणें, म्हणजे. 
त्याची व पर्यायाने नाटककाराची तारतम्यबुद्धीशीं फारकतच होणें होय« 
बिंदूवर प्रभाकराचे प्रेम बसळे आहे, या गोष्टीवर लतिकेचा विश्वास बसर्णे, 
व आपले हे ढोंग लतिका तत्काळ ओळखेल याची प्रभाकराळा कल्पना 
नसणे, या घटना गृहीत धरण्यांत, एकतर हीं पात्रें तरी दुघखुळीं समजली 
'पाहिजेत, अथवा प्रेक्षक तरी : कांहींही चालते अश्या स्वरूपाचे असले 2 
पाहिजेत. प्रभाकराच्या सोंगाला उत्तर म्हणून लतिकाही एक दोंग करते. 
प्रभाकराच्या डोळ्यांत त्याचींच बोटें घालण्यासाठी, अंघळ्या कामण्णाशी 
छम लावण्यास ती तयार होते. याला फसण्याइतका प्रभाकर भोळसट नाहीं, टँ 
आपणास ठाऊक आहे. परस्परांना हिणवून रंगभूमीवर हास्यरस उत्पन्न 
करण्यापलीकडे याचा फारसा उपयोग नाहीं है पाहून, असल्या नुसत्या पाठ-_ 


६६ 


'शिवणीच्या खेळावर धनःश्यामाच्या पाडावाची इमारत रचली जावी, याचें 
आश्चय वाटल्याशिवाय रहात नाहीं. 


सयैदा पाताळयंत्री घनःश्याम, महेश्वराच्या बाबतींत इतका गाफील 
कसा राहतो, हाही एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे. धुंडिराजाचा कबुलीजबाब 
घेण्यांत, व धनेश्वराचे खोटे कागद हस्तगत करण्यांत, महेशधवराने ज्या अथी 
मामुख्याने भाग घेतला होता, त्या अर्थी घनःव्यामार्ने त्याच्यासंबंघीं अधिक 


खबरदारी घ्यावयास पाहिजे होती. घनःऱ्यामाने या बाबतींत निर्धास्त 


शहेर्‍्यास नाटककाराने, महेश्वराच्या स्मशानभीतीचे ज॑ एक मोठें कारण 
दिलें आहे, तेंही तितकेसे जोरकस नाहीं. कारण आपल्या /९०४८ ० चा 
फायदा घेऊन घनःइयाम ते कागद स्मक्यानांत पुरीलळ, असा तक॑ महेश्वराला 
ब गेला तरी स्मशानांत जाणार नाहीं ” अर्से 
ऱ्हगणारा महेश्वर, घनःश्यामावर उलटलाच असता तर, कागद हुडकण्यास 

गेला असता, याची कल्पना धनःद्यामास 


'तबयाडा पाहिजे होती. कागद पुरण्यास स्मशानाशिवाय दुसरी जागा 


त्र 


६७ 


घनःऱ्यामाने निवडली असती, तर ती मात्र हुडकण्यास कठीण गेली असती. 
पण मग आत्महत्त्या करावयास जाणाऱ्या मनोहराच्या दगड घोंड्याच्या 
सानाने उचल खाऊन, हिरव्या दगडाखालीं हे कागद कसे सांपडले असते? 
सारांश आत्महत्येसाठी मनोहरचें स्मशानांत जाणे, तेथे पुरलेल्या कागदांच्या 
ठिकाणच्या हिरव्या दगडाबद्दल कुतूहल उत्पन्न होण्यासाठीं त्याला मारून 
मुटकून दगड घोंड्यांचा विद्यार्थी बनविणे, व ते कागद स्मश्यानांतच पुरण्यांत 
महेश्वरावर स्मशानभीति लादणे, या घटना, परस्परावलंबी असूनही इतक्या 
कत्रिम आहेत कीं, सयुक्तिकतेच्या अभावीं त्या विश्वसनीय वाटत नाहींत, 
ब पुढील अमुक हेतुसिद्धीसाठीं, अमुक घटनांची योजना नाटककाराने केली 
आहे, हें वाचकांना अथवा प्रेक्षकांना लक्षांत आल्यानंतर, सत्याभासालाही 
बाध आल्याशिवाय रहात नाहीं. 


दुसरे असे कीं, धनेश्वराच्या घरांतून महेश्धराला हलविण्याचा 
प्रयत्न घनःऱ्यामानें कोठेंही केलेला नाहीं. ज्या लतिकेसाठीं, महेश्वर या 
सोंग घेण्याच्या भानंगडींत पडला, तिच्या हाताची त्यानें मागणी केल्या- 
नतर तरी, महेश्वराबद्दल घनःऱयामनें विशेष सावधगिरी घ्यावयास नको 
होती काय १ तो. सावध तर रहात नाहींच, उलट महेश्वरावर विसंबून, 
त्याने सुचवितांच तो पोलिसच्या वैषांत येण्याचे पत्करतो. 'भावजंधन* 
नाटकांत या वेषांतराच्या प्रकरणांत भयंकर सावळागोंधळ झाला आहे. 
परिसीमेपर्यंतच्या चढत्या कालांतही धनःऱ्यामाचे लक्ष कानडी गिरसप्पाकडे 
वळत नाहीं, हे जितर्के आश्चर्यकारक, तितकेंच कानडी वेषांतल्या प्रभाकरास, 
छतिका, मनोहर, मालती, यांनीं ओळखूं नये, हे असंभाव्य. वेषांतरानं ओळख 
न पटणे, हा नाटककारांचा व विशेषतः शेक्स्पिअरचा संकेतच येर्थे 
गिरविल्यामुळें, गडकऱ्यांच्या हातून हा नाटकाचा उतार असा ढिला 
उतरला आहे. ी 
संविधानकरचरनेत याप्रमार्णे थोडे दोष असले तरी, दुसर्‍या रके 
दोन ठिकाणी, . गडकऱ्यांच्या सद्ष्म बुद्धीचे मासळे पहावयास सापडतात. 
घनेश्वराचे खोटे दस्तेवज स्मशानांत पुरतांना, स्मशानाच्या दोन बाजू, 
दी गोष्ट, घनःऱ्याम विसरत नाहीं. स्मक्षानाची मुले पुरण्याची बाजू ,: 


क 


"३५ यी ६८ 1 


___ व माणसे जाळण्याची बाजू, हा भेद गडकऱ्यांना पुण्याच्या स्मत्षानभूमीवरून भे 
__ सुचला असावा. पुण्यास मुलांची मुृत्युसंख्या जास्त, ह ती बा 
__ है खोटे कागद पुरण्यास पसंत केल्यास, मुळें पुरावयास तेथें येणाऱ्या 
.___ कोणाच्याही हातीं ते लागणें अधिक संभवनीय, असा दूरदर्शीपणाचा विचार 
__ करून घनऱ्याम, ते कागद स्मशानाच्या माणसें जाळण्याच्या मारातिजरी 
पुरतो. पुनः महेश्वरा धनेश्वराचे ते खोटे. कागद चोरले, व मोजून ते 
__ सेनः्यामाच्या हवाली केले, पुढें मनोहरकटून हस्तगत झालेळे तेच कागद 
_ __ प्रभाकर मोजले, व ताळमेळ पाहण्यासाठी महेश्वरला त्यांची संख्या विचारली. 
येर्थे महेश्वराने सांगितलेली कागदांची “एकवीस? ही संख्या, त्यानं धनेश्वराच्या 
.__ तरांतून ते चोरल्याबरोबरची आहे, हे लक्षांत ठेविळे पाहिजे, महेश्ररांन 
__ दिलेल्या या एकवीस कागदांपैकीं, घनःऱ्यामाने मात्र वीसच स्मद्यानांत पुरळे, 
व एक धनेश्वराळा धाक दाखविण्यासाठीं बाहेर. आपणाजवळ ठेवला- 
__ मनोहरास सांपडलेले हे कागद जर वीसच असते, तर ते सांपडूनही त्यांचा 
__ उपयोग प्रभाकरपक्षाला अर्धामुंधीच झाला असता, व उरलेल्या एकाच 
कागदाच्या ख्पाने सर्वोचीच झ्षेडी घनःइ्यामाच्या हातीं राहिली असती- 
म्हणून मनोहरला ते कागद सांपडण्यापूर्वीच घनःयामाने आपल्याजवळ'चा 
गो एकविसावा कागद, त्या वीस कागदांतचे पुनः घालावा यासाठी, चवथ्या 
२ पहिल्या प्रवेशांत नाटककाराने घनःऱयामाला, पुनः स्मशानात 
/ पाडला आहे. यावरून संबिधानकांतील बारीकसारीक हाळचालींबद्दळ 
___ गडकरी किती दक्ष होते हे स्पष्ट होईल, » 
या नाटकाच्या प्रवेशांची मांडणीही अशीच कोल्यपूर्ण झाली 
५ /तआहे. घ सूडाचे बीज व स्वरूप, पहिल्या अंकाच्या चार 
पवेशांत उघड करण्यांत आळे असून, दुसऱ्या अंकाच्या दुसऱ्या व चवथ्या 
 उवेशांत, मालतीला दुःखांत लोटून घनःश्यामाने तिच्याबरोबर लतिकेलाही 


: हःखाच्या खाईत टाकली आहे. या दोनी प्रवेशांत नाटककाराने प्रेक्षकांच्या 
“नांत परस्परविरोधी अशा अनेक भावनांचे 


श्री स्त 2 -* ् 


भाषणप्रसंगाची करुणता, ' अपि 


_ मना चे तुमु युद्ध मोठ्या कौशल्याने 

य . चालू केले, आहे. हसऱ्या प्रवेशांत घुंडिराजाबद्दद आपणास जितकी 

7१४ रवी वाटते, तितकीच नन्यामाबद्दल चीड आल्यावांचून रहात नाहीं. 
_ पोथ्या प्रवेशांतील घुंडिराज-मालतीच्या सं 


६९ र 


ग्रावा रोदित्यपि दळति वज्रस्य हृदयम्‌” अक्या उत्कट स्वरूपाची 
आहे. करुणरसाने इतका ओथंबलेला प्रवेश, मराठी नाऱ्यवाड्य़यांत दुसरा 
नाहीं. खुद्द लतिकेचा सूड तिसऱ्या अंकाच्या सातव्या, व चोथ्या अंकाच्या 
तिसऱ्या प्रवेद्यांत वर्णिला असून, येथे प्रियजनांकरितां इतका स्वार्थत्याग 
करणाऱ्या या तडफदार मुळीबद्दळ आपणास जितकी सहानुभूति व आदर 
वाटतो, तितकीच स्वा्थेत्यागाचें सुखही तिला उपभोगू न देणाऱ्या 
पाषाणह्ृदयी घनःऱ्यामाच्या सूडभावनेची अमानुषताही, प्रखरतेने जाणवतेच. 
दुसऱ्या अंकाच्या दुसऱया प्रवेशांत येणारा मनोहर-मालती संवाद, 
मुख्य कथानकाला पोषक नसला, तरी त्यांस अप्रत्यक्ष मदत करणारा आहे, 
या संवादाने, मालतीचे मनोहरवरील प्रेम, व ती धनेश्वराच्या गळ्यांत 
पडल्यावर तिची. होणारी करुणावस्था, यांतील विरोध अधिकच जाणवतो; 
व घनःऱ्यामाच्याही पाशवी हृदयाची ओळख पटते. पहिल्या अंकाच्या 
दुसर्‍या प्रवेशांत, प्रभाकर-लतिका यांचा प्रेमसंवाद सारखा चालूं असतां, 
-__ मंनोहर-मालती मुग्धच असतात. या त्यांच्या मूकप्रेमामुळेंच, दुसऱ्या 
अंकाच्या चौथ्या प्रवेशांतील, मालतीचा अतुल स्वार्थत्याग खुळून दिसून, 
प्रेक्षकांत तिच्याबद्दल उत्कट सहानुभूति व धनःऱ्यामाबद्दल सात्विक संताप 
जाणत होतो. दुसर्‍या अंकाच्या सहाव्या प्रवेशाची कांहीं टीकाकारांना » 
आवश्‍यकता वाटत नाहीं. त्यांच्या मते, मालतीने आपला हढनिश्वय 
मनोहरला कळविणे जसे कथारत्राला उपकारक होत नाहीं, तसे तिने 
मनोहरला त्याचे चित्र परत करणेंही रंगभूमीवर दाखविण्याइतकें महत्त्वाचे 
नाहीं. पण येथे कथासूत्राच्या उपकारकतेकडे.न पाहतां, मालतीला प्रथम 
तै चित्र मिळतांना झालेली तिची आद्यामय उल्हसित दृत्ति, व आज तेच 
परत करावयास लागतांना होणारी तिची निराशामय उद्दिझ़ मन!स्थिति, यांतील 
केडुविरोध जर ते लक्षांत घेतील, तर या विरोधाचा परिणाम प्रेक्षकावर घडवून 
माळतीबद्दळ,अनुकंपा अधिक चाढविण्यास हा प्रवेश रंगभूमीवर होणे अवश्य 
आहे, हे त्यांना पेटेल, रा. गडकऱ्यांनी असेंच कौराल्य प्रवेश्षांचा रसहप्ट्या क्रम 
 डवतांनाही दाखविळें आहे. करुणोत्कट प्रवेशानंतर विनोदी प्रवेश आल्यास, 
"होतात जड झालेलीं अथवा ताणलेलीं अंतःकरणे, हृलकीं किंवा दिलीं 
गात, हे लक्षांत घेऊन, दुसऱ्या अंकांतील घनःइयाम-धुंडिराज यांच्या 


00404)” / क 1100000) 


कोणास 
कोट्या करणें मात्र प्रत्येकाच्या 


र १.५] 


गंभीर प्रवेशानंतर योजलेला महेश्वर-इंवू-बिंदूचा तिसरा विनोदी प्रवेश, 
अथवा धुंडिराज-मालती यांच्या अत्यंत करुणोत्कट अश्या चवथ्या प्रवेद्या- 
नंतरचा पुनः महेश्वर- इंदू-बिंदूचा अत्यंत विनोदी असा पांचवा क 
अगदीं योग्य स्थलींच योजलेले आहेत. यानंतरच्या प्रवेद्यांच्या मांडणींत 
जरी असे अवधान पाळतां आळे नसले, तरी पहिल्या दोन अंकांतील ही 
प्रवेशयोजना व त्यांतही सर्व पांत्राच्या स्वभावांचे आविष्करण व ओळख 
करून देणारा भावबंधनाच्या पहिल्या अंकांतील पहिलाच प्रवेश, जितका 
स्वारस्यपूर्ण, तितकाच नाट्यवाड्य़यांत अपूर्व आहे, यांत शंका नाहीं. 


- गडकऱ्यांच्या नाटकांतील संभाषणे, कोट्या करण्याच्या त्यांच्या हंव्यासा- 


मळे, जरी अस्वाभाविक वाटतात; तरी “भावबंधन? नाटकांत तीं पुष्कळच 
निदोष उतरलीं आहेत. धुंडिराजासारखा जुन्या वळणाचा विमा एजंट, 
कित्येक वेळां काव्यमय बोलतो, हे चमत्कारिक वाटलं, तरी लतिका, मालती, 
प्रभाकर, मनोहर व घनःश्याम यांचीं संभाषणे, त्यांच्या स्वभावांस व शिक्षणास 


' उचित अशींच आहेत. लतिका-प्रभाकर व मालती-मनोहर,आपल्या भाषणांत 
मध्येच इंग्रजी शब्द घालतात, हे सकृद्दर्शनी घेडगुजरी वाटले, तरी इंग्रजी 


शिकलेल्या तरुण-तरुणींची नेहमींची बोलण्याची हीच पद्धति पाहिल्यास; 
ही त्यांत स्वाभाविकताच दिसेल. मनुष्य सुशिक्षित असला तरी 
बुद्धीच्या आवांक्यावर अवलंबून राहील. 
“ भावबंधनां 'त लतिकेच्या कोट्या तिच्या तडफदार स्वभावाला जशा 
शोभतात, तशा प्रभाकराने केलेल्या कोट्या, त्याच्या निष्क्रिय वर्वनाला 
साजेशा नाहींत. तथापि : भावबंधना 'चे प्रसंग व संभाषणे चटकदार व 
रंगभूमीवर परिणामकारक होण्यासाठीं, गडकऱ्यांनी ज्या कलातत्त्वांची योजना 

आहे, त्यावरून रचनाचातुर्याच्या बाबतींत, त्यांनीं नाट्यवाड्ययांत॑ 


इतर नाटककारांच्या मानाने केवढी प्रगति केली होती, यांची. कल्पना . 


होते. पहिल्या अंकाच्या दुसऱ्या प्रवेशारंभीं, धुंडिराजाच्या घरीं बुद्धिबळाचा 


खेळ चालूं असतां लतिका, * प्रभाकरच त्या जादुगाराच्या रूपार्न आले तर 
ऱ नर रं . > 

"य बाइट! अस म्हणत असतांच प्रभाकर आल्याने पताकास्थान 
साधून, प्रेक्षक स्तिमित होतात. पुढें याच प्रवेश्ांत, ' तुझ्या प्रेमाची 


७१ 
र्‍याचना करायला या निर्विकार मनोहराखेरीज दुसरा एक तरी. उमेद्वार 
येतो कीं काय बघू या बेरें!? अर्से प्रमाकर म्हणतो, तोंच धुंडि- 
“राजासह माळतीला मागणी घालण्यासाठी घनःशामाला आणवून गडकरी 
'नाट्यविरोधार्न ( 10131138५८ 17009 ) प्रेक्षकांना प्रभाकराप्रमाणेच विस्मित 
व स्तंमित करतात. 17००५ अथवा विरोध, हा गडकऱ्यांच्या कलाकृतीचा 
मण आहे. स्टेशनच्या प्रवेशांत “ आम्हीं लुनीं माणसे म्हणजे ल्चांडांत 
'सांपडणारीं नव्हे बरे कां ” असें धुंडिराजाने म्हणणे, व लगेच एका लचांडांत 
'खरोखरीं सांपडणे, अथवा म्हाताऱ्या वेषांतील प्रभाकराला पाहून ६ मग 
'काय म्हाताऱ्या सोंग घेऊन आलि आहेत वाटंत, असें घुंडिराजाने, व 
* मालतीबाई, प्रभाकरांनीं या 'म्हाताऱ्याचे कानडी सोंग पाहिलें तर त्यांना 
'इंसतां हंसतां पुरेवाट होईल, नाहीं १४ असे लतिकेने प्रमाकराच्याच 
साननिध्यांत म्हणणे, यामुळें या प्रसंगांतील विरोधाने विनोदाची निर्मिती 
'होऊन, हा प्रवेशा रंगण्यास पुष्कळ मदत होते. प्रेक्षकाच्या मनाची 
'पकड घेण्याची कळा, गडकऱ्यांनी या नाटकांत परमावधीला पोंचविली 
आहे. त्यांच्या संभाषणांचा आणखी एक विशेष असा कीं, पात्रांच्या 
*संवादांतूनच परस्परांच्या स्वभावावर प्रकाश पडून, समाजावर व 
'स्वकालीन लेखकांवर टीका करण्याची संघि त्यांना मिळावी. (१ 3 
शुष्क वृत्तीच्या घर्मसिंधूनीं प्रिय जनांच्या मृत्यूची बातमी ऐकतांच 
'सचेल स्नान करण्याची धमौज्ञा करून ठेविली आहे, अश्रूंच्या मंगलस्नानाने 
ते कार्य आधींच होत नाहीं काय १' (२) परमेश्वर एकाद्या नाटककारासारखा 
लहरी नाहीं, ? (३) ' ल़्ाच्या अशा पेंचांत पकडण्याऐवजीं मनुष्येप्राण्यांत- 
सुद्धा पांखरांप्रमा्णे प्रेमाच्या उपजत जोड्या कां निर्माण केल्या नाहींस ! 
(४) ' काव्यसृष्टींतळे कायदेकानू पूर्वीच कायमचे ठरून गेळे आहेत.) ' 
"(५) “ शर्विल्काप्रमाणे चोरी करावी लागेल, मकरंदाप्रमाणे नाटकी वेषांतर 
करावे लागेल; फार काय आधुनिक नाटककाराप्रमार्ण भाषांतरहि करावे 
लागेल, * अश्या संभाषणांतून गडकरी जशीं आपलीं सामाजिक मते मांडत 
, तशीच स्वकाळीन नाटककार व कवि यांच्या ठरावेक ठाया 
ते उपह्ासगर्भ टीका करीत आहेत. ' भावबंधना'च्या ह 
अकाच्या चोथ्या प्रवेशांतीळ अगदीं शेवटचीं, महेश्वर-घनःऱ्यामाचीं भू 


1) 
रत 


“ 


ा 
3 


७२ 


--याच नाटकाच्या रचनेला इतकीं लागूं पडब्रात कीं, या पात्रांच्या रूपाने 
-गडकरीच येर्थे ब्रोलत आहेत, असे वाटते. पण याहीपेक्षां उपरोध व सूच- 
'केता हेंच गडकऱ्यांच्या संभाषणरचनेच्या यशाचे बीज मानतां गेईल. 
1(१) ' तुम्हां सवोना माझ्याकरिता फार कष्ट पडले, मालतीबाई, ठमचा' 
संसार सुखाचा व्हावा, एवढीच माझी परमेश्वराजवळ प्रार्थना आहे. 
"(२)--. वधूचे दुधाचे दांत पडू लागतात, तर तिकडे वराचे कायमचे 
(दीत पडत असतात ! वधूवरांची अनुरूपता यापेक्षां आणखी ती कोणती 


: असायची ! ! व (३) ' अशा बालबृद्धविवाहांत मुलगीसुद्धां आपल्या घराबाहेर 


१९ 
पि 


१". 
१ 


10% 9 > 
रू 0 मोजण्याच्या आंत, तुझ्या दृष्टीस पडेल कीं, ही एक कॉमेडी आहे म्हणून, ” . 


रः; च्या तोंडचे वाक्‍य, “ भावबंधना' चे असेच सुखी पर्यवसान 
“सूचित करते. 
र्ग 


जायची धास्ती नको ! अशीं अनुक्रमे घनःऱ्यामाचीं व प्रभाकराचीं उपरोधिक 
भाषणे, असंगाची तीव्रता अधिक वाढवितात. पुनः दुसऱ्या अंकांत, “ मुलगी 
केसली तूं | चांगली. पोक्ती पुरवती बायकोच म्हणावें लागेळ तुला; दै 
'धनेश्वरांचे भाषण, मालतीशीं लयन करण्याच्या त्यांच्या मनोदयाचे सूचक. 
१ आहे, तर त्याच अकांतील कुंकू नीट करण्याचा पांचवा प्रवेश, आपल्या 
' ूषकपणानेच अधिक हृदयद्रावक झाला आहे. कुराळ नाटककार 
आपल्या कृतीचे पर्यवसान प्रेक्षकांना न कळत कोठेंतरी सूचित करीत 
-असतो. पहिल्या अंकाच्या डुसऱ्या प्रवेशाच्या शेवटीं, “ म्हणजे पांच अंक 


य नाटकाची रचना “अपमान व सूड? या सूत्रावर आधारलेली 


धुंडिराज, व धूते कपटी बनेश्वर, 


स्वमाववैचिच्यामुळे दिळाचा व्हिलम घनःऱयाम, यांच्यांतील 
» अथवबा विविधतेमुळेंच “भावबंधन? नाटकाची खरी 


वाट्ते. नाटकाच 
वाट्ते. या 1 लढा घनःश्याम व लतिका यांय्यामध्ये आहे, म्हणून 


0 ; व प्रभाकर- यांच्य 
< थोडीं गोण वारलीं, तरी प्रेक्षकांच्या मानी घनः- 


क 


७३ 


इयाम या खलपुरुषाला या नाटकाचा नायक कल्पिता यावयाचा नाहीं, है 
मात्र लक्षांत ठेविळे पाहिजे. अपमानाच्या मुळाशीं उच्चनीचत्वाची भावना 
बहुराः असते, हे जाणून नाटककाराने लतिका व घनःश्याम यांच्या सामार 
जिक दजात अंतर ठेविळें आहे. घनःश्याम लतिकेच्या मांनाने कमी दर्जाचाः 
असला, तरी तिच्या व्यतिरिक्त दुसऱ्या स्त्रीने त्याचा असा अपमान केला असता. 
'कीं काय, याची शंका आहे. हा अपमान लतिकेकडून घडून येण्यासाठी, नाटक- 
'कारानें तिच्या स्वभावांत फटकळपणांची एक गोम ठेविली असून, तिचा स्वभाव: 
'असा होण्यास तिच्या जीवनांत एका महत्त्वाच्या घटनेची . योजना केली 
आहे. ती म्हणजे, लतिकेचें आईविना पोरकेपण. या घटनेमुळेंच ती फटकळ. 
बनून धनेश्वराळा सवे बाबतींत तिचे लाड पुरवावे लागले. लतिका;- 
सद्गुणी व निष्कपट आहे, हें जाणुनच तिचीं जवळचीं माणसें तिच्या 
जिभेचा पट्टा सहन करतात. पण घनःऱ्यामने तो काय म्हणून सहन 
करावा? लतिका अशी फटकळ असली तरी प्रेमळ, मानी व स्वार्थत्यागी आहे. 


दुसऱ्याने केलेल्या अपमानाचा दंश किती धरावा, हृ प्रत्येकाच्या 
स्वभावधर्मावर अवलंबून राहील. घनःइयाम एक ढुष्ट सर्प असून, जगाशींच . 
त्याची भावना शत्रुत्वाची आहे. प्रेमादि कोमल व उदार मनोबृत्तींची 
त्याला तोंडओळखही नाहीं. त्याच्या घोर प्रतिज्ञेची पूर्तता व्हावी, म्हणून. 
नाटककाराने त्याची बुद्धि तीक्ष्ण, व स्मरणशक्ति अचाट रंगविली आहे. तो. 
एक कतंबगार मनुष्य आहे, अशी त्याच्या विरोधी पक्षाची कल्पना नसली. 
. तेरी, स्वतःच्या कर्तृत्वाबद्दळ त्याचा दांडगा आत्मविश्वास आहे. तरी' 
नाटकांत त्याची कर्तबगारी अत्युत्चा कसोटीला लागत नाहीं. डुसर्‍याच्या 
अडचणीच्या परिस्थितीचा किंवा आकस्मिक गोष्टींचा धनःव्याम फायदा 
येतो. पण या गोष्टींच त्याच्या पराक्रमाला कमीपणा आणणाऱ्या अहित. 
इंडिराजाने पुरविलेल्या माहितीवर आपल्या कारस्थानाची इमारत रचली 
आवी, याबद्दल त्यालाही कमीपणा वाटतो. शिवाय, या कपटनाटकांत 
. तयाचा हस्तक जो महेश्वर, त्याचा धनेश्वराच्या घरी शिरकाव करण्यांतही 
रपर्‍्स्यामाने पाताळयंत्रीपणा व खतंत्रपणा मुळींच दाखविला नाहीं. 
महेश्वराळा कानडी वेष देण्याच्या बुडायी, धनेश्वराची मराठी नः 


७्डॅ 


समजणारे नोकर ठेवण्याची विक्षित्त इच्छाच प्रामुख्याने आहे. लंतिकेवर 
त्याने घेतलेल्या सूडाच्या न्याय्यतेचा प्रश्नही थोडा विवाद्यच आहे. तिच्या- 
सारख्या स्वाथेत्यागी, प्रेमळ, मानघन व खेळकर मुलीचा, केवळ तिच्या 
तोंडावाटे चार वेडेवांकडे शब्द अजाणपणे गेले म्हणून छळ करणें, हा शुद्ध 
'जुलूम होय, व तो नाटककाराने जाणूनबुनूनच केला आहे. घनःऱ्यामासारख्या 
नरपद्यूचा शेवट मात्र अगदीं अनपेक्षित केला आहे. घुंडिराजाची निरपेक्ष 
दया त्याच्या सुटकेस धांवून येते, यामुळें रसिकांची निराशा होते. पण 
याशिवाय घनःश्यामाचा दुसरा मोठा पाडाव तरी कोणता दाखविणार ! 
डुसऱ्याच्या दयेने मरणे हेंच घनःऱ्यामारचे खरे मरण, त्याचा शेवटीं शेवटीं 


' झाढेला वृत्तिपालट मात्र, त्याच्या खलपुरुषाच्या पेशाला कमीपणा आणणारा 
आहे. . ी 


महेश्वर हा घनःश्यामाचा हस्तक आहे, साथीदार नव्हे. तो दृष्ट 

नसून अन्तःकरणाचा प्रेमळ आहे. प्रणयिनीसाठीं हृपापलेल्या, त्याच्या 
स्वभावाचा घनःऱ्यामानें पुरोपूर फायदा घेतला. लतिकेच्या लाभाची लांळूच 
दाखवून शेवटीं ती लाभू, न देतांच आपले काम त्याच्याकडून करवून 
घेण्याचा घनःईयामाचा डाव असतो, व तो महेश्वराच्या ध्यानांत यावयाचा 
_ नाही, अशी घनःऱयामाची समजूत असते. पण ही गोष्ट महेश्वरच्या शेवटीं 
लक्षांत येते, व लतिकेला सामील होऊन घन,इयामाला पोलिसच्या वेषांत 
“तो मोठ्या युक्तीने आणतो. महेश्वर बुद्धिवान्‌ तसाच विनोदी आहे. पण 
इतर कांहीं विनोदी पात्रांप्रमाणे कथानकाशीं फारच थोडा . संबंध ठेवून 
नुसता विनोदाचा धबधबा वाहत ठेवण्यासाठींच त्याची निर्मिति झालेली 
नाहीं. या नाटकांत प्रथमतः घनःश्यामाला त्याच्या कारस्थानांत तो जसा 
उपयोगीं पडतो, तसा पुढ देखीळ तो लतिकादि मंडळींना घनःऱ्यामाचा 
'पाडाव करण्यांत मदत करतो. 
>  बुंडिराजाच्या द्वारा हास्य व करुण हे दोन परस्परविरोधी रस 
गडकऱ्यांनी मोठ्या चतुराईने एकत्र आणले आहेत. घधुंडिराजांच्या 
'अगच्या गुणदोषांचा घन:ऱ्यामाने मोठ्या नीचपणाने उपयोग करून 
चैतला आहे. - त्याच्या स्मरणशक्तीच्या कोतेपणाचा फायदा घेऊन 


७५ 


घनःश्याम अनोळखी महेश्वराची, मोरेश्वर म्हणून ओळख त्याच्यावर लादून 
त्यास चोरीच्या गुन्ह्यांत गुंतवितो. आधुनिक जगाबद्दलही धुंडिराज अनमिज्ञ 
आहे. त्याच्या डोक्यांत दिळाईचा भाग असला, तरी ते नेहमीं ठिकाणावर 
असते. घुंडीराजासारखे ग्रहस्थ जुन्या पिढींत पुष्कळ सांपडतील, पण' त्यांना 
'फसविणारा घनःश्याम एकादाच. धुंडिराज अब्रूस प्राणापलीकडे जपणारा 
असल्हा तरी त्याहून त्याचें अपत्यवात्सल्य अलौकिक आहे. तो एक जुन्या 
वळणाचा सत्त्वशील, पापभीरु व ईशवरनिष्ठ ग्हस्थ असून; प्रेक्षकांना त्याच्या्‌ 
बद्दल सहानुभूति व अनुकंपा वाटते. 

धुंडिराजाकडून धनेश्वराकडे वळळे, तर या दोन म्हातार्‍्यांत जमीन. 
अस्मानाचेच अंतर दिसून येते. धुंडिराज व्यवहारशून्य, तर घनेश्वर पूण 
व्यवहारी, एक कोणाच्या कवडीसही न शिवणारा;, तर दुसरा खोट्या 
दस्तेबजाने पातीदाराला खड्यांत घालणारा, एक आपल्या मुलीसाठीं प्राणही 


देण्यास तयार होणारा, तर दुसरा आपली कातडी बचावण्यासाठी मुलीचें. . 


प्राण खर्ची घालणारा. तथापि धनेश्वराच्या हृदयांतील पातकाच्या खडकां- 
तूनच अपत्यसषेहाचा शीतल प्रवाह वाहत आहे. लतिकेवर तो तिळमात्र 
रागावत नसून, तिच्यावरील वात्सल्यच शेवटीं त्यांस तारक झाले आहे. 
छतिकेमुळेंच तो मालतीशीं लभ करण्याची कल्पना सोडतो, व घनःत्यामारने 
पेंचांत घरल्यानंतरच लतिका त्याला अपण करण्याची तो भाषा बोलतो. 
मातीशी आपले ल्न झाल्यास, आपल्या पश्चात्‌ मालतीने पुनविवाह 
केरावा, पण लतिकेचें सर्वतोपरी संरक्षण करावे, या घनेश्वराच्या मनीषेतःच 
त्याचे, वर स्वार्थी दिसणारे पण आंत कोमल असणारे हृदय, व्यक्त झालें आहे 
विधुरावस्थतील त्याच्या मनाचा हळुवारपणा जितका स्वाभाविक, तितकाच 


आपल्या घरांत मराठी न समजणारे नोकर नेमण्याचा त्याचा लहरीपणा, 


म बाटल्यावांचून रहात नाहीं. - 
यायाय माल़तीसारख्या विद्याविनयसंपन्न मुलीला, पनी कम, 
(न्या पडण्याची पाळी यावी, हें दुर्दैव होय, या आपत्तीला मालती 

र नाहीं. , घनःऱ्यामाच्या मनांत सूडाची भावना उद्‌भूत होण्यास 
भाठतीचा लय़ाचा नकार कारणीभूत झालेला नाहीं. उलट लतिका; 


४" र र 


५६ 


घनःल्यामाला ममभेदक बोलत ,असतां, मालती तिला पोक्तपणाने आवरते.. 
लतिकेच्या तोंडाळपणामुळेंच मालतीच्या मानेवर सुरी फिरत असतां, तीः 


आपलें घिमेपणाचे त्रत सोडीत नाहीं. लसिकेचा सूड घेण्यासाठींच घनःश्याम 
मालतीचा बळी घेऊं इच्छितो. 


लतिकेकड्ून घनःऱयामाचा अपमान होऊन नाटकाच्या समर- 

. ससंगाचें बीज पेरळें जावें, म्हणूनच घनःऱयामाकडून मालतीला मागणी 

घालण्याचा प्रसंग कल्पिला असला, तरी कांहीं टीकाकार म्हणतात म्हणून 

मालती या पात्राची अनवश्यकता मात्र सिद्ध होत नाहीं. लतिकेकडून 

थनःशयामाचा अपमान घडविण्यास मालतीची अपेक्षा नसेल, किंवा तिला 

मागणी न घालतां घनःव्यामाने खुद्द लतिकेलाच प्रथम मागणी घातली 

असती, तर ती घटना आजच्यापेक्षांही कदाचित्‌ अधिक परिणामकारक. 

झाली असती. पण घनःऱ्यामाने एकदम लतिकेला मागणी घालणे, उचित 

व शक्‍य होते काय? एक यःकश्चित्‌ नोकर आपल्या धन्याच्या मुलीला. 

' मागणी घालण्याचे धार्ष्य्य करतो, हे जितकें 'अस्वाभाविक तितर्केच 

अकोशल्याचें समजलें गेळें असते. लतिकेचा सूड अधिक भडक दिसावा, 

यासाठींच मालतीवर हें संकट आणलें असून त्यामुळे, एका दगडाने, 

दोनच काय, पण, लतिका, धुंडिराज व धनेश्वर असे तीन पक्षी नाटककाराने 

उढट फारच कोडल्याने मारळे आहेत. तरी एवढे खरे कीं, भावबंधनाच्या 

_ मुख्य कथानकांत मालतीचे स्थान असें दुय्यम असल्यानं, ती या नाटकाची 
नायिका मात्र कदापि होऊं शकत नाहीं. 


मालती ही एक आदर्श आर्य बालिका आहे. स्वार्थत्याग, सोजन्य,. 

विनय व प्रेम या अतुल गुणांनी, ती भ्रेष्ठ व आद्रणीय वाटते. वयार्ने 
मुग्ध असूनही तिच्या अंगांत अकाली पोक्तपणा कसा आला, यार्चे आश्चर्य 
वाटते. कदाचित्‌ आई कर्ती नसल्यामुळे, वडिलपणाची जबाबदारी 
तिच्यावर अल्पवयांतच पडलेली असावी. पोरकेपणामुळेंच लतिका फटकळ 
बनणे, व इकडे कत्यी आईच्या अभावीं, मालती पोक्त बनणे, हा कौटुंबिक 
1» विरोधही येर्थे लक्षांत घेण्यासारखा असला, तरी नाटककाराने तिलाही 
आईविना पोरकी बनविली असती तर तं अधिक सयुक्तिक दिसले असते 


व्ष रा क 
क भू 
१७७ 


चयाने अगदीं बरोबरीची असूनही लतिका तिला वडील बहिणीप्रमाणे 
किंबहुना आईप्रमाणे मानते, व या पोक्तपणामुळेंच धनेश्वराची पत्नी 
होण्याची भयंकर आपत्ति तिच्यावर ओढवते. ९ श्र 
प्रभाकर, लतिकेचा प्रियकर आहे. लतिकेच्या तोंडास तोंड देण्यास हा 
योग्य आहे. वाचाळ, उतावळे, तापट, व मनुष्यस्वभावाचे ज्ञान कमी असणारे 


हि >< २५ 
__ हैं राजश्री, या गुणसंपत्तींत लतिकेची बरोबरी करतात. प्रभाकर स्वार्थत्यागाची 


. तत्वावर केळी, हे समजणे कठीण आहे. जिभेने जड असणे एवढेंच या 
श साम्य म्हणतां येईल, पण मालती हातची जाते, असे पाहतांच याला 


भाषा बोलतो, कृतीतही तो आणण्याचा आव आणतो, पण प्रत्यक्ष कृति 
अशी त्याच्या हांतून होत नाहीं. मनोहरापेक्षां त्याची कर्तबगारी थोडी 
अधिक आहे, म्हणून नायकत्वावर त्याचा हक पोचतो. लतिकेवरील 
आपत्ति टाळण्याचा ल्याने प्रयत्न केला आहे. वेष पालटणे, व फटकळ 
रण यांमुळे, त्याचा स्वभाव पोरकट वाटतो, व म्हणूनच घनःऱ्यामाने 
यांच्या हालचालीकडे दुर्लक्ष केळें आहे. प्रभाकर घनःइ्यामास एवढें टाकून 
चोलतो, पण त्याचें उट्टे काढण्याचे घनःऱ्यामाच्या मनांतही येत नाहीं. 
मालतीबर दांत धरणाऱ्या घनःदयामाचा पाडाव करण्यांत, प्रभाकराचें थोर्डे- 
पेहुत अंग असलें तरी, त्यांतही त्याच्या कर्तृत्वापेक्षां यदच्छाच अधिक 
सभावी ठरली आहे. त्यामुळे, प्रभाकर धनःऱ्यामाचा प्रतिस्पर्धी शोभत 
नेसला, तरी सत्पक्षाचा प्रतिनिधि म्हणून प्रेक्षकांची सहानुभूति मिळवतोच. 
मनोहर हा मालतीचा वलूभ "आहे. याची निवड तिर्ने कोणत्या 


भाचा फुटून, हा मोठमोठी प्रेमतत्त्वें व नीतितत्त्वे गात सुटतो. खरें पाहिले 
यो याचें नाटकांत काय प्रयोजन आहे? तथापि याला दगड घोंड्याचा 
व रथी बनवून नाटककाराने, त्याच्याकडून घनःऱ्यामान स्म्यानात पुरलेळे 


गाड द्स्तेबज हस्तगत करण्याचे काम करवून घेतले 
देगडघोंड्याचा अभ्यास त्यास बळेंच चिकटविल्यासारखा कृत्रिम वाटतो. 


नाण कारण असें कीं, त्याचें हं. विद्यार्थीपण, स्मद्षानांतील हिरवा धोंडा 


(ब ण्याच्या केवळे एका घटनेसाटींच कल्पिले आहे. त्याचें दै विशिष्ट 


स क ळी 
तै, तर ते असं कृत्रिम व अनाठायीं वाटलें नसते. 


तठे आहे. मनोहराचो 


यीपण आणखी दुसऱ्या घटनांनाही कारणीभूत झालेलें दाखनिळे | 


क 
ष्ट 


इंदू-बिंदूचची योजना मुख्यतः विनोदासाठीं आहे, अशी समजूत 
असली तरी महेश्वराचे बिंग फोडण्याची त्यांनीं चांगली कामगिरी केली आहे. 
इंदू-बिंदूच्या शारीरिक व्यंगावर आधारलेला हा विनोद हीन दर्जाचा आहे,. 
असे पुष्कळ टीकाकारांचे मत आहे. पण गडकऱ्यांची विरोधप्रिय प्रतिभा 
"लक्षांत घेतां, येर्थे देखील शारीरिक सोंदर्य व कुरुपता यांतील विरोधच त्यांस 
उघड करावयाचा असून, यांत त्यांचा हेतु अशुद्ध आहे असे म्हणवत नाहीं. 
'उलट अशाच प्रकारचा विनोद “ ठकीच्या लांत'ही त्यांनीं साधला आहे. 


“भावबंधनां'तील पात्रांची रचना दोन कुटुंबांत वांटली गेली आहे, 
लतिका, धनेश्वर, मनोहर हें एक कुटुंब, व मालती, धुंडिराज, प्रभाकर 
हे दुसरं. या दोन कुटुंबांतूनच नाटककाराने स्त्रीपुरुषांच्या जोड्या 
निमाण करून त्यांच्या स्वभावांतील साम्य-विरोध स्पष्ट केले आहेत. 
पात्रांची सामाजिक परिस्थिति व, संस्कार यांना अनुरूप अशीच 
नाटकाची भाषा असावी. शिक्षण, सहवास, व धंदा यांचा नित्याच्या 
बोलण्यावर परिणाम होतो. प्रौढ शब्द योजणे, अप्नौढ शब्द गाळणे, 
व मधून मधून इंग्रजी शब्द घालणे, हा आधुनिक शिक्षणाचा 
परिणाम होय. लतिका, मालती, प्रभाकर व मनोहर यांची भाषा वास्तव 
असली, तरी ' शिक्षणाच्या नांवाने पूज्य ' असठेला घनःइ्याम, “ नांवापली- 
'कडे एक अक्षर लांगेळ तर शपथ ? वाहणारा महेश्वर, इंदू व बिंदू, हीं 
अशिक्षित संमजलीं जाणारीं पार्त्रे, सुंदर शब्दयोजना करतात, हें नाटकी 
वाटते. सुशिक्षितांच्या सहवासाचे हेफळ मानलें तरी, “ 1॥'5 ती 
९1855 100 0001809; ” “| १/०1061 हा थेरडा अझून ०९1८ 100१ मध्ये 
-कसा जात नाहीं १” हीं घनःऱ्यामाचीं इंग्रजी स्वगत भाषणें, सहवासार्ने 
.इतकीं सफाईदार वठणार नाहींत, घनःश्याम व धनेश्वर यांच्या मराठी 
भाषेवरही त्यांच्या पेढीवाल्याच्या धंद्याचा परिणाम झालेला दिसत नाहीं. 


> तरी धुंडिराजांच्या भाषेवर त्यांच्या धंद्याचा परिणाम झालेला आहे. 
त्याला इंग्रजीचा गंध नसूनही, ५0 ! (७, यस्‌ , बरोबर, ' “आमची फुळ्‌ 
परमिशन, असे शब्द तो ओघार्ने बोळून जातो, हे त्याच्या इंग्रजीच्या 
आवडीचे निदर्शक आहे. विमा कंपनीचा एजंट या नात्याने नित्य अटरा- 


अऑऑऑशशतितड 8 2900411: , :४४201.. :4::602:0.0402202../47 
क्क 1] 44 कं 4 त 
1 » “ 
। र 
७९ 


पगड जातीच्या लोकाशीं व्यवहार करतांना, त्याच्या भाषेत इंग्रजीचे मिश्रणः 
होणे शक्‍य आहे. त्याच्यासारख्या साधारण शिक्षण घेतलेल्या जुन्या पिढीं-्‌ 
तल्या गृहस्थाच्या तोंडीं, * बेश झालें, संघष्टण, हरा शिवा देवराया, हंडसून 
खडसून, जानपछान? इत्यादि शब्द शोभणारेच आहेत. “ बाबा रे! बरं का! 
आपला, म्हणावं,? हीं भाषणाच्या आरंभीं, मध्ये, किंवा शेवटीं येणारी अव्यये, . 
वे ' घरचे झालें थोडें अन्‌ व्याह्यानं धाडले घोडे, अशा व्यवहारातल्याः. 

म्हणी, धुंडिराजाच्या संभाषणास जसा रंग चढवितात, तसा नाटकाच्या; 

._ भाषेलाही स्वाभाविकपणा आणतात. 

0 


घरगुती भाषा व्यक्त करतांना नाटककाराने धुंधीराजाच्या तोंडीं 

उरक वाक्यें घातली असून, याच्या उलट गंभीर विचार व्यक्त करतांना 
घनःइयामाच्या भाषणांत प्रदी्ध वार्क्ये योजून तेजस्विता आणली आहे. 
ही भाषर्णे पुनः उपमादृष्टांताद्यथांलंकारांनीं, व अनुप्रासादि शब्दालंकारांनीं 
मंडित आहेत. अनुप्रासालंकार, सामान्यतः नित्याच्या संभाषेणांत येत नाहीं.- 
पण नास्यसृष्टींत चटकदारपणा आणण्यासाठी, असा अस्वाभाविकतेचा 
दोषही नाटककाराला पत्करावा लागला आहे. भाववेधन नाटकाच्या भाषेत 
पात्रांच्या खभावानुसार तात्त्विक विचार, काव्यकल्पना व विनोद यांचे 
मोठें मनोहर मिश्रण झाळें आहे. बहुतेक पात्रे तात्त्विक विचार व्यक्त 
केरीत असलीं, तरी स्त्रीसोंदर्य, प्रेमभंग व स्मशान यांवर आधारलेल्या' 
काव्यकल्पना, अनुक्रमे, प्रभाकर, मालती व घनःश्याम यांना शोभणाऱ्या 
अशाच आहेत. | त 
. विनोदी कल्पनांचा मक्ता बहुतेक महेश्वरानें घेतला असून, त्याच्या | 
सोंगानुसार, काळेपणा, कुरूपता, व अंधत्व यांवर त्यांची उभारणी व्हावी त 
हैं युक्त आहे. महेश्वरला सुचलेली * युरोपखंडाची आफ्रिका बनविण्याची मीक 
कल्पना, अथवा * डोळेझांक ? शब्दावरीळ 'छेष, गडकऱ्यांच्या कल्पकतेचा 
नितका द्योतक, तितकाच विनोदी आहे. महेश्वरा सांगितलेले विरहावस्थेचे 
हा प्रकारही अतिशय मार्मिक आहेत. १ 


ह अ जाय प्रभाकर, व महेश्वर यांच्यावर कानडी ही की 
रेला प्रसंग, प्रभाकर म्हाताऱ्याच्या वेषांत येतो, त्यावेळीं इदू व 


4 


श्र 
धनेश्वर यांच्यांत “ म्हातारे ' या शब्दावर झडळेली कोटी, व “ काय सांगावें 
चनःश्याम! मरावेंन्‌ त्या माउलीच्या पोटीं यावें बरें ! ? असा, धुंडिराजानें 


स्वतःच्या पत्नीसंबंधानेंच केलेला उल्लेख, यामुळें. भावबंधन नाटकांत 
असंगनिष्ठ, शब्दनिष्ठ व विरोधनिष्ठ अश्या विनोदाच्या इतर प्रकारांची 


_ जी बहर उडाली आहे, तिनें तर प्रस्तुत . नाटक पुनःपुनः वाचावेसें 


वाटते. दुसरे कांहीं संवाद, तटस्थ, तीळ, रामबाण, अश्या शाद्विक छेषावर' 


1 _ ब मायेचे शब्द,-शब्दांची माया * अशा इाब्दांच्या अदलाबद्लीवर 


'दाखविण्याऱ्या लतिका व मालती 


: मराठी वाढ्ययांत अजरामर राहील, मराठी 
: कालींही, गडकऱ्यांच्या या सवोत प्रदीधे नाटकाचे प्रयोग चोखंदळ प्रेक्षकांनी 


आधारलेले असून, ते गडकऱ्यांच्या भाषेच्या नवीन सांप्रदायांची ओळख | 


पटवितात. पहिल्या अंकाच्या तिसऱ्या आणि दुसर्‍या अंकाच्या . पहिल्या 
'अवेशांतील लतिका-धनेश्वरांचे संवाद, केवळ उपालंभानें लजतदार 
झाले आहेत. 


अक्षर वाढ्ययाचे सवे विश्षेष भावबंधनाला लागू पडतात. प्रणय- 

अधान पण बहुतेक सर्वे आस्वाद्य रसांचा अनुभव घडविणारे रम्य कथानक; 
14 धुंडिराज > 

गोष्टीवेल्हाळ पण वत्सळ व भाबडा 9 स्वार्थेत्यागांत अहमहमिका 


र लती या आर्यस्त्रिया, प्रथम फत्तर पणं मागून 
रश दयेने गोगलगाय बनलेला घनःइयाम,. कपटी पण मायाळू धनेश्वर, 


___.. ब विवाहासाठी हपापलेला निष्पाप महेश्वर, हीं कधींही न. विसरलीं जाणारी 
___ सांज; व्यक्तिनिष्ठ, प्रसंगनिष्ठ व 


शब्दनिष्ठ असा त्रिविध स्वरूपाचा उच्च 
'विनोद; व कल्पनाविलासाच्या चंद्रज्योतीने प्रकाशित झालेली भाषापद्धति; 


या कोणत्याही नाटकास अवश्य असणार्‍या गुणप्रकर्षार्ने, भावबंधन नाटक 
रंगभूमीच्या आजच्या अवनत 


अवीट गोडीने पहावे, व विश्वविद्यालयीन अभ्यासांतही त्याच्या कलांगाचे 


कोडकौतुक व्हावे, हा अनुभव तरी इुसरे काय सांगतो ! श ४: 
१! / | र 1 र 7 
&07) 


ह । 


1 


"खा >>... 


: आंबराई 


सुप्रसिद्ध कवि गिरीश, यांनीं आतांपर्यंत जरी अनेक खंडकाव्ये 

र्चलीं असलीं, तरी रविकिरणमंडळांतील त्यांचे स्नेही त्यांना. 

वि म्हणतात. इतकेच काय, पण रविकिरणमंडळांतील यशवंत, रानडे 

च माधव ज्युलिअन्‌ यांनीं जरी खंडकाव्ये, व क्वचित्‌ महाकाव्ये रचली 
असलीं, तरी महाकवित्वाचा रुबाब मात्र गिरीशांच्याच कवितेच्या तोंडावर 
झळकतांना त्यांच्या सन्मित्रांना दिसतो. या महाकवित्वाच्या रुबाबाचे जे वर्णन, 
औ. माडखोलकर यांनीं आपल्या * वाढ्य़यविलासां'तील आंबराईच्या 
परीक्षणात, ते काव्य परवर्धनांच्या ' सुधारका'शीं तुलतांना केळं आहे, त्यावरून 
जतूंचीं शब्दचित्रे, उत्सवांचीं वर्णने, ग्हसुखाचीं द््ये, प्रणयाचें कूजित, 
विपलंभाचें आक्रंदन व रूढीच्या चाकोरींत रखडत असलेल्या बिचाऱ्या 
मानवजातीला कांहीं स्वर्गीय संदेश, इत्यादि गोष्टींचे अस्तित्व ज्या काव्यांत 
असते ते महाकाव्य, असा रा. माडखोलकरांच्या म्हणण्याचा मथितार्थ निघतो. 
द शांना आपल्या महाकवीच्या भूमिकेचा कधींही विसर पडत नाही, व 
परानाही तो ते पडूं देत नाहींत. त्यांच्या कवितेत विविधता असून पुन्हा 
ी गांभीय तरी किती ! हजार ओळी वाचल्या तरी तोंडाला कुठें सुरकुती 
उहणून पडावयाची धास्ती नाहीं, सारे कसे अगदीं गंभीर आणि उदात्त; 


शी दुहेरी पदवी बहाल केली आहे. पण कालिदासासारख्या पूरवस्रींचीं कांहीं 


शीं आणावीं असा प्रश्न त्यांना पडला आहे. कवि हा उपेदेष्टा म्हणून 


> 


म कीं वी होते, या गोष्टींची प्रतीति आपल्या सन्मित्राच्या कृतींत जाणवूनच 
र! प, किंवा आपला उपदेशक महाकवि, 


1 /॥.'६ ४ | र 


ग्वाही देऊन, माडखोलकरांनी आपल्या सन्मित्राला उपदेष्टा व महाकवि 

उदाहरणे लक्षांत येऊनच कीं काय, कवि व उपदेश हीं नाती. एकत्र 

| न्य त्याचे लिहिणे “डा बहुधा 
रोव्य लिहावयास बसला, म्हणजे त्यांचे लिहिंगे कलेच्या दृष्टीने बहुधा 


मिल्टनप्रमाणेंच वाचला 


र 
२ 


९ 


3 


टर 


जात नाहीं, अशी हळहळ वाटूनच कीं काय, श्री. माडखोलकर, “कवि हाः 
जेव्हां उपदेशकाच्या भूमिकेवर आरूढ होतो, तेव्हां लोक त्याला पाहून तोंड 
फिरवितात. पण तोच त्याने उपरोधाचा आसूड हातीं घेऊन, समाजावर 
ताशेरा झाडावयाला तोंड उघडले, म्हणजे लोक तमाशा पहावयास 
पुढें सरसावतात; अशा समजावणीच्या शब्दांनीं आपल्या कवीचे व स्वतःच 
समाधान करून घेतात. रासेकांचे ' आंबराई? बद्दढ ओसरत चाललेले 
झुतूहल, व त्यानंतर जन्मास आलेल्या “ सुधारका'ची वाढती रसिकप्रियता 
यांबद्दल्ची अस्पष्ट मळमळच वरील उद्गारांत बाहेर पडली आहे. 3 
आतां इतर कविसदस्यांच्या तुलनेने ज्या उपदेशाकाचा रुबाब, श्री 
गिरीशांच्या वृत्तीत व रचनेत दिसतो, तो प्रस्तुत काव्यरचसत त्यांनीं कितपत 
टिकवला आहे, या प्रश्नाची मीमांसा, श्री. माडखोलकरांच्याच शब्दांत ऐक- 
ल्यास, ' एका प्रणयकथेच्या ठराविक विकासक्रमानें या काव्यांतील महत्त्वाचा 
भाग खाल्ल्यामुळे, कवीने प्रस्तावनेंत सांगितळें नसते तर, शेती सुटल्यामुळ 
होणाऱया अधोगतीचे चित्र रेखाटणे, हा काव्याचा हेतु कोणाच्याही लक्षांत 
आला नसता, या किंवा “ आंबराई काव्याची रचना त्याच्या हेतूवर केंद्रित न. 

. केल्यामुळें हेतुसिद्धीच्या दृष्टीने परिणामकारक होत नाहीं, या खुद्द माडखोल- 
करांच्या उद्गारांनींच कवीच्या उपदेशकाच्या रुबाबाचा इन्कार झाला आहे; 
असे दिसून येईल. हेतुसिद्धीच्या विफलतेचा प्रश्न सोडून देऊन निवळ प्रणय- 
कथा म्हणून या काव्याकडे पाहिल्यास, मुद्दाम एक खेडवळ जोडप निर्माण: 
केरून त्याचा प्रणय येथें वर्णन करण्याची जरूरी होती, असें वाटत नाहीं. 
त्यामुळे ' आंबराई ? काव्यांत हेतुसिद्धीच्या विफलतेचे धुपाटणें कवीच्या हातीं. 
येऊन, उलट खेडवळ वातावरणाचे लोढणे त्याने विनाकारण बांधून घेतल्या 
उळ, त्याची मोठी अनुकंपनीय स्थिति झाली आहे. श्री. माडखोलकरांनी 
उद्धूत केलेल्या हेतुसिद्कीच्या शैथिल्यामुळे, प्रस्तुत काव्याच्या : आंबराई 
या नांवाळाही बराच बाध येण्याचा संभव आहे. ग्रंथाला जे बहुधा नांव 
मिळते, ते त्यांतील विषयाच्या, स्थलाच्या अथवा व्यक्तीच्या प्राधान्यामुळे 
होय. प्रस्तुत काव्यांत आंबराईमुळें कोणती प्रमुख घटना घडून आली आहे £ 
कार तर ती विकली जाते एवढीच प्रमुख घटना म्हणतां येईल. मुरारला आंब्रराई 
आयती मिळाली, तिच्याबद्दळ त्याला पूर्वीही कधीं उत्सुकता नव्हती, व पुढें ती. 

४ ७2 1 


3४ 0. ४.“ टी 
४ 04 व 


1 


११५ 


| केडाका पडून, त्यांत त्याला आईबापांना मुकावे लागलें 


त 


८२ 


हातून जातांनाही त्याच्या मनाची विशेष कालवाकालव झाल्याचें दिसत नाहीं. 
मानाजीला दिलेली शपथ तर त्याने सहज मोडली आहे. आंब्रराई जातांना: 
सगूच्याही मनाला मोठा पीळ पडलेला नाहीं. मुरारनें अनेक वस्तु विकल्या 
तशी “ आंबराई? विकली, मग तिचेंच नांव या काव्याला देण्यांत स्वारस्य 
काय? पुनः एका प्रदीध काव्याला जिचे नांव मिळाळें, किंवा जिच्यामुळे 
शेतकरी जीवन'व औद्योगिक जीवन यांतील कडु विरोध कवीला स्पष्ट करावयाचा 
होता, तिचे एकाद्या स्थलीं तरी, भरघोस वणन, अथवा नायकाकडून स्मरण 


्िः द्ोणें ठे >) 9 नातततीचा 
, अत्यंत जरूर होतें. काव्यांतील नायकाप्रमार्णेच वाचकांनाही आंबराईंचा. 


विसर पडतो, व निवळ प्रणयकथेकडे लक्ष जाऊन, तें नांव बदळून मुरार ', 
असें नायकप्रधान नांव या काव्याला द्यावे, असा वाचकांना मोहृ होतो;; 
व कित्येक वेळां तर ज्या कमंडळ ओढ्याचा कवीनें, व इतर पात्रांनी सारखा 
ध्यास घेतला आहे, त्याच्याच नांवाचा रामठेका लक्षांत घेऊन, वैतागाने, 
* कमंडळु ' असेंही नामामिधान प्रस्तुत काव्याला द्यावे असें वाटूं लागते. ' 

___ * आंबराई चै कथानक अगदीं साधें आहे. वेळू गांवांतील रावबा; 
नांवाच्या समृद्ध शेतकऱ्याचा मुलगा मुरार, हा त्याच गांवांतील मानाजी 
नावाच्या शेतकऱ्याच्या सगू नांवाच्या मुलीवर आसक्त असतो. परस्परांचे 
शेम पाहून मानाजीने आपली सगू, मुरारला अपण केली, व चोळीकांकणाटा 


म्हणून, आपली आंबराईही त्याने मुरारळा बक्षीस दिली. मुरारने सगूच्या 
सान्निध्यांत मोज्या मर्जंत दिवस घालविले. घरची श्रीमंती व नुकतीच १ 


झालेली प्रेमपूर्ति, यांच्या धुंदींत तो गांवोगांवच्या जत्रांना जाऊन "न 
करू लागला. तमाशे व क्स्त्या पाहणे, एवढ्यावरच संतुष्ट न राहतां, 
कुस्त्या जिकणारांना देणग्यांची खैरात करण्याची चट त्याला लागली. पण 

आनंदाचे दिवस फार वेळ टिकळे नाहींत. त्याच्या गांवावर पटकीचा 
$, बाप असतांनाच' 


मुंबईच्या व्यापाराला त्याने सुरवात केली होती. . पण पित्याच्या मरणोत्तर 
पंतींत प्रामुख्याने 


ताच्या उघळपट्टीला विशेष ऊत येऊन, तो घोड्याच्या रयत न 
जाद घेऊं लागला. त्याच्या दिळदारीची खैरात त्याच्या, मित्रमंडळीवर 
च होती, ब अशांतच पुत्रमहोत्सवाच्या आनंदांत गांवीं तो रममाण 

असतां, मुंबईच्या व्यापारांत त्याला वीस हजारांची ठोकर बसली. 


| 


| (हेते 


धड 


टॅ 


या नुकसानीनें सर्वजण हळहळले. पण मुरारॅन नागपंचमीच्या सणांत व पुत्र 


प्रास्रीच्या आनंदांत अद्याही स्थितींत बक्षिसे दिलीं. मुरारची ही. उधळपट्टी 
व नुकसान पाहून मानाजीने तर अंथरूण धरले. त्याचें सवव लक्ष, सगुणा 
आंबराई बँ. मुरार यांवर खिळले होते. शेवटीं एके दिवशीं, “ आंबराई 
गहाण टाकणार नाहीं किंवा विकणार नाहीं,' अश्शी मुरारकडून रापथ 
घेऊन त्याने प्राण सोडला. 


मानाजीच्या मार्गे, सत्ता आल्यावर मुरार अधिकच स्वतंत्रपणें वागू. 


._ लागला. तो राजरोस घोडेशर्यत खेळण्यास पुण्याला जाऊं लागला, 
व मित्रांच्या संगतीने मदिरांपानासही त्यानं सुरवात केळी, काळ उलटला 


व कण काढून सण करण्याची त्याच्यावर पाळी आली. अनेकांनीं त्याच्या 
शेतावर डोळा ठेवला. घरांतील वस्तु त्याला गहाण ठेवाव्या लागल्या. 
अशीं पांच वर्षे गेली, व राहतां राहिली आंबराईही त्याला विकणे भाग 
पडलें. आंबराई, गेनबाच्या घशांत पडली, व यावेळीं मानाजीचा मित्र 
शिलळोजी, सकुटुंब गांवास निघून गेल्याचे मात्र सर्वास कोडे पडलें. 


. सगुणेने थाळी गहाण ठेवूनही कसातरी संसार चालविला. तिला 
क्ष्टांत दिवस काढावे लागतात, हे पाहून तिच्या प्रेमाखातर मुरारर्न 


मुंबईला मोलमजुरी करण्यास जाण्याचे योजळें, यावेळीं गाडी-भाड्याठाही 
त्याच्याजवळ पैसे नव्हते. पण मानाजीच्या प्रेमळतेची एकमेब खूण जे. 


__ डोरढे, ते विकून, सगुणेने ही अडचण दूर केळी. सगुणेच्या मुरारवरील 
. प्रेमाची ही कसोटीच होती. 


मुरार मुंबईला गेला, व परेळच्या गिरणींत कष्ट करूं लागला- 
कोंदटलेल्या चाळींत जीवन कंठत असतां, आपल्या खेड्यांतील सुखी जीव- 


_ नाचे, त्याला स्मरण होई. दोन महिने असेच गेल्यावर तो मुंबईस आजारी 


. पडला. इकडे गांवीं सगुणेवर दुःखाचा डोंगरच कोसळला. तिचा पुत्र 
' केर, तिला सोडून गला, व तद्ांत मुरारच्या 


ति र च्या आजारीपणाची तार तिला 
र गि धडकली. एका सुलाला गांवींच ठेवून, सगुणा मुंबईला आपले 
त इःख गिळून, धांवली. मुरारला सरकारी इस्पितळांत ठेवि 

* संगुणेच्या शुधुषेने त्याला लवकरच बेर वाटलें, पण आपणच सगूला 


| / 94 


८५ 


बुडविली असा पश्चात्तापही त्याच्या मनाला वाटूं लागला. मानाजीला 
दिलेली दापथ आपण मोडली, आतां आंबराई परत घेऊन तेथें मानाजीची 
छत्री बांधून सुखाने राहण्याचे त्यानें ठरविलें. आजारांतून उठल्यावर 
सुरार, , सगुगेसह गांवीं आला. आतां मात्र त्याला आंबराईवरद्दळ ओढ 
लागली, आंबराई परत कशी . मिळवावी, या विचारांत. असता, “ती. 
आषण तुला मिळवून देतों, ' असे शिलोजी म्हणाला. पण त्याच्या उपकाराचें 
कण घेणें मुरारला बरें वाटलें नाहीं. शेवटीं ' ही आंबराई परक्‍्य़ाची नाहीं. 
अशी शिलोजींनीं खात्री करून, ती टिकवण्याचे आपले कारस्थान सांगितल्यावर 
सर्वानाच आश्चर्य बाटले. मुरारला शिलोजीबद्दल फार कृतज्तता वाटूं लागली. 
आंबराई हातीं येतांच तिच्यांत मानाजीची छत्री त्याने बांधविली, व सगूच्या 
सान्निध्यांत नवीन जिण्याचा तो आस्वाद घेऊं लागला. 
या कथानकाची मांडणी कितीशी कलायुक्त आहे ? मुरार व सगुणा, 
यांचा विवाह . अगदीं कोणत्याही अडथळ्याशिवाय घडून आला, असें 
दाखविण्यांत वाचकांचे . कुतूहल जागत होत नाहीं. त्यापेक्षां सगुणा व 
आंबराई या दोनीही अतिशय लोभनीय होत्या, त्यांच्याबद्दल गांवांतील 
तरुणांत चुरशीर्चे वातावरण होते, सगुणेचे मन मुरारवर बसले असलें, च तरी ; 
श्रीमंतीमुळे सगुणेला तो मिळेळ अशी खात्री नव्हती, पण सगुणेच्या सोंदर्य- 
सौशिल्यादि गुणांचा विजय झाल्यामुळे, सगुणा-मुरारविवाह, मुरारच्या 
घरच्या मंडळींच्या मनाविरुद्ध घडून आला होता; अस कवीनें दाखविळ 
असते, तर ते आतांपेक्षांही अधिक रम्यतर वाटलें असते. मस्तुत कथानकात 
मुरार व सगुणा हे लहानपणापासून एकत्रच वाढले असल्यान, त्याच्यात 
वास्तविक कांहीं आडपडदा नसतो, व सर्व कांढीं सुसूत्र घडून आल्यामुळे, 
घाचकांना विस्मयाचा धका बसत नाहीं. मानाजीने आपली * आंबराई 
वैवाहोत्तर सगूळा चोळीकांकणाकरितां देण्यांतही, कवीने विशेष र 
भाघळे नाहीं. उलट श्रीमंत जोंवयास ' आंबराई ? दिल्यामुळे, 'दर्यामे 
विर अशी तिची स्थिति होऊन, ढा न्या व. 
| । स्थिति आनंद किंवा कृतज्ञता वाटत नाहीं. २ क क्य | 
0. सर... दाखवून सगुणेच्या माहेरची स्थिति श्रीमंतीची दाखविली म भा 
_ आंबराईच्या लाभाबद्दळ त्याला कृतज्ञता वाढून, व्यसनाक . 


८६ 


घालवतांना, त्याच्या मनास थोडा तरी पीळ पडला असता. मुरारचे 


स्वभावचित्रही कवीने कोशल्याने काढलेले नाहीं. . निरनिराळ्या जत्रांना 
रजर राहून, कुस्ती जिंकणार्‍यांना बक्षिसं वांटण्यापेक्षां फारसे मोठें व्यसन 
प्रथमतः तरी त्याला जडलेळे नव्हते. आईबापांचा मृत्यु होऊन स्वतंत्रता 
मिळावी, ब त्याच्या हातून अधिक उधळपट्टी व्हावी, म्हणून कवीनें सर्वच 
गांवावर जो पटकीचा कडाका आणला आहे, तो मुळींच स्वाभाविक नाहीं. 
या कडाक्याशिवाय अन्य कारणानेंददी मुरारच्या आईबापांचा मृत्यु कवीला 
घडवितां आला असता. शिवाय या कडाक्‍याच्या प्रसंगाने मुरारचा 


सारख्या श्रीमंत व दिलदार तरुणाने, कुस्त्याच्या प्रसंगाप्रमार्णेच याही कठिण 
प्रसंगीं सडळ हातानें पैसा खचून गोरगरिबांना औषधपाणी दिलें, असे जर 
उरारबद्दल सारा गांव कृतज्ञ राहून त्याच्या 
त्याच्याबद्दल सहानुभूति वाटली असती; र] 
उढ त्याच्या अधःपाताने त्याची झालेली अनुकंपनीय स्थिति त्यांना सध्यां- 
पेक्षां कितीतरी पटीने अधिक जाणवून, करुणरसाचें या काव्यांतील 
आक्रंदन अधिक तीत्रतर झालें असतें. र 
मुरार सगुणेवर निःसीम प्रेम करीत असेल, . पण वेळेचे गांमीर्य 
ओळखण्याइतका तो सहृदय किंवा हळव्या मनाचा नाहीं. मृत्युशय्येवरील 
मानाजीपुढें, “ आंबराई'संजंधीं शपथ घेतांना तो हंसतो, व उकळी दाबून 
तो जे शपथेचे नाटक करतो, त्यावरून मानाजीनें एवढ्या पवित्र भावनेने 


घीटपणाने आपलें गीत छेडीत जात होता, तितक्‍याच बेडरपणाने कदाचित्‌, 


रर मंतीच्या धुंदींत 
आमच्या मुरारने आपल्या श्री धुंदीत आपला उघळपट्टीचा क्रम 


भ्र 


८७ 


चाळू ठेवला असल. पण ही ताठर दृत्ति मऊ करणारी वीस हजफरांची 


ह त्याला बसल्यावर, मानाजीला शपथ देतांना वास्तविक त्याने थोडे 
घोरण स्वीकारणे जरूर होतें. पण कवि या ठिकाणीं इतर करतात 
म्हणून एका कलेच्या खुळाला बळी पडला आहे. मुरारच्या हातून पुढे 


व्य प 
ई जाणार, ही सूचना आपल्या काव्यांत थोडी अगोदर देण्याच्या 


2 मोहाने, मानाजीच्या मृत्युप्रसंगींही मुरारकडून त्यानें वरील कपटी वर्तन 
विळे आहे. पण हेघडवितांना आपण मुरारबद्दळची वाचकांची 


. सहानुभूति माल घालवीत आहों, इकडे कवीचे लक्ष गेळें नाहीं. मुरारचे 


घोडेशरयंतीचे व्यसन वाढत गेलें, त्याला मदिरेचें व्यसनही लागलें, त्याची 
'दिलदारीही चालूच होती, अशा अगदीं त्रोटक व सर्वसा घारण विधानांनीं 


: सुरारची अधोगति झाली, अस कवि सांगतो. पण या गोष्टींचे थोडे, हुबेहूब वर्णन . 


" देऊन त्याच्या अधोगतीच संगतवार चिंत्र, प्रसंगनिमितीन त्याने रेखाटले 
असते, तर कवीनें मुरारची मारून मुटकून अधोगति दाखविली आहे, अशी 
जी वाचकांची समजूत होते, ती झाली नसती. आपल्या जिवाभावाचे डोरले 

कून, मुरारला मुंबईच्या वाटखर्चासाठीं पंधरा रुपये देण्यांत सगूचे प्रेम 
कसोटीला लागत. पण ते “नग नग?. म्हणून नुसते परत करण्यांत मुरारने 
श्या मनाची झाठेळी विकलता लक्षांत बेतली होती, असे वाटत नाहीं. 
येथे, सगूने विकलेल्या डोरल्यामागगे, - तिच्या आईबापांच्या प्रेमळ स्मृतीची 
करुण छाया होती हें जाणून, त्यांचे स्मरण मुरारक्ून होणे जरूर होते 
'रकेदरींत पाहिले असतां, आपल्या काव्याचा नायक एका विशिष्ट उदात्त 


शेत्तीने रंगविण्याची कल्पना, कवीला मुळापासून नाहींच. मुरार मुंबईला 
गलिच्छ चाळींतील जीवनाने 


जातो, गिरणीच्या कामाने पिळन निघतो; व गलिच्छ 
। 1 का ठर सरन आहे. पूट 


त्याला समाजसत्तावादाचे 
वादाचे विचार सुचतात; देते, ह नक 
घ्याला खेड्यांतील . निर्मळ व सुखी जीवनाची स्मृति होते, हे ठीक अस 
झाल्यामुळें पहिल्या एक दोन 


तरी, या सखस्वस्नांत गं दुर्लक्ष 
महिन्यांत सुंखस्वसतांत गुंगून, कामाकडे & म्‌ प 
सुद्धां त्याला गिरणींतील नोकरीला मुकार्वे लागत, हा सची 
सुड, थोडा अपुरा व अतिश्योक्तीचा वाटतो; च मुरारवर ही आपत्ति क 

खिन्न आणण्याचा कवीचा हेकाच येथे सिद होतो. पुनः, न 
शखिञ्ञ मनःस्थितीमुळें व काळजीने मुरार आजारी पडून त्याला रुग्णालयांत 


॥ 1 
६.” 


नोकरी सुटल्यावर 


शी 


८८ 


सहावे लागते. सगूच्या आगमनाने व आुश्रूषेने तो सुधारतही जातो. ४ पण 
"त्यांतही सगुणेच्या शब्दांनी त्याच्या मुखावर व सर्वच सृष्टीवर जो प्रसन्नतेचा 
“एकदम झटका येतो, तोही आकस्मिक वाटतो. कवीजवळ प्रसंगांचा तुटवडा 
असल्यामुळें, पात्रांच्या मनःस्थितीच्या फेरफारांत त्यास सुसूत्रता, सुसंगतता, वः 
ओघ राखतां आला नाहीं.रुग्णाल्यांत थोडा बरा होऊन मुरार सकुटुंब आपल्या 
गांवाला आला, व आतां त्याला आंबराईची आठवण होते. मुरारची 
“आंबराई'बद्दलची यापूर्वीची उपेक्षादृत्ि लक्षांत घेतल्यास, शेवटीं करून' 

__ सवरून भागल्यावर त्याला आंबराईची लागलेली ही ओढ, कवीने त्याला 
__ बुद्धथा चिकटविल्याप्रमाणे भासते. कवीने रंगविलेल्या मुरारच्या स्वभावाची 
._ ठेवण पाहिल्यास, त्यास अगोदर आपल्या स्वतःच्या इस्टेटीचे, गहाण' 
._ टाकलेल्या वाड्याचे, स्मरण व्हावयास पाहिजे होते; किंवा आपल्या प्रेमळ 
:_ आई-वडिलांची आठवण व्हावयास पाहिजे होती. हे सर्व एकीकडे राहून? 
ज्या मानाजीची, शपथ घेतांना त्याने प्रतारणा केली, त्याचीच छत्री शेतांत 
बांधण्याची मनीषा त्याच्या मनांत ज्या अर्थी उद्य पावून अमलांतही येते; 

:_ त्या अर्थी हा सर्व कवीच्या ल्ह्रीचा प्रभाव आहे, असे म्हटल्यावांचून 
'राहूवत नाहीं. मुरारची गरहस्थिति गरिबीची कल्पून, आंबराईबद्दल त्याच्या 
सनात मुळापासून असणाऱ्या कुतूहलाने व ती मिळाल्यानंतर त्याला 
झालेल्या समाधानाने, मुरारच व वाचकांचे सर्वे लक्ष कवीनें जर आंबराई” 

वर केंद्रित केळें असते, तर त्याच्या या काव्याच्या हेतुसिद्धीचा असा फापट. 
पसारा न होतां, या काव्याला धीरोदात्त नायकाचाही लाभ त्यास करून देती. 

_ आला असता. आंबराई काव्याच्या नायिकेसंबधींही, अश्ींच सापेक्ष विधार्ने 
._ कैरतां येतील. सगू श्रीमंताची* मुलगी असती, तर तिने दाखविलेल्या सहन- 
_ शीलतेला व स्वार्थत्यागाला अधिक उजाळा आला असता. अनेक श्रीमंतः 
तरुणांच्या उड्या पडत असतांनाही, सगून, गरीब पण उमद्या, तेजञस्वी व प्रणयी. 

' . पुरारला वरण्यांत अधिक खारस्य होतें. गिरीशांनीं रंगविलेली सगू , पतिनिष्ट 
प 'आर्यस््रीचा उत्तम नमुना समजून, गडकऱ्यांच्या सिंधूश्ीं जरी तुलली गेली तरी, 
व वाढलेल्या एकाद्या तिच्याचसारख्या खेडवळ संस्कृतीच्या मुठीत, . 
_ "तन दाखविलेला मनाचा संयम व त्याग कितीसा सांपडेल, याची शंका 
र गड तिच्यासारखी खेडेगांवांतली मुलगी, नवर्‍याने इतकी उधळपट्टी 


भ्‌ 
> 
! 


१ 
र 
? 
| 


८९ 


'केल्वावर एकदां तरी त्याची खरडपट्टी काढल्याशिवाय राहिली असती. . 
काय १ सगूनें दाखविलेली ही पतिप्रेमाची अत्युच्च कसोटी, बरीच नागरीः 
'छटेची, व॒ केवळ ध्येयवादी आहे. पुत्रमरणाचे वृत्त समजून मुराची | 
हक ति अधिक बिघडेल, हें जाणून आपल्या थोरल्या मुलीलाही मांवीीः  /_। 
मुंबईला जाण्यांत, तिची विचक्षणता व पतिनिष्ठा अधिक निद्रीनाला 
र, आठी आहे. पण पुत्रशोकाचें दुःख गिळून ती, जी प्रतिश्भ्रूषा 
_ कैरते, त्याला कवीनें दिलेळें * स्वार्थत्याग * हें नामामिधान योग्य नसून 
सहनशीलता ? असें म्हणणेच अधिक सयुक्तिक होईल. या काव्याचे 
नायक-नायिका, कदाचित्‌ “ एकच प्याल्यां तील नायक-नायिकेवर्न  . 
केवीला सुचले असावे. पण सुधाकराच्या तुलनेने मुरारची कर्ठृत्वधन्यता _. ” 
अधिक जाणवते, तर सिंधूच्या मानाने सगूची असंस्कृतता पटून तिचे 
टि कृत्रिम, अस्वाभाविक व ग्रामीण जीवनाचा खोटा भास उतपक्ष 
करणारें भासते. नायक होण्याइतका एकही श्रेष्ठ गुण मुरारच्या अंगीं, “. 
शहणास निर्माण करतां आला नाहीं है' लक्षांत येऊन, कवि अढीकडे ९. 
र ईशोबान आपल्या कृतींचे लंगडे समर्थन करीत आहे, असे 
ः आहे. त्याचे म्हणणे असें की, मुरार हा आपल्या काव्याचा 
त नायक आहे, तसाच तो या काव्याचा प्रतिनायकही आहे, व आत्मैव 
मागाहून :' हेच तत्त्व मुरारवरून घेण्यासारखे आहे. रका हदी राकळ १.) 
_ जेगांती सुचली असली, व ती त्याला कितीही 6.00. तरी ४: 
। २९ लि व्यवहारांत एकाद्या व्यक्तीकडून आम्मधातेकीं कृष्ये झाल ऱ् "५:४५ 
। जगाला खलपुरुष अशी संज्ञा मिळत नसून; त्या व्यक्तीच्या कृत्यांचा दुष्परिणाम 
शी झ्य भोगावा लागल्यासच त्याची खल्पुरुषांत गणना पा २. 
_ होत जावून मारक झाल्यास त्याने फार झालें तर - | 9” 
मिश्रण वून बसावे. जगाला तिकडे लक्ष देण्याचें कारण नाई. 


। 


भो) अंगीं 

स्व मनुष्याच्या अंगीं असते, व हें उघड 
; गायकाची खर्ची घालण्याचेंही कारण नव्हते. र यक 
_ गेतितीळ पडलेली उणीव भरून काढण्यासाठी, कवीने आपल्या नायकावर 


"व पयन ३ सानाचें हे कातडे चढवून, त्याठा सिंह बनविण्याचा ग र; 
क चाडविडा आहे, तो हास्यास्द वाटतो, व आपला नायकाच्या 


_ घरींच रहावी अशी आंतून 


_ . पडला आहे. पण हा 


_ तिच्या पुढील परिणामांची अस्पष्ट सचना 


९० 


वुबंलत्वाची ही पश्चात्‌ सुचलेली तरफदारी;म्हणजे कवीच्या सम नावी 
अपयशाची कबुलीच होय, हे लक्षांत येऊन त्याचा राग येण्याऐवजी | 


'करुणा येते, मराठी ललित वाड्य़यांत नायक व खलनायकाचे प 
इुतोंडी पात्र निर्माण करण्याचें मोठें श्रेय, गिरीशांच्याइतकें मांत्र दुसर | 


कोणाच्या वांट्यास गेलेले नाहीं ! 


“ आंबराई ? काव्यांतील शिलोजी या पात्राने थोडीफार क्य 
करून दाखविली आहे. पण त्याचाही स्वभाव व कृति म्हणावी त 


_ रंगविली गेली नाहीं. शिलोजी हा मानाजीचा परम मित्र होता. मानाजीने 


जिवापाड जपलेली आंबराई आपल्या मुलीस व जांवयास दिली, व जा 
याच्या भरमसाट वर्तनाची शंका येऊन, त्याच्याकडून आंबराईच्या स्थर्या 
बद्दल कोणत्या मनःस्थितींत त्याने शपथ घेतली, हे॑शिलोजीस पूर्णपणे 
'माहित होते. अर्स असूनह्दी मानाजीच्या मरणोत्तर मुरारने चालविलेल्या 
उधळपट्टीबद्दल किंवा आंबराईच्या विक्रीचा निर्वाणीचा प्रश्न निघाला तेव्हा; 
'शिलोजी त्याला कानउघाडणीचे एक अक्षरही न बोलतां, “देव देव? करं 


:_ “याच्या मिषाने, रनागिरी प्रांती सकुटुंब निघून जातो, यांत तो मित्रकतव्याला 


कितीसा जागला १ आंबराई विकी न जावी, याबद्दल त्याने काय प्रयत्न 
'केळे आहेत १ पण शिळोजीला बाहेरगांवीं पाठविण्यांत दुसरें एक इंगित 
आहे. आंब्रराईंचा सवाळ आपल्यातर्फे गेनबाकडून बोलवून व आनग 
व्यवस्था करून, शिलोजी बाहेरगांवीं गेला अ 
'कलावंत लेखक करतात म्हणून .आपणही न्य णक 
करून बाचकांना विस्मयाचा धक्का देण्याच्या फंदात 


दाखविण्यांत, कवि इतर 
'गुसत गोष्ट निर्माण क 


उत्कंठा वाढविणारी 


य युत 
]डतां आली असती. शिंलोजीला बाहेर गा 


७११५ 


९२ 


'पाठविण्यांत कवीने कलेच्या किंवा घटनेच्या दृष्टीने कांहीं साधले नसून, 
शिलोजीच्या मित्रकतेव्याबद्दल मात्र निष्कारण गैरसमंज उत्पन्न केला आहे. 
भै शिळुकाकांनीं मुरारला, तो एवढ्या इस्टेटीचे वाटोळें करीत असतां, 
चे आपल्या मित्राची आंबराई हातची दवडीत असतां, एका दाब्दानेंदी 
जू डुखवर्णे, व एकदम सपत्नीक गांवाला जाणें, या त्यांच्या वर्तनाने, 
आंबराई मुरारकडून जाऊन आपण ती आंतल्या अंगाने केव्हां घेतो, व 
शेवटीं * ती कांहीं गेली नाहीं, घरांतच आहे, ' अर्से मुरारळा दाखवून 
त्याला विस्मित केव्हां करतों यांची कवीप्रमाणेच त॑ वाट पहात होते, 
अर्से वाटूं लागते. शिलोजीच्या चतुर कारस्थानाची सूचनी वाचकांना 
भगाऊ न मिळाल्यामुळे, त्याची कर्तबगारी मुळींच परिणामकारक होतं 
नाहीं. : आंबराई ? काव्यांत हेठुसिद्धीच्या विफलतेप्रमाणेच कथानकाच्या 
घडणीचं व स्वभावचित्रणा्चे कार्य, कलेच्या दृष्टीने अतिशय शियिल झालें 
रि. विरोध, कुतूहलजारति, सूचकता व विस्मय यांचा कलाकृतीत 
अनुभबाबयास मिळणारा आनंद, येथे औषधालाही नसून, मुरार, उन 
_ शेोजी यांचीं स्वभावचित्रे वैशिष्ट्यद्दीन उतरली आहेत. कथानकांत तौत्र 
असा कोणताच लढा नसल्यामुळें, नायकाच्या डुरदेवाची कंटाळवाणी कहाणी 
वाचण्याचे वाचकांच्या नशिबी येते. मुरारच्या ल्य़ानंतर त्यांने जरी कांहीं 
बेस मजेत घालविळे असले, तरी पुढे त्याच्यावर कवीनें जी अव्याहत 
भकरपरंपरा आणून त्याची अधोगति दाखविली आहे, तिचा, सुखडुःखमिश्रित 
राहत या जगांत अनुभव न आल्याने, ती अस्वाभाविक यी | 
तिची नाहीं. साधी प्रणयकथा म्हणूनही आंबराईचें कथानक नाहीं. 
द्ष्स्या ही तर कौशल्यपूर्ण नाही, है आतापयत वि च्य 
आ वि काव्य उथळ आहे, अंशी कबुली रा. माडखोलकरांनींच मो 
शेतीची गिरणींत पैसा मिळतो, म्हणून गांव सोडावा व गांव सुटला क', 
अनास्था व्हावी, ही गिरीशांची कशी चुकीच्या 
आहे. एरसरणीबर आंधारलेंली आहे, याचेही 
र्ष्ीने धत 


त्यांनीं . विस्तृत विवेचन केलें 
पग इतके दोष पत्करूनही रा. माडखोलकर, 


: आंबरांई'ची काव्य- 
| कीं, मोहोराचा मंद 

सुवास मान्य करतात. ' आंबराई स्हटंटी ४१४७ 
3 अमराचा गोड गुंजारव, कोकिळाचे' उत्कंठापूर्ण कूजित व "क 


९्र 


विश्रांतिसुख, एवढ्याच गोष्टींची मनुष्य अपेक्षा करतो ' असें ते म्हणतात. 
आणखी कोणीही झाला तरी यापेक्षां दुसरी कोणती अपेक्षा करणार? पण नेमक्या 
याच गोष्टींनी या काव्यांतून कायमची दडी मारल्यामुळे, काव्याच्या 
 नामामिधानाबद्दल शंका येण्यासारखी परिस्थिति निर्माण झाली आहे. जिथ: 
गेल्यावर मन गंभीर होऊन तत्त्वचिंतनांन विलीन व्हावे, असे ते मुळी 
स्थळच नाहीं? हें कोणाला मान्य होणार नाहीं £ पण, ' गिरीश्यांच्या या. 
“आंबराई*पासूनही त्यांच्या अपेक्षेप्रमाणे बोधाची स्फूर्ति न घडतां फक्त र्साचाः 
तेवढा आस्वाद मिळतो, ' असं जेव्हां रा. माडखोलकर म्हणतात, तेव्हां. 
* गिरीश यांचे थोडें टेनिसनसारखे झालें आहे. ते आधीं उपदेशक 
व मग कवि आहेत. इतरांप्रमाणे, ते कांहीं केवळ गीते आणि सुनीत 
लिहिणारे सामान्य कावे नाहींत. ते प्रेषित-कवि ( ०९६ ९0 
19501 ) आहेत, व त्या दृष्टीनें त्यांनीं कांहीं कार्यक्रमहि आंखलेला 
दिसतो. त्यामुळे, एक प्रकारचें गांभीर्यांचे धुके त्यांच्याभोंवतीं निर्माण 
झालें असून, त्यानं वेष्टिळळी त्यांची उपदेशकाची भूमिका मनांत आदर 
आणि विशेषतः कौतुक उत्पन्न करते. ? या थोड्या वेळापूर्वीच काढलेल्या 
_ त्यांच्याच परस्परविरोधी उद्गारांनीं, “आंबराई? काव्यावर स्पष्ट मत देतांना 
त्यांच्या मनौचा उडालेला गोंधळच व्यक्त होतो. आपल्या मित्राचे काव्य 
कलेच्या दृष्टीनें हिणकस वाटल्यामुळे, माडखोलकरांनी त्याला उपदेश व 
महाकवि अशी पदवी प्रथम बहाल केळी, व आतां त्यांत हेतुसिद्धीची विफ* 
लता व कबीच्या अपेक्षेप्रमाणे बोधाची स्फूर्ति न घडल्यामुळे, 'फक्त रसाचा 
तेवढा आस्वाद? त्यांना मिळूं लागला आहे. माडखोलकरांची ही भांबावलेली ी 
___ मनःस्थिति मित्रप्रेमामुळे घडून आली असली, तरी त्यांतून, काव्य व देठ 
(व्या र काव्याची हिणकसता त्यांना जाणवल्याचाच अस्पष्ट स्वर वाच” 
कांना ऐकू येतो. काव्यदृष्टीने विचार करतांना, भावना, कल्पना व भार्षा 
_ यांच्यावर माडखोलकरांनी भर दिला आहे, तो योग्य आहे. पण त्यांतही शै 
प्रथम स्तुतीचा शब्द काढावा, नंतर तो परत घ्यावा, किंवा त्याची तीब्रता 
श्र _ कमी करावी लागावी,असा प्रसंग त्यांच्यावर या परीक्षणडेखांत अनेकवेळा आट 
:_ वला आहे. भाषा व भावना यांचे मार्दव हा टेनिसनप्रमाणे गिरीक्यांचाही गुण ग 
विशेष म्हणून जों त्यांनीं सांगायला जावे, तोंच त्यांच्या वाणींत उत्कटता व तड 


जी 


/* 


17.44. 
० 
५५३५. 


' "यांच्या 


मनोर लःलांची * आंबराई तीह कोणती इ 


९२ 


_ यांना एकंदरीने कमीच जाणवावी, असा प्रकार झाला आहे. गिरीशांना 
विवेकाच्या कह्यांत असलेल्या भावनांचे वर्णन करणें अधिक प्रिय असलें, 


चे त्याचा थोडा अनुभव ' बापाचे हृदय ? या बहारांत येत असला तरी, 
एकंदरीने गिरीशांचे लक्ष बाह्य वर्णनावरच अधिक असें दिसून येतें. सगू- 
'ठरारच्या काव्यात्म जीवनाचा प्रसंग असला तरी, त्यांच्या आनंदून 

गेळेल्या भावना रंगविण्यापेक्षां, ब्रह्मपुरीच्या जत्रेचे किंवा हेमंत-वसंत 
तूची वणेने देण्यांत ते अधिक रंगून जातात. सगूला मुरारन गाणे. 
म्हणण्याच्या केलेल्या आग्रहाचे व तिन घेतलेल्या आठेवेढ्यांचे वर्णन करण्या- 
पेक्षा, “ गोड प्रतिकार ' हे आपलें पद, मधेच कोठेंतरी घालण्याची संधि, 
अथ कवि पहात असावा, अशी इंका येते. वास्तविक, काव्यात्म जीवनांत 

चेडिलांच्या नजरेखालील नूतन पतिपत्नींच्या लाजाळु प्रणयाचे, व त्यांच्या 
आजडावांच्या गमतीचे चित्र, गिरीशांनीं काढावयास पाहिजे होते. पण 
केवीला अशा प्रकारांची फारशी ओळख नसल्यामुळे, आई-सगुणेला' 
शाडोंतून जत्रेला नेण्यापेक्षा, त्यांचें काव्यात्मजीवन कवीला दिसलेले नाहीं. 
गरांबाबर पटकीचा कडाका आला असतां, घरागणिक कुणाच्या पतीच्या, 
णाच्या पत्नीच्या विरहाने तेथें आठेली शोकाची कळा वर्णन करण्याऐवजी 
केवि, पटकी कोणत्या कारणांनी आली, याची एकाद्या म्युनिसिपालिटीच्या 


इस्थ ऑफिसरप्रमाणे मीमांसा करतो, व एवढ्याशा खेड्यांतही अभिषेकाची 


बै अ. 


४7३०... > ही हि १० वन्य 


> रक द अ. १. - ०000. 


४: येर. ह” 
> ४५७ च 6220,05 “ह या २ २ ० आहु 


न 


> 


2” व्य, 
६-7 


भसवितो. मुरारच्या आई-बापांच्या आजाराची वणेनें करण्यापेक्षा, 


1 निधनाने सगू व मुरार. यांचे छत्र हरपल्यामुळें, त्यांच्या मनाची 

छी विकलता व॒ पुढील जबाबदारीबद्दल त्यांच्या. मनाची साशंकता 
/ रेषीने वर्णिली असती, तर या , काव्याला सात्त्विकता व रमणीयता 
के आली असती. नुसती “ सगू-मुरारवर आकाशाची कुऱ्हाड 
यसंगा व मानाजीच्या आधाराने तीं दुःखें त्यांनीं सांवरली, ' अशी या 


या ची सारवासारव करतांना नेहमीं करुणरसाद्ीं समरस होणाऱ्या 


ला, येथे मात्र व्यवहार आठवावा याचें आश्चर्य वाटू लागत. घर- 


कोठे पाटली १ सगू-मुरारला तशी सुरले भोगायला कवीने अवसर तरी 


(शि दि आहे? तीं दोघे थोडा कोठें नव्या जीवनाचा आस्वाद घेणार 1 ७४% 


4 1 


रा. मांडखोलकरांना 


९ 


तोंच, मुरारचे आईबाप कवीनें मारळे आहेत. तसे पहावयास गेले | - 
“ सुख पाहतां जवापाडें । दुःख पर्वंताएवढें | ' अशी संसारांत अनुभवाउ 
येणारी स्थितीच “आंबराई!'त कवीनें वर्णिली आहे. शपथेच्या प्रकरणांतही र 
पुत्रोत्सवाच्या आनंदाचे व नागपंचमीच्या सणा चें चित्र कवि रंगवितो. 
पण * वेळूच्या मानाजीचा बोळ कायम गेला, ' तरी सगू-मुरार रंतिभरदी 
हलत नाहींत. तसंच शापवाणीच्या प्रकरणांत, आंब्रराईचा विक्रय होऊन ती 
हातची गेली, तरी कोणी रडत नाहीं. त्याचप्रमाणे आईच्या प्रेमाचे 


द्योतक अस डोरळें विकण्याची पाळी आली, तरी सगूच्या हृदयाचा त्रांथ |. 


फुटत नाहीं, किंवा आपल्या पत्नीने दाखविलेल्या कसोटीनें मुरारची निश्च" 
टता ढळत नाहीं. मुरार गिरणींतून थकून आल्यावर त्याला खेड्यामधल्या 


. ञ््या सुंदर जीवनाची सुखस्मुति होई असें कवि म्हणतो, त्याचें पूर्वी कोठे 


अस आठवण होण्यासारखे वर्णन केळे आहेर व जै पूर्वी कधींच नव्हत, 


' त्याची स्मृति तरी कशी झाली असें मानावंयाचे १ पुनः * सहभावनेच्या 


तारायंत्रांत, मुरारला गिरणींत काय .काय जाच सोसावे लागत असती 
याचे ज॑ चित्र सगू मनश्रक्षेपुढ आणते, त्याचे इत्थूभूत ज्ञान तिला कसे झालें र, 
गिरणींत होणारा जाच तिने कधीं पाहिला होता ? त्यापेक्षां मुरारच्या सानिध्यात 
घालविलेळे सुखद क्षण आठवून तिला जर भडभडून आलें असतें, तर 
विरहाचे ' आक्रंदन अधिक करुण झाले नसते काय १ माधव ज्युलिअन: 
यांच्या * विरहतरंगांतील प्रभाकराला, इंदूने स्पर्शिलेल्या अनेक वस्तूंच्या 


. दर्शनाने, तिच्या सान्निध्यांत त्याने घालविलेल्या सखद क्षणांचे झालेल 


२ 


स्मरण, किती रसपरिपोषक होतं हें पाहिल म्हणजे, गिरीश्ांच्या या 


. न्यूनता अधिकच जाणवते. विकारांची बेफाम उचंबळणारीं वर्णने रादिटी? 


1 पि असणारे > ट्र 
पण कह्यांत असलेल्या भावनांचे कवीला प्रिय असणारे वर्णन “ आंबराई 0. 
कोठें आहे, याचा टीकाकारांनी अंगुलिनिदेश करावा. त्याचप्रमार्णे * खेड 
चळांच्या रहाणीचे इतंके सरस वर्णन दुसऱ्या कोणत्याही मराठी कार्व्यात 


वाचावयास मिळणार नाहीं, ' अशी ग्वाही तरी रा. माडखोलकर कोणत्या 


आधारावर देतात, तो 
संकटावर संकटे, दुःख 
जादूची कांडी फिरते काय 


त्यांनीं दर्शवावा. खेडेगांवांत एकाद्या कुठेंबावर 
बे अचानक चुटकीसरशी पूर्वस्थिति येण्यासार च 
? याचा विचार केल्यास, कश्ातरी धरंगर्ळत 


९५ 


ग्रेठेल्या या काव्याच्या कथानकापासून कांदीं महत्त्वाचे निष्कर्ष किंवा' 
- पास्तव कल्पना बांधणे, चुकीचेच होईल. ! 
: सुंदर कल्पनांचे तर या काव्यांत दुर्भिक्ष आहे? असे खुद्द 

रा. माडखोलकरच जिथें म्हणतात, तिर्थे असा विचारण्याचा मोह होतो. 
कीं, मग काव्यदष्टीने : आंबराई ची योग्यता कोणीही जो मान्य करणार, 
ती तरी कोणत्या आधारावर १ पण याहीपुढे जाऊन असें म्हणावेसं वाटते । 
या या प्रदीर्ध काव्यांत सुंदर अथवा हृद्य अश्ली एकही कल्पना नाहीं. 
नव्हे तर, ज्या काय थोड्या फार उपमा, उत्ेक्षा कवीनें केल्या 

आहेत, त्यांतही त्याला औचित्य सांभाळता आळे नाहीं. माळरानावर 
इतस्तत: पसरलेल्या काळ्या पिवळ्या गोट्यांना तापसांची उपमा देण्यांत 
केवीला मोठी नवीनता वाटली, तरी माळाचा वैराणपणा व गोट्यांच्या 
आकारांची क्षुद्रता व चलनस्खलनश्ीलता लक्षांत घेतल्यास या गोट्यांना 
तापस म्हणणे म्हणजे उपमानभूत “ तापस ? या दब्दाचें गांभीर्यच घालविणे 
होय. क्षुद्र वस्तूळा उदात्त वस्तूची उपमा देण्याने कधीं कधीं गी 
उत्ति होते. पण तोही येथे अभिप्रेत नसावा. कारण गि काव्य 
सर्व कांहीं गंभीर आणि शांत. पुढें, शेतांत सुटलेल्या गाडीला , 

हून उद्योगाने जणं ल्ह्मीलाच बांकविली आहे कीं काय, अशी, 
किचित अभिनव उत्मेक्षा कवीला सुचली आहे. पण खटारगाडीच्या 
र वाचकांच्या कल्पनेचे जं साहचर्य आहे, ते कोण नन 
पक परिणामकारक होत नाहीं. मुरारच्या बाहूंना पोलादाचे लाल, 
रेणणे, आकाराच्या दृष्टीनें जितकें अयुक्त, तितकेच संसाराच्या झळीपासून , 
्ा राहिलेल्या मुरारळा केळीच्या गाभ्याची दिलेली उपमा; पी ; 
गाही  लकारांत दोन सुंदर वस्तु एकत्र आणण्याने त्याची च परी 
अवर. दिलेली उपमा किती पूर्ण आहे, यावर त्या अलकारार यते तीं 
कर असते. नेहमीं . केळीच्या गाभ्याची जी उपमा ६ यार यक 
गाभा *मसेपन्न युवतीच्या गौर शरीरयष्टीलाच. येय स्त गिरीशांनीं र 
ले तरी, गाभा केळीपासून अलग राहत नाहीं, त्यामुळे, गि 3 
| ने साधारणधमीच साधारण्यही साधलेले नाहीं, १ 


">... अग. ह... १0. 22% 


ह. त, क र. 


- “पाहणाऱ्या हिरूला, घड्याळाच्या निर्जीव. ल॑ंबकाची दिलेली उपमा, कवीच्या 


“त्यांच्या या वणेनें करण्याच्या होसेमुळेंच हें खंडकाव्य फुगतां फुगर्ता 
:__. अखेर महाकाव्य झालेलं'दिसते. या वाक्यांत त्यांच्या भरमसाट वर्णनाच्या 


. खंडकाव्य केवळ या वणेनांच्या फुगीमुळे महाकाव्यत्वाप्रत पोंचळे॑ आहे 


__ मनोहर, विशेषतः हुबेहूब असतात ? अशी कबीची पाठ थोपटणारे माडखोळ 


१ 
_ उत्पन्न कण्याची ही शक्ति गिरीशांच्या वर्णनांत नाहीं हा १ 
_ मुरडतात ! ' आंबराई?तील वर्णनांच्या. कमीआधिक्याचचा क्रम लावावयाचा 
:_ झाल्यास क्व्तुवणने, सायकाल-प्रातःकालवणेने जत्रा व बाजाखणने, व्यक्ति ॥ 


९६ 


: _ अनुख्पाला अनुर्पाचीच उपमा देऊन, मूळचा प्रसंग अधिक खुल- 
िण्याची सत्कवींची नेहमींची पद्धति असते. पण गिरीशांचैे या साध्या 
-गोष्टीकडेही दुलक्ष झाळें आहे. परिस्थितीने वाहवत . चाललेल्या मुरारला 
याण्याने वाहून जाणाऱ्या ओंढ्याची, किंवा मुरार-सगुणेकडे आळीपाळीने 


अनोचित्याची किंवा अरसिकतेची जितकी द्योतक, तितकीच त्याच्या. 
यमकासक्तीची अधिक निद््दक आहे य 
या काव्यांतीळ वणैनाबद्दलही श्री. माडखोलकरांना काय म्हणावयाचे 
आहे, याची स्पष्ट कल्पना वाचकांना येत नाहीं. त्यांचा हा र 
अनेक परस्परविरोधी विघानांनीं लिडबिडलेला आहे. ' वर्णनाचा कोणताही 
ग्रसंग आणि वणन करण्यासारखी कोणतीही गोष्ट त्यांनी वांया दवडलेली 
-नाहीं, ? असं म्हणून कवीची शिफारस करणारे माडखोलकर, पुढच्याच 


होसेची कशी संभावना करतात. त पहाण्यासारखे आहे. ' गिरीांचें 


असे म्हणण्यांत, श्री. माडखोलकरांना या काव्यांत आकाराच्या फुगीपेक्षा 
महाकाव्याचे कोणतेच गुण दिसत नाहींत, असा जर कोणी निष्कर्ष काढला 
'तर तो तरी चुकीचा कसा म्हणतां येईल १ आणि इतकें असूनही माडखोलकरांना 
गिरीशांच्या तोंडावर महाकवीचा रुबाब दिसतोच ! * गिरीश्शांचीं वणने नेहमीच. 


कर, थोड्याच ओळींनंतर ' वर्णित वस्तूविषयीं अवणनीय ऊर्मि अंतःकरणात १0 | 


'वणेने, व स्थलळवर्णने, अश्याच उतरत्या भांजणीनें तो लावावा लागेल. या. 
(07 कथानकाच्या पहिला दोन सव्वा. दोन वघीच्या अवधींत 

तूच्या वणनांची उजळणी अशा तर्हेने केळी आहे कीं, वाचकांना 

एकाद्या पंचांगाप्रमाणे, त्या त्या क्वतूची वर्दी मिळावी. संस्कृत पंचमर्डी 


क डू -4 


(श” ७१% ॥॥॥१ ४१1 /2/21011/,1, 
९७ र ! 
1 
काव्यांत, क्डतूचीं वणेने असतात; पण इतर विषयांच्या वणनाच्या आधिक्या- ह 
मुळें, प्रसंगाला अनुकूल अश्या एकाद्याच हृद्य अशा . क्रतुवर्णनाला त्यांत | 
अवसर मिळतो. गिरीझ्यांच्या काव्यांत पहार्वे, तों, श्रीकृष्णाच्या द्वारकेप्रमार्णी 
सहाही कब्तु एकरे वेळीं, किंवा एकादा तरत दोन वेळांही कंबीपुढे हांकेसरंशी' 
हात जोडून उभा आहे. त्यांतही ' आंबराई'त क्रतूंचीं जीं हीं वणेनें आलीं 
आहेत, त्यांत प्र्येक वेळीं नाविन्य असते, तर तीं कंटाळवाणी. वाटलीं 
नसतीं. शरदू व हेमंत क्हतूंच्या वणनांत तिन्ही ठिकाणीं, थंडीच्या व शिवार्‌ प 
रांतल्या जोंधळा, हरभरा, गहूं, रोगा इत्यादि पिकांच्या त्याच त्याच वणनामळे. 
.__. वैशिष्ट्य भासत नाहीं. वसंत त्रतचे कवीने केलेले वणन, अतिशय त्रोटक 
ब कृत्रिम आहे. या क्रब्तूंत चैत्रपळव येतील, आम्रकळांनींदी राई भरेल, पण 
'शिवारा'चे वणन करतांना, बांधावरचे रानगुलाब व मोगरी मोहरल्या, हेम्हणणे | 
चस्तुस्थितीस कितपत धरून आहे? एकाद्या खेड्यांतील शेताच्या बांधावर ऱ । 
गुलाब व मोगरीच्या वेली होत्या, हें सांगतांना कवि एकाद्या उद्यानाचांचे । 
आभास येथें उत्पन्न करीत आहे, असे वाटते. कडक उन्हाळ्याचेंव 
__ ओष्मार्चे वर्णन दोनतीनदां येऊनही, हलाखी भासविणारें एकाच साचाचे 
: आहे. आपलीं हीं वर्णने पूर्वसंकेतावर आधारलेली नाहींत; अशी कवीची 
___ बढाई आहे, असे ऐकण्यांत येते. पण ती मारतांना या वणेनांत प्रत्येके 
___ अ्रसंगीं नाविन्य आणण्याची जबाबदारी आपल्यावर होती, ही गो कवि 
.. विसरला आहे. त्यापेक्षां पूर्वकवींच्या त्रिकालाबाधित संकेतावर तो विसंबलळा 
___ असता तरी बरे झालें असते, अस वाढे. लागत. कारण या काव्यांतील वरील 
__ झकारचीं कतुवरणने पाहिली म्हणजे, * कठसंहार ' वाचल्याचे श्रेय मिळण्या- 
पक्षा, नवीन कल्पनांच्या अभावी कतूचा संहार झाल्याचे माजर अनुभवासयेते. 
__* प्रातःकालळ-सायंकालवर्णनांतही दुसराच काळ कवीला अधिक प्रिय 
हि. दौनच वेळां आलेल्या प्रातःकालवर्णनांत, पूर्व दिशेची लाली, शीतळ. 
. वारे, यांचाच सांकेतिक उल्लेख आढळतो, तर पाच-सहा वेळां धरून 
___ आणलेल्या सायंकालवर्णनांपैकी, फक्त एकाच स्थ्‌ली सायकालच्या 50 
री. हृद्य वर्णन'आळे असत अत्यत्न स्थली सनदा तारा अत्वार १ ; 
सरडे आढळून येतो. एकदा आंबराईवर चेद्रढी तेवला आहे, पाता 
शू असे प्रसंग विरळच. या प्रकारच्या वर्णनांत प 
0४... आ./७ 


ँ 


कवीची अडचण असावी 


९्ट 


ती ही कीं, रोज येणाऱ्या प्रातःकाल-सायंकालचीं नवीन वर्णने तरी कुठली 
करावयाची ! पण याला उत्तर इतर्केच की, अश्ीं वर्णने पुनः तींच तींच 
देत न बसतां, कवीच्या मनावर बिंबळेल्या एकाद्याच प्रातःकाळचें. व 
“सायंकाळचे शब्दचित्र, आपल्या नायक-नायिकेच्या सुखित किंवा डुःखितः 
मन!स्थितीचे सूचक व निदर्शक होईल अश्शा पद्धतीनें त्याने मांडळे असते 
तर, रा. माडखोलकर म्हणतात त्याप्रमाणे, ' वर्णित वस्तूविषयीं अवर्णनीय 
ऊर्मि अन्तःकरणांत उत्पन्न करण्याची शक्ति, ) त्याच्याही वणेनांत आली: 
असती. 31) 
“ आंबराई 'त जत्रेसारख्या उत्सवांची व बाजार, चाळ व इस्पितळ, 
' अशा स्थलांचीं कांहीं वर्णने आलीं आहेत. पण त्यांत वस्तुनिष्ठतेपेक्षां' 
व्यक्तिनिष्ठता असती, तर त्यांत नाविन्य येण्याचा संभव होता. पालीच्या 
खंडोबाची जत्रा कवीने ,१०।१२ ओळींत वणन केली. आहे, पण त्यांतही 
तेथें चालणाऱ्या अनेक नित्याच्या व्यापारांपठीकडे कवीची सूक्ष्म नजर 
गेठेली दिसत नाहीं. रहिमतपूरच्या बाजारांतही खरेदी-विक्री, अथवा 
अन्ना; कुस्त्या, आणि तमाशा यांच्या ठराविक कार्यक्रमापळीकडे कवीला 
विरोष कांहीं दिसळें नाही. अज्ञाच प्रसंगीं नवीन प्रणयाचा सांधा जुळतो, 
तर अना प्रणय वृद्धिंगत होतो, पळपुट्या पत्नीची गांठ पडून. तिची 
तिच्या पतीकडून उचल्बांगडीही येथेच होते, व चोरांची पंढरी 'पिकून; 
मिशनऱ्यांच्या धर्मप्रसारालाही याच स्थळीं वाव मिळतो. कवीने अश्या . 
कांहीं प्रकारांची वणने योजली असतीं, तर नाविन्याबरोबरच लजतदारपणाही' 
त्यास सहज आणतां आला असता. परेळमधीळ चाळीचे कवीनें केलेलें 
वर्णनही अतिशयोक्त आहे. यांत मूळच्या खोलीतल्या अंधाऱ्या ब आजर 
बाजूच्या घाणेरड्या वातावरणाचे वर्णन योग्य असलें, तरी तेथें ' लोंबत 
असलेलीं केंबर किंवा खांचंत राहणाऱ्या ढेंकूण-पिसवा यांना, * खोलींत 
. राहणारेच अधिक जत्राबदार आहेत. तथापि हें वर्णन त्या स्थलाबद्दळ 
उगा उसन्न करणारें आहे. रुग्णाल्याचें वर्णन मात्र मुंबईच्या कोणत्या 
. रणाल्याचें आहे, समजत नाहीं. मुरार, मुंबईस आजारी पडला असल्या- 
_ सुळें काव्याला पकाचाहिणाच्याच येण्यासाठी मुंबईतील 1. 1. ।1109018| सारख्या 
ी, चें हुबेहूब वर्णन देणें वाजवी होते. पण कवीनें आपल्या 
४ 


९९ 


नेहमींच्या पाहण्यांतल्या ससून रुग्णाल्याचें चित्र येथें घातल्यामुळे, सूक्ष्म 
वाचकाला तेथें मुंबईच्या हॉस्पिटलच्या अनुभवाचा प्रत्यय येत नाहीं. 
रुग्णालयाच्या अंतव्यवस्थेचेंही वणन, वर वर व तर्कावर अधिष्ठित झाल्या- 


' सारखें भासते. व्यक्तिवर्णनांस कवीने “ आंबराई त अतिशय कमी अवकाश 


दिला आहे. मुरार व सगुणा, या दोघांचींच वणर्ने कवीने देण्याचा प्रयत्न 
केला आहे. पण हीं इतकीं वैशिष्ट्यहीन झालीं आहेत कीं, सातारा 


जिल्ह्यांतल्या कोणत्याही तरुण-तरुणीला तीं लागूं पडावीं. आपल्या काव्याचा . 


नायक व नायिका कोणत्यातरी अंतर्बाह्य गुणांनीं वाचकांच्या स्मृति 
संपुटांत राहिले पाहिजेत, याची कवीनें यत्किचितही काळजी घेतलेली नाहीं. 
यावेळीं मात्र, डॉ. माधवराव पटवर्धनांच्या * सुधारकां'तील; वासू राजे, 
शामा वेंगुलेंकर, रा. ब. ठोसर, सगुणा, मेजर गोखळे, डॉ. ओंकार 
इत्यादींच्या रेखीव स्वभावचित्रांची व शारीरवर्णनांची हिरवळ आठवून; 
तिच। “ आंबराईतील पात्रवर्णनाच्या सहाऱ्या वाळवटाशीं दाहक विरोध 
जाणवल्याशिवाय रह्यात नाहीं. ' कयत दा 

रा. माडखोलकरांनीं गिरीक्षांच्या स्चनेचें ब॒ भा तुतिस्तोत्र 
गाइलें आहे. पण त्यांतही आपल्या कविमित्राला सांवरून धरता घर्तां 
त्यांची इतकी तिरपिट उडाली आहे कीं, त्यांच्या टीकाहेतूची देखील 
वाचकांना शका यावी. ' गिरीशांची स्चना इतकी घोटीव गटर भे 
उत्कृष्ट पॉलिश केलेल्या नक्षीदार कपाटाच्या लांकडांचे छकण भर फळ 

फटी जशा लक्षांत येत नाहींत, तशींच त्यांच्या काव्यात सांधेजोड 
करण्यासाठीं बेमाळूम वापरलेली पदपूरकेही उमगून अत ठरि 
विघानांत घोटीवपणांच श्रेय देतांनाच आपल्या कवीच्या स्चनतील यी 
फटी व सांघेच त्यांनीं उघडे केले नाहींत प काय? प्रो. र यार 
पदपूरणाथे सवनामे पेरलीं, व गिरीक्ांनीं विरोषण वापरलीं. पण “ सु य 
पैदपूरणाथे राबविलेळें 'तो-ती-ते? चे कुटंब मातर; माड च 
णाचे बाटाबे, व 'आंबराई'तीळ विशेषणे मात्र मी वी 
असूनही, श्रीमंताच्या घरांतील प्रतिष्ठित आश्रिताय भासावी; यात. 


"| 1. 


नाहींत, या त्यांच्या . 


9 


काय मख्खी आहे स॒धारक' वाचून कोणालाही ह की क. 
येळ आहे कळत नाहीं! 'सु 102९070040: 0 
अ । वे १ राबविलेळें कुटुंब विचार क 


कां, त्यांत ' तो-ती-तै! चे पदपूरणाथ 


७००० ००-७३... 22234 या 


2 


७020०... 


डोळ्यांवरह्दी येत नाहीं. . उलट “आंबराई 'वर सूक्ष्मदृष्टीचे थोडें कडक ऊनं 

. प्राडळें, तर गिरीक्यांच्या मूळच्या रचनेंतल्या. सांधे-फटींत पदपूरणाथे' 
विद्येषणांचं भरलेळें ल॒कण वाळून केव्हांच. बाहेर आलेले दृष्टीस पडून, ह 
रचना वरपांगी घोटीव बनवून लोकांच्या डोळ्यांत धूळ टाकण्याचे त्यांचे ' 
प्रयत्न फसले आहेत. हें उघड होते. रा. माडखोलकरांनी आपल्या लेखांतील 
अवतरणांत. “'आंबराई'तीळ अनवऱ्यक विशेषणें व क्रियाविदोषणें जाड टाइपांत॑ 
देऊन; तीं आवश्‍यक कीं अनवश्यक, याचा निर्णय वाचकांवर सोपविला 
आहे. पण स्वतः स्पष्ट मत देण्याची त्यांनीं जरी अशी टाळाटाळ केली, तरी 

_ यां काव्याची रचना इतर दृष्टींनींही इतकी शिथिल आहे, कीं, तिच्याबद्दल 
वाचकांना फारसा विचार करावाच लागत नाहीं. “आंबराईत केवळ 
अर्थशून्य विशेषणे किंवा क्रियाविरेषर्णेच नाहींत, तर---- 


07४2४” १.) 
१८७६२) 


> ७ द 


१०.० 


त्यांत एकला आणि लाडका होता सकला प्यार. 
जीव तुझा लइ सगुनेवरती पिते जिवाची भारी. 
पुढें पसरले लांब उतरते माळरान हें थोर 
तिच्या.स्थितीने समाधानळें कोणी उल्हासोनी. 9 
आनंदाचा सागर हृदयीं उचंबळोनी आला (म 
पतिला पाहुन आनंदाचा दारीं स्वगे उदेळा 
विवळत होता ओढा काढुन दुःखाचा आवाज 
तीव्र भडकले ताप वाढुनी व्याकुळुनी आतुर तै 
त्यांत ऐकुनी व्याकुळ होउनि झुरणी लागे जीव 
झुरणी लागे जीव किती ह्यो, कां म्हुन्‌ जाशी माग. 
व्याकुळ जाला जीव कशाचा आला तुजला राग. 
जाणिव नव्हती कुमारिकेच्या तरुण मनास मुळीं ही. 
अन्य जनांच्या च्टांनीं मन खुद्याळुनी मुंद दाटे 
शांतपणानं ऐकत वचने, परि तो सेवी मोन 
काटकतेला वंदतसूत्ची परंतु केवळ काठी. 

एकात्च ठिकाणीं, एकाच अर्थाच्या शब्दांची कशी 


क्ति झाली आहे; हें वरील जाड टाइंपांतील शब्दांवर्त  । 


"_ क्रि १९. २.) आ ७ ३. ७ ९७ ४ कहे. किक 8.13. 
र "27१44 


१०१ 


समजेलच. भावनेची उत्कटता दाखविण्यास कवीनें पुनरुक्ति 'करणें जरूर 
असते,. अस वरील प्रकारच्या पुनरुक्तींचे समथन पुढ येण्याचा संभव 
आहे. पण नुसते तेच तेच शब्द योजून उत्कटता येते काय£ शिवाय 
भावनेची उत्कटता आणण्याचा प्रयत्न सबंध काव्यांत कवीनें कुठेंच केलां 


__ नसल्याने, या पुनरुक्तींनीं ' येने केन प्रकारेण ' काव्याच्या ओळी फुंग- 


विण्याचाचे त्याचा आशय स्पष्ट होतो. वरील सहाव्या व सातव्या अवतर- 
णांत तर व्याकुळ होणे, ' व * झुरणी लागे, ' यांचा कवीने इतका जप 
केला आहे कीं, दुःखभावना व्यक्त करण्यास या 

त्याच्याजवळ नसांवेच. ऱहस्वदीर्घांच्या ओढाताणीची जीं थोडीं 


माडखोलकरां हिरवाळीच्या क 9 
उदाहरणे, रा. नीं दिलीं आहेत, त्यासारख्याच “ न्या... 
र्‌ं आसोपास, ? अश्या शब्दांनीं ' आंबराई'च्या रचनेला जशी बरीच कडता . 


, त्याचप्रमाणे, लांब-खांब, मुरार-फार, नीट्‌-धीट, पूर- ३-५ माठ 
जोत्याला, गोंडा-ओंडा, अश्या ठराविक यमकाच्या ठोकळ्यांनीं मूळ 


हानि झाली आहे. कांहीं ठिकाणीं तर--- 


रे 
। 


| क 


. । शमरीच्या अभावामुळे, “ आंबराई ' जशी महाकाव्य उल नाशी, तर र 


(१) पुढचे पाउल दुखणे पाहुन थरॅके हृदय सतीचे. 
(२) हृद्वीणेची तार अश्रंनीं मिजतां थिजला उर. 
(३) हंसतां हंसतां मोरासम कां मग न वाटणे खंती. 
अशा ओळींतून कवीची आपले विचार प्रकट करण्याची असहायताच 


क्त होते. कवीचे भाषाशानही यथातथाच आहे. तालेवार, हवा€, ०४७४१ 
स्कळी, हे शब्द त्याने रूढ अर्थांपेक्षां विपरीत अथान | 


योजले असून; 
ग. लाही उडविणे, पोटीं गोळा उठणे, या म्हणींना अथवा वाकू- 
हना कवीने मन मानेल तसा अर्थ दिला आहे 
वरून “ आंबराई'ची रचना व भाषा ओबडधोबड 
च्या स्वरूपांतली वाटते. 


१ षी ४1 अका वरी 
एकदरीनं ॥ "आभीर व पराक्रमी नायक; स्वरूपसपन्न व 
ने पाहतां धीर गंभीर तोर्ची दय साधि. 


चतुर व 4 
चणेने नायिका, नगरींचीं संपन्न वर्णने, चेद्रोदय व ममात त 
पेणने, नायकाच्या पराक्रमाची हृत्कंपक वर्णने, इत्यादि महाका 2. पीच 


दोन वाकप्रचारांशिवाय 


श् 


१०२ 


माडखोलकरांनींच दिलेल्या महाकाव्याच्या नवीन कसालाही ती निखालस 
उतरत नसल्यामुळे, 'महाकाव्य' या नांवाला ती पात्र ठरत नाहीं. कोणत्याही 
काव्यांत अपेक्षिलेली कल्पनेची उत्तृंगता व भावनेची उत्कटता येथे आढळून 
न आल्यामुळे, काव्य या दृष्टीनेसुद्धां हिचा क्रमांक वरचा लागेल अर्से 
वाटत नाहीं. खेडवळ वातावरण रंगविण्याचा कवीचा उद्देशही, ' अभिषेकाचीं 
संत्र ) : मानाजीची छत्री, ? ' प्रीति म्हणणे यज्ञ ? अश्या नागरी प्रकारांनी 
दूप्रित झाला आहे. असें आहे म्हणून 
: काव्य कबीचें लोपुन जावें काळयमाच्या पोटीं 
आणि उरावी एकच पंक्ति मधुर जनांच्या ओठीं, 

यांतील पहिल्या ओळीने काव्याच्या भवितव्याबद्दल भीति वाटून, दुसर्‍या 
ओळींतील परिस्थिर्ताबद्दल वाचकांचे मन साशंक झाल्यास नवल ते काय £ 


र. १9 
र री | गी 
१1 1 
9 
व अ 
0) 


९: दे. भ. परांजप्यांची टेखनशेली 


शिवरामपंतांचे नांव आज जरी स्मृतिरोष झालें असले, तरी या 

र शतकाच्या पहिल्या दशकांत, “ काळकते ? या | 
१४, त्ते महाराष्ट्ांत सुप्रसिद्ध होते. सन १८९५ सालीं, मुंबई विश्वविद्यालयांतून 
___ एम्‌. ए. ची पदवी घेऊन बाहेर पडल्यावर, पुण्यास निघालेल्या “ महाराष्ट्र 
। केलिज? या संस्थेमध्ये त्यांनीं सुमार दोन वर्षे संस्कृताध्यापकाचें काम केलें 
महाराष्ट कॉलेज बंद पडल्यावर, ते आपल्या आवडत्या अशा राजकार” 
विषयांत शिरले, ब जहाल मताचा पुरस्कार करण्यासाठीं, सन १८ ५८ सालीं 


त्यांनीं आपके “ काळ'पत्र काढलें. है पत्र त्यांनीं सुमारें दहा वर्षे अतिराय 


घडाडीने चालविळें. पण त्यांतीळ सडेतोड व खरमरीत लिखाण सरकारला 


___ म मानवून, परांजप्यांवर खटला भरण्यांत आला, व त्यांत त्यांना १७ 


महिन्यांची शिक्षा झाली. या त्यांच्या गैरडजेरींत ' काळा ने कसातरी टिकाव 


धरला होता. पण १९१० सालीं * काळांतील लेख जत करना 
पत्राकडून र सरकारनें ! मागितल्यामुळें द 
न . १० हजाराचा जामीनही , ' काळ 
| _.. कोयमपर्णे बंद करावा लागला, 
तुरुंगांतून सुटून आल्यावर मात्र परांजप्यांच्या राजकीय चळवळीच्या 


चिरत एकप्रकारे ओहोटीच लागली. एकदां बंद पडलेले आपले पत्र 
सन पूववत्‌ सुरूं करण्याचा जोम, त्यांच्या अंगी राहिला ह 
शिवर १९१० पासून १९२० पर्यंत म्हणजे लो. टिळकांच्या म्‌त्यू 9 

मपंत त्यांच्या सांप्रदायास चिकटून होते, त्यांनी आपला दृत्तपत् 


व्यवसाय सोडला असला, तरी अवांतर लिखाणांतून परच्छनपर्ण य 


कळ>**3_.. . .. आ. 


त्यांची कामगिरी 
| छु: ; झत्यून र मगिरी केवळ वाड्ययात्मक स्वरूपाचीच नी: सत्यामद्वाची ३८९ 
१ वाड्य़यात चं । 


तेर महात्मा गांधींचा उद्य होऊन असहकारतेची 


र कारवर टीका करण्याचें जत त्यांनीं सोडलें नव्हते. आ टिळकांच्या | 


१०४ 


जी लाट महाराष्ट्रांत जोरानें उसळली, तिच्यांत एकरूप झालेल्या जहाळ 

- मंडळींत, शिवरामपंत प्रमुख होते. गांधींच्या राजकारणांतही कट्टर 
व सौम्य असे दोन पक्ष होते; पण. “सौम्य? ह्या शब्द परांजप्यांच्यां 
कोशांत नसल्यामुळे, साहजिकच ते कट्टर पक्षाला मिळाले. असहकारितेच्या. 
मतप्रचाराथ त्यांनीं “ स्वराज्य ? या नांवाचे वर्तमानपत्र पुनः काढलें. 

: तथापि “ काळा "चा जोम आणि जिव्हाळा यांत उतरला नाहीं. सन 
१९२२ सालच्या सत्याग्रहाच्या चळवळींत त्यांना पुनः सहा महिन्यांची 
शिक्षा झाली, व तेर्थेच त्यांच्या सक्रिय राजकारणी कारकीरदींचीही इतिश्री 
झाली. पुढें सन १९२८ सालीं पुण्यास भरलेल्या महाराष्ट्र प्रांतिक; 

' परिषदेचे ते जरी स्वागताध्यक्ष होते, किंवा जवाहरलाल नेहरूंच्या स्वातंत्य- 

_ संघाच्या पुणेशाखेचे ते जरी अध्यक्ष होते, तरी या कामांचे स्वरूप बैठेंच. 
' होते, सन १९२९ सालीं बेळगांव येथे भरलेल्या महाराष्ट्र साहित्य संमे- 

: लनांच्या अध्यक्षपदाचा त्यांना मिळालेला वाढ्य़यीन मान मात्र जसा 
अद्वितीय होता, तसाच तो इहलोकींच्या त्यांच्या सर्व सन्मानांत दुर्दैवाने 
शेवटचा ठरला. - ठ 
शिवरामपंत परांजपे पट्टीचे संस्कृत पाडेत होते, तसेच ते मराठी! 

भाषेचे जाज्वल्य अभिमानी होते. तर्कभाषा; भामिनीविलास, प्रसन्न 

' राधव, प्रतिमा, अशा संस्कृत काव्यनाटकांच्या सटीप आवृत्त्या काढण्या” 
'पळीकडे जरी संस्कृत वाळ्यया'ची सेवा त्यांच्या हातून घडली नाहीं, तरी, 

__ त्यांच्या मराठी लेखांना संस्कृत भाषेचंच अधिष्ठान लाभळें आहे. आपल्या 
_ सडेतोड व निर्भीड लेखांतून मराठी भाषेला वक्रोक्तिप्रचुंर अथवा' 
_ उपरोधात्मक अद्या नवीन शेलीचा त्यांनीं जो लाभ घडविला, तो 'तर 
भी त्यांच्या संस्कृत भांघच्या व वाड्ययांच्या चिरपरिचयाचा व गाढ अम्या- 
_ साचाच परिपाक होय. तर्कमीमांसावेदांतादि शास्त्रांतील युक्तिवादाचा" 
अवलंब करीत असतांना, त्यांनीं ललितवाड्य़याकडे दुलेक्ष केलें नाहीं. कालि- 
._ दासाच्या मेघदूत, क नो शाकुंतलादि काव्यनारकांवर किंवा भासाच्या 
__ नेवसंशोधित नाटकचक्रावर त्यांनीं लिहिळेळे छेख, त्यांच्या मार्मिक बुद्धीचे 
', व यीन निदर्शक आहेत. शेवटी शेवटी त्यांनीं ' रनाकर? मासिकांत 
 डिहृढळ । प्रणविनीचा मनोभंग? वा. चित्रावरील रसिकावलोकन ज्यांनीं 


११६... कै) 


कि... .. ७८ 
दट *-२- 


१०५ 


ग असेल, त्यांना तर त्यांच्या कल्पकतेची व सूक्ष्म बुद्धीची खरी साक्षर 
बांचून राहणार नाहीं. मध्यंतरींच्या रूपांतराच्या प्रथेस अनुसरून; त्यांनी 


शेक्‍्स्‌पीअरच्या ।1०८०७॥चे “मानाजीराव, शिलरच्या १०००९५च “भीम- 


राव; व अँडीसनच्या €5०्चे 'रामदेवराव,' अशीं रूपांतरित नाटके लिहिलीं. 
आगरकरांच्या 'विकारविलसिताने? वं प्रो. वा. ब. केळकरांच्या 'वाटिके'नेंच' 
बहुधा ख्पांतराची ही स्फूति त्यांना मिळाली असली, तरी “ मानाजीराव ! है 
रूपांतर उत्तम उतरले असून, परकीय कृति आपल्या संस्कृतीशी कशी 
मिळवून घ्यावी, याचा तो एक नमुना आहे. “ काळांगतील लेखांनी र्क 
अनेक समभांतील व्याख्यानांनीं, मराठींतील उत्तम लेखक व वक्ते अशी त्यांची 
ख्याति यापूर्वी झाली होतीच. पण संगीत कादंबरी नाटक, पहिला पांडव, , 
मिराबाई, महाराष्ट्रलक्ष्मी, जयसिंग व पद्मिनी या नाटकांनी, व विंध्याचल, . 
गोबिंदाची गोष्ट या प्रदी्ध कथांनी, मरांठी ललितवाड्य़याशींदी त्यांनीं, 
आपले नाते जोडळें आहे. र 

: काळ ? बंद पडल्यावर, परांजपे आपले लेख, त्याच सालीं निघा-; 

५ चित्रमय जगत्‌ मधून प्रसिद्ध करीत, व १९१०6१७ २र ला बारा. 
वषोत त्यांनीं या मासिकांत जे ज॑ लिहिले, त्यांतून निवडूनच'त्यांच्या' साहित्य- 
संग्रह्माचे दोन भाग कल्पिण्यांत आले आहेत. “चित्रमय जगतू'च जहाल, 


घोरण व वाळ्येतिहयासात्मक दृष्टि, परांजप्यांच्या राष्ट्रीय व वाड्ययात्मक. 


रष्टीकोनाशीं जुळणारीच होती. म्हणूनच हाताशी स्वतःच पत्र पया या 
(शी 


जशी. त्यांना स्फुटता देता 
तिहासावर राष्ट्रीय दृष्टीने; 


मासिकाच्या द्वारां आपल्या सुप्त मनोढत्तीला 
आली, तसाच मराख्यांच्या लढायांच्या खऱ्या ड्‌ 
त्यांस नवीन प्रकाश पाडतां आला. 


खरें पाहिळे असतां, देद्यामिमानाचे व भाषाभिमानाचें बाळकडू 


परांजप्यांना त्यांच्या पूर्वीच्या पिढीपासूनच मिळालें. सन १८७४-१९० तयी १ 
च. शास्त्री) 


काळ मराठी गंद्याच्या उत्कर्षांचाच होता. १९८०४ त्त 
मराठीच्या नवीन युगास* 


मोपळूणकरांनी रूणकरांनीं आपली 'निबंधमाला' सुरू करून; १ माट आमच्या देशाची 
रेंभ केला होता. शास्त्रीबोवांनीं या आपल्या "____ आमंच्या देशा की परश क 
सांम्रतची स्थिति, मराठी मांघेची स्थिति; डॉ. जॉनसन) डोकहितवात ह 


१०६, 


-मोरोपंताची कविता इत्यादि विषयांवर जे ओजस्वी व तेजस्वी लेख लिहिले, 
त्यांनीं नवशिक्षित तरुणांत मोठीच जाति केली. मालेतून राजकीय, सामा- 
'जिक, धार्मिक, काव्यविषयक व नवलकथात्मक अश्या अनेक अंगांनीं मराठी 
"वाड्य़य समृद्ध होत होते. याशिवाय केसरी, सुधारक व करमणूक या तत्का- 
“लीन साप्ताहिकांनींही राजकीय व सामाजिक क्षेत्रांत चिरस्मरणीय कामगिरी 
'करण्यास प्रारंभ केला होता. केसरीची भारदस्त भाषा, सुधारकाची प्रसंगा- 
-न्ुर्प ओघवती सडेतोड भाषा, व करमणुकीची साधी, सोपी, गोड लालित्य- 
"यूण भाषा, यांनीं तत्काठीन तरुण मनावर इष्ट तो प्रगतिपर परिणाम 
घडवून आणला. 
शिवरामपंत परांजप्यांची भाषा जशी तत्पूर्वीच्या लेखकांच्या भाषा- 
दौलीची कणी आहे, तशीच ती त्यांच्यामागून येणाऱ्या लेखकांना मोठीच 
उपकारक झाली आहे. शास्त्रीबोबांच्या जोरकस, व प्रतिपक्षाच्या ठोशास 
ठोसा, या प्रकारच्या भांषेचा स्वीकार परांजप्यांनीं केला. शास्त्रीबोवांच्या 
-खोंचदार विनोदाऐवजीं उपरोधाची योजना करून परांजप्यांनीं आपले 
लेख चुरचुरीत केळे. लो. टिळकांच्या मर्मभेदक व जहाळ लेखणीचा 
- “बास शिवरामपंतांच्या लेखास लागणे अपरिहार्यच होते. एकाच 
'कार्यक्षेत्रांत वावरणाऱ्या या दोघां वाग्भटांचा, परस्परावर प्रत्यक्षापरत्यक्ष 
- परिणाम होणे तर अगदीं साहजिक होते. आगरकरांचे कार्यक्षेत्र मात्र 
“परांजप्यांहून वेगळें असून, आगरकरांची सामाजिक सुधारणेची कळकळही 
“कदाचित्‌ परांजप्यांत दिसणार नाहीं. तथापि आपले विचार सणसणीत 
बेडरबृत्तीने मांडण्याची हातोटी, त्यांनीं आगरकरांपासून उचलली असावी. 
मक्तीच्या किंवा अन्धभ्रद्धेच्या भावनाप्रधान अतएव आळणी मामल्याचा 
'त्यांना तिटकारा असून, आगरकरांप्रमार्णेच त्यांची सर्व भिस्त तर्कवेदांतादि 
'बुद्धिप्रधान शास्त्रांवरच होती. हरिभाऊ आपट्यांकडूनहि त्यांना अगदी 
कांहीं मिळालें नसेळच असे म्हणवत नाहीं. तो तो प्रसंग अथवा ती ती 
'च्यक्ति, वाचकांपुढे शब्दचित्रद्वारां उभी करण्याची कला, परांजप्यांनीं त्यांच्या- 
“पासून घेतली असावी. रा ! 
।___ परांजप्यांच्या टीचा खरा विलांस सरकारजमा झालेल्या 
'च्यांच्या * काळ'पत्रांतील लेखांत पहावयास मिळत असावा, असा थोडाबहुत 


/ 


| 
वी 

कते % 

७2७ 

८ 

न 


१०७ 


स्तक, अलीकडे बंधमुक्त झालेल्या त्यांच्या कांहीं निवडक निबेधांवरून होण्या- 
-सारखा आहे. हे सुमारे चोवीस लेख, १९०४-१९०८ या पांच सालांतील 
'राजकीय घडामोडींच्या व वातावरणाच्या पारश्वभूमीवर रंगविठे असून, आज 
जरी त्यांचे स्वरूप प्रासंगिक दिसळे, तरी तत्कालीं ते सरकारला विशेषच 
-अप्रिय झाले होते. वंगभंगामुळें बंगालचे लोक त्वेषाला चढून, स्वदेशी 
चळवळ, बहिष्कार व राष्ट्रीय शिक्षण, या त्रयीचा मंत्र जपूं लागले होते, व 
राष्ट्रीय सभेच्या वीस वर्षांच्या मिक्षांदेहीच्या मा्गीपेक्षां या स्वदेशी 
चळवळीच्या स्वावळंबनामध्ये दिंदुस्थानांतल्या लोकांना अधिक जोम वाटू 
'हागला होता. यांतच १९०६ सालीं कलकत्त्यास . भरलेल्या कॉंग्रेसच्या 
“व्यासपीठावरून, दादाभाई नौरोजींनीं केलेल्या स्वराज्यघोषणेची भर पडून, 
रोकांमध्ये विलक्षण चेतना उत्पन्न झाली, व जनता आणि सरकार यांचे 
चांगलेच जुंपणार अशीं स्पष्ट चिन्हे. दिसू लागलीं. सरकारवर बहिष्कार 
घालण्याचे तत्त्व स्वीकारण्यावर तत्कालीन कॉंग्रेसच्या पुढार्‍यांत पुष्कळ भवती 
'न भवती होऊन, तिचा होवट १९०७ सालच्या सुरतेच्या बखेड्यांत झाला, 
व तेव्हांपासून मवाळ व जहाळ असे दोन विरोधी पक्ष हिंदुस्थानच्या राजकीय 
'कार्यक्षेत्रांत उधडपर्गे कार्य करतांना दिस. लागले. सनदशीर मागोने 
जाणाऱ्या मवाळ पक्षाचे नेतृत्व, सर फेरोजशहा मेथा व ना. गोखले यांच्या- 
केडे असून सरकारचा त्यांना पाठिंबा आहे अशा समजुतीने ते जसे 
जनतेला अप्रिय झाळे होते; तसेच स्वदेशी व बहिष्कार या ततचा. 
_ लैखनभाषणांतून प्रसार करणाऱ्या जहाल पक्षाचे नेतृत्व लो. .टिळकांकडे 
“जाऊन जनतेचो त्यांना पूर्ण सहानुभूति आहे; या जाणिवेने सरकारही त्यांच्यावर 1 
रुष्ट झालें होते. अश्या या आणीबाणीच्या काळांत देशाभिमान, स्वातत्छी 
स्वदेशी ब शिवाजी उत्सव, या राष्ट्रीय गोष्टींच्या विचारोच्चारांना सरकारने १.१ 
कायद्यानेच बंदी करणें साहजिक होते, व तींच “केसरी! व" काळ'"या। ४८॥ 
पांचे संपादक अनुक्रमे लो. टिळक व परांजपे यांनीं आपल्या न्य शश, 
लेलांच्या ने द्वारा मोडल्याबद्दल, राजद्रोहाच्या गुन्याखाठीं १००८ णकत. * 
त्यांना सश्रम कारावासाची प्रदी्ध शिक्षा भोगावी लागली. या शिक्षा' -. 
. शरम झालेले हे राजकीय वातावरण एकदम थंड होऊन; महाराष्द्राम" र 
सनेत्र नेराद्य व अंधकार पसरल्याचा भास झाला. न | 


२्व्ट 


उपरिनिर्दिष्ट ' काळांतील निवडक निबंधांचे विषयं स्वातंत्र्य, देशा 

: भिंमान, जहाल मवाळांचे ळढे व राज्यकर्त्यांबद्दलची असंतोषदत्ति, असेच 
एकंदरीने सांगतां येतील. त्यांची मांडणी करतांना परांजप्यांनीं कोठें अगदी 

स्पष्ट व सडेतोड विचारसरणी जंशी योजली आहे, .तसैच कोणा एकाद्या 
ऐतिहासिक पुरुषाचे विचार अगर भाषण, कोठल्यातरी दोन कल्पित 
अगरं प्रसिद्धाप्रसिद्ध .व्यक्तींची मुलाखत, एकाद्याला पडलेले स्वभ, अद्या 
कल्पित प्रसंगांची योजना करून अपरोक्षपणाने अगर प्रच्छन्नपणे त्यांनी 
आपले देशाभिमानी विचार वाचकांपुढे मांडळे आहेत. स्वकालीन परिस्थिति 
अगर प्रसंग, परांजपे नेहमीं गतेतिहासांतील तत्सदृददा परिस्थितीच्या अगर 
प्रसंगाच्या तुलनेने चित्रित करीत असल्यामुळे, वाचकावर इतिहासाच्या 
'सुनरादृत्तीचा विलक्षण परिणाम घडवून, मागील घोरणावरून पुढील धोरणाची 
त्यांस स्पष्ट सूचनाही देतां येते. आपल्या मना*ची स्वातंत्र्याची तहान 

ब स्वजनांची पारतंत्र्याबद्दलची उदासीनता, त्यांनीं रामदासांच्या अद्याच 
तळमळीच्या व तत्कालीन समाजाच्या गुलामगिरीच्या तुलनेने स्पष्ट केली. 
असून, ' जनीं भक्ति नाहीं ' इत्यादि छोकद्वारां रामदासांनी जत्षी स्वराज्या- 
साठीं प्रार्थना केली, तशी आपणही सांप्रत केली पाहिंजे असे स्पष्ट सुचविर्ळे 
आहे. “ शिवाजीची एक रात्र हा प्रसंगही असाच कल्पित, सुंदर व 
काव्यमय असून, त्यांत स्वातंत्र्याची तळमळ लागलळेळा बालशिवाजी, रात्री 

. शुप्तपर्णे जमून खलबत करणाऱ्या तार्‍्यांशीं संभाषण करीत आहे, अशी 
कल्पना केळी आहे. तारे रात्रींच उगवतात, यावरून आपल्याप्रमाणेच 
'क्कोणा परकीय राजाच्या भयाने त्यांना आपला स्वतंत्रतेचा कट करण्यासाठी 

असे रात्री गुप्तपणे जमावे लागत असावे, अश्या संबंधातिशयोक्तीने 

' तारे ब पारतंत्र्यांत सांपडळेळे बलाढ्य हिंदु लोक, यांचे साम्य त्यांनीं फारच 

_ खुबीने सूचित केळे आहे. परांजप्यांनीं हा लेख नार्यपद्धति, विनोद, 
/__ उदात्त कल्पना व उत्कट भावना, यांच्या मनोहर मिश्रणाने जितका बोधप्रद 
तितकाच काव्यमय केला आहे. तसेच आपल्या आईच्या जीवितासार्ठी 
घर्मीतर करण्यास तयार झालेल्या एका तरुणाशीं, स्वराज्योन्मुख बांलर 
| यान कल्पिळेळें संभाषण व त्यांत महाराजांनीं त्या तरुणास “ हिंदभ़ 
__ दीच दोघांची आई ” हें पटविलेळें व्यापक तत्त्व, परांजप्यांनीं अद्या काढी. 


रभ व. ॥*//१॥ 
अ. हि * .. 


> 


क कि »-. "ह. 3. त्याकळी १३... ऑओ 
१)” क 
१ | ४४१८५८ डू 


१०९ 


ज़िवंतपणानं मांडळे. आहे कीं, असा प्रसंस घडूनही इतिहासांत द्यावयाचा; 
चुकून राहिला, पण परांजपेच तो आपणास आज. नव्याने. सांगत आहेत, 
अशी वाचकांची सत्यप्रतीतीचीं समजूत व्हावी. . आपल्या स्वतःच्या सनां-्‌ 
'तील स्वातंत्र्याची व देशयाभिमानाची उत्कट तळमळ, स्वतःच, प्रत्यक्ष 
'बोळून दाखविण्यापेक्षा, शिवाजीसारख्या सर्वादरणीय राष्ट्पुरुषाच्या तोंडून' 
'तीच अप्रत्यक्षपणे वदवून परिणामकारक करण्यासाठीं, त्यांनीं. ऐतिहासिक: 
ब्याक्ते व प्रसंगप्रामाण्याचा उत्तम उपयोग करून घेतला आहे. हिंदुस्थानां- 


_ तील लोकांची स्वराज्य आणि स्वतंत्रता यांच्यासंबंधानं असलेली उदासीनता 


उघड करण्यासाठीं, परांजप्यांनीं अशाच प्रकारच्या साधनांचा अवलंब 
केळा आहे. राजकीय क्रांतीच्या वेळीं प्रत्येक देशांत दिसणारी परिस्थिति; 
इंग्रज राजवर्टात हिंदुस्थानांतदी वरवर दिसत असली तरी, तिचे आभासमयः 
च फसंबे स्वरूप कळून आल्यावर, प्रथम वाटलेल्या क्रांतीच्या आशेचे 
स्कदम निराशेत कसे रूपांतर होतें, हा आपला वैरस्यकारक अनुभवच त्यांनीं 
देशी व परदेशी अदृश्य क्रांतिकारकांच्या तोंडून सांगितला आहे. यावरून/ 
हिंदुस्थानला स्वराज्य व स्वातंत्र्याचे मार्ग दाखविण्यास सद्यःकालीनांचेचच काय; . 
पण भूतकालीन क्रांतिकारकांचे आत्मे कसे तळमळत आहेत, हेंच: 
परांजप्यांनीं ध्वनित केळे असून, आपल्या राजकीय आकांक्षांच्या मार्गे, 
अतींद्रिय शक्तीचं पाठबळ आहे, असें म्हणण्याचाही रोख त्यांत स्पष्ट दिसतो. 
देशाभिमान जाणत करणें हा “ काळ ” पत्राचा बाणा होता, वः 
'परांजप्यांनीं फ्रान्स व॒आयलेड देद्यांतील नेपोलिअन, मॅश्चिनी इत्यादि 
शभक्तांच्या गोष्टी मधून मधून देऊन, तो फुलविण्याचा क्रम सतत चालू. 
ठेवला होता. अश्या विविध गोष्टी हें जसे त्यांच्या पत्राचे एक वैशिष्टय़ 
होते, तसच राज्यकत्यीच्या नीतीचे खरे स्वरूप उघर्ड करतांना. किंवा: 
सवाळ पक्षाच्या कारवाया चवाठ्यावर आणतांना, उपरोधाचा त्यांनीं उगार-, 
छेळा आसूडही ' काळा'चे एकमेव शास्त्र. होऊन बसलें होतें. साहेब लोक है 
हिंदुस्थानांत तुमच्या फायद्यासाठी आलेले नाहींत, अस स्पष्ट शब्दात काढलेले. 

उद्गार अपुरे वाटूनच कीं काय, परांजप्यांनीं त्यांना * साधूची लक्षणे ' अशा कांहीं, 
पेदार दुटप्पी शब्दांनी लावून आहेत कीं, इंग्रजांच्या मानभावी. 

. जे स्वार्थसाधु वर्तनाचा इतिहास इत्थंभूत वाचकांपुढे खडा उभा राहून. 


११० 


त्यांच्याबद्दल अप्रीति उत्पन्न व्हावी. कायदेशीर चळवळ हा हि 
गेल्या वीस वर्षोतीळ मार्ग आहे, त्या मागीपासून लो. टिळक भटकलेठे 
आहेत, सबब त्यांच्या हातांत काँग्रेसची सूर्त्रे देणं बरोबर होणार नाहीं अत 
म्हणणाऱ्या मवाळांना, ' इंग्लिशांनीं हिंदुस्थान घेतलें हा बेकायदेशीरपणा ! 
यांत काय बेकायंदेशीरपणा झाला £ सुराजउद्दवल्याचें राज्य उमीचदाच्या 
मदतीने क्ाइव्हसाहेबांनीं घेते, यांत काय बेकायंदेशीरपणा झाला १ 

संतति. नाहीं आणि दत्तक घेण्याची परवानगी नाहीं, अद्या स्थितींत इंग्लि 
झांनीं कांहीं दह्या पांच राज्ये खालसा केलीं म्हणून त्यांत काय बेकायदेशीरपणा 


झाला £' अशी विचारलेली उपरोधिक प्रश्नमालिका, त्यांच्याप्रमाणंच त्यांना . 


पाठीशीं घालणाऱ्या .राजकत्यीना खात्रीने बोचक झाली असेल. विष्णु- 
शास्त्री चिपळुणकरांनीं जसें तत्कालीन नव शिष्षितांवर व मिरानरऱ्यावर 
आपल्या चावऱ्या विनोदाचे शास्त्र चालवून त्यांना नामोहरम केळे, तढतच 
शिवरामपंत, परांजप्यांनीं मवाळांवर व सरकारवर आपल्या व्याजोक्तीचें तीक्ष्ण ' 
शस्त्र परजून त्यांना नुसत रक्तवंत्राळ करून सोडलें. हिंदुस्थानांत असंतोष 
उत्पन्न झाला आहे, या सबबीवर इंग्रजांनीं हद्दपारी, मुस्कटदाबी असे कित्येक 
जुलमी उपाय सुरूं केले होते, व त्यांच्या या धोरणास आपला पाठिंबा 
देऊन राजनिष्ठा व्यक्त करण्यासाठीं कित्येक नेटिव्ह महाराजांनीं आपल्या 
संस्थानांतही तसेच उपाय योजून, शिवाजी उत्सवासारख्या राष्टीय उत्सवांत 
भाग घेणाऱ्यांना हद्दपारीची सिक्षा दिळी होती. यावर लिहितांना 


परांजप्यांनी एकसमयावच्छेदारने इंग्रजांची री ओढणाऱ्या या नेटिव्ह 


महाराजांच्या वर्तनावर, एका गुप्त कटाच्या हेत्वाभासाचा आरोप करून 
त्याच्या खरेखोटेपणावर रचलेल्या दुधारी युक्तिवादाने, या सवे महाराजांची 
दोनीकडूनही मोठी केविलवाणी स्थिति केली आहे. परांजये म्हणतात की? 
इंग्रजांचेंच जुलमी धोरण आपल्या संस्थानांत घोषित करण्यासाठीं या 
महाराजांचे जाहिरनामे ज्या अर्थी अगदीं एकदमच बाहेर पडले आहित;, त्या 
अर्थी या सर्वोचा, वरकरणीं इंग्रजांना राजनिष्ठा दाखवून आंतून ऐन 

दंगा देण्याचा गुप्त कट्च असला पाहिज. कारण स्वदेशाबद्दळ अप्री 
आणि इंग्लिश लोकाबद्दह अतिशय आस्था, अशा निसगविरुद्ध गोष्टीं जेव्ह 
आपल्या इष्टोत्पत्तीस येतात, तेव्हां त्यांत कांहींतरी हेत असला पाहिजे. माई. 


१११ 


. सशा ऐन वेळीं न मिळणाऱ्या मदतीबद्दल भरंवसा उत्पन्न करून ठेवून वेळ 
येतांक्षणीं तोंडघशी पाडण्याचा हा कट करण्यांत, या सर्व राजांनीं हिंदुस्थानच्या- 
वतीने महत्वाची राजकीय कामगिरी बजावली आहे. आतां परांजप्यांच्या 


-या म्हणण्याप्रमाणे या गुप्त कटाच्या . खरेपणाची टोपी संस्थानिकांनी . 
आपल्या डोकीवर घाळून घेतल्यास ते एकीकडून राजद्रोही, तर त्याच्या 


झोपणाची टोपी स्वीकारल्यास दुसरीकड्टून ते देशद्रोही ठरतात! 
असा दुहेरी पेंच उत्पन्न करून प्रतिपक्ष्याला इकडे तिकडे हाळूं न देतां 
. सोला हास्यास्पद बनविणे, हा परांजप्यांच्या शैर्लांचा आणखी एक महनीय 
र विरोष होय. बंडाच्या आरोपाखाली हाळा लजपतरायांना हद्दपार करणार्‍या: 
त्यांनी “रकारपुढेदेखील : ब्राप दाखीव नाहींतर श्राद्ध कर' असाच पेचप्रसंग 
नी उत्पन्न करून ठेवला आहे. पंजाबांत बंड तरी होऊं द्या, नाहींतर 
शल लजपतरायांना तरी सोडन द्या, यांपैकीं कोणतीतरी एक गोष्ट 
उरकारने स्वीकारावी, जर खरोखर कोणी बंडवाले असते तर त्यांनीं लाला 
पतरायांना कैद करूं दिळे नसते. . म्हणून परांजप्यांचा स्पष्ट निष्कषे 
. देण्याशेर पंजाबांत बंड झाळेंच नव्हते. तेव्हां लाला लजपतरायांना क 
_ ब. वाय आतां सरकारला दुसरें गत्यंतरच राहिलें नाहीं. आपलें. मत 
“शकपणे मांडतांना प्रतिपक्ष्याचे दांत त्याच्याच धश्यांत घाढून त्याला 
भर करण्याची ही परांजप्यांची पद्धति, वृत्तपत्रव्यवसायांत इतरांना 
ष्र कचितच साधली असेल ! | 
७. ' काळांतील निबंधांत याशिवाय हिंदुस्थानांतीह शेभर वषीच्या 
ण राजवटीवर केलेलें जुनाट बुंधे उघडे पडलेल्या दृक्षाचें रूपक, क्विं 
दि दिसिठे टिळकावर पर्वताने साधलेली अन्योक्ति, असे थोडे आडपडद्याचे प्रकार 
युद्ध च्या तरी एकंदरीने त्यांचे स्वरूप ज्वालाग्राही अस्त्नांनीं ग 
भेक्ट पा योध्यांचेच आहे. टिळकांच्या खटल्यानंतर ल. मात्र त 
स्पष्ट काहून सरकारनें कायद्याची बंधन अधिक घट्ट केल्यामुळे, उ शा 
शते. लिहून शिक्षेची आपत्ति ओढवून बेणे, मोठें धोक्याचे झा 


ह 


ह... ७५७. ३.॥॥-- ५-8 


११ 


५२ 


ऱ्असं आढळन. आलें. त्यांच्या एकाद्या लेखावर दिलेल्या मथळ्यावरून 


त्या लेखाचे स्वरूप वेदांतविषयक, वाड्ययविषयक, अगर. पौराणिक 
'दिसार्वे, पण वाचनांतीं सूक्ष्म दृष्टीच्या वाचकाला त्यांतील सरकारवरील 


अथवा विरोधी पक्षावरील रोख अचूक लक्षांत:यावा, असें परांजप्यांच्या या 


वक्रोक्तींचं स्वरूप मोठें छद्मी असे;. व त्यामुळे, फारशी आपत्ति ओढवून 
-न् घेतां, आपल्या विरोधकावर तोंडसुख घेतल्याचा आनंद त्यांना अलिप्ततेने 
अनुभवावयास मिळे. “मनाची मीमांसा ' करण्याच्या प्रसंगाने त्यांनीं मवाळ 
व सरकार यांवर असाच चोरट्या पावलाचा हल्ला चढविला आहे. सत्य- 
-युगांतील लोक उघड्या मनाचे होते, तर कलियुगांतळे आंतल्या गांठीचे 
आहेत, ही प्रतिपाच गोष्ट, सत्ययुगांत मन हे इंद्रिय, इतर पंचेद्रियांप्रमाणे 
वर दिसणार होतं, कलियुगांत मात्र त झांकळे गेळे, अद्या कल्पकतेने व 
-चमत्कृतीर्ने सुचविली आहे. कल्ियुगांत मन झांकळे गेल्यामुळें, पापे व 
दुटप्पीपणा वाढला आहे, सत्ययुगांतील सच्चेपणामुळे, " नरकांत दडी मारून 
बसलेल्या दुर्योधन, जरासंध, कंस इत्यादि दुष्ट राजांच्या आत्म्यांनीं 
कल्ियुगांत पुनजन्म घेतला आहे, अशी मवाळांवरील व राज्यकर्त्यावरील 
टीका त्यांनीं सत्ययुग व कलियुग यांच्या विरोधदर्वनाने मांडली आहि 


-रा. परांजप्यांनीं, येथे राज्यकत्योच्या दुटप्पीपणाच्या नीतीवर किंवा “ मनस्येकँ | 


वचस्येक ? या पद्धतीवर पयायाने कोरडे तर ओढले आहेतच, पणे 


: “ मन॑ झांकल्यानं राज्यकत्योना चांगलेच फावळें आहे, व जर का 
_ मने अजमावण्याचें यंत्र निघाळें तर त्यांच्या मनोगता'चे चांगळेंच बेंड 


फुटेळ म्हणून अशा यंत्राला पेटंट कधींच मिळणार नाहीं ” असे राज्य” 
कर्त्याच्या अनुदार वृत्तीचे निदर्शनही त्यांनीं फारच खोंचदार केळे आहे 
'वक्तीक्तीचा उद्देश कोणाला तरी बोंचण्याचा असतो, व परांजप्यांनीं ये 
मॉटेग्यु चेल्स्मफोडे स्कीमचा उल्लेख करून इंग्रज सरकारच्या हिंदुस्थान" 
विषयक धोरणाला मुद्दाम कोपरखळी दिळी आहे. परांजप्यांच्या वक्रोक्तींत 
' आम्यता तर नाहींच, उलट सद्भिरुचषि. कल्पकता. विद्दत्ता व विनोद 


._ इत्यादि सद्धावनांनीं त्यांच्या या नूतन पद्धतीची बैठक सजविली असल्या 
- मुळे, रा. माडखोलकर % म्हणतात तसा तिला मुळे, रा. माडखोलकर म्हणतात तसा तिला कुत्सिततेचा वासही येव 
४ , ॥णेणाणापप ट्या 
/__ % वाढ्य़यविलास, 


| 
| 


। 
१ 


ह भ ” १९ “क 
__ नाहीं. मवाळांवर.किंवा सरकारवर केलेली त्यांची वक्रोक्तिपूर्ण टीका, देश- ग 
भक्तीच्या सोरभानच दरवळलेली दिसेल. . . 01॥.. 
___  भासाची भवितव्यतां ? हा लेखही असाच अन्योक्तिमय किंवा 
अप्रस्तुतप्रशासात्मक आहे. भासाचीं नाटकें जाळण्यांत आलीं, त्यावेळच्या 
त्याच्या मनःस्थितिवर्णनाच्या मिषाने परांजप्यांनीं स्वतःचे लेख सरकारने *; 
. अस्त केल्यावेळच्या आपल्या मनःस्थितीचें चित्रच प्रस्तुत लेखांत काढलें. वी 
आहे. भासाचीं नाटकें जाळलीं, तर परांजप्यांचे लेख सरकारजमा झाले. 
र भासाचे ग्रन्थ जाळण्यासारखे अमानुष कृत्य मनुष्याकडून होणार नाहीं, या 
__ त्तयांच्या म्हणण्यांत, पर्यायाने आपलेही लेख जप्त करणारे, -* मठऱ्य ग्या 
पदवीला पात्र नाहींत, असेंच दर्शविण्याचा त्यांचा आशय आहे.' भासाचीं | 
__ माटकें त्याच्या डोळ्यांदेखत जाळलीं, तेव्हां त्याच्या मनास. जसे वाटलें 
__ असेल तसंच आपणासही आज वाटते भासाची कोणाला दया आली 
___ नाहीं, तशी आपले लेख जप्त झाल्यावेळीं आपणाबद्दलही कोणाला सहा” 
सुभूति वाटली नाहीं, भासाचा देह जिवंतपणी व आत्मा मरणोत्तर जसा 
झुरत असेळ तसाच आपला देह आज, व आत्मा मरणोत्तर झुरत राहील. 
आपल्या काव्यांचा व कीर्तीचा कांहीं देखील अवरेष पाठीमागे न राहिल्यामुळे, . 
__ भासाचे मन जसें तळमळत असेल, तरस आपले आवडते लेख सरकारजमा 
| झाल्याने आपले मनही तळमळत आहे. भास असा वाड्ययदृष्ट्या निपुत्रिक | | 
नाही, तसे, आपणही नाहीं. अभ्िदिव्याच्या विचित्र कल्पनेने जसें मासाचें १ 
र स्वमबासबदत्तः चांगळें ठरळें असेल, तर्सेच वाळाय जत करण्याच्या सरकार 
_ विचित्र कल्पनेने आपलेही लेण चिरंतनस्वर्पाचे ठरतील. नायके दग्ध 
झाल्यामुळें, भास जसा दुदैवाने कवींच्या प्रमावळींतून नाहींसा झाला; तर्तेच (१ 
क आज झाळें आहे. पण भासांच्या आत्म्याने जसें ळर. 
/ १ दण ताग ध्य दा भे तसे आपलेही 
जपत चीं नाटकें जशीं पुन य तत 
चण झालेले लेख कालांतराने बंधमुक्त होतील. भासाच्या मनःस्थितीच्या अहे, 
__ ऐणेार्ने परांजप्यांनीं हें आपल्या मनःस्थितींचे प्रस्तुत १९ ऱ् १ 
स्ुतप्रशंसा '“उुतप्रशंसा हाही एक वक्रोक्तीचाच प्रकार आहि. 0९७४७ >) 
' म्हणतां आळे नसते, तं भासाच्या निमित्ताने म्हणून याजी शॉ. 
१) न्ट ! ५५११७५ 


।/ि 
र 


श्श्ड 


परांजप्यांनीं येथे साधली आहे. .यांतील प्रत्यक शद्ध, अंतःकरणाला पीळ पडून 


. लिहिलेला असून, शेवटीं जो आशावाद त्यांनीं व्यक्त केला आहे, तो त्यांच्या' 


हयातींत नाहीं, तरी त्यांच्या मृत्यूनंतर तरी अंशतः खरा ठंरून त्यांच्या जत 
वाड्ययाचा एक दद्यांश भाग आज खुला झाला आहे. याप्रमाणेच “ एका: 
जुन्या पुराणांतरींच्या नवीन सांपडलेल्या गोष्टीत पझ्यूंना मनुष्यासारखे वाग- 
ण्याची इच्छा झाली असतां, कोणते फेरफार घडून आले याचें बाह्यतः 
वर्णन देतांना, मवाळांना पद्युकोटीला नेऊन त्यांची फटूफजिती उडविण्याचा 
आपला अंतस्थ हेतु जसा त्यांनीं आपल्या व्याजोक्तीनं सुचविला आहे, तसाच 
“मदनदहनांत'ही या पौराणिक प्रसंगाचेंचच वणन केलें आहे असे बाह्यतः 
भासवून, लो. टिळकांच्या शिक्षेनंतर हिंदुस्थानांत उडालेल्या हाह्यकारवणनाचा; 
आपला खरा हेतु, त्यांनीं या पौराणिक रूपकानें ध्वनित केला आहे 
परांजप्यांचे 'काळांती!ल व 'साहित्यसंग्रहांती'ल हे सवे लेख वाचले 
-असतां, संस्कृत साहित्यश्यास्त्रांतील अन्योक्ति, व्याजोक्ति, वक्रोक्ति, रूपक 
संबंधातिशयोक्ति व अप्रस्तुतप्रशसा अश्या थोड्याफार गूढा थप्रतीतिमूलक 
अलंकारांवर आधारलेली नवीन भाषासरणी मराठींत आणून, त्यांनीं आपले 
व्यक्तित्व सिद्ध केल्याचे दिसन येईल. दुंडीबाणभट्टादि संस्कृत गद्यप्रभूच्या 
अनुकरणाने मदनदहनासारख्या प्रसंगाचे, किंवा ' शिवाजीच्या एका रात्रींतील 
ताऱ्यांसारख्या सृष्ट पदाथांचे वणेन करतांना, एकच गोष्ट चढत्या किंवा 
उतरत्या उपमाउस्प्रेक्षादिकांनीं खुलविण्याची कला त्यांनीं आत्मसात 
केली होती, व त्यामुळें त्यांच्या भाषेला काव्यात्मकतेबरोबरच भव्यता प्राप्त 
झाली आहे. “ दिवाजीची एक रात्र, ' * चंद्राचा सोनेरी राजवाडा, ' किंवा 
: विष्णूचा प्रबोधकाल असे काव्यमय काल्पनिक प्रसंग निमाण करून, वाच- 
कांच्या भावना उद्दीपित करण्यांत परांजप्यांनीं कमालीचे यर संपादून केल 
आहे, रजाचा गज करणारी प्रतिभा, जशी त्यांच्या मदनागमवणनांत [किवा 


' विष्णूच्या प्रबोधकालच्या 'सृष्टिवणनांत चमकलेली दिसते, तसा त्यांच्यां 


वाणीचा अनिब्रेध ओघ व तो आवरण्याची शक्ति, नरहरीपासून १८५८ 
सालच्या नानासाहेबापर्यंतच्या सव क्रांतिकारकांच्या वणनप्रसंगीं, दृष्टोत्पत्तीस 
येते, व त्यांच्या शाब्दप्रभुत्वाची साक्ष वाचकाला पटून तो क्षणभर दिड्मूढ 
झाल्याशिवाय रहात नाहीं. सनातनवैदिकसंस्कृति, भाष्रा, व स्वदेश 


११५ 


यांबद्दल टिळकांइतका'च त्यांचा जाज्वल्य अभिमान, धर्मप्रसाराच्या पद्धतींचा 
बोदध धर्मातील एक नमुना, “ माळकमसाहेबराचीं कारस्थाने, ? “शब्दांच्या 
वाढीचा इतिहास, ' पूर्वजन्म व पुनजेन्म' व ' महाराष्ट्रभाषेंतील वेदांत-' 
ग्रेथ ,,अशा लेखांतून नुसता ओसंडतांना दिसतो. 


शिवरामपंतांची शैली संस्कृतप्रचुर्च म्हटली पाहिजे. ' तुफानी व 
तोफखानी परिषद्‌ , घरभेदीं चिन्हे, अशीं गडकर्‍यांप्रमाणेच नामांच्या मागे 
समर्पक व मार्मिक विशेषणांची योजना जशी त्यांना करतां येते, त्याप्रमाणे, 
स्वबुद्धीच्या गजगतीने, हेत्वाभासाच्या चिखलांत, ज्ञानतंतूच्या जटाजूटावर, 
व धमकीच्या मात्रेचा वळसा, अशीं नूतन रूपर्के, व“ बिनवासाच्या 
झलाप्रमाणे हे जग होऊन गेलें, ” “ विजेचे दिवे ढावावयाला बाहेरून 
कोणी मनुष्य त्या दिव्याजवळ जावा न लागतां, त्या दीपज्योतीच्या आंतूनच 
ते तेज प्रकाशित होतें, त्याप्रमाणे, मदनाच्या पुनर्जन्माच्या वृत्तांताचा 
आनंद सव प्रणयी जनांच्या नेत्रकटाक्षांतन आणि मंदरस्मितांतून सांडू 
लागला; ” अश्या पल्लेदार वाक्यांत येणाऱ्या उपमा, त्यांना सहजासहजीं 
पेरतां येतात. परांजप्यांना रूढ इंग्रजी शब्द आपल्या लिखाणांत उपयोगण्याची 
मात्र यत्‌ूकिंचितही दिक्कत वाटत नाहीं! 


विनोदाच्या बाबतींत जाड्या संस्कृत शब्दयोजनेनें हीन वस्तूचे वर्णन 
करून, हीन व महान्‌ वस्तूमधीळ विरोधावर आधारलेला विनोद उत्पन्न 
करण्याची हातोटी, हरिभाऊ आपद्यांप्रमाणेच परांजप्यांनाही साधली होती. 
म्हशीच्या बोडणास, “ केशविलंचचन, ? तिच्या दाव्यास, “ कंठमुक्ताहाराचा 
स्वीकार, व पशूच्या वागणुकीस “ पाशवीय धर्मशास्त्र ! असें संबोधल्यानेच 
अशा. विनोदस्थलांचा उठाव झाला असून, मनुष्यांच्या किंवा प्ूच्या नैसर्गिक 
गुणावगुणांचा फायदा घेऊन, त्यावर आपल्या विनोदाची उभारणी करण्याची 
दोली, परांजप्यांनीं बहुराः संस्कृतांतूनच मराठींत आणली आहे. उदाहरणार्थ, 
“ आमच्या गोत्रांतील कोणीही पू्वपुरुषानं अजूनपर्यंत जर कधीं कोणत्याही 
देवाचे चाबूक खाळेळे नाहींत, तर आमचा वशिला लागतो कोठून !” या 
गाढवांच्या म्हणण्यांतील, ' रथाला जुंपळे गेल्यामुळें चाबकाचा मार खावा 
लागणाऱ्या घोड्यापेक्षा, आपण कसे निराळे सोज्वळ व भ्रेष्ठ आहों, असे भास- 


१:१६. 


णारी हास्यास्पद दर्पोक्ति, परांजप्यांनीं व्याजोक्तीवर आधारलेल्या व्यति- 
कालंकाराच्या उपयोगार्नेच अधिक खुलवून पर्यायाने मवाळांना चांगलाच 
ओला हाणला आहे. नवी सृष्टि? या निबंधांतीलळ मासे, साप, हत्ती; 
| बगळे यांच्या केफियती, व वाररित्रिया आणि कुलीन स्त्रिया यांच्या नांवा- 
गुढील नोंदीदेरवील, वरील उपरोधात्मक विनोदाची चांगली कल्पना देतात. 
आपले दांत आंत गेले तर बरे, अशी हत्तींनी मागणी केली असतां त्यावर 
ज्यांचे दांत त्याचेच घक्यांत घालणे चांगळें नाही, ! अश्या काढलेल्या 
भक्षेपांत, किंवा किल्येकांनीं मागितलेल्या * दूरश्रवणाच्या ? देणगींत, पुढे 
आडकऱ्यांच्या भार्षेत दिसणाऱ्या शद्वाथक्छेषयुक्त लागट विनोदाचा मासला 
पहावयास सांपडतो. 

___ परांजप्यांच्या या विशेषांवरून मराठी गद्याच्या उत्क्रांतीस व दृद्धीस 
त्यांनीं किती जोराची चालना दिली याचें आकलन होतें. इंग्रजींतील स्विफ्ट, 
व्हॉल्टेर यांच्या उपरोध व उपालंभगर्भ लेखनद्षैलीचा अवतार मराठींत 
घडवितांना, त्यांनीं संस्कृत साहित्यशास्त्रांतील, गूढाशय सूचित करणाऱ्या 
अलंकारांनाच सुंदर मुरड घालून प्रतिपक्ष्याला न कळत त्याचे वाभाडे 
काढणारी एक नवीनच छी भाषापद्धति निर्माण केली. ही पद्धति व 
स्वातंत्र्यजागति, हाच परांजप्यांचा वाड्मयसांप्रदाय असून; अनुक्रमे कै 
संदेशकार अच्युतराव कोल्हटकर व बॅ. सावरकर, या त्यांच्या अनुयायांनी 
वृत्तपत्नद्वारे व भाषणद्वारे. त्याची धुरा कांहीं काळ वाहिली. यापुढे मात्र 
त्यांचा हा ओजस्वी सांप्रदाय चालविणारा कार्यक्षम पुरुष कोणी दिसंत 
नसल्यामुळें, त्यांचे भवितव्य काळावर सोंपविलेले बरें. 


२-5 


६: ऐतिहासिक कादंबरी 


€ ऐतिहासिक कादंबरी? हा जोड शब्दप्रयोग, अशा दोंन परस्पर: 
विरोधी शाब्दांचा बनला आहे, कीं त्यामुळे, या वाड्यय: 


प्रकाराचे लक्षण ठरविणे फारच कठिण झालें आहे. ' ऐतिहासिक? या 


विशेषणांने कादंबरींतील कल्पनारम्यत्वाला बाध येतो, तर कादंबरीने 
ऐतिहासिक सत्याची गळचेपी होण्याचाच अधिक संभव असतो. म्हणून या 


'दोनी गोष्टींचा समन्वय करावयाचा झाल्यास, “ आपल्या पूर्वीच्या कालची 


मनोरंजक कल्पित कथा, ' अश्लीच ऐतिहासिक कादंबरीची सर्वसाधारण 
व्याख्या करावी लागेल. पण यांतूनच “ आपल्या पूर्वीच्या कालची ? म्हणज 


किती वषोपूर्वींची ! अशा प्रश्नाचे फांटे फुटून, भूतकालाची एक ठराविव 


मर्यादा ठरविण्याची जरूरी भासू लागते. “ ऐतिहासिक या दाब्दांतच् 
लांब परंपरेची अशी कांहीं गोड मोहनी आहे कीं, तो काळ आमच्य 
दृष्टीच्या टप्प्यांतच येत नाहीं. म्हणून कालदृष्टया विचार करतांना ज॑ 
कादंबरी अथवा कल्पित कथा, आपल्या पूर्वी घडून कांहीं फार वर्षे झार्ल 
नाहींत, एवढ्याच काळाची निदरीक असेल, ती कालखंडात्मक कथा, व ्ज 
विस्मृतिपथांत जाण्याइतक्या भूतकालांची निदरीक असेल, ती ऐतिहासिव 
कथा किंवा कादंबरी, असे हे दोन प्रकार मानणेंच युक्त होईल. ऐतिहासिव 
कादंबरी ही जर अगदीं काल्पनिक कथा मानावयाचची, तर तिच्य 
कथानकाचा काल, निदान इतक्या दूरचा असावा, कीं, काद्‌बरीकाराट 
त्या. कालाची प्रत्यक्ष अशी कसलीच हकीकत कळूं नये; किंवा तत्काली; 
घटनांमध्ये भाग घेतलेल्या व्यक्तींकडून ऐकीव माहितीही मिळूं नये. ए॒ः 
नक्की आंकडा जरी सांगतां आळा नाहीं, तरी शंभर वर्षीची कालमर्यार 
घालणे, सोईचे होईल. याप्रमाणे दोंभर वषाच्या आंतील .घटनांव 


रचेळेली कादंबरी कालखंडात्मक, व रांभर वर्षापलीकडे जाणारी कादंब: 


११८ 


ऐतिहासिक या संज्ञेस पात्र आहे असे समजावें. या दृष्टीने हरिभाऊंच्या 
शिवकालीन सर्व कादंबऱ्या, ऐतिहासिक या सदरांत पडतील, तर कै. 
चिंतामणराव वैद्यांच्या, * दुर्दैवी रंगू सारख्या कादंबऱ्यांची गणना 
- काळखंडात्मक कथांतच करावी लागेल, 


तथापि ऐतिहासिक कादंबरी ह्या वाड्ययप्रकार म्हणजे शुद्ध तारेवरचा 
नाच होय! आपलें स्वतःचे युग व गतकाळ यांतील शतकांमध्ये दडून 
बसलेल्या आकांक्षांभावनांचें पूर्ण आकलन, हा प्रकार अवलंबणाऱ्या 
छेखकास मनानें केवढेंही उड्डाण घेऊन होणें, शक्‍य नसते. गतकालीन चिर्ते 
रंगवितांना स्वकालीन चित्रच त्याच्या हातान अजाणतः चितारलीं जातात. 
मनुष्याला स्वतःच्या ज्ञातिधमीपासून सुटणे जस शक्‍य नसतें, तसंच त्याला 
त्याच्या युगधर्मापासूनही सुटणे अशक्य होतें. पण ऐतिहासिक कादंबरीकाराला 
या दोन्ही स्वाभाविक गोष्टींपासून आपली सुटका करून घेण्याची अस्वाभाविक 
व अवघड कामगिरी पार पाडावी लागते. म्हणून खरी ऐतिहासिक कादंबरी 
-तीच कीं, जी प्रत्यक्ष ऐतिहासिक घटना घडत असतांना, अथवा इंतिहास 
तयार होत असतांनाच लिहिली जाते. 


पुनः असं कीं, ऐतिहासिक कादंबरीला कृत्रिमता व अस्वाभाविकता 
या दोन दोषांपासून सुटणे अशक्य असते. स्वकाळीन कथा लिहिणारा अगदीं 
. पळभरही विचार न करतां जे सत्यकथन करूं शकेल, ते भूतकालीन 
कथा गुंफणाऱयास हरप्रयत्नानेंही साधणे शक्‍य नसते. पूर्वकालीन चित्रे 
रंगविण्याचा जितका म्हणून तो आटोकाट प्रयत्न करील, तितकीं तीं 


_ हीन द्जांचींच उतरतात. म्हणून आज ऐतिहासिक असं समजल्या जाणाऱ्या 


कादंबऱ्यांचे परीक्षण केल्यास असें दिसून येईल कीं, ज्यांच्यांत ऐतिहासिक 
_ भाग अत्यल्प आहे, किंवा ज्यांच्यांतील ऐतिहासिक भागाळा अगदींच 


_ कमी महत्त्व दिलें गेळं आहे, अथवा ज्यांच्यांत ऐतिहासिक भागाचा केवळ 


९, 


1 
क 
क 


न 


री 


पार्थ्वभूमीसारखाच उपयोग केला गेला आहे, त्याच अधिक हृदयंगम व 
लोकप्रिय ठरलेल्या आहेत. अश्याच ऐतिहासिक व काल्पनिक भागांच्या 
.- कमीअधिक मिश्रणामुळेंच, ऐतिहासिक कादंबरीचे विषयंदृष्ट्या पुनः 
९१) खरी निमेळ ऐतिहासिक कादंबरी व (२) जिच्यांत इतिद्दास अप्रधान 


११९ 


आहे अशी कादंबरी, असें दोन प्रकार कल्पिगे भाग झालें आहे. आतां, “ खरां 
ऐतिहासिक कादंबरीकार, आपली कादंबरी आकर्षक करण्यासाठीं, वाचकांच्या 
_ मनांतील ऐतिहासिक प्रसंग व पात्रें यांबद्दळच्या स्वाभाविक कुतूहलाचा 
उपयोग करून घेतो, ! या प्रो. सेंट्सबरीच्या व्याख्येश्ीं मतभेद होण्यास 
थुष्कळ जागा असली तरी, ऐतिहासिक कादंबऱ्यांच्या वरील वर्गीकरणाचे 
-समर्थन मात्र तिनं खात्रीने होऊं शकेल, 
पण एवढे मात्र खरें कीं, केवळ भूतकालीन कथा म्हणजे ऐतिहासिक 
कादंबरी नव्हे. जेव्हां ऐतिहासिक प्रसंग व घटना कथानकाच्या गुंफणींत 
“गुंफल्या जातात, तेव्हांच खरी ऐतिहासिक कादंबरी सिद्ध होते. या निकषावर 
हरिभाऊंची प्रसिद्ध “उषःकाल? ही कादंबरी घांसून पाहिल्यास, तिची 
ऐतिहासिक ही पदवी काढूनच घ्यावी लागेल, कारण तिच्यांत , ऐतिहासिक 
प्रसंग तर नाहींतच, उलट शिवाजी व तानाजी, या इतिहासप्रसिद्ध व्यक्तींना 
'डुय्यम स्थान दिले गेळें आहे. शिवाजीचे स्वराज्यस्थापनाविषयक 
मुख्य कथानक मागे पडून, नानासाहेब व त्यांच्या पत्नीच्या वेषांतराने 
उत्पन्न केलेळें अदूभुतरम्य वातावरणच, येथें अधिक कुतूहूलजनक होऊन बसलें 
आहे. ही कादबंरी इतकी लोकप्रिय होण्याचे कारण तिचा ऐतिहासिक काल 
है नसून, तिच्यांतील प्रणयसंपन्न व अद्भुतरम्य उपकथानकच होय. अद्य 
या मनाची. पकड घेणाऱ्या, पण ऐतिहासिक समजल्या गेलेल्या कादबंर्‍्यांत 
कांहीं काल्पनिक पात्रे इतिहासाच्या चोकटींत बसविल्यामुळें, त्यांना वरील 


र दकलणें नड (य 2 रि $ 
डुसर्‍या वर्गोत ढकलणे जसें योग्य आहे, तर्सेच ज्या गुणांमुळे अलीकडील वास्त- रा 
विक अगर सामाजिक कादंबर्‍या लोकप्रिय होतात, तेच गुण याही कादंबऱयांच्या र १ 
लोकप्रियतेच्या किंवा आकर्षणाच्या मुळाशी आहेत, हेंही लक्षांत ठेवणें प्रात्त आहे. , | त 


म्हणून जिच्यांत इतिहासाचा अंश अल्यल्प, तीच ऐतिहासिक कादंबरी उत्तम 
असे म्हणण्यापयत मजल नेण्यापेक्षां, जिच्यांत आकर्षकता वाढविण्यासाठी 
ऐतिहासिक प्रसंग व व्यक्ति यांचा हवा तसा उपयोग करून घेतलेला असतो, 
त्याच उघड उघड हीन दर्जाच्या, असे म्हणणें अधिक श्रेयस्कर होय. ऐति- 
हासिक कादंबरीचे हे दोषदश्न, वास्तव किंवा सामाजिक कादंबरीची तरफ- 
. दारी करण्याच्या उद्देशाने केळेळं नाहीं. पण प्रत्यक्ष त्या वातावरणांत वावर-_ 
“र्‍या ळेखकांकडून लिहिल्या व त्याच्या अनुभवावर आधारलेल्या अली- 


१२० 


कडील बास्तव कादंबऱ्यांपेक्षां, अप्रत्यक्षपणे अथवा अनुमानाने भूतकालच्या 
वातावरणाची अस्पष्ट कल्पना देणारी, केवळ तर्कावर आधारलेली ऐतिहासिक 
कादंबरी कमी दर्जाची, हे मात्र नि:पक्षपातीपणार्ने कबूल केळे पाहिजे, 
वास्तविकतेपेक्षां काल्पनिकतेला अथवा अदूमुतरम्यतेलाच जर अधिक मान 
द्यावयाचा असेल, तर ते काल्पनिक किंवा अद्‌भुत्‌ कथानक असें असांच 
कीं, ज्यांत कृत्रिमता यत्किचितही सांपडूं नये. ; 
कांहींच मत असे आहे कीं, कादंबरीच्या कथानकांत धाडसाचे 
अथवा हृद्य हालवून सोडणारे प्रसंग, असे योजलेले असांवे कीं, ज्यांच्या 
योगाने वाचकांना स्वतःभोंवतींर्चे नित्याचे दुःखमिश्रित जग विसरून; 
कोठल्यातरी स्वर्गीय सुखमय वातावरणांत विहार केल्याचा आनंद उपभोग- 
ण्यास मिळावा. अक्या प्रकारच्या अमिरुचीच्या वाचकांना, सामान्य, 
दजीची ऐतिहासिक कादंबरी अधिक आवडते; कारण, पाहिजे तै 
सुखमय वातावरण उत्पन्न करणारी मादक गुटिका त्यांना तिच्यांत प्रात 
. होते. अश्या रीतीने स्वतःच्या विवेकबुद्धीचा विक्रय करीत असतांनाच, 
आपण आपलीं मर्ने सुसंस्कृत करीत आहों, अश्या भ्रमांत ते असतात. 
ऐतिहासिक कादंबरीच्या भोवती उसन्या पवित्रतेचें दाट धुर्के पसरलेले 
असते, ब ज्या अथी ती इतिहास शिकविते असे मानलें जाते, किंवा 
तसा उदेश तिच्या माथी मारला जातो, त्या अर्थी निवळ मनोरंजक 
. कथेपेक्षां कांहींतरी उपदेश हाच तिचा प्रधान हेतु आहे, असे मानण्याकडे 
.. वाचकांची प्रवृत्ति वाहते. यामुळें, ऐतिहासिक कादंबरीच्या इतर दोषांतः 
, दोंगाची मात्र आणखी भर पडते. पण सामान्यतः नाटक अथवा कादंबरी 
_ यांचे बात्चकांच्या बुद्धीचे विकसन - करर, हें खरे कार्य आहे. हे वाडयय 
वाचकांची मनोभूमिका पार बदलते, इतकेंच नव्हे, तर वाचकांच्या खूळ 
/_ समजुतींना जोराची कलाटणी देऊन तद्विरुद्ध गोष्टीही गृहीत धरण्यास त्यांना 
:_ भोग पाडते. लेखकाच्या स्पष्ट शिकवणीव्यतिरिक्त, त्याच्या ग्रंथांत अजाणतःच 
___ समाविष्ट झालेल्या अनेक गोष्टीं, त्याच्या मनाचे अनेक ग्रह-दुराग्रइ, 
वाचकांना पचनीं पाडून घ्यावे लागतात. ही अप्रत्यक्ष दिलेली शिकवण; 
_ ऐतिहासिक कादुंबरींत कचितच असते, व असलीच तर ती इतकी अस्प्ट 
9? असते 'कीं, तिचे अस्तित्वच कोणाला जाणवत नाहीं. | ; 


०१४४४६. 


0 


२१२१ 


-  असेअनेकदोष व अडचणी * ऐतिहासिक कादंबरीःच्या भोवती 
घोंगावत असल्या, तरी ऐतिहासिक सत्याचा व कल्पनारम्यतेचा तोल दोनी 
बाजूंनीं सांभाळून, या संमिश्र वोड्मयप्रकारापासून उ "केळ विघायक कार्ये 
करून घेतां येते. अ सत्य. व पथ्यकारक हितवचन, इतिहासासारख्या . खाट 
आजोबाच्या वाणींतून आल्यामुळें, वाचकांना स्वीकार्य वाटणार नाहीं, तेच 
ऐतिहासिक कादंबरीसारख्या प्रेमळ कांतेच्या मुखांतून आल्यावर स्वीकार्यच 
काय, तर शिरोधाये वाटल्यावांचून राहणार नाहीं. खऱ्या ऐतिहासिक कादंबरींत; 
घडलेल्या ऐतिहासिक घटना व होऊन गेलेल्या प्रसिद्ध व्यक्ति यांचा, काल्पनिक: 
प्रसंग व काल्पनिक व्यक्तीशी बेमाडम मधुरसंगम घडवून आणलेला असतो. 
तिची दृष्टि इतिहासासारख्या सनातनी. म्हातार्‍्याप्रमाणे आपल्यापुरतीच संकु- 
'चित नसून, नवजवान तरुणतरुणीप्रमाणे व्यापक व पुढारलेली असते. एकाद्या 
ठराविक कालाचे किंवा प्रसंगाचे वणन करतांना, इतिहास प्रत्यक्ष पुराव्याच्या 
चाकोरीबाहेर पाऊल टाकण्यासही भितो. अंदाजाची किंवा कल्पनेची भालाफेक, 


त्याच्या प्रकृतीस मानवतच नाहीं. ऐतिहासिक कादंबरी उलट अशा बंधनांच्या 


पलीकडे जाऊन, प्रचलित दंतकथा, लोकप्रवाद, कल्पनाशक्ति व तर्कबुद्धि 
यांच्या साहाय्याने, अंतरालांत वाटेल तशी गरुंडभरारी घेत असते. 
इतिहासाला प्रसंगांचे किंवा व्यक्तींचे बाह्य अथवा वखरंचे ज्ञान झालेले 
असते. इतिहासकालीन व्यक्तींच्या भावनांचे, आशा-आवकांक्षांचे सूकम 
परिश्ञान होण्यास कांहींच साधने उपल्ब्ध नसल्यामुळे, त्यांच्या हेतूबद्दल- 
व उद्देश्ाबद्दल विधाने करतांना; त्यांस मूकता तरी स्वीकारावी लागते अथवा 
जीभ तरी चावावी लागते. पण ऐतिहासिक कादंबरीला आपल्या कल्पकतेच्या 
जोरावर इत्थंभूत परिस्थितीची पार्थ्वंभूमिका रेखाटून, त्या ला व्यक्ति अंतर्बाह्य: 
स्वरूपांत वाचकांपुढे लीलया उभ्या करतां येतात. इतर सामाजिक किंवा 
तात्त्विक कादंबऱ्यांप्रमाणे, ऐतिहासिक कादंबरीला वर्तमान किंवा भविष्य- 
कालीन जीविताची मीमांसा करावयाची नसत, गतेतिदवसांतील घटनांचीच 


मीमांसा करावयाची असते. इतिद्यासांतीळ अनेक प्रसंग, राज्यक्रांत्या;. 


पक्षोपपक्ष व धर्मादोळनें इत्यादि प्रकार घडण्यास अंतस्थ कारणे काय 


झालीं, किंबा तत्कालीन व्यक्तींच्या हातून एकादी विशिष्ट कृति 


घडण्यास कोणत्या मनोवृत्तीची प्रेरणा मिळाली; यांवर 'प्रकाशाचा 


जन. ह. २७ के. क, ' किला 8्€्ला1््क क पा क्क त्याची 0807 १५७. 1:'%', ४ “> ७ार्थे / / 17.0. 0. 


१२२ 

ज्झोत पाडण्याचे अवघड काम ऐतिहासिक कादंबरी करीत असते. 
*उषःकाल' चंच पुनः उदाहरण घेतले, तर शिवाजी महाराजांच्या कारकीर्दीच्या 

धं 'उषःकालीं, मराठा तरुणांच्या मनांत मुसलमानद्वेघ. धुमसत राहून त्यांना 
-स्वातंत्र्याची तळमळ लागली होती, याचच प्रत्यंतर नानासाहेब, सूर्याजी व 
-सांवळ्या, या काल्पनिक तरुण पात्रांच्या हाळचालीवरून वाचकांना येते. 

“तर त्याच वेळीं अश्या तरुण बंडखोर पिढीच्या उलट, बादरहाशीं स्वामि- 
भक्तीने वागणाऱ्या मराठा वृद्धांचीही पिढी विद्यमान असून, या तरुण- 
“वृद्धांची धुमश्चक्ती माजल्यामुळें, प्रत्यक्ष पितापुत्रांत कसे खटके उडत याचे 

चित्र या कादंबरींत नानासाहेब व रंगराव आप्पा यांच्या उदाहरणाने स्पष्ट 

उभे केलें आहे. तरुणांच्या या स्वातंत्र्याच्या उद्योगास जनतेचा अंतस्थ 
“पाठिंबा होता, हे पुरंदरचा गडकरी, किंवा आवजी पाटील व सुबान्या 
यांसारख्या, नानासाहेबांना सहानुभूति दाखविणाऱ्या व्यक्तींवरून अजमावतां 

येते. मुसलमानी अंमलाचा दरारा, गाईब्राह्मणांचा छळ, . हिंदु स्त्रियांची 
'विटंबना, असे प्रकार सरास होत असतां शिवाजीसारख्या तरुणाचे आपल्या 
अनुयायांच्या सहाय्याने चाललेले स्वराज्यस्थापनेचे प्रयत्न, लोकांना किती 
स्वागताहे वाटले ही इतिहासांत कोठेंही न सांपडणारी पार्थ्वभूमिका, हरिभाऊनीं 
फारच कोशल्याने उभारली आहे. ऐतिहासिक कादंबरी केवळ एकाद्या 
-यःकश्चित्‌ कारकुनाप्रमाणे घटनाच्या नोंदी करीत बसत नाहीं, तर एकाद्या 

:___ “कवीप्रमाणें अगर चित्रकाराप्रमाणें भूतकालीन वातावरणाचें व भावना- 
____ विष्काराचे पुनरुजीवन करून, तो काळ वाचकांच्या मनश्चक्षंपुढून ती मोठ्या 
लीलेने सरकविते. इतिहास व ऐतिहासिक कागदपत्र, फार तर प्रसिद्ध 
च्यक्तींबद्दलच काय तें सांगतील. इतरेजनांच्या जीवनाकडे ते दुलक्षच .करणार. 
“पण कल्पनाशक्तीच्या खैरविह्ारांग व तत्कालीन कागदपत्रांच्या अनुरोधाने, 
ऐेतिहासिक कादंबरी इतिहासांत राहून गेलेलीं कोरीं पानें भरून काढते. तिन 
'घातळेली ही काल्पनिक भर तंतोतंत खरी असेल असे नाहीं. पण गतकालीन 
'ज्ीवनाची भावना उत्पन्न करण्यांत जर ती यश संपादील, तर नित्याच्या 
'इतिहासाला ती पूरकच होइल. 
अशी या ऐतिहासिक कादंबरीला पुष्कळ मुभा असली, तरी तिन 

आपले पाय अंथरूण पाहूनच पसरलेले वरे. तिर्चे मुख्य कथानक खऱ्या 


१२३ 


"ऐतिहासिक प्रसंगावर किंवा एकाद्या नियत काळावरच आधारलेले असावे. 
:उपकथानक फार तर काल्पनिक असलें, तरी या मिश्र कथानकांतील कांहीं 
पात्रे ऐतिहासिक व कांहीं काल्पनिक असण्यास हरकत नाहीं. ऐतिहासिक 
'पात्रांचीं चरित्रें व स्वभाव वाचकांना पूर्वपरिच्षित असल्यामुळें, काल्पनिक 
प्रसंगांच्या भिंगांतून पाहतांना तीं पात्रे रूढ समजुतींविरुद्ध दिसतां कामा 
“नये, व या बाबतींत जर ऐतिहासिक कादंबरी मन मानेल-तश्शी वागू लागेल, 
'तर तिचे 'ऐतिहासिक' हें उपपदच गळून पडेल. याशिवाय स्थलकाला- 
*संबंधीं यत्किचितही सत्यापलाप तिने केळेला पुरवणार नाहीं, मग कालविपर्यी- 
सारख्या महादोषाची गोष्ट तर लांबच राहिली. 


गर या दृष्टीने हरिभाऊ आपद्यांची प्रसिद्ध कादंबरी “गड आला पण 
'ऐहू गेला, ' ही मात्र पूर्णतया ऐतिहासिक होईल. कारण तिच्यांत वर्णिळेळा 
प्रसंग खरा घडलेला असून शिवाजी, तानाजी, शेलारमामा, सूर्याजी, 


रायबा व उदेभानु या व्यक्तीही इतिहासप्रसिद्ध आहेत. 


ही कादंबरी प्रसंगनिष्ठ आहे. तानाजीने कोंडाणा किल्ला सर करतांना 
आपल्या प्राणाची जी आहुति दिली, तिर्चे रोमहणैक चित्र काढतांना कादंबरी- 
काराने उदयभानु-कमलकुमारीच्या उपकथानकानें, तत्कालीन मुसलमानी 
छळाची व अंमलाची वाचकांना उत्तम कल्पना दिली आहे; व उदयभानू- 
"सारख्या बाटग्या मुसलमानाच्या मगरमिठींत सांपडलेल्या कमलकुमारी व 
देवलदेबी यांसारख्या असहाय रजपूत अबलांच्या सुटकेस धांवणार्‍या शिवाजी 
एततानाजीबद्दल त्यांचा आदर द्विगुणित केला आहे. मात्र कमलकुमारी, 
देवल्देवी ब तिचा पति जगत्‌सिंग, हीं पात्रे शिवकालीन नाहींत. देवलंदेवी 

ही यादवकालीं करणवाधेळा नामक गुजराथच्या राजाची पत्नी असून, ती 
अलाउद्दीन खिळजीची बेगम झाली होती. तिची मुलगी कमलकुमारी ही 
'रामदेवराव जाधवाच्या मुलासाठी मागण्यांत आली असतां, जाधव हे जात- 
फुळीने कमी म्हणन करणवाघेल्याने त्यांची मागणी अमान्य केली होती. 
पुढे अल्लाउद्दीनानें आपल्या मुळासाठींच कमलकुमारीची मागणी केल्यावर 
'केरणवाघेला आपली मुलगी रामदेवरावाच्या मुलास देण्यास तयार झाला, 
तिची पाठवणी देवगिरीस होत असतांनाच, अल्लाउद्विनाच्या सेन्याकडून 


१२ 


ती गिरफदांर केळी गेली. यादवांच्या इतिहासांतील .हा प्रसंग आपल्या 
कादंबरींत योजतांना, हरिभाऊंनीं देवळदेवीला कमलक॒मारीची सखी बनविली 
' असून, उदयभानू कमलकमारीवर आषक असल्याचें. दाखविळे आहे. 
"सूक्ष्म बुद्धीचे वाचक या कालविपर्यासाबद्दल हारेभाऊंना दोषी ठरवीत असले, 
तरी हरिभाऊंनीं कालोदरांत गडप झालेला हा प्रसंग, आपल्या कथानकाशी 
इतका बेमालमपणे सांधला आहे कीं, सर्वसाधारण वाचकांस असा प्रसंग 
शिवकालीं घडला नसेल, असे वाटत नाहीं. उलट शिवकालीन मुसलमानी 
-अत्याचाराचे जे अनेक प्रसंग घडत, त्यांतच याचीही भर पडून, बाटग्या 
मुसलमानांच्या हलक्या मनोवृत्तीची त्यांस चांगली कल्पना येते. 
तानाजीच्या घरीं त्याच्या मुलाचे लग्न निघाल्यामुळे, तो व शेलार 
मामा लय़नांचे आमंत्रण देण्यासाठीं शिवाजी महाराजांकडे गेले, व तेथे 
उदेभानूच्या कोंडाण्यावरच्या आगमनाची बातमी कळल्यामुळे, महाराजांनीं 
तो किल्ला घेण्याची कामगिरी तानाजीवर सोंपविळी, असे हरिभाऊंनी 
वर्णन केळे आहे. पण खरा इतिहास असा कीं, कोंडाणा किछा 
मोंगळापासून घेण्याची जिजाबाईचीच मनीषा होती, व रायबाच्या ल्य़ाची 
तयारी चाळू असतांनाच. जिजाबाईंचे देखतपत्र तानाजीस आल्यामुळ, 
तानाजी तिकडे गेळा. हरिभाऊंनीं मूळ ऐतिहासिक कथेत जी ही थोडी 
फिरवाफिरव केली, त्यामुळें तानाजीचा स्वार्थत्याग मात्र अधिक खुलला आहे 
या कादंबरीतील इतिहासप्रसिद्ध पात्रांचे स्वभाव कोठेही बदललेले 
नाहींत. उलट त्यांच्याबद्दल वाचकांच्या मनांत असणाऱ्या मूल भावनांचे 
वर्धन करण्याकडेच कादंबरीकाराने लक्ष पुरविळें आहे. शेलारमामा व 
सर्यांजी यांच्याबद्दळ वाचकांना जितका अमिमान वाटतो, तितकाच सतीची 
“विटंबना करणाऱ्या उदेभानूबद्दल तिरस्कार वाटतो 
_ कोंडाणा किल्ला सर केल्याची माघ वद्य नवमी ही तिथि खरी 
असली, तरी तानाजीने तोताराम गोंधळ्याचे सोंग घेतल्याची गोष्ट ऐेति 
हासिक नाहीं. वेष पालटून शात्रचा भेद काढण्याची किंवा आपल्या लोकांना 
प्रोत्साहन देण्याची मराठ्यांची शककळ, हरिमाऊ आपल्या ऐतिहासिक, 
कादंबऱ्यांतून नेहमीं रंगवितात. त्यामुळ तानाजीसारख्या वीरांचा डिक हिकमतीः 
व स्वार्थत्यागी स्वभावच अधिक उठून दिसतो. १. 


_.7८”” 


१२५ 


कोंडाणा किल्ला सर झाला, पण तानाजी गेला, यांस अनुसरून 
् गड आला पण सिंह गेला? असे उद्गार महाराजांच्या तोंडून बाहेर 
व्पंडळे, हे ऐतिहासिक सत्य आहे. पण किल्ला सर झाल्याची खूण म्हणून 
बागेंतीळ गंजीला आग लावून त्याची वर्दी देण्यांत आली, असे ज॑ कादंबरीत 
सांगण्यांत आळें आहे, ते खरे नसून, झोपड्यांना आग लावून तशी वर्दी 
महाराजांना देण्यांत. आली,. असे इतिहास सांगतो. 

हरिभाऊंनीं कमलकुमारीचा विवाह उदेभानूर्शी माघ वद्य नवमीलाच 
घडविण्याचा प्रसंग कल्पून, वाचकांच्या मनांत अधिकच उत्कंठा उत्पन्न केली: 
आहे. देवल्देवी व कमलकुमारी यांना सोडविण्याचे जगत्सिंगाचे प्रयत्न, जसे 
शौर्याचे आहेत, तर्से देवलदेवीच॑ आपल्या मैत्रिणीवरील प्रेम उत्कट आहे.. 


. देवल्देवीच्या आत्महच्येने ब कमलकुमारीच्या संती जाण्याच्या प्रसंगाने, 


प्रस्तुत कादंबरी करुणरमणीय झाली आहे. 

हरिभाऊंच्या कुराळ लेखणीमुळेच “ ऐतिहासिक कादंबरी, याः 
अस्वाभाबिक वाटणाऱ्या वाड्य़यप्रकाराचे महत्त्व, महाराष्ट्रीय वाचकवर्गीला 
समजलें. ऐतिहासिक कादंबरी ही अद्‌भुत व सामाजिक कादंबर्‍्यांमधील 
एक सुवर्णमध्य आहे, ही जाणीव गुंजीकरांच्या ' मोचनगड * या ऐतिहासिक 
कादंबरीनेच प्रथम करून दिळी असली, तरी आरंभीं अद्‌भुत व असंभाव्य 
घटनांचे वेड लागलेल्या मराठी वाचकवर्गांचे चित्त, पूर्णपणे सामाजिक 
सथवा वास्तव कथांकडे आकर्षित करण्यास हरिभाऊंच्या ऐतिहासिक 
कादंबऱयाच अधिक कारणीभूत झाल्या आहित. या वाड्मयीन कामगिरी- 
भ्रमाणेच शिवकालाचा खराखुरा इतिहास चटकदार रीतीने मांडून, महा- 
राष्ट्राचा अंधुक झालेला स्वामिमान जाणत करण्याची राष्ट्रीय कामगिरीही 
हरिभाऊंनी आपल्या ऐतिहासिक कादंबर्‍्यांनींच घडवून आणली आहे. 
म्हणून ऐतिहासिक कादंबरीची आणखी महतिं मराठी वाचकांपुढे तरीं 
गाण्याचे कांहीं कारण आहे असे वाटत नाहीं. अ | 


_.. (या लेखांत. ॥, ९८, ७/॥0 यांच्या 7०५10१०) ०७ घाष्लीणी 
७०७, व ब्रँडर न्यूज यांच्या 11९ 510101 १०४९९ कोत (७॥१॥-७ 


£55895, या पुस्तकांचा विषयानुरोधार्मे उपयोग केला आहे.) ' 


- यशोधन 
रविकिरणमंडळाची 'स्थापना साधारणतः १९२५ सालीं झाली 


या सतर तरी त्याच्या अगोदरच यशवंतांच्या काव्यरचंनेस ही 
* यशवंतांनीं १९२२ पासून आपल्या भूमिकेला घयांनी 
* या पहिल्या चार पांच वर्षातल्या त्यांच्या कवितांनीं व काव्यविर्षया ! 
कवीच्या तत्कालीन जीवनावर बराच प्रकाश पाडला आहे.या त्यांच्या 
य व इतर अनेक प्रथितयद्या कवींप्रमाणे, आपणावरी 
त य व्हावे, अशी त्याच्या मनाला ओढणी लागढी पाहिही 
य च. कालक़माने अगदीं पहिली अशी त्यांची कविता त्यांव्या 
प ह ली प अजून घरांतून बाहेर पडलेली दिसत नाहीं मुलीरवी . 
व्हे.  ा मळ आईला प्रतिकार करणाऱ्या बोबड्या वि 
र सूनच सुरवात होते या न्यायाने, यवंतांच्ा, म 
या कालांत चि की सुवात झाली, यांत काय वावगे झा : वृत्तार्थ्या) 
मावेज्या अळ्वारा तती ही की, यशवंत स 0506 
रल पकडींत सांपडलेळे असून, चित्ताला द्रवविश वर्षांतीर€ 
या अजून पकट व्हावयाची होती. या एक 
त्या बहुतांशी पळ. किंबा कवितांदेवीला अनुलक्षून आ षांनी 
सवेस्वी वा? अडे, शाळा, अशा अगदीं निकटच्या जरस 
म्हणजे चाफळ यम - कवीचा मुक्काम या कालांत आपल्या बीवार्व धी 
रामदासांच्या शिकवणीचा असल्यामु, अशा वत्सलभावात्मक_ , निर्श£ 
मतीक्षा । किंवा “ व्या चा परिणाम त्याच्या मनावर झाला आ 
आठरोचा ह पवी 0 तरणा सग तेच |. 
ही यशवतांची सत्यय बाचकाला येत असल्या तरी, त्यांतही, हिळेढी प््शि 
शवतांची अत्यंत रभ नाहीं. याच कालांत वादि 
॥त्कट अशी समजली गेलेली | 


१... 10 ॥६०॥१) ७1 


१२७ 


तर, तिच्या एकंदर सात परिच्छेदांपेकी, चवथ्या परिच्छेदापर्यंतच इष्ट त्यां 
रस्साचा परिपोष झालेला आढळतो. आईवद्दलची मनाला विकल करूनः 
सोडणारी उत्कंठा, मनुष्याच्या तेरा चौदा वर्षांच्या वयोमर्यादेपर्यंत जितकी 

जोराची असते तितकी पुढील वयांत असत नाहीं. या वयांत भावनेचा. 


प्रकर्ष होऊन तिला बुद्धीचा किंवा विवेकाचा वारा लागलेला नसतो... 


स्येत:च्या रक्षणाची व पोषणाची जबाबदारी घेण्याची शक्ति नसल्यामुळे, 
या वयांपर्यंतच मुलाला आईबद्दल विशेष हुरहूर लागून राहते. पुढील. 
तारुण्यावर्स्थेत मुलाला आई पाहिजे असते, ती रक्षणाकरितां नसून आपलें 
कौतुक केरण्याकरितांच होय. यशवंतांच्या या कवितेचा पांचवा व सहावा 
परिच्छेद हे तारुण्यावस्थेंतील कर्त्यांसंवरत्या मुलाला अनुलक्षून असल्यामुळे. 
गूळ करुणरसाच्या मंथरतेला ते थोडा बाध आणतात. 
कवितेच्या पहिल्या भरांत कवीला घरांतळेच किंवा आजूवाजूचेच 
विषय जसे स्फूर्ति देतात, तसेच कांहीं सणांचे प्रसंगही त्याची प्रतिभा 
ऊलळविण्यास कारणीभूत होतात. यशवंतांनीं असेंच मकरसंक्रमणाच्या निमि- 
ताने, जवळजवळ १९२२ ते १९२८ पर्यंत नेमाने कवन केलें आहे. या 
कवितांतून कवीनें जुन्या क्रणानुबंधांची स्मृति ताजी केली आहे. तरी एवढें 
खर को, कवीला या काळांत व्यवहाराचा व उपचाराचा कंटाळा आला 
असून, आपली अपेक्षित गोष्ट घडून येत नाहीं, म्हणून त्याच्या मनाला 
-भातना होत आहेत. आपल्या बोलण्याचा विपयीस होतो, याबद्दल तो. 
आपल्या मित्राशीं रदबदली करीत असलेला दिसतो. तोंडावर गोड बोलणाऱ्या 
पण अंतःकरणांत विष बाळगणाऱ्या खलांचा अनुभव, कवीला या कालांत. 
आठा असल्यास न कळे. पण यांतही खलांचे वाग्बाण सहन करण्याची 
वीरडृक्षि यशवतांनीं अंगिकारली आहे. 
चाफळास असतांना, यरावंतांवर येथील वातावरणाचा जो परि- 
शाम झाला, तो म्हणजे स्वातंत्र्याची तळमळ, व दोतकरी जीवनाबद्दल: 
“हानुभूति ब प्रेम. चाफळ हें रामदासांच्या सांप्रदायाचे आद्यपीठ 
सल्यामुळे, स्वातंत्र्याच्या कल्पना त्यांना तेथे सुचाव्या हया साहजिकच 
आहे, स्वातंत्र्यलक्ष्मीला मुजरा करतांना, पूर्वीच्या नांगर भार उज्ज्वल. 
"परा, आपल्या लेखणीने टिकविण्याची ते प्रतिज्ञा करतात. शेतकीचे 


शर्ट 


ग 


वैभव, त्यांना भूपतीच्या वैभवापेक्षांहि अधिक वाटते. पण या शेतकींतील 
सुखाचे मर्म, यशवंतांच्या दृष्टीने दुसरे कोणतेही नसून पारतंत्र्यांचा 
अभाव हेंच होय. यदावंतांची ही अगदीं पहिली रचना ओजस्वी व कणखर 
आहे, अस मात म्हणतां येईल. धर्मांच्या बांबतींत॑ चाललेले टोंग त्यांना 
पुरवत नाहीं. म्हणून ' शठं' प्रति शाख्यं, हा मराठ्यांचा सवसाधारण धमच 
त्यांनींहीं मानला आहे. ग्रहांवर किंवा नशिबावर कवींचा विश्वास नाहीं 
भरम करून जो घाम गाळील त्यालाच यशश्री मांळ घालिते, असा त्याचा 
तेजस्वी व कर्तव्यप्रेरक संदेश आहे. महाराष्ट्रचे पूववेभव व आतांचा 
पडता काल यांतील अंतर, त्यांना खद देतं, व स्वातंत्र्याची तळमळ त्यांच्या 
-मनाला लागलेली दिसते. » 


चचाफळांत असतांनाच कवीला समथाीच्या पायांचे ब तेथील मांडवी 


नदीच स्मरण झालें आहे. मांडवी नंदीच्या कांठीं झालेल्या स्वराज्यांतील 


घडामोडींचे स्मरण होऊन, कवीला सांप्रतच्या पारतंत्र्याचा खद वाटणे 
-साहजिक असले, तरी समथांच्या पायांशी गेल्यावर, संव देशाबद्दलची तक्रार 


' सांगण्यांएवजीं कवीने आपली वैयक्तिक तक्रार कां मांडावी, दे समजत नाहीं 


यशवंतांच्या या कवितेत वैशिष्ट्य नाही, कारण ही कविता कोणत्याही श्रेष्ठ 
*कवीस अनुलक्षन आहे अस मानतां येईल. यदावेतांच्या या प्रारंभींच्या 
कवितांतून यमकासक्ति व अलंकारप्राचुयेच अधिक प्रत्ययास येते 


यशावंतांनीं राष्टीय अथवा ऐतिहासिक कविता लिहितांना आपल्या 
हीन स्थितीचे रडगाणे कां गावे, हे समजणे कठीण आहे. क्षीरसागर & 
-किंवा माडखोलकर -- इत्यादि टीकाकार, त्यांना आत्मपर किंवा प्रामाणिक 
कवि म्हणून श्रेय देतात. पण कवीर्ने मनमोकळ्या मनानें आपल्या जीवन- 
विषयक गोष्टींचा उलेख आपल्या कवितेत करणे निराळे, व आपल्या 
:हीन स्थितीचा एकसारखा पांढा वाचणे निराळें. पहिल्या प्रकारास प्रामाणिक- 
पणा म्हणून संबोधतां येईल, तर. दुसऱ्या प्रकारास मनाचा रोगटपणाच 


म्हणतां येईल. यशवंतांना कोणत्या विषम परिस्थितीने मनःस्तापं वाटत 


अःव्यक्ति आणि वाड्ाय. *-: वाळायविलास. 


९ 


ध्‌ 


१ शि. 


हँ 2 
४५ ी .२ 
0 आह.) ७३६४७४. ”» १ 


य 


ण... क पप शा स पा का 


२ 


श्‍ शर्ट 


वाटत नाहीं. बृथानिदकांपासून त्यांना बराच त्रास पोंचत होता, असे 
दिसते. पण आपल्या आढळ्यतेच्या किंवा आत्मविश्वासाच्या वाणीने, कवीने 
अशा प्रामसिंहांनाही उत्तर देण्यास कमी केलेलें नाही. आपणांस कोणाची 
सहानुभूति नाहीं, उलट आपल्याभोवती दुर्दैवाने सर्पसेनाच उभी आहे, 


*2 


५०..." 
20.४४) 


27, ,*/*० 


अशा स्थितींत कवीने आपळें मनःसांत्वन करण्याचा प्रयत्न केला आहे. 


पण कवीचे यावेळचे उद्गार आत्मतुष्टीचे नसून, विरक्तीच्या किंबा वैतांगाच्या 
समजावणीचे वाटतात. माडखोलकर म्हणतात त्याप्रमाणे, सामाजिक 
प्रतिष्ठेचा अभाव, है यशवंतांच्या विषण्णतेचे कारण असावे, अर्से निदान 
त्यांचे € यशोधन ? तरी सांगत नाहीं. उलट पारतंत्र्यां, लुढमी अधि- 
कार्‍यांच्या हाताखालीं आपणांस जीवन कंठावे लागतें, हीच त्यांच्या मनाची 
जांचणूक आहे. त्यांच्या बहुतेंक स्वातंत्र्यपर कवितांत, वैयक्तिक पारतंत्र्याच्या 
विषण्णतेचा सूरच मिसळलेला आढळतो. वा 
१९२२ सालीं लिहिलेल्या स्वातंतर्यपर कवितांना, तत्कालीं जोरांत 


“शे 


_ असलेल्या असहकारितेच्या चळवळीची पाश्वेभूमिका असर्णे जस शक्‍य आहे, 


तद्वतच १९२६ मध्ये लिहिळेल्या,  बोदेवान गरुड ? किंवा “इशारा या 


कवितांना, अनुक्रमे गांधींचा कारावास व इंग्रज सरकारचे धोरण यांची 
पाश्वभूमिका असणे अशक्य नाहीं. पारतंत्र्यात रुतलेल्या मायभूमीला सोड- 
विणाऱ्या गांधीसारख्या देशभक्ताठा, आपल्या आईला दास्यांतून सोड. 
विणार्‍्या गरुडाची उपमा, पोराणिक असली तरी अभिनव नाहीं असं 
कोण म्हणेळ! तथापि द्दीच उपमा यशवंतांनीं अनेक वेळां योजल्यामुळे, 
ती कंटाळवाणी मात्र झाली आहे. 


यशवंतांच्या प्रेमगीतांतही त्यांच्या मनाप्रमाणे विष्रण्णतेचाच सूर 


ऐकू येतो. अशा गीतांत प्रेममंगाची अथवा विप्रढंभश्ंगाराचीच भावना 
त्यांनी उत्कटतेने खेळविळी आहे. प्रणयाच्या प्रांतांत, भेट, उत्कंठा, 
स्मरण, विरह, चिंतन, व दर्शन, असा अनुभवास. येणारा पाठशिवणीचा 


- _ खेळ, कवीनें मोठ्या सद्ददयतेने वर्णिला आहे. “ चमेलीचे झेले, ) “ स्वझ- 


सोदा मिनी, ) वं“ एक कहाणी, यांतील प्रणयिनीच्या मीलनाच्या 
र्ता शक्‍यते क्य विप्रढेंभाची करुणरसांत  परिणति. झाली - आहे, पण 
्रीतिसंगम' या कवितेतील प्रेमभाव, संगमाने कलित झाल्याचे दाखविल्यामुळे, 


१३९ 1 


प्रस्तुत कवितेचे वातावरण इतर अशाच कवितांपेक्षां उल्लासयुक्त व वास्तव 


झालें आहे. मात्र प्रेमाची परिणति विवाहांतच व्हावी, असे कवीचे स्पष्ट 
मत आहे, व एकनिष्ठ प्रेमासाठी, मृत्यु आला तरी चालेल, असा 
आजच्या कांहीं मंडळींना वेडा वाटणारा ध्येयवाद त्याला' मोलाचा वाटत 
. असावा. यशवंतांनीं “ मनमोहिनी, ? ' प्रेमसमाधि, ' “ शीलवती 
सुंदरीस, ? : मनीषा, ' अश्या प्रकारचीं कांहीं नाट्यगीते लिहिलीं आहेत. 
त्यांतील स्त्रियांच्या निरनिराळ्या भाषणांची, मोहक हालचालींचीं व वेषभूषांचीं 
चित्रे, अतिशय मनोरम उतरलीं आहेत. वास्तविक यशवंतांसारख्या जगावर 
थोड्या रुसलेल्या कवीला, इतक्या सहृदयतेने अथवा समरसतेने हीं शब्द- 
चित्रे व भावचित्रे कशीं काढतां आलीं, याचेंच कित्येकदां आश्चर्य वाटते. 
पण. कवीनें सूक्ष्म अवलोकनाने अथवा कल्पनेने अश्या प्रसंगांशीं व व्यक्तींशी 
तादात्म्य संपादन केळे असावे, असंच म्हणणें योग्य होईल. 


दुःशील स्त्रियांच्या निंद्य जीवनक्रमाबद्दलही यशवंतांना करुणा येते , 
अशा स्त्रियांच्या झालेल्या वंचनेबद्दल, कवि त्यांना बोल न लावतां ब्रह्मदेवालाच 
दोष देतो, एकदां वांकडें पाऊळ पललेल्या स्त्रियांचा अंगिकार करणारा 
पुरुष, समाजांत खरोखरच झूर म्हटला पाहिजे. “ कलंकिता? या कवितेत 
अशाच एका वीराचे कृत्य वर्णून, माधवज्यूलिअन्‌च्या ' सुधारक ” काव्यांतील, 
वासू राजाच्या जन्मापूर्वी सहा वर्षे, खरा सुधारक यरावंतांनीं निमाण करून 
ठेवला आहे, पापी व्यक्ति पश्चात्तापानं शुद्ध झाल्यावर, तिचे पूवद्रत्त उकरून 
काहून तिला माणसांतून उठवू पाहणें, यशवंतांना कदापि मान्य नाहीं 
त्याचप्रमाणे, एकाद्या गरीब, निर्व्याज स्त्रीचा पुरा फायदा घेऊन तिला ऐन- 
वेळीं दगा देणाऱ्याचा, त्यांनीं निषेधच केला आहे. यशवंतांचे सामाजिक 
नीतीचे हे विचार आज नाहीं तरी, सुमारे वीस वर्षापूर्वी खात्रीने क्रांति- 
कारक अथवा जुन्या समजुतीला धक्का देणारे गणले गेले असावे. 


धनधान्यसंपन्न शेतकऱ्याच्या जीवनाचे, यशवंतांना विलक्षण आकर्षण 


आहे. “ घर ? या कवितेतील त्यांनीं वणिलेळें वातावरण, जितकें सात्त्विक व 
संपन्न तितकेंच वास्तव आहे. न्याहारीच्या गाण्यांत मात्र कवीनें शेतकरी- 


जीवनावर निष्कारण लावणींतील अद्भुतरम्य शंगाराचा आरोप केला आहे. | 


33 


त्या गाण्यांत वणन केलेली शेतकरणीची पतीस न्याहारी नेण्याची उत्कंठा, 
व तिनें वापरळेळी भाषा, एकाद्या नागरी प्रणयिनीलाच शोभण्यासारखी 
आहे. नुसर्‍या रांगड्या भाषेने शेतकरी-जीवनाचें चित्र, वास्तव वाटणे 
शक्‍य नाहीं. आपली पत्नी दृष्टीस पडली नाहीं, तर पतीची मर्जी जाणें, 
व ती गेली म्हणजे पत्नीच्या हृदयांत सुरी रुतणे, अशी रम्य व. लोभनीय 
परिस्थिति, जर प्रत्येक शेतकऱ्याच्या घरीं. दिसली असती, तर शेतकरी, 
जीवनाब्रद्वढ आजला वाटते तितकी अनुकंपा वाटण्याचे कारण नव्हते. 
अशा जीवनाच्या आकर्षणाने, प्रत्येकालाच शेतकरी व्हावेसे बाटेल. शिवाय- 
न्याहारी घेऊन जातांना एकादी मैत्रीण बरोबर घेऊन तिला संबोधून बोल- 
ण्याची पद्धतही, “ नायिका व तिची दूति ' अशा संस्कृत वाढ्ययांतील 
उच्च प्रययावरूनच उचलली आहे. दोतकऱ्याच्या कुटुंबांत कवीनें वर्णन 
केलेली प्रेमाची एकवाक्यता जर खरोखरीच नांदेळ, तर कोटोत प्रत्यही 
घडणारे काडीमोडीचे. दावे कमी होऊन, अशा नोटिसा छापणाऱ्या | 
वर्तमानपत्रांचा मलिदा पुष्कळच कमी होईल.  न्याहारीचे गाणे, ' लोक 
आवडीने वाचतात व ऐकतात. पण त्यामुळें शेतकऱ्याच्या जीवनाबद्दल 
होणार्‍या दि्याभुलीकडे कोणाचेंच लक्ष जात नाही. पुण्या-मुंबईकडील 
पोषाकी लोकांचा, या गाण्यांतीळ अवास्तव व भडक वर्णनांमुळे, गेरसमज . 
होण्याचा संभव आहे. यशवंतांना प्रत्यक्ष खेडेगांबांत राहण्याचा योग आला 
असतांना, त्यांनीं खर्‍या शेतकरी-जीवनाचीं : करणचित्रे रंगवू. नयेत, 
याबद्दळ आश्चर्य वाट्ते. त्यांची “ घात ' ही कवितादेखील, तुकारामाच्या | 
“में झांकुनीया' इत्यादि अभंगाचा अनुवादच आहे. त्यामुळें, यशवंतांचीं 
ग्रामीण गीते, त्यांच्या प्रत्यक्षावलोकनाचा परिपाक असेल, असे वाटत नाहीं. 
यापुढे यशवंतांच्या कवित्वगुणाबद्दल बोलावयाचे झाल्यास, भावने 
पेक्षां योजकतचेंच साम्राज्य तेथे अधिक प्रस्थापित झालेलें दि! 
आरंभीच्या चारपांच वर्षीच्या रचनेत, त्यांनी अर्थालंकार व शब्दालकार 
९ यांवर विशेष भर दिला आहे. सुधेस ! अनुलक्षून केलेल्या उ्ेक्षा 
जुन्याच आहेत. अश्रेवर केलेली ताऱ्यांची अंथवा फुलांची उस्पेक्षाही 
रे. टिळकांच्या अम्यातकाना, बव यार्णार नही. । या उपमा उयरणा 
करण्याच्या मोह्दामुळेंच, यशवंतांच्या व्यक्तिविषयंक कविता, वेशिष्ट्यदीन झाल्या 


श्श्र 


आहेत. “बालगंधर्वांस' अथवा दिवंगत कवयित्रीस', अश्या स्वरूपाच्या कविता 
तर इतक्या सर्वसाधारण उतरल्या आहेत कीं, त्या अनुक्रमे, दुसऱ्या कोणत्याही 
नटास अथवा दुसऱ्या कोणत्याही दिवंगत कवयित्रीस लागूं पडण्यासारख्या 
_ आहेत. राष्ट्राच्या उद्धारकावर व भरतभूमीवर कवीनें केळेळें गरुडाचे व 
त्याच्या आईचे रूपक, योजकतेच्या दृष्टीनं नवीन असलें, तरी त्यांतील पोरा- 
णिक कल्पना जुनीच, आहे. परतंत्रतेचें वर्णन करतांना, मालकाला सारथ्थाची 
_ व चाकराला घोड्याची दिलेली उपमा सार्थ असली, तरी नवी नाहीं. नव 
' वधूवर रत्नाकराचा आरोप करून तेथें कल्पिलेली चतुर्दश रत्नांची यादी 
केवळ योजकतेमुळेंच चमत्कृतिजनक वाटते. यशवंतांच्या कवितेत त्यांचे 
टीकाकार म्हणतात त्याप्रमाणे, कल्पकता नसून जुन्या रूढ कल्पना योग्य 
ठिकाणीं बसविण्याची योजकताच आहे, असें म्हणावें लागते. या योजकतेने 
_ त्यांना इतकें पछाडळें आहे कीं, गरुड, पंकज, सारथी, सौभद्र व कर्ण 
इत्यादि पौराणिक उल्लेखांपलीकडे त्यांच्या कल्पकतेची भरारी उंच जातच 
: नाहीं. यशवंतांच्या या संग्रहांत आरंभीं जसा भावनेचा उमाळा दिसत 
. नाहीं, _तसा कल्पनेचा प्रचंड झोतही नाहींच. त्यांची कल्पना जुन्या 
 संकेतांच्या आधारानं यमकासक्तीच्या व अनुप्रासाच्या तालावर चालत 
_ असल्याप्रमाणे भासते. 
9. तथापि यशवंतांच्या कवितेत भावनेचा अगदीं अभाव आहे असें 
नाहीं. १९२७-१९२८ या सालांत रचलेल्या कांहीं कविता भावनेवर 
. अधिष्ठित झालेल्या आहेत. ' प्रतीक्षा ! व * वेध ? या दोन कविता, मनाची 
उत्सुकता व आर्तता दाखविणाऱ्या आहेत. पण त्यांच्या मुळाशीं असणारी 
_ भूमिका थोडी भिन्न आहे. ' प्रतीक्षा? या कवितेत एक पत्नी, गांवीं गेलेल्या 
__ आपल्या प्रिय पतीची वाट पहात आहे, तर “ वेध ? या कवितेत आपला 
__ प्रियकर येणारच अशी खात्री असल्यामुळे, एका प्रणयिनीची ह्ृष्ट भावना 
: तिच्याच शब्दांत व्यक्त केली आहे. मात्र हें येथे कबूल केळें पाहिजे कीं 
__ अक्षया मनोव्यापारात्मक कवितांतही कवीची कृत्रिम कल्पकता त्याला सोडीत 
भे नाहीं. “ प्रतीक्षा ) या कवीतेंत पतीचे आगमन सुचविणारा एकादा शुभ 
' शकून फार तर अनुभवास येईल. पण कवीने येथें बहुतेक.सवे शुभशकुनांच 
__ एकदम जे संमेलन भरविळें आहे, तै मात्र असंभाव्य अतएव अस्वाभाविक 


अत 11:21): 
९३३ 

वाटत. “ मातृपदाविण? या गीताची योग्यता, श्री. माडखोलकरांनी मराठी 
वाड्मयांत अनन्य ठरविली आहे. “ मातृपद प्रास न झालेल्या युवतीच्या 
मनाची तळमळ, समरसतेने व्यक्त करणारा यशंवंतांसारवा सहृदय कवि 
एखादाच, ” असे शिफारसपत्रही कवीच्या गळ्यांत त्यांनीं बांधले आहे. 
पण या कवितेतही झडलेली दृष्टांतांची फैर पाहिळी म्हणजे, गडकऱ्यांच्या 
: राजहंसा !प्रमाणेच प्रस्तुत गीत, कृत्रिम वाटल्यावांचून राहणार नाहीं. 
कवीनें योजलेले हे दृष्टांत, प्रत्यक्ष आईला अशा विषण्ण स्थितींत सुचणारही 
नाहींत. मातूपद प्रात न झालेल्या एकाद्या स्त्रीला पाहून तिऱ्हाईत स्त्रिया जे 
म्हणतील, तेच येथें मातृपदाची इच्छा करणाऱ्या स्त्रीच्या तोंडी घातल्यामुळे, 
ही कविता, माडखोलकर म्हणतात तशी तळमळ, समरसतेने व्यक्त करणारी 
वाटत नाहीं. यशवंतांच्या भावनात्मक समजल्या गेलेल्या या कविताही, 
कृत्रिम कल्पनांनीं डागळलेल्या आहेत. डी 

के. तांब्यांप्रमाणे यकवंतांचे मृत्यूसंबंधींचे तत्त्वज्ञान ठरलेळें नाहीं. 
दुदैंबाचा टणत्कार बसून मन मेळे, ब तै पिंजून निघाले, मार्गीत नको तीच 
सोबत प्रास्त झाली व ती संतापद झाली, अश्या कष्टप्रद स्थितीतून सुटण्या- 
साठीं, वैतागाने एकदा कवी मृत्यूला आमंत्रण देत आहे; तर पुढे ही स्थिति 
थोडी सुधारल्यावर मृत्यूला इतक्या लवकर न येण्याबद्दलही तो. विनंति 
करतो. पण आपल्या आकांक्षा कधीं सफल व्हायच्या हें न कळल्यामुळे, व 
पुष्कळ प्रयास करूनही यशाची आशा दिसत नसल्यामुळें, यशवंतांच्या मनाला 
लागलेली तळमळ, या संग्रहांत शेवटपर्यंत टिकठेली आढळते. आपल्या 
आकांक्षा कोणत्या व कोणत्या प्रकारच्या य्याची कवि अपेक्षा क्रतो, 
याची स्पष्ट कल्पना कवीनें न दिल्यामुळे, वाचकांची सहानुभूति मात्र त्याने 
दवडली आहे. “ आकांक्षा, ? ' यश, ? अर्से व्यापक शब्द नुसते म्हटल्यान 
कवीची मन:स्थिति कळणे दुरापास्त होते, व स्पष्टतेच्या अभावी इतर 
टीकाकारांनी मोठ्या प्रेमाने दिलेल्या प्रामाणिकपणाच्या गुणालाही कवि 
आंचवतो 


यशवंत कबीच्या ठिकाणीं न्यूनगंड आहे हे निर्विवाद, दुबळ पणासुळ 
सव अनथे घडतात, है कवीला कळूनही त्याला कांहीं करतां पी डी | 
नको? म्हणणारे, यशवंतांचें अभंग मात्र, तुकारामाच्या ल... 


का. 


क्त 


१३४ 


उंत्कट आहेत. ' कृपेची खरात विक्रमाला विषारी आहे, ? हॅ म्हणण जितकें 
मार्मिक, तितकेच ते थोडे लोकविलक्षण वाटण्यासारखे आहे. रामतीथीच्या 
" शि७/ 15 /७०८॥९55 ', या तत्त्वाचाच थोडा फार अनुवाद यदवंतांनीं 
येथे अप्रत्यक्षपणे केला आहे. 

टीकाकाराबद्दल यशवेत, सादक आहेतं. ' जागाचा निकष भाविकतेचा 
चुरा करतो' असां त्यांना अनुभव. आहे. म्हणून आपलें काव्य, टीका- 
कारांना सादर करण्यापेक्षा, ईश्वराच्या हातांत देणें त्यांस श्रयस्कर वाटलें 
आहे. आपल्या काव्यावर टीकाकाररूपी काक, क्षत केल्यावांचून राहणार 
नाहींत, अशी यशवतांनीं टीकाकारांची थोडी दहशत घेतली आहे. ' कुस्करू 
नका हीं सुमने ', या कवितेतील तांब्यांचा आपल्या काव्याबद्दल आत्मविश्वास 
व टीकाकाराबद्दलचे उदार घोरण, आणि यदावंतांच्या बृत्तींतीळ न्यूनगंड 
व टीकाकाराविषयींचा दोषी पूर्वमह्ृ पाहिला म्हणजे, दोन कवींच्या वृत्तींतील 
हा विरोध जाणवतो. यशवंतांची आत्मनिष्ठ म्हणा, अथवा स्वतःची रडकथा 
कशाही प्रसंगीं गाण्याची रोगट मनोवृत्ति म्हणा, त्यांच्या ठिकाणी टीकाकारा- 
बद्दल व्यापक व उदार दृष्टि उत्पन्न करूं दाकली नाहीं. 

यशवंतांची भाषा प्रायः शुद्ध व संस्कृतप्रचुर आहे. वैभवोत्कर्षे- 
संवर्धना, मरुद्वैखरी, असे शब्द कधीं कधीं काव्यौधाला अडथळा आणतात. 
त्यांचप्रमाणे पस्तावा, अधवला, सोदावणी, अजया अपरिचित मराठी शाब्दां- 
नीही वाचक बिचकतोच. तथापि त्यांची भाषा विषयानुकूल रूप धारण 
करते. विरहृगीतांत अथवा नारट्यगीतांत ती जशी मृदुव्यंजनयुक्त व मधुर 
होते, तशीच स्वातंत्र्यगीतांत अथवा ऐतिहासिकगीतांत, ती कठोरव्यंजनात्मक 
अथवा ओजस्वी बनते. यतिभंग, हृस्वदीर्घाची ओढाताण, हे दोष गिरीक्षांच्या 
मानांन यशवंतांत कितीतरी कमी. म्हणींचं अथवा मराठी वाकूप्रचारांचे 
शञानहीी त्यांना चांगळू आहे. त्यामुळें, त्यांची भाषा कसलेली आहे, असेंच 
कोणासही दिसेळ, वर वणन केल्याप्रमाणे यशावंतांच्या कवितेचे अंतरंग 


. थोडें विषण्ण व अतृप्त असले, तरी तिचे बाह्यांग ठसठसीत व नीटस 


| आहे, असा प्रत्यय निदान ' यंशोधना'घरून तरी येतो. 


११.०.) 


या र . जादुगार 


प कुठाव्याची दांडी किंवा “ जादुगार ? या अगदीं पहिल्या भरांत 
लिहिलेल्या कादंबऱ्यांत, प्रो, फडके हे निवळ कलावादी होते, 

है त्यांच्या * साहित्यांतल्या स्मृति ', न वाचतांदेखील समजण्यासारखे आहे. 
आपल्या कादंबरींत एकादे मोठें तत्त्व प्रतिपादन करून लोकमत बनविण्या- 
साठीं ललितकला राबवावी, अर्धे निदान प्रथम तरी त्यांचे मत नव्हते. 
म्हणून एकादा सामान्य सिद्धांत घेऊन, त्याभोंवती आपल्या विविध 
पात्रांना खेळवितांना, केवळ कांहीं कलातत्त्वांचा आविष्कार करणें, हच 
कादंबरीलेखनाचें तंत्र त्यांनीं आपल्या दृष्टीपुढे ठेवलेले होते. . हरिभाऊ 


आपटे किंबा प्रो, वामनराव जोशी यांच्या कादंबरीवाड्ययांत, कथानकाला 


पात्रांना, मतप्रचाराला व तात्त्विक वादविवादांना, प्राधान्य दिलें गेळें आहे. 
प्रो. फडके, आपल्या कादुंबरीलेखनांत इतर कोणत्याही गोष्टीपेक्षां निवेदन- 
पद्धतीकडे किंवा तंत्राकडे अधिक लक्ष देतात असें दिसून येतें. 
वास्तविक “ विधि हा जादुगार आहे, ' हा सिद्धांत प्रतिपादण्यास 
एवढी मोठी कादंबरी खर्ची घालण्याची जरूरी नाहीं.. पण प्रो, फडके, 
यांचा उद्देश तसा नाहींच. एकाद्या सामान्य सिद्धांताच्या आधाराने, दोन 
प्रणयी जीवांच्या मीलनापर्यंतच्या हालचाली व मनोव्यापार उकलून सांगतांना, 
आपण ते कद्या कौशल्याने अथवा कोणत्या कलाप्रकारांनीं सांगतों, याकडेच 
त्यांना वाचकांचे चित्त वेधावयाचें आहे. एका मध्यवर्ती ट्पोर मोत्याच्या 
बाजूंस अनेक उतारबद्ध लहान लहान मोत्यांची, एका रेशमी सूज्ांत 
वणी करून, एकादा विचक्षण जवाहिऱ्या ज्याप्रमाणे एक सुंदर दाणेदार 
मोत्यांचा कंठा श्रीमंत गिऱ्हाइकापुढें मांडतो, त्याप्रमाणं आपल्या कार्द- 
बरीच्या मुख्य कथानकाच्या दोनी बाजूंस, त्यालाच उठाव देणार्‍या दोन 
उपकथानकांची गुंफण, एका . सिद्धांतमय सूक्ष्म सूत्रांत करून, प्रो फडके 
रसिक वाचकांपुढे डोळ्यांत भरेछ अशा पद्धतीनें ठेवतात, केल्याच्या 


१ 


1.7” आ. 2.1 ह. वित 1)” 


(19/१/.”/४).१»/९ “प. 
1.५७ 


(8 


"ग 
शी डं 


१३६ 
मोत्यांना सूत्राचा आधार असूनही ते जसें वर दिसत नाहीं, तसेच कथानक- 
उपकथानकांना आधारभूत असणारे हे सिद्धांतवाक्य, न दिसले तरी चालेल 

असाच कादंबरीकाराचा आशय असावा 
£ जादुगार ? कादंबरीला कथानक असें मोठें नाहीं. ही कादंबरी 
म्हणजे एका प्रणयी युग्माचा, त्याच्या मीलनापर्यंतचा नुसता पाठशिवणीचा 
खेळ होय. चंदनगांवचे आनंदराव गोखले नांवाचे ग्रॅज्युएट चित्रकार 
किस्मानाबादच्या बेगमसाहेबांचे तैलचित्र तयार करण्यासाठीं, दिल्लीस राहिलेले 
असतात. तीर्थयात्रेच्या निमित्ताने आपली आई, ताई व मामा .बापूसाहेब 
ववे, यांच्याबरोबर“ इंदुमतीचेंही दिल्लीस आगमन होऊन, तेर्थे झालेल्या 
मोटारच्या अपघातांत, आनंदराव व इंदुमती यांची प्रथम दृष्ट-भेट होते 
व आनंदरावांनीं केलेल्या मदतीठुळें तिला त्यांच्याबद्दल सहानभति व प्रेम 
उत्पन्न होते. इंदुमतीच्या आईचा, तिच्या बडिलांनीं त्याग केल्यामुळे, व 
तिचा नाटकी मावसभाऊ नानूही आपल्या साठस पत्नी-जानकीचा छळ 
करीत असल्यामुळे, इंदुमतीच्या मनांत पुरुष्रांबद्दद एक अढी 
बसलेली असते. तिला सवे पुरुष, स्वार्थी व आपमतलबी भासतात, 
व म्हणून आपल्या आचारविचारांतून ती  स्त्रीस्वातंत्र्याचा नेहमीं 
पुरस्कार करते., इंदुमती, नंतर आपल्या मामाकडे नागपुरास परतते. तिला 
आनंदरावांचे वारंवार स्मरण होते, पण स्त्रीस्वातंत्र्याच्या अभिनिवेश्याने ती 


' असे प्रसंग टाळते. इकडे आनंद्रावांचीही इंदुमतीबद्दद अशीच उघड- 


झांप चालूं. असते 

वेगमसाहेबांच्या चित्राबद्दल कांहींच मेहनताना न मिळाल्यामुळे 
आनंदराव उद्दिझ चित्ताने दिल्ली सोडतात. वाटेंत आगगाडींत त्यांना ताप 
भरतो, पण बरोबर प्रवास करणाऱ्या डॉ. श्रीघरपंत दात्यांकडून त्यांना औषध 
मिळते. डॉ. श्रीधरपंतांबरोबर मामी नांवाची एक स्त्री असते, व त्या 
दोघांच्या संभाषणावरून, ती डॉक्‍टरांची विवाहित पत्नी नसावी, असा आनंद 
रावांचा तक वाहतो, 'मामी' अशा वारंवार होणाऱ्या उल्लेखावरून आपल्या 
वडिलांच्या जीवनाचा सत्यानाद्य करणारी मामी ती हीच काय, अशीही 
आनदरावांना दुंका* येते. डॉक्टरांच्या आग्रहावरून .आनंदराव बिन्यास 
उतरतात, व तेर्थे नोकराच्या तोंडून मामीची अधिक हकीकत त्यांना समजते 


0 जश 000 07000 न 
3.3) 


आनंदरावांच्या. आश्रयदात्याच्या पत्नी धनकुंवरबाई, आनंदरावांना 
मुंबईला बोलावतात. इंदुमतीही शिक्षणार्थ मुंबईस येते, व आपल्या वसति- 
ग्रहांत जाण्यापूर्वी तिचा मुकाम, तीन चार दिवस तिच्या मामांचे स्नेही 
बॅ. मराठे यांच्या घरीं असतो. बॅ. मराठे हे धनकुंवरबाईचे कायदेशीर 
सल्लागार असल्यामुळें, बारेस्टरांचा मुलगा विनायक याच्याकड्टून, आनंद- 
रावांच्या आगमनाची बातमी इंदुमतीस सहजच समजते. आनंदरावांचा 
संबध दाक्‍य तों टाळण्याचा ती प्रयत्न करीत असते. पण प्रसंगच असा येतो 
कीं, एके दिवशीं कॉलेजांतून परत येत असतां, लमिंग्टन रोडवर एका मुसल- 

_ मान वेडीला भिऊन ती मूच्छित पडते, व त्याच वेळीं अचानक उपस्थित 
होणाऱ्या आनंदरावांकडून तिला मदत मिळते. इंदुमतीला यामुळें विरमल्या- 
सारख होऊन, स्त्रियांचे स्वातंत्र्य खोटे, पुरुषांचा आश्रय खरा; अक्की तिला 
चुटपुट लागते. ।-७९५/ या विषयावरील तिच्या निब्रेघावर पाणी पडल्याप्रमाणे 
तिला वार्टते. . सेर 

मध्येतरीं नानू आपल्या नाटकमंडळीसह मुंबईस येतो. त्याची पत्नी 
जानकी, नाखुषीनें त्याच्याबरोबर येते. नानू तिची उपेक्षा करीत असला, 
तरी कंपनीचे मालक विसुतात्या यांची पापी नजर तिच्यावर आहे, असा 
सेशय त्याला येतो. एके दिवशीं नानू “ संशयकलोळ ' नाटकांत रेवतीची 
भूमिका करीत असतांनाच, विसुतात्याच्या अतिप्रसंगाला मिऊन जानकी * 
खिडकींतून उडी टाकते, ब जवळच राहणाऱ्या आनंदरावाकडून ब.मराठ्याच्या 
घरीं तिच्या शुभ्रषेची सर्व . व्यवस्था होते. तेथेंच इंदुमती व आनद्राव 
यांची भेट होऊन, आनंदरावांनीं .जानकीला केलेल्या मदतीमुळे, इंदुमतीचा 
पुरुषाबद्दलचा दुमैह कमी होतो; व आनंदरावाबद्दल तिला प्रेम व आपुलकी 
बाहर लागते. जानकीच्या अपघाताच्या निमित्ताने, नाबूच्याही मनांत आपल्या 
पत्नीबद्दलच्या प्रेमाचा उद्य होतो. र ब"). 

इंदुमती व आनंदराव यांची घसट वाढत असत. एमिळू जॉनेट 
य! फ्रेंच चित्रकाराची मुलगी, आनंदरावांना पत्र लिहून, फ्रेंच अकडमील्या 

॥___ यदेशनासाठी एकादे चित्र पाठविण्याची विनंति करते. आनदर रग 
___ रहुमतीळा दाखवितात. पण जॉनेटच्या मुलीने इतक्या सलगीने आनदरावादरा" & 

| वै, याचा तिला मत्सर वाटतो. पुढे ब. मराठ्यांच्या मंडळीबरोबर 4 


१५७७ 


3244 


आनंदराव व इंदुमती जुहूला गेळे असतां, * फ्रान्सला पाठविण्यांत येणाऱ्या 
माझ्या चित्राचा तू विषय होशील कां १? या आनंद्रावांच्या प्रश्नांत, 
इंदुमतीला पुरुषी आपमतलबीपणाचा वास येऊन, तीं दोघें परस्परांना 
पुनः दुरावतात. 


अलीकडे मामी, डॉ. श्रीधरपंतांशीं बेइमानपणार्ने वागू लागल्या 
होत्या. कोणा बिह्यारीलाळ वकीलाकडे त्यांचे मन ओढ घेत होर्ते. त्यामुळें 
डॉक्टरांची स्थिति केविलवाणी झाली होती. आपल्या पापी वर्तनाचा 
पश्चात्ताप होऊन, आपल्या परित्यक्त पत्नींचे व मुलीचे स्मरण त्यांस होऊं 


लागलें होते. मनाला शांतता लाभण्यासाठीं, त्यांनीं आनंदरावांना बिन्यास 


येण्यास लिहिळें होते, व आनंद्रावहि इंदुमतीशीं खटका उडाल्यानंतर 
लागलीच बिन्यास आले होते. आनंदरावांनीं मुंबई सोडलेली पाहून इंदु- 
मतीला मात्र आपल्या वागणुकीचा पश्चात्ताप झाला होता. 

आनंदराव बिन्यास पोंचळे, त्यावेळीं मामी घरीं नव्हत्या. खोटे 
सांगून आपली प्रतारणा केल्याबद्दल, डॉक्टर त्यांच्यावर संतापले होते. या 
वेळच्या संभाषणांतून डॉक्टर हेच ताईंचे यजमान व इंदुमतीचे बडील, हँ 
जरस आनंदरावांना कळलें, तर्सेच आपल्या वडिलांचा सत्यानाश करणारी 


मामी ती हीच, हेह्दी त्यांस समजळे. तापाच्या भ्रमांत डॉक्टरनी मामींवर 


पिस्तुल रोखले, व मामी अचानक नाहींग्या झाल्या. पण मुंबईस परत येतांना 
आनंदरावांनीं खांडवा स्टेशनवर त्यांचे व बिह्वारीलालर्चे प्रेत पाहिले, 


मुंबईस आल्यावर आनंद्रावांचा मुक्काम धनकुंवरबाईंच्या बंगल्यावर 
होता. तेथेंच स्फूतिदेवतेने-इंदुमतीने-आपला धिःकार केला म्हणजे कलेनेंच 
आपल्याकडे पाठ फिरविली, या प्रतीककलू्पनेवर आधारलेले, 'त्याग? या नांवाऱच 
जै चित्र त्यांनीं पुर केलें होतें, त्यांत इंदुमतीचीचच प्रतिमा त्यांच्याकडून अभा- 
वितेपण चितारली गेली होती. मध्यंतरी ते चंदनगांवीं गेल्याच्या गेरइजरींत, 
धनकुंवरजाईच्या खास आमंत्रणावरून इंदुमती त्यांच्याकडे गेली असतां, 
तिच्या नजरेस ते चित्र पडलें होतं; ब बाइंकडून ते मिळवून इंडदुमतीने 
दुसरे दिवशीं त्याची फ्रान्सला रवानगी केली होती. ही गोष्ट गुप्त ठेवण्याची 
खबरदारी मात्र तिने घेतली होती. 


११९ 
आनंदराव पुनः मुंबईस परत आल्यावर इंडुमतीची व त्यांची गांठ 
पडली, पण चित्राची गोष्ट निघाली नाहीं. विषण्णतेमुळें तेही त्या चित्राकडे 
पहाण्यास इतके उत्सुक नव्हते. इतक्यांत ताईची प्रकृति बिघडल्यामुळे, 
त्यांना मुंबईस बॅ. मराठ्यांच्या घरीं आणण्यांत आलें. ताईंच्या असाध्य नेत्र- 
रोगावर शस्त्रक्रिया करणाऱ्या डॉ. श्रीधरपंत दात्यांचेंच नांव, मुंबईच्या 
९५॥ 5९5९07 ने सुचविल्यामुळे, कलकत्त्याच्या डॉक्टरच्या नांवाखाली 
त्यांना आणण्याची जबाबदारी आनंदरावांनीं स्वीकारली. 
डौक्टरना आणण्यासाठी आनंदराव बिन्यास गेले, तों डॉक्टर दिल्लीस 
एका साधुपुरुषाकडे गेले होते. आनंदरावांनीं तेथे जाऊन सर्वे हकीकत 
सांगितली, पण आपली पत्नी आपल्याशीं कशी वागेल, याबद्दल डॉक्टर 
साशंक होते. शेबटीं साधुमहाराजांच्या अनुद्ेने ते मुंबईस जाण्यास तयार 
झाले, ताईचे डोळ्याचे ऑपरेशन यरास्वी होऊन, डॉ. श्रीधरपंत खर्‍या 
स्वरूपांत आपल्या पत्नीस भेटले. हौसिटलमधून ताई ज्या दिवशीं परत 
आल्या, त्याच दिवश्षीं आनंद्रावांच्या चित्राला बक्षिस मिळल्याची तार 
फ्रान्सहून आली होती. आनंदराव व इंदुमती यांचा विवाह, नागपुरास 
होऊन पुढें दोन महिन्यांतच तीं दोघें फ्रान्सला आपापल्या उच्च अभ्यासा- 
साठीं गेलीं, डेकवर दोघांचे विधीच्या जादुगिरीबद्दल संभाषण झाले, 
या सारांशावरून, आनंद्राव-इंदुमती या मुख्य कथानकाला, नाच-- 
जानकी, व ताई-डॉ. श्रीधरपंत, या दोन उपकथानकांची सुंदर जोड देऊन; 


, पुनः या. तिन्ही कथानकांची एकसूत्रता, प्रो. फडक्यांनी किती कौशल्याने 


साधली आहे, हें दिसून येईल. हीं दोन उपकथानके नायिकेच्या पुरुषा- 
बहदळच्या एका विशिष्ट दुराग्रहास कारणीभूत झाल्यामुळे, मुख्य कथा- 
नकाळा उपकारकच झालीं आहेत. आपल्या आईचा आपल्या 
वडिलांनी केलेला त्याग, व आपला मावसभाऊ आपल्या पत्नीला करीत 
ठेला जाच, या डोळ्यांदेखत चाललेल्या घरगुती अन्यायांचा, इंदुमती- 
सारख्या सुशिक्षित सरीवर परिणाम होऊन, पुरुषांच्या अरेरावी वर्तनाबद्दल 
तिच्या मनांत जी विलक्षण तेढ उत्पन्न झाली, ती तर ' जाडुगार काद- 
त्या 1 समरप्रसंगाचें मुख्य बीज असून, आनंदरावांच्या प्रथमदर्शनापासून 
णं यांच्याशी विबाहबद्द होईपर्यंत, इंदुमतीच्या मनांतील प्रेम व स्वाभिमान 


2-1 


९१७७३४. त गित. 8. 
(४८.७ ७2% "१८% 
ल्ल ३ 


शू र 


१८2720“: ..; 
>? 


भ- 


£. 


१४० 


. यांचीं आंदोलने दर्शिवतांना, कादंबरीकारानें जे विविध प्रसंग निर्माण १ 


आहेत, त्यांतच त्याच्या कलेचें खरे मर्म सांठविलेळें आहे. दिल्लीस घडले 
मोटारीचा अपघात, मुंबईस लॅमिंग्टन रोडवर इंदुमती मूच्छित पडली अस 
तिलाआनंदराबाकडून मिळालेला आधार,जानकीच्या अपघातांत आनंदराव! 
केलेल्या मदतीमुळें आनंदरावाबद्दल व पयीयानें सर्व पुरुषांबद्दळ इंदुमती 
निवळलेली वृत्ति, जुहूच्या सफरीत, इंदुमती-आनंदरावांची झालेली विर 
सलगी, व शेवटीं अकस्मात्‌ उडालेला खटका, त्यानंतर झालेल्या दोघांच 
ताटातुटीमुळें त्यांच्या मनाची वाढलेली आतुरता, इंदुमतीच्या मना' 
प्रतिक्रिया व पश्चात्ताप, आणि तिनें “ त्यागा 'ची केलेली गुप्त रवानगी, 
ताईंच्या डोळ्यांच्या दुखण्यांतही आनंदरावांनीं डॉ. श्रीधरपंतांना आणण्य 


. बजावलेली कामगिरी, या ऊन पावसाच्या अनेकविध प्रसंगांनी, इंदुमती" 
'पुरुषजातीबद्दलचा दुर्ग हळू हळू कमी झाला अर्से दाखवून, कादंबरीकार 
. आनंदरावाबद्दलच्या तिच्या प्रेमास बदर आणला आहे. -0%/ 


विषयावरं सुंदर निबंध लिहिणाऱ्या स्त्रीस्वातंत्रयामिमानी इंदुमतीला, मु 
वस्थेत पुरुषाचा नव्हे, ज्याचे स्मरणहि ती टाळीत होती त्या आनंदरावांच 


आधार ध्यावा लागावा, हा केवढा देवयोग ! स्त्रियांचे स्वातंत्र्य कसें पुसत 


आहे, पुरुषांच्या आधाराशिवाय त्यांना दुसर गत्यंतर कर्से नाही, 

कडु सत्य पटवून, वरीळ निबंधाच्या द्वारां आनंद्रावांच्या मनांतही तिच 
वुद्धिमत्तेबद्दल आदर वाढवितांना प्रो. फडक्यांची ही विरोधी प्रसंगाची योजन 
जितकी कलायुक्त, तितकीच ती पात्रांच्या स्वमावपरिपोषाला उठाव देण 
आहे, जुहूचा प्रसंग तर प्रो, फडक्यांच्या कलातत्त्वांचा कळसच म्हणावय 


_ हैरकत नाहीं. यांत इंदुमती व आनंद्राव यांचा परिचय, “तूं, मी? म्हणप्ट 


इतका वाढला असून, आनंद्राव म्हणतील ते इंदुमती करील, इतर्केच नव्हे, ' 


_ सापुढ त्यांच्या मीलनाची घटकाही फार दूर नाहीं, अशी जों वाचकांनी 


करावी, तोंच आपल्या चित्राचा विषय होण्यास आनंदरावांनीं केलेल 
साध्या विनंतीनं, इंदुमतीचा स्वाभिमान डिवचला जाऊन, त्या दोघा 
बेब्रनाव होण्याइतका खटका उडावा, अशी खुद्द आनंदरावांना व वाच 


_ नाही अनपेक्षित व आकस्मिक परिस्थिति, कादंबरीकाराने निर्माण के 


साहे» “कथानकाचा ओघ आनंदरावांच्या . प्रेमाला अनुकूल असावा! 


शश शू ह ,.३,9 
_ > असतांनाच, त्यालां इंदुमतीच्या अपमानित मनोवृत्तीनं एकदम विरुद्ध 
वळण देऊन वाचकांना विस्मयाचा धक्का बसविणे, ही प्रो. फडक्यांची 
कल्पना जितकी हृद्य, तितकीच लेखनकलेच्या दृष्टीने उच्च दर्जाची वाटते. 
उरि हा प्रसंग पात्रांच्या स्वभावपरिपोषास सुसंगत असता तर बरें झालें 
, त्यांनीं वर्णन केलेला नायक-नायिकेच्या समुद्रस्नानाचा प्रसंग सुद्धां 
- नाविन्यपूर्ण व रसाचा उत्कर्ष करणारा आहे. नायिकेने पोहतांना मर्ध्येच 
'दुमांवे अथवा तसा बहाणा करावा, व नायकाने तिला अलगद उचलून 
कांठावर आणावी, हे आजकालचे सिनेमासृष्टीतील आवडते 'आत्रिय' 
॥हला]व0& असले, तरी तसा प्रसंग शब्दचित्रित करण्याचा पहिला मान 


॥ पो. फडक्यांकडेच जातो, हे निर्विवाद आहे. 


|“. रो अंतर्बाह्य परिस्थितींचा विरोध कादंबरीकाराने फारच हलक्या हाताने 


1... आहे त्याने त 
| 20 यान जानकीच्या व त्यांच्या खिन्न मनःस्थिती 


: त्यागाची गुस रवानगी ', हा प्रसंगही विरोधावरच आधारलेला 
असून, कादंबरीच्या मुख्य कथानकाची . परिसीमा. ( £॥12% ) येर्थेच 
गांठी गेली आहे. ज्या चित्राचा विषय. होण्यास आनंद्रावांनीं केलेल्या 
पतत्यक्ष विनंतीचा इंदुमतीर्ने प्रथम धिकार केला, तेंच पुनः आनंदरावांच्या 
अनुपस्थितींत फ्रान्सला स्वखर्चाने पाठविण्यांत तिन पुढाकार प्यावा; यां 

ताने . 
रंगविला आहे. ः 
१ पण बिरोधाप्रमार्ेच बाह्य व अंतःसृष्टींच साहच क 
पो. फडके यांच्या लेखनकलेचा आणखी एक रमणीय विदेष सांगता बईल. 
तरकलेच्या उच्च अभ्यासासाठी, आनेंदरावांना फ्रान्सला जावयार्चे होते, व 
आर्थिक मदत मिळविण्यासाठी, ज्या कुंदनमल वेणीराम या अरसिक श्रेष्टी- 
डे ते गेले होते, त्याने विसुतात्यांच्या कंपनीचे पडदे रंगविण्याची अप- 
_ मानास्पद सूचना केल्यामुळे, आनंदरावांना आपल्या कलेची विटबना 
झाल्याचें दु:ख झाले होते. अश्या उद्दिभन मनःस्थितीत ते आपल्या स्टुडिओत 
आले असतां, नाटक कंपनीच्या बिऱ्हाडीं डांबून ठे 
त्यांचे लक्ष गेलें, त्या वेळी “ माझ्यासारखीच 
पाडली असेल काय १” हा जो विचार आनं 


ये सुचविणे, हाही र 


हिचीही अशीच विटंबना र 
दरावांच्या मनांत आलां 
स्थितीचे एकाच वेळीं. 


 असहेडे 


७ साम्य वाचकांना जसें जाणवते, तशीच या प्रसंगावरून, विसुतात्या- 


वळेल्या असहाय जानकी- 


श्र 


कडून आपल्या कल्प्रमाणेंच जानकीच्या होणाऱ्या शरीरिक विटंबनेची | 
आगामी सूचनाही, त्यांचे कुतूहल व सहानुभति उत्पन्न करण्यास कारणीभूत 
होते. पुढें विसुतात्या व आक्का यांचे आपल्या पत्नीबद्दळ संभाषण चाळ. 
ल्याचे ऐकून, नानूच्या मनांत संशयाचे काहूर माजलेले असतांना'च, त्याला 
संशयकल्लोळ ? नाटकांत रेवर्ताची भूमिका करावी लागते. येर्थे देखील | 
नानूच्या खऱ्या व नाटकी जीवनांत, संशयाचे थेमान एकाच वेळीं दाखवून; 
कादंबरीकाराने, पुढें होणाऱ्या त्याच्या मनाच्या जानकीविष्रयक इट 
परिवतंनाचे मोठें चतुर समथन सुचवून ठेविळें आहे. ' कोंवळें किरण या | 
प्रकरगांतसुद्धां कलेच्या दृष्टीने प्रो, फडक्यांनी एकाच वेळीं कितीतरी गोष्टी 
साधल्या आहेत. इतर कादंबरीकार किंबा. नांटककार . यांच्या ठराविर्क 
संकेताप्रमाणे, उच्छेखळ अश्या नानूच्या मताचे परिवर्तन घडवितांना, 
त्यांनींहि जानकीवर आत्महत्त्येची शारीरिक आपत्ति आणली आहे; पण 
नानूच्या मनांत प्रेमाचा उदय होत असतांनाच, सूर्याचे कोंवळे किरण खोलींत 
शिरले व त्याच्या गालावरचा अश्रबरिंदु त्या प्रकाह्याने चमकला, स | 
काव्यमय वर्णन करतांना, बाह्य व अंतःसृष्टीच्या साहचर्यकल्पनेबरोबरच 
त्यांनीं सूचकता तर साधली आहेच, शिवाय आणखी तेर्थे असणाऱ्या 
इंदुमतीच्या तोंडून, “ माझ्या आईला असे कोवळे किरण कधीं नाहीं कॉ 
दिसणार £ ” हे उद्गार वदवून, ताईच्या कष्टी जीवनाचे सुखी पर्यवसानही 
अतिशय लीलेने सुचवून ठेविलें आहे 
वर वर्णन केलेल्या कलाप्रकारांप्रमाणेच, वाचकांची उत्कंठा अथवा 
कुतूहळ जाग्रत ठेवण्यासाठी, प्रो, फडके बहुधा आपल्या कथानकात 
चटकदार व विस्मयकारक प्रसंगांची जशी योजना करतात, तशीच एखाद्या १ 
रहस्याचीही योजना करून योग्य वेळीं त्याचा स्फोट करतात. एमिळ॑ 
जॉनेटच्या मुलीच्या पत्राने आनंद्रावांना जरी हिम्मंत आली, तरी त्याने 
इंदुमतीच्या भुवया वक्र करून तिच्या मनांत विकल्प उत्पन्न केल्याम 
तिच्याप्रमाणेच वाचकही त्या पत्नाबद्दल समुत्सक होतात. नंतर त पत. 
इंदुमतीला वाचावयास मिळून, तिचे व वाचकांचे समाधान झाले तरी? 
6 मी तुम्हाला एक प्रश्न विचारणार आहे, ? या आनंदराबांच्या उद्गारांनी 
असा हा प्रश्न तरी कोणता ! ” असा संशय इंदुमतीबरोबरच वाचकांन 


श्रे 


येऊन, पुढील कथानक वाचण्याची त्यांना ओढ लागते. प्रो. फडक्यांची 
उपकथानकेंच रहस्यमय असल्यामुळें, त्यांचा दुहेरी हेतु नेहमींच सफल 
होतो, व हीं रहस्येंदेखीळ एकांतून दुसरे, अशा परंपरेने शेवटपर्यंत बाहेर 
पडत असल्यामुळें, सर्व कादंबरीभर वाचकांच्या उत्कंठतेचें साम्राज्य पसरलेले 
असते. ताई आपल्या भावाकडे राहतात व सोभाग्यालकार तर धारण 
करतात, याचे रहस्य आनंदरावाप्रमागेंच वाचकांना प्रथम समजत नाहीं; 
पण ताईच्या वह्दीवरून त्यांना त॑ समजल्यावरही, त्यांतूनच मैनामामीच्या 
रहस्याचा जन्म होतो. पुढे दिल्लीहून परत येतांना आगगाडींत आनंद- 

. रावांना मामी दिसतात. पण “मी तुझ्यासाठीं संसारसुद्धां सोडला, 
या डो. श्रीघरपंतांच्या उद्गारांनी, डॉक्टर व मामी यांच्या नात्यासंबंधाने 
तुळशीरामाकडून सर्व उलगडा होईपर्यंत, आनंद्रावाबरोबरच वाचकांना 
बुचकळ्यांत पडावे लागत. मामींच्या बदफैली वर्तनाने डॉक्टरना कृत- 
कर्माचा पश्चात्ताप होऊन, आपण आपल्या पत्नीचे अपराधी आहो असे 
वाटळें, आपल्या मुलीच्या जन्माची गोड आठवण त्यांना झाली, व 
या गोड आठवणीच्या युक्तीनेंच इंदुमती ही डॉक्टरची मुलगी, व ताई 
या पत्नी, या रहस्याचा कादंबरीकाराने मोठ्या कौशल्याने स्फोट केला आहे. 
पुनः डॉक्टरच्या आमंत्रणावरून आनंदराव बिन्यास गेले असतां, पेडमधील 
ताईच्या फोटोला उद्देशून, डॉक्टरनीं आपल्या कायमच्या सुखस्थानाचा ज्ञो 
उल्लेख केला, त्यावरून डॉक्टर हे ताईंचे यजमान, हे आनंदरावाना 
कळलें, नंतर डॉक्टरनी मामीचे पूर्वृत्त सांगून, आपण मामीच्या नादीं 
लागल्यामुळें, नाना नांवाच्या चित्रकाराच्या पयोयानें नाशास आपण क्स 
कारण झालों, हेंही आनंद्रावास कथन केलें. याच वेळीं गी है 
आनेदरावांचे वडील हें जसे डॉक्टरना समजलें, तसेंच आपल्या वडिलांच्या 
जीवनाचा सत्यानाश करणारी मामी ती हीच, ही युत गोष्टही (प, 
नव्यानेच उकळली, आपल्या वडिलांचा पयायाने खून करणात 
डॉ. श्रीधरपंताच्याच मुलीने आपळें मन आकर्षित कराव, ता योगा 
आनेद्राव जसे सानंद आश्चर्यचकित होतात, तसेच वाचकहि या विघिघटनेन 


स्तिमित झाल्याशिवाय रहात नाहींत. ... . 


3३.३ 


या विवेचनावरून विरोध, साहचर्य, विस्मय, रहस्य, पच 

ऊतूहल्जाणति, या प्रो. फडक्यांच्या लेखनकलेच्या प्राणभूत गोष्टी आं तों 
हे स्पष्ट होईल, आपल्या कथानकांतीळ समरप्रसंगाचें कुवूहट ह मितीरी 
अधिक वेळ टिकविण्यासाठी, ते ज्या प्रसंगांची उभारणी करतात, त झाकली 
केढायुक्त असले. तरी, त्यांची अस्वाभाविकता व कृत्रिमता ही... गोग 
जात नाहीं. प्रो. फडके यांचा बहुतेक भर, आकस्मिक घटना व ठा 
अशा अद्‌भुत, व -भास-स्वे अ्या थोड्याफार अतींद्रिय गोधडी 
हरिभाऊंना आपल्या पूर्वीच्या कादंबऱ्यांतील अद्‌भुत व देवी वि गून 
आातावरण जसं संपूर्णतया घालवितां आले नाहीं, तशीच. "त्य क 
येणाऱ्या प्रो. जोश्यांना व प्रो. फडक्‍्यांना आपल्या आरंभीच्या कृतीत 
भाचकांच्या चित्तवत्तींत खळबळ उडविणाऱ्या आकस्मिक योगायो > 

पूवपरंपरा, ब वणनाच्या ओघांत कादंबरीकारानें मध्येंच डोकावून रट. 
कृतीचे समर्थन करण्याची पाल्हाळिक पद्धति, समूळ टाळतां आली नाई 
' जादुगार कादंबरीतील मोटारचा अपघात, जानकीचा आत्महत्येचा प्रयत्न; 
इंदुमतीची मूर्च्छा व आनंदरावांची तेथें हुकमी उपस्थिति, डॉ. शभर व 
मामीवर पिस्तूल रोखून खून करणे, मामींचे एकदम पसार होणें, का 
निहारीडाळचे पेत स्टेशनच्या पॅटफॉर्मवर दिसर्गे, ब डॉ. श्रीथ व 
ताईंच्या ऑपरेशनच्या वेळीं वेष पालयणें, इत्यादि * विचितपुरीपडत र 
कादंबऱ्यांना शोभणारे प्रकार, आधुनिक वास्तववादी व ् 
आधारलेल्या कादंबरीत सुसंगत वाटत नाहींत. कलेचें स्वरूप रै ि 
असल्यामुळे, ललित कृतींत अशा गोष्टींना थोडाफार वाव मिळणारच; बाध 
"य केरूनही, सत्याचा आभास उतपन्न करणे या कलेच्या ध्येयास शी 
येणार नाही, अशी दक्षता कुशल लेखकाने घेणें जरूर आहे, अ 
इशारत येथ द्यावीशी वाटते. ४... 

. “जादुगार? कादंबरीत वाचकांना विस्मयाचे धक्के देण्यावरच लेखकान 
आपले सर्व लक्ष केंद्रित केल्यामुळें, प्रमुख पात्रांच्या स्वभावपरिपोष 
त्यांचे अक्षम्य दुलक्ष झालें आहे. हदी कादंबरी वाचून कोणत्याही पा 
बहल्चा स्पष्ट ठसा वाचकांच्या मनावर उमटत नाहीं. नायक-नायिर्क 
त. सनसवी घ्येयहीन असून, एकच प्रकारच्या प्रेमव्यापारांत दंग झाल्या 


र श्श्पः 


पराकाषेचे स्वार्थी व आत्मनिष्ठ बनले आहेत. अशा पात्रांबद्दल वाचकांना 
सहानुभूति न वाटल्यामुळे, ते त्यांच्याशीं समरस. होत नाहींत. हरिभाऊंच्या 
कादंबरीसृष्टीपेक्षा प्रो, फडक्यांची. सृष्टि, अधिक सुधारलेली व पुढारलेली 
असली, तरी आपट्यांप्रमाणच पांढरपेशा मध्यमत्रगाचींच चित्रे त्यांच्या हातून 
रेखाटलीं गेलीं आहेत. तथापि याबद्दल त्यांना. दोषी ठरविणे योग्य होणार 


असतो, त्याचींच चित्रे त्याला प्रामाणिकपणे काढतां. येतात. प्रो. फडके, 
या दृष्टीने आपल्या कलेश्रीं प्रामाणिक आहेत, असेंच उलट त्यांच्या वतीने 
म्हणतां येईल. एक गोष्ट मात्र ठळकपणे लक्षांत येते ती ही की, आपट्यां 
प्रमाणेच फडक्यांनींही आपल्या कादंबऱ्यांतून कोंकणस्थांचींच पात्रें प्रामुख्याने 
:__ खेळविलीं आहेत. आजकालच्या सुशिक्षित व सुधारलेल्या कायस्थ मभू 
अगर मराठा वर्गाशी, प्रो. फडके यांचा परिचय नसेल अस वाटत नाहीं. 


ओलांडतां आली नाहीं, असाच निष्कषे यांतून काढावयाचा कीं काय? 


“ जादुगार *मधीळ बहुतेक सव पात्रे, कोंकणस्थ ब्राम्हण आहेत. 
कादंबरीचे नायक आनंदराव, हे एक ग्रॅज्युएट असून फ्रान्समध्ये चित्रकठेचा 


नेहमीं जागरूक आहे. एवढ्या मोटार-अपघातांतही, इंदुमतीच्या धनुष्याकृति 
-_ झुवयांकडे त्यांचे लक्ष वेधत. इतकच नव्हे, तर इंडुमती मूच्छित पडन पावत 
__ झाल्यानंतर, त्यांची दृष्टि तिच्या वक्षःस्थलाकडे जाते. पहिल्या कटाक्षांत साव- 
जाळा घायाळ करणारे आनंदराव, हे एक'जादुगार असून आत कले 
मोठे अभिमानी आहेत. किस्मानाबादच्या नबाबाने नाचरंगांत ६७ 
1 | ॥& पा चुराडा करावा, पण आपले ठरलेले सात रुपये देऊं नयेत, याबद्दल 
__ त्यांना जसा उद्गेग वाटतो, तशीच कुंदनमलनेंही आपणास, यःकश्चित्‌ नाटकाचे 
___ पेडेदे रंगविण्यास सांगून आपल्या कलेची विटंबना करावी, हैं त्यांच्या मानी 
पॅनाला सहन होत नाहीं. एका पारशी गृहस्थाच्या बहिणींचे चित्र लवकर 


पल्प 


णदरावानी 
न केल्याबद्दल, त्या गृहस्थाने घातलेल्या हुजतीस आनद 


नाहीं. कादंबरीकार अथवा नाटककार ज्या जीवनाशीं विशेष समरस झालेला 


मग त्यांच्यासारख्या व्यापक दृष्टीच्या ठेखकालाही स्वतःची सांवळी 


अभ्यास केठेळे तरुण ग्रहस्थ आहेत. कलावंताला साजेशी त्यांची सौंदर्यदृष्टि 


_ उन्तर ब पैशाबद्दल त्यांनीं दाखविलेली. बेफिकिरी, त्यांच्या कलेबददलळच्या ी. 


% 
५ 
४ 


१४६. 


अभिमानाचीच द्योतक. आहे, नानूसारख्या उपेक्षितालाही नोकरी लावून 
देऊन, त्याची गाडी रुळावर आणण्याचे भ्रय .. जसं आनंदरावांनीं घेतले, 
तशी जानकीच्या अपघातांत तिची वेद्यकीय व्यवस्था करण्याची तत्परता 
त्यांनीं दाखविली, यांत त्यांची परोपकारबुद्धि व भावनाप्रधान मन दिसून 
येते. ताईच्या .वहींतील गुसत रहस्ये वाचतांना त्यांना वाटलेला मना'चा 
चोरटेपणा, त्यांची अभिजातता व उच्च संस्कृती दर्शवितो. आनंदराव है 
चदनगांवच्या नाना नांवाच्या चित्रकारांचे चिरंजीव असले, तरी त्यांची 
वडिलार्जित इस्टेट किती होती, हें कादंबरीकारांनं सांगितलेळें नाहीं. मग 
त्यांचा सेकंड छासचा प्रवास, बहुदा; यांच्या कर्तबगारीवरच असावा. सखू- 
मावशीने त्यांना लहानाचे मोठे केळे. पण चंदनगांवीं आल्यावर तिच्याशी चार 
शब्द बोलण्यांत थोडा देखील वेळ त्यांनीं खर्चे केळेला दिसत नाहीं, हे त्यांच्या 
कृतशतेस. कमीपणा आणणारे आहे. मावशीच्या मताप्रमाणे शास्त्रीबुवांच्या 


_ नमूज्लीं आनेदरावांनीं विवाहबद्ध व्हावे, अर्स कोणीच म्हणणार नाहीं. पण या 


बाबतींत मावशीसारख्या भोळ्या जीवाशीं युक्तिवाद करून तिर्चे समाधान 
करण्यास आनंदरावांना कांहीं हरकत नव्हती. तर्स पाहिळें तर आनंदराव प्रेमा- 


तुरच म्हटले पाहिजेत. इंदुमतीचं त्यांनीं इतक चिंतन केळे आहे कीं, किस्मा- . 


नाबादच्या बेगमेच्या चित्रांतही, त्यांना धनुष्याकृती भुवया टाळतां आल्या 


नाहींत व “त्यागा' चें चित्र काढतांनाही त्यांच्या हातून कलेची म्हणून 


इंदुमतीचीच प्रतिकृति काढली गेली. आपल्या चित्रास फ्रेंच अँकॅडमीचे बक्षिस 


मिळणार असा त्यांना आत्मविश्वास होता, व इंदुमतीने “ त्यागा'ची युस 
रवानगी केल्यानें जसा त्यांना विस्मय वाटला, तसा बक्षिस मिळाल्यावर त्यांना - 


आनंदही वाटला. बक्षिस मिळाल्यामुळे, आनंद्रावांना पुढील 

पुनः फ्रान्सला जातां आलें, याचें श्रेय इंदुमतीकडेच जाते. कारण 
विमनस्कतेमुळें आनंदरावांनीं आपणहून आपलें चित्र बक्षिसार्थ पाठविलेंदी 
नसते. डॉ. श्रीघरपंतांचं मन आनंद्रावांनीं आपल्या कोणत्या युणांनीं 
काबीज केलें होते, याचें विवेचन कादंबरींत नसले, तरी डॉक्टरवर त्यांची 
विलक्षण छाप होती हे खरे. म्हणूनच ताईंच्या ऑपरेशनसाठीं त्यांना 


_ आणण्याची जबाबदारी, आनंद्रावांनीं अगदीं विश्रब्धपर्णे पतकरली. तथापि 


- १४७ 


डॉ. श्रीधरपंत हे डोळ्याचे तज्ज्ञ आहेत हें ठाऊक झाल्याबरोबर, त्यांना ताईंचे 
डोळे दाखवावे, अंशी आनंद्रावांना आपणहून कल्पना कां ने यावी, व 
मुंबईच्या सिव्हिल सर्जनने डॉ. श्रीधरपंतांचंच नांव सांगेपर्यंत त्यांनीं वाट 
कां पहावी १ हें आश्चर्य आहे. आनंदरावांनीं शेवटीं शेवटी ताईंबद्दल 
दाखविलेली सहानुभूति, त्या इंदुमतीच्या आई म्हणूनच उतपन्न झाली 
असल्यामुळे, आनंदरावांवर स्वार्थीपणाचा थोडातरी दोष आल्याशिवाय: 
रहात नाहीं. ” 
कादंबरीची नायिका इंदुमती, ही तर आनंदरावांपेक्षां कांकणभर 

जास्तच आत्मनिष्ठ आहे. ही डॉ. श्रीधरपंत व ताई यांची मुलगी असून, 
. डॉ. श्रीधरपंतांनी ताईंना टाकल्यामुळे, ती आपले मामा बापूसाहेब बर्वे 
यांजकडे नागपुरास रहात असते. मुंबईस ४४15017 ८०188९ मध्ये, 10 
8. &. च्या वगोत ती शिकत असते. इंडुमती सुंदर आहे, कारण तिच्या 
भुवया धनुष्याकृति आहेत. अनुकंपा उत्पन्न होण्यासारखी कोणाची स्थिति 
असली कीं, त्या माणसाला प्रीतीनें जवळ करण्याची प्रवृत्ति इंडुमतीच्या . 
ठिकाणीं स्वाभाविकच आहे, असें कादंबरीकार सांगतात. पण तिची प्रत्यक्ष: 
कृति मात्र तस सांगत नाहीं. नानूबद्दळ तिला जबर तिटकारा होता, व 
त्याची खंपडी काढून जरा वाकूप्रहार करण्याची तिळा होस होती. हा 
कुत्सितपणा तिच्यासारख्या सुशिक्षित स्त्रीला शोभण्यासारखा नाहीं. इंदुमती 
वुद्धिमती होती, सोंदर्यसमीक्षक होती, दैववादावर तिचा विश्वास नव्हता, 
_ द्॒था निंदा तिला आवडत नसे, ती गर्विष्ठ नसली तरी स्वाभिमानी होती, 
पुरुषांच्या दास्यांत जीवित कंठण्याची हौस बायकांनी सोडली पाहिजे, असे 
तिचे मत होते, व अंगावर साप चढला असता तरी न घाबरली जाण्या- 
इतकी ती धीट होती. इतके बुद्धिप्रधान गुण अंगीं असूनही रस्त्यावरील एका 
मुसलमान वेडीच्या चाळ्यांनीं तिन मूर्चिछत पडावे, याला कादंबरीकाराच्या 
उहरीखेरीज दुसर कारण कोणते असणार जानकीबद्दल तिला इृढ प्रंमभाव 
वाटत होता. मग जानकी मुंबईस आली, है कळल्यावर तिच्या भेटीचा अधिक 
पयतन तिने करूं नये, हे तिच्या खयंसंतुष्टपणा चेच निदर्शक नाहीं काय * 

'जानकी नांवाची स्त्री येथ नाही, ” अर्से जरी कंपनीच्या बिऱ्हाडीं कक री 
नाजूने तिल्ला सांगितळें असले, तरी इंडुमतीनं जानकीचा पसा काढून तिची 


- 


32: 


भेट घेणे जरूर होते. पण आपल्यापुरतेंच पाहण्याच्या तिच्या स्वभावामुळे, ती 
है करूं शकली नाहीं. जानकीवर आत्महत्त्या करण्याची पाळी येईपर्यत, 
इंदुमतीने तिच्या वास्तव्याची पूसतपास करूं नये, किंवा भेट घेण्याचा 
प्रयत्नही करूं नये; उलट आनंद्रावांच्या स्टुडिओकडे मात्र घिरल्या 
घालाव्या, यांत तिचें स्वार्थी व व्यवहारी मन दिसत नाहीं काय£ 
जानकीच्या आजारांत तिची शुश्रूषा करण्यापेक्षा, आनंदरावांशीं संभाषण- 
सोख्य अनुभवण्यांतच इंदुमती रममाण होते. पूर्वी सुटीच्या दिवशीं 
बॅ. मराठ्यांकडे एकादा दिवस रहावयास येणारी इंडुमती, जानकीच्या 
आजारांत तेथे फारशी राहिलेली दिसत नाहीं. प्रथम दोन तीन दिवस तिने 
कॉलेजला फांटा दिला होता, असें ती सांगते. पण तिचें हे आत्मसमर्थनच 
तिच्या जानकीबद्दलच्या उत्कट भावनेला कमीपणा आणणारे आहे. जानकीनें 
:__ स्वतंत्र बिऱ्हाड थाटले, तरी इंदुमती तिच्याकडे कधीं गेली नाहीं. म्हणूनच 
“मला भेटल्यावांचून इतके दिवस कसं राहवलं ग तुझ्याच्यानं १” ही जानकीची 
तक्रार साथच ठरते. सर्वसाधारण स्त्रियांप्रमाणेच तिचें मन मत्सरी होते. 
नाहीं तर एमिळ्‌ जॉनेटच्या मुलीच्या पत्रामुळे तिच्या मनांत विकल्प आला 
नसता. वास्तविक, जुहूच्या सफरीपूर्वी च आनंदराव व इंदुमती यांचा परिचय 
इ्ढ झाला असतांना, व पुरुषांना भावना असतात हे जानकीला 
' आनंदरावांनीं दिलेल्या मदतीने इंदुमतीळा कळून चुकळें असतांना, बक्षिसांच्या 
चित्रासाठी तिच्या प्रतिकृतीचा प्रश्न आनंदराबांनीं जुहूमुकामीं काढतांच, 
पुरुषजातीच्या आपमतलबीपणाच्या सबबीवर तिनें त्यांच्यावर एकदम उखडावें; 
हे कलेच्या दृष्टीनें कितीही रम्य असलें, तरी मनुष्यस्वभावाच्या दृष्टीने अति- 
शय चेचल्पणाचें आहे. “ त्यागाची गुप्त रवानगी ? करण्यांतही, तिचें कुदळ 
___ कारस्थान दिसत असलें तरी, त्यांतही स्वार्थ व आत्मनिष्ठता डोकावल्याशिवाय 
रहात नाहीं. इंदुमतीच्या स्वमावांत अथवा वृत्तींल त्यागभावना बिलकुल 
:_ नाहीं. “ स्त्रियांचे बाह्यमसोंदर्यसुद्धा आंतल्या अंतःकरणाच्या त्यागाच्या तेजावरच 
., वळवून असतं |” हे आनंदरावांनीं जानकीला अनुलक्षून काढलेळे उद्गार | 
__ इंदुमतीला व्यस्त प्रमाणांतच लागू पडतात, जानकीकरतांच काय, पण 
1; : तत्यक्ष आईसाठी तिनं खस्ता खाल्याचा किंवा थोडातरी त्रास सोसल्याचा 
__ झुराबा सांपडत नाहीं, . तिलां जिथे डुसर्‍्याबद्दल सहानुभूति वाटत नाहीं, > 


“० शेक 


१.१५ ।| ग प धं भृ 


२४९ 
तिथे तिच्याबद्दल दुसऱ्यांना तरी ती कंशी वाटणार ? मातृप्रेमाशिवाय ठळके 


ना एकही सदगुण तिच्या अंगीं नाहीं. नुसता प्रेमाचा खेळ खेळणे, व 
आत्मन्येवात्मना तुष्ट' असणे, याला खरी माणुसकी म्हणत नाहींत, 


याच्या उलट जानकीबद्दळ मात्र वाचकांना खरी सहानुभूति वाटावी, 
असेच तिचे गुण आहेत. नवऱ्याने कितीही उपेक्षा दाखविली तरी ती इतकी 
पतिपरायण आहे कीं, आजारीपणांतही ती आपल्या चंगीभंगी पतीला 
४; भटायची इच्छा करते. नानूबरोबर नाटककंपनींतून जाण्यास प्रथम ती 
____ नाखूष असते, पण ताईंनीं सांगतांच ती त्या गोष्टीस कबूल होते, यांत 
१! तिचा आज्ञाधारकपणा व सोशिकपणा दिसून येतो. आपल्या पतीस स्त्री- 
__ पेषांत पाहणें तिला आवडत नाहीं, यांत देखीळ तिची अभिजातताच प्रकट 
. आपल्या पातित्रत्यावर विसुतात्याकडून होणाऱ्या पाऱवी. हल्ल्यांच्या 
थ, तिने आत्मयज्ञ करण्याचा केवढा प्रयत्न केला होता ! इंदुमती- 
__ वेर तिचें निरतिशय प्रेम होते, व ती जरी आपणहून जानकीकडे कधी गेली 
____ भाहीं, तरी जानकीला मात्र तिच्याकडे गेल्याशिवाय राहवळें नव्हते, जानकी 
मोठी बिनोदी आहे. मराठ्यांच्या घरी, तीन चार दिवसांत आनंदराव कां 
आले नाहींत, हे समजण्यास इंडुमतीच बित्तंबांतमीदार आहे, असे त्निं 
खुबीने सूचित केळे आहे. शेवटीं, तिचा संसार सुखाचा झाला 
थाबद्दळ वाचकांनाही समाधान वाटतें. 


ग्हूप नानूर्चे पहिळे वर्वन वाह्यात असलें, तरी तो पश्नात्तापाने शुद्ध झाला 
_ आहे. आक्कांच्या मोहजालांत तो सांपडला नाहीं, यांतच तो मूळचा सैतान 
नव्हता, हे सिद्ध होते. जानकीबद्दल त्यानें जी उपेक्षा दाखवली ती, 
प्रथमतः तो थोडा वाहवला म्हणून. विसुतात्याच्या उ हेतूबद्दळ संशय 
__ आल्यामुळे, व जानकीला झालेल्या अपघातामुळें,नानूळा आपल्या पत्नीची खरी 
| डी समजली, हीच विधीची खरी जाडुगिरी होय. आगा नोकरी 
त्य दिल्याबद्दल नानू आनंदरावांचा कृतश आहे 
रक यची गांठ घेतल्याशिवाय तो धरीं जात 
08. ९ नाचे श्रय, तो आपणहून आनंदरावांनाच 
र; १ क माहे. म्हणूनच जञुहूस जातांना कोळ्याच्या 


नसे, व आपल्या वृत्तीत चड 


देतो. नानू मूळचा 
मुलीच्या ठसठसीत नाक 


, आपलें ऑफिस सुटल्या- (५; 


१५० 


डोळ्यांकडे तो आनेदरावांचे लक्ष वेधतो. वाहवलेलीं नाटकीं पोरें, चांगल्यांच्यां 
सहवासाने व सहानुभूतीने कशीं मार्गाला लागतात, याचें नानू हे एक 
उत्तम उदाहरण असलें, तरी सत्यसृष्टींत अशीं उदाहरणें विरळाच होत. 

या कादंबरीतील दुसऱ्या उपकथानकाचे नायक डॉ. श्रीधरपंत दाते 
यांच्या चरित्राने, प्रो. फडक्यांनी एका निराळ्या प्रकारच्या जीवनाचा 
अनुभव वाचकांना घडविला आहे. ताईशीं विवाहबद्ध होण्यापूर्वीच डॉक्टर, 
भैनामामीच्या जाळ्यांत सांपडले होते. मैनामामी, डॉक्टरच्या ल्झांत , 
विहीण म्हणून मिरवल्या होत्या. लय़ांत त्यांनीं ताईंच्या तोंडांत साखर- 
सुद्धां घातली होती. पण ही मामी आपल्याला गुप्त संवतीप्रमाणें आहे, 
ही दका खरी ठरल्यामुळे, ताईंना सासर स्मक्यानासारखे बाहू. लागलें 
होते. इंदुमती एक वर्षांची होईपर्यंत त्या सासरीं होत्या. पण पुढे 
मामींचे चाळे न. पाहवल्यामुळें, त्या नागपुरास आपल्या भावाकडे येऊन 
राहिल्या. डॉ. श्रीधरपंत बिन्यास धंदा करीत होते, व पंरदेशांत प्रसिद्ध 
होणाऱ्या वैद्यकीय मासिकांतही नेत्ररोगावर त्यांचे संशोधनपर लेख 
येत. तथापि ताई ज्या एका विशिष्ट नेत्ररोगाने पछाडलेल्या होत्या, 
त्यांतच नेमके डॉ. श्रीघरपंतांनीं प्रावीण्य संपादावे, हा तरी एक 
योगायोगच म्हटला पाहिज. मुंबईच्या ९४1 502९०ानेंही तेथे इतके 
नेत्ररोगचिकित्सक. असतांना, त्यांचीच शिफारस करण्याइतकी ख्याति 
जर त्यांनीं मिळविली होती, तर बिन्यासारख्या फडतुस गांवीं ते धंद्यासाठी 
कां राहिले, हे समजण कठीण आहे. यावरून ताईचा नेत्ररोग त्यांच्या दुरा- 
वलेल्या 'पतीकडूनच बरा झाला, ही आपली किंवा विधींची. जादुगिरी सिद्ध 
करण्याकरतांच, कादंबरीकारानें डॉ. श्रीधरपंतांना मारून मुटकून नेत्ररोगाचे 
वैद्ययोवा बनविले, असा संशय येऊं ढागतो. “'भावबंधन' नाटकांत पुढील 
एका महत्त्वाच्या घटनेसाठीं मनोहरालां दगडा घोंड्याचें विद्यार्थीपण चिकट- 
विण्यांत आलें आहे. त्याचेच अनुकरण प्रो. फडक्यांकडून येर्थे झालें आहे. 
डॉ. श्रीघरपंतांना मामीकडून वाईट अनुभव आला, याबद्दल त्यांचे तेच 
जबाबदार आहेत. कारण नाना नांवाच्या चित्रकाराच्या आयुष्या*ची मातीकर॑ 
णाऱ्या मामी, पुढं आपल्याशींही बेइमानी होतील, हे त्यांना कळायला पाहिजे 


होते. शाहण्यासुत्यी अशा डॉक्टरनी, मामीचे एक लफडे गळ्यांत असता, 


१६१ 


ताईशीं 
इशीं लयन करून त्यांचा गळा कां कापावा, हा नीतीपेक्षां वैयक्तिक अमि- 
रुचीचाच प्रश्न असला, तरी बुद्धिवान माणसांचेही कोठेतरी न्यूनस्थळ 
( ४६१८ ?०॥॥ ) असतेच, व त्यांनीं अवलंबलेल्या पापमागारचे पर्यवसान 
दुःखांतच होतं, हे नीतितत्त्व, डॉ. श्रीधरपंत व मामी यांच्या संबंधावरून 
ठसविण्याचा कादंबरीकाराचा आदांय स्पष्ट दिसून येतो. डॉक्टरसारख्या 
बाहवलेल्या माणसाला पूर्वस्थळीं येण्यास, कांहींतरी जबरद्स्त कारण लागतं, 
बिहारीलालवर आषक होऊन, मार्मींनीं डॉक्टरला वंचनेचा धक्का देतांच 
त्यांना आपल्या मुलीची व पत्नीची आठवण. झाली. ताईशीं डॉक्टरांचे 
मीलन घडवून, कादंबरीकाराने धर्मपत्नीचा शेवटीं विजयच दाखविला आहे. 
पण हँ त्याचें मत ' निरंजन ? कादंबरींत टिकून राहिलेळे नाहीं 
ताई या डॉक्टरांच्या पत्नी होत. परित्यक्त स्थितींत त्यांना आपल्या 
भावाच्या घरीं आयुष्य कंठावे लागते. आपली व पतीची ताटातूट झाली 
तशी जानकीची व नानूची होऊं नये, या सद्धेतूनंच त्या जानकीला नाटक: 
कंपनीबरोबर जाण्याचा सल्ला देतात. त्या कमालीच्या सोशीक असून आपल्या 
च्या आजाराची तोशीस इतरांना लागूं न देण्याची त्या खबरदारी 
घेतात. या त्यांच्या त्यागी वृत्तीमुळे, वाचकांची सहानुभूति थोडीतरी त्यांना 
लाभते. कादंबरीवरून त्यांच्या शिक्षणाची कल्पना थेत नसली तरी आपल्या 
आयुष्याची करुण कहाणी सूद्ष्मतेने लिहून ठेवण्याइतक्या त्या सुशिक्षित 
दिसतात. आपल्या मुलीने लयन करावे असा त्यांचा आई नसला, तरी तिन 
निखालस अविवाहित रहावे अंस त्यांना वाटत नाहीं. नमस्कार करतांना त्या 
दोन हात जोडून पुरुषासारखा नमस्कार करतात, यावरून शिक्षणाने नाहीं, 
तरी सुधारकांच्या संसगीरने त्यांचे विचार प्रगमनशील बनले असावे. ताईबद्दल 
वाचकांना कितीही करुणा वाटली, तरी आपल्या अंगच्या कोणत्या गुणांनी 
त्या पात्र होतात, याचा स्पष्ट खुलासा कादंबरीकारानें केलेला नाहीं. 
भावाच्या घरीं रहात असतांनादेखील, पतीचे स्मरण त्यांना झालेले नाहीं, 
आपल्या आजारांतही जानकीची आपल्या नाटकी पतीला 
उत्सुकता कोणीव च नवरा त्यक्ष डॉक्टर अवताना, आमच्या तारी 
असत्या पतिपराड्सुखता कोणीकडे ! ताई॑अधिक सुशिक्षित पर." ग सहज 
त्या, तर आपल्या पतीच्या मनावरील मेनामामीचा पगडा, तया २९ 


3 


दूर करूं शकल्या असत्या. त्या ज्या अर्थी तसे करूं शकल्या नाहींत, त्या 
अर्थी पतीला परत फिरविण्यासारख्या गुणांचा अभावच त्यांच्या ठिकाणीं 
संभवतो. मग मामींच्या नादीं ठागण्यांत कादंबरीकार म्हणतात त्याप्रमाणें 
डॉ. श्रीधरपंतांना सवस्वीं दोषी तरी कसें. धरतां येईल १ आपल्या ' निरंजन ' 
कादंबरीत, निरंजनचे मंदाकिनीबद्दलचे प्रेम वावगे वाटूं नये, यासाठीं त्याची 
पत्नी जान्हवी, अडाणी व हेकेखोर रंगविण्याची जशी काळजी प्रो. फडक्यांनी 
घेतली आहे, तशी येथे डॉ. श्रीधरपंतांना जगासमोर दोषी ठरवितांना 
त्यांची पत्नी ताई, सर्वगुणसंपन्न व कमनीय दाखविण्याची खबरदारी त्यांनी 
घ्यावयास नको होती काय १ 

राहतां राहिली पार्त्रे म्हणजे बापूसाहेब बर्वे, मैनामामी, मराठे कुडब 
घ नोकर हीं होत. यांपैकीं बापूसाहेब हे बऱ्हाडांतील एक कापसाचे श्रीमंत 
व्यापारी आहेत. बहिणीला जन्मभर पोसण्यांत त्यांचे .मगिनीप्रेम जस व्यक्त 
होते, त्याचम्रमार्ण तिला मुंबईला नेऊन वैद्यकीय उपचार करतांना 
धंद्याकडे दुर्लक्ष . घडून झालेला तोटा सोसण्यांत, त्यांची कमालीची 
त्यागवृत्ति उठून दिसते. मैनामामी ही एक खलस््री असं मानून कादंबरीकारान; 


सनातन परंपरेबरहुकूम तिचा शेवटीं अंत झालेला दाखविला आहे. पण 


ही स्त्री भयंकर स्वरूपाची आहे, असा वाचकांचा. समज कधींच 

नसल्यामुळें, तिला नाहक मारण्यांतही कादंबरीकाराने आकांक्षापरिपूर्तीसारखे 
कांहीं साधलेळें नाहीं. अशा स्त्रियांच्या कह्यांत गेल्यामुळें, पुष्कळांचे संसार 
धुळीला मिळत असतील, पण पुरुषांना तरी असा मोह कां होतो, ही 


. गोष्टही कमी विचार्य नाहीं. बॅ. मराठे व त्यांची पत्नी, यांच्या मुंबईतील 
- वासव्याचा इंदुमतीळा ब जञानकीला चांगला उपयोग होतो. बॅ. मराठे 
. हे खटलाविरहित वकील असले, तरी धनुकुंवरबाईंचे ते कायद्याचे 


सलछागार आहेत, व यामुळे तर आनंदराव व इंदुमती यांच्या हालचाली | 
परस्परांना कळण्यास बरीच मदत होते. जुहूची सफर काढण्याइतकी 


__ मंडळी खेळकर खभावाची असून, धनुकुंवरबाई व इंदुमती यांची 
ओळख होण्यास, बॅ. मराठेच मुख्यतः कारणीभूत होतात, त्यांचा मुलगा ' 


विनायक, तत्त्वशानाचा व काव्याचा अभ्यासी असूनही, या हृदुमती 
थोडा सूघचालक बनला आहे. प्रकृति किरकोळ असूनद्दी हे राजश्री सरी. 


_ धनुष्याकृति भुवया, कुंदकळ्यांप्रमाणे दांत; 


. त्यामुळें नायिकेची प्रतिमा वाचकांच्या डोळ्यांपुढे 


१५९ 


व आनंद्रांव यांना एकत्र आणण्याचा इतका कसोशीने प्रयत्न करतात 
कीं, प्रसंगीं खोटी थाप माराग्रलाही ते कचरत नाहींत. विनायक एकीकडे 
वाचनप्रिय व शांत, तर दुसरीकडे हिकमती असा असून, कादंबरीकाराने या 
रिकामटेकड्या पोराचा एकाद्या निरोप्याप्रमागें उपयोग करून घेतला आहे. 

जादूगार ' कादंबरीत, चरणसिंग व तुळशीराम असे दोन नोकर आले आहेत. 


पण हे अनुक्रमे आपल्या मालकांची म्हणजे किस्मानाबादच्या नबाबाची व 


डॉक्टर दात्यांची, गुह्य फोडून आनंदरावांजवळ त्यांची बदनामी करतांना 
आढळतात. आपणास मिळालेले दोन हजारांचे बक्षिस, नबाबानेच मध्ये 
कसें लाटे, हे चरणसिंग सांगतो, तर मैनामामी व डॉक्टर यांचे गुस नातें 
तुळशीराम उघड करतो. कादंबरीकारांना सचोटीच्या, प्रामाणिक व तोंडाला 
खीळ घालणाऱ्या नोकरांचा उपयोग होत नसावा. कारण सचोटीचे व 
मुखस्तंभ नोकर, कथानकाच्या रहस्यांतील धागा कसा देणार १ व कादंबरी, 
कारांना तर तेंच कोणाच्या तरी तोंडून वदंवावयाचें असतें. फडक्यांच्या 
कादंबऱ्यांत एक तरी युरोपिअन पात्र असतेच. तर्से तयाही कादंबरीत 
किस्मानाञरादच्या दरबार सर्जनच्या रूपाने आलें आहे. 

या स्वभाववर्णनाप्रमाणंच कादंबरीत व्यक्तिवणेने, सृष्टिवणेनें, व 
स्थलवणैनेही, कथानकाच्या मार्ग वास्तवतेची पाश्वेभूमिका उभी करतात. 
बेळ पडेल तेथे व्यक्तीच्या शरीरसौष्टवाचा एकाददुसरा विशेष, लेखकाने 
सांगितला असला तरी, “ जादुगार? कादंबरीत पात्रांच्या ठळक वर्णनाकडे 
फारसे लक्ष दिले दिसत नाहीं. फडक्यांचीं सुंदर स्रियांचीं वर्णने, 


बहुधा जुन्या संकृत संकेतांवरच आधारलेली असतात. त्यामुळे इंदुमतीच्या- 
गुलाबाच्या पाकळ्यांप्रमार्ण 


सों - भे > 
मसरण पावणाऱ्या नाकपुड्या, इत्यादि दर्यलक्षणांत, नाविन्य व वैशिष्ट्य 


बाटत नाहीं. केसांना फारसे तेल न लावतां ते कोरंडे ठेवूनच विंचरण्याची 


तिची पद्धति सांगतांना, कादंबरीकाराचे सूक्ष्मावळोकन दिसत. असलें, तरी 
[पढे उभी रहात नाहीं, 


असून, आक्कांचा व मामींचा 


जानकीच्या सत्या उललेखवे 
तर नुसत्या वयाचाच उल्लिख केढा अ प १, 
, आनंदरावांचे देखील, 


नटवेपणा अगदीं एकाच साच्यांतळा दाखविला आहे 


__ तयांचा भव्य भालप्रदेश व डौलाने वळलेले काळेभोर केश, यांव्यतिरिक्त 


५५४ 


स्पष्ट व रेखीव वर्णन कोठेंच आलेळें नाहीं. यावरून पात्रांच्या बाह्य 
वणीनाचे वैशिष्टय फडक्यांनी अजून आत्मसात केळं नव्हते, असच वाटते. 
नानूचा धोतराचा सोगा, तलम मलमलीचा सदरा, बगळ्यासारखी मान, 
साफ मिद्या, या त्याच्या पोषाखावरून व जांभई देत पदे गुणगुणण्या च 
पद्धतीवरून, सर्वसाधारण नाटकी पोऱ्यांच्या चालचलणुकीरचे लेखकांन त 
अवलोकन केळे आहे, अर्से फार तर सिद्ध होईल. आनंदरावांची, तंजनी 
मुडपून तिने हनुवटी सावकाश 'चोळण्याची लकब, अथवा विनायकाची 
नेहमी घोतराने चष्मा पुसण्याची संवय, फडक्यांनी कोठेंतरी पाहून येथे 
्रथनिविष्ट करून ठेविली असावी. इंदुमतीच्या साडीचा पदर उडणे, तिच्या 
घश्यांत नेमका आवंढा येणें, व तिने पदराचें टोंक हातांत घेऊन र्त डाव्या 
तर्जनीभोंबतीं अतिदय जोराने गुंडाळणे, हे आजकाल कोणत्याही नायिकेच्या 
बावरलेल्या मनःस्थितीच वर्णनसंकेतच. होऊन बसले आहेत. न 

__ तथापि अशा शारीर वर्णनांतच, ज्या आपल्या. पात्रांबद्दल वाचकांना 
आदूर व सहानुभूति वाटावी अशी आपली अपेक्षा असते, त्यांचे ह्य वणैन 
करून, व ज्यांच्याबद्दल अनादर व तिटकारा उत्पन्न व्हावा अश्शी आपली 
मनीषा असते, त्यांचें उद्वेगजनक वणन करून, प्रो. फडक्‍्यांसारखे सक्म दृष्टीचे 
कादंबरीकार आपल्या इष्ट पात्रांना विरोधांने उठाव. देण्याचें कुशल कात 
साधीत असतात. वसंतराव कोठार्‍यांचा बळकट चौकोनी चेहरा, रदट 
हनुवटी, व टोंकापाशीं फुगीर नाक, हे भसाडे अवयव, नायिकेप्रमार्णेच 
वाचकांच्या मनांत जसा एक प्रकारचा उबग उत्पन्न करतात; तसा बक्षिसाच्या 
चित्रांसाठीं त्यांनीं निवडलेला 'नर्तिका? हा विषयही, आनंदराबांच्या “त्याग 
या चित्राच्या विषयाच्या तुलनेने, त्यांच्या मनांत वसंतरावांच्या हीन अभि 
रूचीचाच ग्रह कायम करतो. घारे डोळे फडक्यांना आवडत नाहींत, म्हणून 
मैनामामीचे व इंदुमतीच्या एका उंचेल्या मैत्रिणीचे डोळे मुद्दाम घारे दाखवून; 
त्यांच्याबद्दल त्यांनीं आपली नापसंती दर्शविली आहे. अशा कांहीं नावडत्या 
प्रकारांप्रमाणेच समाजांतील अःछाध्य किंवा असंबद्ध वतैनावर खरमरीत 
करण्यासाठीं, प्रो. फडक्यांनी जीं थोडीं चित्रे या कादंबरींत रंगविली आहेत, 
त्यांत विसुतात्यांची नाटकमंडळी, कुंदनमल वेणीराम'ची ग्रहव्यवस्था, व 'संकेत' 
पत्नांचे धोरण, यांचा समावेश केला. पाहिज. नाटककंपनी म्हटली कीं; र्थ 


. त्यांतही सूर्यकिरणांच्या तिरप्या छटेचे प्रत्येक 


१५५ 


मालक व त्याची एकादी बाई यांचा सांवळागोंधळ असावयाचाच ! शिवाय 
मालकाचा डोळा कंपनींतल्या नटाच्या पत्नीवर, तर मालकाच्या बाईंचे मन 
कंपनींतल्या नावर, अश्या हीन संबंधांवर विसुतात्या व आक्का यांच्या 
चरित्राने कादंबरीकाराने मोठा विदारक प्रकाश पाडला आहे. कुंदनमल पुष्कळ 
श्रीमंत होता. पण त्याचा परस्पर भागविण्याचा क्रू स्वभाव; गलिच्छ . 
अव्यवस्थित राहणी, प्रागजी शेटजींच्या दिलदार व रसिक 'राहणीच्या मानानें 
किती उद्देगजनक वार्ते ! पैक्षाच्या श्रीमंतीपेक्षां मनाची श्रीमंती हीच खरी 
श्रीमंती, या आपल्या * दौळत ? कादंबरीत अनुस्यूत झालेल्या सूताचा, 
प्रो. फडक्यांनी येथे जणुं प्रस्तावच केला आहे. तसेंच लाचार वर्तमानपत्रे 
म्हणजे बिनबुडाचीं भांडींच. बारशाचीं अन्‌ बाराव्याचीं वर्णने करीत कोणी- 
कडून ता तरी दाम मिळविण्याच्या त्यांच्या वृत्तीचा, त्यांनीं ' संकेत ? पत्राच्या 
मिषाने कसा खरपूर समाचार घेतला आहे ! 
या कादंबरीतील सृष्टिवर्णनांत सायंकालवर्णनांचैंच आधिक्य असून- 
क ठिकाणीं आलेळें वर्णन, कायम; 


ठसेपणा उत्पन्न करते. समुद्राच्या पाण्याचा खारट दमट भपकारा, अथवा 


संमाजित रस्त्यावरच्या वाफा, फडक्यांना नेहमींच सुखस्पर्शी वाटतात. 
मुंबईतीळ सकाळच्या रहदारीचे त्यांनीं केलेळें वणन, इतके जुजबी आहे 
कीं, एकदां मुंबई पाहून येणाऱ्या कोणालाही तै सहज करतां येईल. 

स्टेशनांचाच अंतर्भाव केला आहे, 
पण तेथेही कुत्र्यांचे सुंकर्णे व रडणे, मालगाडींच्या डब्यांची जुळवाजुळव, 
एंजिनच्या शिट्या व भपकारे; है अगदीं सामान्य दिसणारे प्रकारच जेव्हा. 
प्रत्येक वेळीं वणिळेळे आढळतात, त्यावेळी सर्वच स्टेशनांनीं ठरावीकच 
गोष्टी चाळू ठेवण्याचा मक्ताच घेतला होता कीं काय; अश्ली शंका आल्या- 


शिवाय रहात नाहीं. 
कित्येक वेळां बाह्मसृष्टि व अंतःसृष्टि यांची एकरूपता दाखविण्या- 
हीं कादंबरीकाराला 


साठी किंबा पटी र 
री केंबा पुढील दुःखकारक घटनांची सूचना टा, 
नेपटरऱ्याप्रमाणेंच बाह्यसृष्टीवर तसा भावनाराप करावा लागतो. । 
फडक्यांना, वारंवार घ्यावा 


स्थलवणनांत फडक्यांनीं बहुधा 


ई वणे र 
ेणनांत. देखील । रडणाऱ्या कत्र्यांचा ' आधार, 


> 
१. 


५7५. 
ी, 


१५६ 


लागला आहे. हीं वर्णने अधिक भडक रंगवितांना तीं अस्वाभाविक व 
कृत्रिम वाहूं नयेत, याकडे त्यांनीं लक्ष पुरविळेळें नाहीं. आनंदरावांच्या 
बिन्याच्या दुसऱ्या खेपेंत, स्टेशनवरून गांवांत जातांना डॉ. श्रीधरपंतांबद्दल 
त्यांच्या मनांत जे निराशामय विचार आले, त्यामुळे तेथील भयाणपणा 
आनंदरावांना अधिकच जाणवला असेल, पण त्यावेळीं सराफी ' दुकानांत 
मारामारी व पकडापकडी होणें, दुसऱ्या एका रस्त्यावर टांग्याच्या चाका- 
खालीं एक गोजिरवाणे वासरू सांपडणे, आणखी एका गल्लींत प्रेतयात्रेची 
तयारी चालणे, अद्या अशुभ इड्यांची बिचाऱ्या आनंद्रावावर जी 
सरबत्ती, झाली आहे, ती अगदीं एकसमयावच्छेदाने कादंबरीकारापुढें हात 
जोडून कशी उभी राहिली, याचें आश्चर्य वाटते ! कां हा आनंदरावाचा 
पायगुण म्हणावा ? अश्या वर्णनांत कादंबरीकारानें अधिक तपशिलाचा मोह 
आवरलेला बरा. 
फडक्यांची भाषादली लालित्यपूणे व मधुर आहे. त्यांच्या 
कादंबऱ्यांचा नित्याचा विषय प्रणय असल्यामुळें, त्याला साजेशी संस्कृतप्रचुरता 
त्यांच्या भाषेने स्वाभाविकच स्वीकारली आहे. श्रवणलोळुप, सूर्यकमलिनी, 
. स्वागताचा उपचार,  स्मृतिसंचय, सोख्यराशी, प्रमुदित स्थिति, कंटकमय 
धरित्री, पददलित, अश्या समासबद्ध शब्दयोजनेने त्यांच्या भाषेला, उदात्त 
. पण डौलदार स्वरूप प्रात्त झालें आहे. पात्रांच्या हालचालींचे वर्णन 
करतांना, एकादीच पण अनुरूप उपमा देण्याची त्यांची पद्धत असल्यामुळें; 


व उपमानांचे विषयही, हरिणी, नागिणी, पक्षिणी, धरित्री, असे संस्कृत 


वातावरणाला अनुकूल असल्यामुळें, त्यांच्या भाषेला एक अभियुक्त व 
नागर वळण मिळालें आहे. तथापि संस्कृत शब्द योजण्याच्या या संवयी- 


मुळे, तस्करासारखी, प्रेक्षणक्रिया, क्रोधिष्ट,; असे जरूर नसेल तेर्थही 


संस्कृत शद्ध पडून, कित्येक वेळां त्यांच्या भाषेला येणारी कृत्रिमता 
त्यांना टाळतां आलेली नाहीं. ग्रंथकार आपल्या प्रथमावस्थेत कांहीं 


॥ री 
_ शद्दांचा दास बनलेला असतो. प्रो. फडके देखील, “संमिश्र? या शद्वाचे 


. इतके बंदे बनळे आहेत कीं, संमिश्र गंध, संमिश्र मनःस्थिति, संमिश्र छटा, 
_ संमिश्र अनुभव, संमिश्र हास्य, अशा शद्दांचा या कादंबरींत नुसता सडा झाला 


ल 


_ आहे ! ' विलक्षण धार” हा शद्वप्रयोगही त्यांनीं अनेक वेळां योजला आहे, 


र 


“र 


१५७ 
एकाद्या शद्वाच्या मार्गे एकार्दे विशेषण लावण्याची पद्धति, प्रो. फडक्यांनी 
गडकऱ्यांवरून उचलली असावी. जिज्ञासू चिकित्सा, मस्त हास्य, संतापी 
अधीरपणा, निर्लज लेखणी, हे शब्दप्रयोग, निवळ गडकरी छापाचे आहेत. 
प्रो. फुडक्यांची भाषा कोट्यांच्या गोलांटी उड्या खेळत नाहीं. दिलछींतील 
अपघातांत इंदुमती रस्त्यावर फेकली गेल्यावर, “ आमच्या क्रिया कांही 
रस्त्यावर पडल्या नाहींत, ” अशी एकच अर्थनिष्ट कोटी त्यांनी आनंदरावांच्या 
तोंडीं घाळून, विनोद उत्पन्न करण्याचा प्रयत्न केला आहे. “ तिने नानूचे 
चित्र अगदीं काळ्या रंगांत काढले,” अश्या इंग्रजी धर्तीवर एकार्दे दुसरे वाकय, 
सांपडळें, तरी त्यांची भाषा त्यांच्यापूर्वींच्या कोणत्याही लेखकापेक्षा अधिक 
शुद्ध अशीच राहिली आहे. एकंदरीने प्रो, फडक्यांची भाषादौली प्रसंगाला 
अनुरूप व मनावर उच्च संस्कार करणारी असली, तरी तिचे कमावलेले 
कृत्रिम स्वरूप झांकळें जात नाहीं. त्यांच्या भाषेवर व कलेवर संस्कृत 


अभियुक्ततेचें इतकें घट्ट टोपण बसलें आहे कीं, साध्या मराठी वृत्तीच्या 


भरभरीत माणसाला, तिचा आस्वाद मिळणें दुरापास्त आहे 

तरी एवढे मात्र खास म्हणतां येईल कीं, अविस्मरणीय पात्रांच्या, प. 
ध्येयवादाच्या व प्रासादिक भाषेच्या अभावामुळे, ' जाडुगार * कादंबरी. 
कालांतराने स्मृतिशोष झाली, तरी तिच्यांतील विविध कलातेच्यान रमणीय 
पिसाऱ्यामुळे, ब आकर्षक निवेदनपद्धतीमुळें लळित वाढ्ययांत तिचे स्थान 


बरेंच वर राहील. रसिक व मार्मिक वृत्तीच्या वाचकांस अपेक्षिअसा 


आनंद, ही कादंबरी तर हमखास देईलच; पण कादंबरीक्षेत्रांत नवीन पदार्पण 
करणाऱ्या होतकरू लेखकांनासुद्धां ती खचित मार्गदर्शन करीत राहील. 


“१ 


“>? 


अनंत काणेकर यांतरवा काव्यसंसार स. १९२६ सालीं 
"म्हणजे रविकिरणमंडळाचा प्रभाव जाणवू लागण्यापूर्वी थाटला 
गेला, व तो स. १९३८ पर्यंत साधारणतः टिकला. महाराष्ट्र १९२५ पयेत, 
गडकरी व बालकवि यांच्या कवित्रेचेच सूर आळवीत होता. श्री. काणेकरांनीं 
विषयांच्या किंवा कल्पनेच्या बाबतींत, वरील दोघा दिवंगत कर्वींचें अनुकरण 
केळे नसळें, तरी त्यांच्या या काव्यसंग्रहांत असे कांहीं शब्द मध्येंच तोंड वर 
काढतात कीं, त्यामुळें बालकवि व गडकरी यांच्या कविता त्यांनीं हि 
काळजीने अभ्यासल्या असाव्या, हे दिसून यावे. “ विश्व शांत रजनी शांत 
८ जोडीस शोधित उदास आपुल्यावाणी ? , या ओळी गडकऱ्यांच्या 
ओळींची; व “ घरा स्वर्ग मिळुनी गेली सूर सागराला १५ जरा. गम 
यक्षिणी-कुंज”* या ओळी बालकवींच्या अद्याच ओळींची आठवण 
करून देतात. काणेकरांवर जशी या दोन पूर्वकवींची छाया पडली आहे, 
त्याप्रमार्गेच स्वकालीन कवींपैकी, माधव ज्यूलिअन्‌ त्यांना थोडे अधिक प्रिय 
असावे, असा समज होण्यास त्यांच्या कवितेत आधार सांपडतो. काणेकरांच्या 
कवितेचा आस्मनिष्ठता हा मोठा गुण आहे. जुन्या कवींहून आपळ 
भिन्न व्यक्तित्व, त्यांनीं आपल्या काव्यांतून दर्दीविळे आहे. त्यांच्या विडंबन- 
_ गीतांत & त्यांचा मिस्किळ पण उमदा स्वभाव जसा व्यक्त झाला आहे; 
तसा ञ्यांच्या कवितांचे विडंबन त्यांनीं केलें, त्यांच्याबद्दलचा आदरभावदी 
स्पष्ट झाला आहे. जीं माणसं अधिक जवळचीं असतात, ज्यांच्याबद्दळ 


४ थांब थांब बाले आतां; २ एकलेपणाची आग; ३ थांब थांब बाळे आता; 
४ संध्यासंगीत;-चांदरात. 


| | ४ प्रेम आणि पतन; लग्नघरांतीळ स्वयंपाकिणीचे गाणे; 


चांदरात | 


___ आदराचीच भावना मनांत वसत असते, ज्यांच्याबद्दल विनोद केंढा 
९. 1 ० ९ ह डी 0. 10 हक डी ह क क क क क ० सल्ट 


ह आण 2. पाया 


१५९: 


असतां गैरसमज होण्याची भीति नसते, त्यांचीच थट्टा अथवा विनोद करण्यास 
कोणीही झाळें तरी सहसा धजतो, रा. काणेकर यांनीं बालकवि, गडकरी, 
व माधव ज्यूलिअन्‌ यांच्याच कविता, विडंब्रनासाठीं निवडल्या, यांतील; 
मर्म हेंच कीं, या कवींच्या कृतींबद्दळ त्यांना नितांत कौठुकयुक्त आदर 
आहे. इतर्केच नव्हे, तर ज्या कविता विडंबनाकरितां त्यांनी निवडल्या, 
त्याच त्यांना अधिक आवडल्या असाव्या, असें म्हटल्यासही वावर्गे वाटण्याचे 
कारण नाहीं. विडंबन हें विकृत अनुकरण असून, त्यांत बहुधा मूळ. 
कृतीबद्दल्च प्रेम, व तिच्यांतील विश्शषांचे कोतुकच व्यक्त झाले असते. मूळ 
विषयांतील गंभीर प्रसंगाऐवजीं, एकादा क्षुष्ठक प्रसंग योजून विरोध-. 
दीना हा घिनोद साधलेला असतो; व .मूळ कृतीचैच त्त काम 
ठेवल्याने तर तो अधिकच जाणवतो. काणेकरांचीं विडंबनगी 
अथवा मर्मभेदक नाहींत. तीं एक खेळकर स्वभावाची 
ँ प्रेम आणि मरण ? यांतील मूळची धाटणी व दत्त कायम ठवूर 
पेम आणि पतन * हे विडंबन, त्यांच्या विषयांतील विरोधामुळेच विनोदी 
वाटते. तसाच प्रकार : नळावर तणतणून 'भांडणाऱ्या बाईस, ' अथवा, 
' स्वयंपाकिणीच्या गाण्यांत, ! आढळतो. यांन अनंत काणेकर, ' मूळ 
कवीचे दोषदन करून त्यांना खिजवीत नसून, ज्याचे जे वैशिष्ट्य, 
ते थड्टेने लोकनिद्षनास आणून, त्यांचे कोठुकच करीत आहेत. गडकरी, 
घाळकवी अथवा माधव ज्यूलियन्‌, यांचे काव्यगुण मान्य करूनही, , 
घ्यांच्या काव्यांचे ठराविक विशेष अशा रीतीनें मांडण्यात, काणे- 
करांच्या स्वभावाचा निरोगीपणांच सिद्ध झाला आहे. बेगमेला पाठ-. 
आहे विलेल्या शिवाजीच्या उत्तरांत, काणेकरांनीं जो मार्मिक विनोद केला. 
0. तोही मूळ कवीला मुळींच टोंचणारा नाहीं, मात्र गडकरी व. विडबित 
व्या कवितांच्या विडंबनांत व या विनोदांत फरक इतकाच 0७१७७ 
सवती व वडाप शय तगत मळे. भे सा. 
प नाह, तर दिवाजीन्याउततच “पात्या म जो अन्विनित 
माधवराव पटवर्धनांनी फार » डा! 
ग पोग प्रथमतः आपल्या कवितेत केला, तो त्यांनीं टाळावा; अर्सच तयाता 


रेछवार सुचवावयाचें आहे. 


'काणेकरांचा. जन्म कोंकणांत सधुद्रकिनारीं झाल्यामुळें, चांदरातीं 
खाडीच्या किनाऱ्याचे त्यांच्या मनाला फार आकर्षेण आहे. चांदरात, 
धरणीवर माया पसरते असे त्यांना वाटते, तर हिरव्या हिरव्या पा'चूवाणी 
जळावर येणाऱ्या सफेत फेसानें, त्यांच्या काळजाची माद्यावाणी तळमळ 
होते. ते हळुवार हृदयाचे व अतिशय भावनाविवश असांवे.  चांदरातीच्या 
कोंदणांत, दिक्काळ विसरून छातीशीं, विलगून असणाऱ्या कुणाच्या त्री 

. स्पशेसुखांत धुंदरस पडावे, अशी त्यांची सुखाची आत्यंतिक कल्पना आहे. 
चित्ताला रमविण्यासाठीं, खुल्या सैकतावर पहुडण्याचें त्यांना जणुं वेडच 
आहे. सिंधूचे मर्मरगीत, डोंगरांना रंगविणारी संध्येची पिवळी माया, त्यांच्या 
मनाला ओढणी लावते. व्याधाची चांदणी करीत असलेल्या तेजाच्या 
सांडणीने, त्यांचे हृदय-पांखरूं बेफाम.पंख पसरून, अंबरांत बेफाम भराऱ्या 
मारते. कवीच्या ऐन तारुण्याचा हा उघःकाळ असून, यांत त्याच्या उरी 

_ एकलेपणाची आग. लागून, त्याच्या जिवाचें पांखरूं जोडीच्या शोधांत आहे 
असें दिसते. पण लवकरच प्रेमाच्या बाबतींत थोडा कटु अनुभव त्याला असावा, 
त्याच्या जिवाला ज्या कोणा रमणीने मधु हास्याने व साखरबोलांनीं भ्ुलविल, 

____ जिचा ध्यास लागून त्यानं आपला जीव रडवा केला, ती दुसऱ्यावरच फिद- 
__ असलेली त्याला आढळली! “यां चिंतयामि संततं मयि सा विरक्ता', असें म्हणा 
णाऱ्या श्गतृहरीप्रमाणेच, प्रेमाने त्याला दगा दिलेला असून, प्रेमाचे नांव 
__* टाकण्यापर्यंत त्याच्या मनाची हैराण स्थिति झाली आहे. दारावरून जातांना 
___ एकाद्या नवयोवनसंपन्न तरुणीच्या निसटत्या दर्शनाने, त्याच्या मनांत प्रीतीचा 
. खंजीर मारला जावा, व पुनः अचानक तिच्या भेटीचा व भाषणाचा लाभ 

-__ घडून, ती आपली होईल अशी भोळी आशा वाटूं लागावी, अश्शी काणेकरप्रणीत 
प्रीतीची थोडी आकस्मिक पण विप्रलभयुक्त तऱ्हा आहे. इतर अनेक प्रेमवेड्यां 

; शि प्रमाणे, कोणत्याही मुलीशी इंसणे, खिदळणें, व निष्काळजी असणें म्हणजे प्रीति; 
अशी कवीचीहि भोळीभाबडी समजूत होती. पण प्रीतीच्या खर्‍या चक्रव्यूहात 
सांपड्डन जीवाला भगदाड पडल्यानंतर, मनुष्याचे जिणे कसें कोंकरासारख 
| :_ होते, याचा अनुभव आल्यानंतर, दष्टप्राति झाली नाहीं तर, प्रीति ही जहर 
___ आहे, अशी त्याला खरी कल्पना आली आहे. आपल्या हृदयाच्या राणीला 
9 भेटावयास जातांना भेटीची मधुचित्रे मनांत कल्पावीं, . ललित गमतीर्च 


१. 


पी | र 
१8200) “1.9 ४ 


१६१ 


उदास होऊन परतावे लागल्यामुळें, “ हीच कां प्रीति, ! अशी अंजमावणी 
करण्याची पाळीही कवीवर आलेली आहे. पण कांदींही असलें, तरी प्रीतीच्या 


प्रीतिदेवतेनें लाथ हाणळी असतां, त्याच्या हृदयाच्या ऐरणीवर हळवे सूर 
उमटावे, असेच करुण प्रसंग त्याच्या जीवितांत अधिक आले आहेत- 
आपल्या हृदयदेवतेने आपल्या गुलाबाच्या हाराचा स्वीकार केला, या 
___ सुखद कल्पनेत. एकाद्याने जावे, तों दुसरीकडे तोच हार आपल्या "ऱ्या 
_ नाथाळा अपण करण्यास आयता मिळाला, म्हणून वरील देवतेने उलटा 
आनद मानावा असा, काणेकरांच्या काव्यांतील नायिकेचा घातकी स्वभाव 
आहे. कवीची जिवलग राणी दुसर्‍यावर भाळलेलीच नेहमी सांपडावयाची; 


._ ओळखले नाहीं का १? अशा समाधानाच्या शब्दांनी कवीचे हृदय आ" प 
केडे ओढावे, असा प्रकारही अनेक वेळां झालेला आहे. काणेकरांच्या पूर्वी 
होऊन गेलेल्या अनेक प्रेमाच्या शाहिरांनी वर्णन केलेल्या, प्रेमाच्या एक- 
निष्ठपणावर काणेकरांचा फारसा विश्वास नसावा असे वाटते. गडकर्‍्यापासून 
माधवज्यूलिअनपर्यंतच्या कवितेतील, प्रेमभंग पावलेळे नायक, आपल्य 
प्रीतिदेवतेच्या चिंतनांतच नशिबाला दोष देत 
झुरून मरणारे असे वेडे व ध्येयवादी आढळून येतात. . चा, 
नायक मात्र पूर्ण व्यवहारी दिसतो. प्रीतिदेवता दुसऱ्यावर उप गा 
या नायकाच्या मनांत दुकेचीं वादळे उडून जिवाला खंतीच्या जळवा जे 
अडतात, तों, कुणी दुसरी तारा हृदयाकाशांत उदय पावून 
पहिल्या प्रणयिनीची विस्मृति पाडावी, या वस्तुस्थितींत कवी 
च साक्ष अधिक पटते. प्रेमाची दुसरी पय 

फारसं कांहीं वाटत नाहीं. कधीं कधीं, पहिल्या प्रीतिदेवतेचे स्मरा शेजार 
ळा, कसेसेच होते, पण मग दुसर्‍याच धनिणीला 
___ अैभेनाने जुने प्रेम नवे. करण्यांतच तो मनाचे 
__ हपषेग प्रीत? या. कवितेत, प्रथमपत्नीच्या निधनाने 


“ र 


च्या व्यवहारी 


समाधान करून घेतो. 


बोळणीं योजून ठेवावी, पण प्रत्यक्ष भेटींत तोंडावाटे शब्द न फुटून 


या मामल्यांत कवि किंबा त्यांने कल्पिळेळा नायक, थोडा हतमागीच आहे. 


व हें पाहून, प्रीति हे खूळ आहे, अशा समजुतीने मनाला खंतीच्या जळवा जों । 
लावून घ्याव्या, तों दुसऱ्याच एकाद्या बालिकेने जवळ येऊन " अजून सग 


निद्रेने दिवस कंठणारा 


तिने नायकाला. 
री धनीण करण्यांत कवीला. 
1 पहिली कल्पून तिच्या 


न आपल्या मनाला. 


ह, 


_ जळत्या खंती कशा. जडल्या आहेत, आपलें हृदय, कुंज नसून सहारा कसे 


_ निराशेची काळरात्र कशी आली आहे, यार्चे वणन करून, कवि आपल्या 
न ' भावी पत्नीला. अद्या स्थितींत आपल्यावर झैप न घालण्याबद्दळ सांगत 
_ आहे. पण हृदयाचा गुलाब फुलावा व तेथे झुरणीचा कांटा. रुतला जावा, 
_ अशी विव्हृल स्थितीच त्याच्या प्रेमाच्या साम्राज्यांत अधिक. प्रेमाच्या साम्रा- 
: ज्यांत वंचनेचच प्रकार कदाचित्‌ कवीला जास्त प्रमाणांत आढळल्यामुळे, ९ 
_ प्रीतीची हूल त्याला फुकट वाटावी, मिडेच्या गांठीनें गळ्याला तांत लावावी, 
प्रीतीचा सुवास उडडून जावा, आज दिलेलीं वचने वाऱ्यावर उडडून जावी व. 
मग शेवटीं वंचित होऊन अश्रू ढाळण्याची पाळी यावी, यांत काय नवल ? अनंत 
ग 'काणेकरांनीं, प्रीतिप्रकरणीं दिलेला हा इशारा जरी थोडा सनातनी वाटला, १. 
_ तरी लांबून मोहक वाटणाऱ्या या प्रांतांत; प्रथमच पाऊल टाकणाऱ्या तरुणींना . उ 
हा व्यवहारी सल्ला मार्गदर्शक झाल्यावांचून राहणार नाहीं, कवि स्वतः प्रेमाने. 
_ उल्लू बनलेला नाहीं, ब कोणी तसं बनू नये, असेच त्याचे मत असावें. एकाद्या 
___ र्पसंपन्न तरुणीवर कवीचे प्रेम बसून, त्याचें विवाहांत रूपांतर होत असतांना, 
__ धार्मिक व सामाजिक बंधनांना झुगारून देण्यांत त्याला कांहीं वाटत नाहीं. 
. पण या विवाहाला. विरुद्ध असणाऱ्या आपल्या आई च्या भाबड्या प्रेमळ 
जीवाला दुखविर्णे, मात्र त्याला अधिक जड जाते. यांतच कविद्ृदयाची 
. सात्त्विता, आईने खाळेल्या खर्तांबद्दळ कृतज्ञता, व स्वाभैत्याग दिसून 
__ येतो. इतर सर्व उच्च मनोदृत्तींची होळी करून प्रेम साधावे अशी कवीची 
.. प्रेमकल्यना स्वार्थी दिसत नाहीं. त्याचप्रमाणे, एकसारखी बडबड करून. । 
५ प्रेमाचा भाट बनण्यांत खरी . प्रीति तर नाहींच; उलट प्रीतीची भाषा मूक 
_ असून आपल्या प्रीतिदेवतेची दुसर्‍्यानीं केलेली स्तुति आपण ऐकावी, व. 
_ मनातला गूढ प्रेमभाव मनांतच ठेवावा, अशी ही प्रेमाची थोडी न्यारी पण 
_ रसिक तऱ्हा मान्य करण्यांत, कवीने खतःचीच रसिकता दाखविली आहे. 
_ पीति ही एक फल्पांखरू आहे, त॑ औदासिन्याच्या हिमांत जगत नाही, तर. ी 
शा ह हया कोंबळ्या किरणांत जगते. प्रेमाची जादू दोन हृदयांशिवाय चालत 
2). क | व प्रीति नुसती वाऱ्यावर वाढत नाहीं, अशी प्रीतीची. नित्याची  । 
सांगणाऱ्या काणेकरांना, अखेर दोन जीवांचे भावबंधन कर्ते घडत, 


(७४.४) 


बनळें आहे, प्रथमपत्नीच्या सुखद सहवासाची चांदरात संपून आतां. 


कि.) ६.48//",:* १. *. 702 ।.- * १) 49002) ह...) ४४. 
र 0५१४५ श्‌ र. 1१//////५८ 
भ क. र. 1 


१६१. . 0 


जु प्रश्न पडून ते अंध वेडे असते, असाच संदिग्ध निकाळ द्यावा लागला । 
आहे. काणेकरांना विवाहपूर्व प्रेम व परिचयही मान्य आहे. पण तो अधिक 
. थराला जाण्यापूर्वी, त्याचें विवाहांत रूपांतर व्हावे, अशीच आपली आकांक्षा क्ल 
:_ त्यांनीं आपल्या  कोळ्याचें गाणे, ! या रूपक गीतांत व्यक्त केली असावी. 
प्रथम दर्शनाने काळजाची तळमळ, गालावर लेचा रक्तिमा, कानगोष्टीतील 
__ भधीरपणा, यानंतर गोऱ्या भाळावर विवाहसूचक लाल चिरी व हिख्या 
- _ साडीला लालभडकू धारी लागल्यावर, उरीं कसली तरी गोड शिरशिरी उठ- 
. ण्यास कांहीं हरकत नाहीं, अश्या या कवितेतील मानसशारीरिक स्थिलंतरांनी 
|: प्रेमाचा विकास त्यांनीं ध्वनित केला असावा, असा तक परकी 
- बाहतो. कवीनें मात्र त्याला म्हणावी तशी पुष्टि दिलेली नाही. ली 
________. पण एकंदरीने पाहिळें तर, काणेकरांच्या कवितेत स्पष्ट असा स्थाय- 
. भाव नाहींच. त्यांच्या गीतांत प्रेमबीज, साशंकता, वंचना, व पुनःप्रीते 
ह्या तर भावनांचे कलोल दृष्टीस पडतात. कोणत्याही भावाची थोडा 


_ है या संग्रहांतील कवनांचे विशेष पाहिले म्हणजे, कवि या स्व घडामोडींकडे 
_ अलिप्तपणाने पाहत मन रिझवीत आहे, असेंच ध्ह्य द्सिं्‌ लागते. ी, १9 
; लागून रस्त्यांतेन जात असतांना आपला 'वक्का एकाद्या तशाच विचार- ही भि 
_ मम बालिकेला लागल्यामुळे, मनांत सादक होऊन माफी मागण्याचा विजा ४. 
मावा, तों ती तरुणी डोळ्यांची न्यारीच चमक दाखवून व मुद्रित १00. ४ री 

प सटून गेल्याने लागलेला चटका; तरुणींचा निसगैसिद्ध लाजरा 


'व आपणा- 


डे टक ळावणाऱ्यापासून पळून जाण्याचा स्वभाव, लक्षात घेऊन, त १ - 
 तरुणीकडे डोळे लावावे, तों तिनेच उलट चिरत उ रेली. १. 
__' गमे करणाऱ्याचा, ती आपल्यावर भगिनी शिकली ०. /. 
_डाठिळा संताप; एक श्रीमंत बाप आपल्या मुलीला नि मागे की 
“यी राहिळे शिकवून शहाणी करण्याचे बेत एका तरुणास सागर ताळा पयांची 0 
हनी . हिलेल्या त्या मुलीने, त्या तरुणासच नयनबाणांनीं याय पाहुण्यास' 9! 
। करुणावस्था; दोन दिवस राहून व लळा लाईन जाणाऱ्या ती 001.) 


७ हि. 
४१.८८ (१ 


"४५५१ 
१ 


१ 


1> 
र | 


१६४ 


निरोप देणाऱ्या माणसांत कुणीशी न. दिसल्यामुळे, खिन्नता. वाटावी, तोंच 
दारामागून दोन निश्चळ डोळे दिसल्यामुळे वाटलेला उल्हास व पुन! 
आलेली दु:खच्छटा; दिवाळीच्या दिवशीं होदावर थंड पाण्याने स्नान 
' करीत असलेल्या निराश्रय माणसास पाहून झालेली चित्ताची विकलता; 
इत्यादि कवीने वर्णिलेल्या भावपूर्ण प्रसंगांत, त्याची चंडोलवृत्ति, भावात्म- 
कता, व सूक्ष्मदृष्टि दिसत असली, तरी वरील गीतांत चित्रित केलेल्या 
विविध भावना तात्पुरत्या, किंवा कांहीं काळच टिकणाऱ्या आहेत. 
काणेकरांचे मन अदूभुततेत, विरोधांत अथवा एकाच प्रसंगाने भिन्न 
व्यक्तींच्या मनांत उत्पन्न झालेल्या विरोधी भावनांच्या आखादांत अधिक 
रमते. आतांच वर्णन 'केळेल्या गीतांतील योगायोगाचे प्रसंग कितीतरी 
घडत असतील, पण काणेकरांनीं आपल्या शोधक नजरेने व चटकदार 
शेलीनं ते काव्यांत चित्रित करण्याचा पहिला मान मिळविला आहे. कदा” 
चितू इल्लींच्या विविध घडामोडींच्या व धक्काबुक्कीच्या मामल्यांत एकाच 
स्थायिभावाचा अथवा रसाचा अनुभव व आस्वाद घेऊं म्हटलें तरी घेणे 
शक्‍य नाहीं, ही स्थिति लक्षांत घेऊनच, काणेकरांनीं आजपर्यंतच्या उपे” 
क्षित पण नि:संशय मनोरम अद्या अनेक मानवी प्रासंगिक भावनांचे 
काव्यांतून आविष्करण केळें आहे. या सर्व भावनांत प्रणयाचें जरी प्राधान्य 
असले, तरी इतर मानवी भावनांकडे कवीचे दुर्लक्ष झालेलें नाहीं. 
चिमुकल्यास पाहून त्यांना शुद्धानंदाची खूण पटते. लहान मुलावर सुखडुःखा'चे, 
> हेव्यादाव्याचे 'कांहींच परिणाम होत नाहींत. ते मुठी वळून आपल्याशीच 
' हसत असते. या अव्याज वृत्तींत स्वर्ग सांठविला आहे, अर्से कवीस वाटते. 
यावरून तो वत्सळ असावा अश्ी समजूत करून घेण्यास हरकत नाहीं. 
बाळांच्या गोंडस गालांचे चुंबन, युवयुवकांचे सुगाढ आलिंगन, अथवा 
इद्धांच्या प्रेमळ अश्रूचें सिंचन, हे मानवी जीवनांतील नित्याचे विविध 
भावपूर्ण प्रसंग आपल्या गाण्यांत गुंफण्यांत, काणेकरांची सात्त्विकता नितकी 
दसून येते तितकाच जगांत अश्रं उधळणाऱ्यांस शापीन असे प्रतिपाद- 
यांत त्याचा सात्त्विक संतापही व्यक्त होतो. काणेकरांना मग * वज़्ादपि 
कठोराणि मुदूनि कुसुमादपि ? अशा लोकोत्तर वृत्तीचे कवि कां म्हणू, नये * 


 ॥४५-१ श ९:४४, 


॥__ * ऐोर, किंबा लोक ज्या प्रकाराला इंसतात, त्याची 


. शाप्नमाणेंच देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी फांसावर चढणाऱ्या 
धन्यता वाटते. 


सेंदेश म्हणतां येईल, जगांत छानछोकीच विजयी होते, 


दप 


मानवी जीवनाचें तारू, अज्ञाताच्या अमर्याद द्यांवर भडकूनं 
चालले असतां, देवाच्या लाटा आपल्या. संवगड्यांना कोठेतरी उलथून 
टाकतील, ही विषण्ण कल्पना कवीच्या मनांत डांचत राहिल्याने, 
मीपण विसरून विश्चप्रेमांत रंगावे, असे त्याला वाटावे, यांतच त्याची 
स्वाथनिरपेक्ष, सात्त्विक व विश्वप्रेमी वृत्ति वाचकांना जाणवते. या दृत्तीं- 


मुळेंच काणेकरांनीं साम्यवादाचा आणि समाजसत्तावादाचा पुरस्कार 


आपल्या कवितांतून केला आहे. भांडवलवाल्या गिरणीच्या मालकाचे 
विलासी जीवन, व गिरणीच्या काळ्या धुराड्यांत जन्म काढणाऱ्या मजुरांचे 
कोंडत्या चाळीतील गुदमरळेळे जीवन, यांतील हृदयस्पर्शी विरोध त्यांना 
जाणवून, क्रांतियुद्धाची चढाई गाण्याची संधि त्यांनीं येथे साधून घेतली 
आहे. आजपर्यंतच्या कवि लोकांनीं गाइलेलीं नक्षत्रांची, फुलांफळांची, 


कृष्णाच्या व्यमिचारांचीं व झरणार्‍्या युवयुवतींचीं कवन, केवळ रडगाणी. 


वाटून, रावरकांचे लढे गाण्यांत काणेकरांना अभिमान वाटला, यांतच 


त्यांच्या मनांतील समतेची तळमळ व्यक्त झाली आहे. मजुरांना . पिळून 


मंदिरें किंवा रुग्णाल्ये . बांधणाऱ्या शेटजीला बरकत देणारा, व दीनांना 
छळणारा देव, पोलिसासारखा त्याज्य आहे अस त्यांनीं प्रतिपादिले, तरी 

अखेर साम्याची उषा या जगतांत उगवणार असा आशावाद त्यांनी व्यक्त 

आहे. गरिबांचे तत्त्वशान, अन्नसत्याग्रइ, अहिंसा, यांवर काणेकराचा 
विश्वास नाहीं, क्रांतीचा रक्तथ्वन जसा त्यांच्या ष्टीपुढे फडकत येतो, 
वीरांबद्दल त्यांना 
तस पाहिळे तर व्यवद्ार ब आशावाद हाच काणेकरांच्या कॅकितिचा 


पाहणाऱ्यास सोडून, कागदीं फुळें अर्पण करणाऱ्यावर भाळणार्‍्या तरुणीचे 

र च इच्छा करतात, अशा 
कडे काणेकरांचे बारीक लक्ष आहे. 

| होऊन 

शेवरी त्यांच्याही मनांत उदास विचार येतात. अनेक मोठे लोक हो तीत 

पण जगाने त्यांची टा स 


» प्यांनीं आपलीं नांवे अजरामर केलीं, पष 
कितीशी ही १ अशी निराह्याजनक परिस्थिति त्यांनाही सिंह्ाबडोकना 


*_ 


कित्येक वेळीं, वर्षाच्या 


य 


टा १६६ 


आलेली दिसते. तरी कवीचा आज्यावाद जाज्वल्य आहे. मरणे हे टन 
असेल, पण जगणे हे आपल्या हातीं आहे. वीरोचित जगून, अभिमानाने 
हंसत मरणे, या कवीच्या म्हणण्यांतच त्याची निभय व निरोगी वृत्ति 1. 
झाली आहे. 
काणेकरांची कविता म्हणजे त्यांच्या वृत्तीचा व जीवनाचा आरसाच 

होय. ते रसिक, मनमोकळे, प्रणयी, मार्मिक, विनोदी, व्यवहारी व ऱ 
वादी असावे, असे त्यांची कविता वाचून कोणाला वाटणार नाहीं ! योडे 
. गूढवादी असले तरी, त्यांतही ते स्पष्ट आहेत. आपल्या रमणीच्या जग. 
मुखड्याचें गूढ स्वम्त त्यांनाही पडळे, तरी त्यांत भ्रेमाची चिरंतनताच त्यांना 

. सांगावयाची आहे. काळोखांतून जातांना दिव्यांच्या लाळ केश्वरी 
पाहून, स्ृत्यूच्या पठीकडीळ ही. दरी असेल कां, अशी त्यांना रका आढी. 
_____ तरी, तें हृद्य कसले आहे, याची कविमनाला जाणीव आहे कागेक 
_ केवितत अगम्यता नसून अस्फुटं अदूभुततेचें साम्राज्यच सर्वत्र पंसरठेले 
पश काणेकरांनीं आपल्या शेलीर्चे वर्णन “ चालली. मिरवणुक क 
____ केवितेत केळे आहे. आपली रचना नादवती, तशीच रूपकात्मक आहे, 
-__ अशी जरी त्यांनीं कबुली दिली आहे, तरी एवढ्यावरच आपल्या क | 

__ मूल्यमापन व्हावे, असें त्यांना वाटत नाहीं. नाद व॒सूपर्के सोडल्यात 
_ या आपल्या कवनांत कांहीं गाणेपण राहील कां १ असा त्यांनीं आ 
_ मनमोकळा प्रश्न केला आहे, पण त्यांतील अनेक भावनांच्या आ 
ष्कारामुळें, त्यांत खात्रीने गाणेपण राहील असाच त्यांनाही आत्मवि 


४१ य असला पांहिजे. हा त्यांचा आत्मविश्वास सार्थ नाहीं 
कौ टर ल? 


आंडप्पाची जबाबदारी झुगारून जगांत जगणाऱ्या आजडद्यांच्या र | 
र - पुरुषाला मिळालेले दुः$खमय व कारुण्यजनक प्रायश्रित्त मनावर 
__ बिंबवणे, हा या नाटकाचा मुख्य हेतु आहे. तथापि बेजबाबदारपणाने वाग. 
__ णाऱ्या पुरुषांचा संसार, नाटकांतील विश्राम या नायकाप्रमार्णेच संपतो; हे 
__ दाखवितांना, “पुरुषांना स्वैराचाराचं स्वातंत्रय देऊन रियांना जन्माच्या 
__ बंदीवान करणारा हा पिंजरा मोडून-तोडून- फेकून दिला पांहिजि-तरच 
_ उद्यांच्या संसारांत स्त्रियांना न्याय मिळेल, ” या करुणेच्या शद्वांनाही नाटक-. 
काराला साथ द्यावयाची आहे. त्यामुळें बेजबाबदार पुरुषांचे ढुःखमत 
| जीवित, व स्त्रियांना भोगावा लागणारा जाच व बंदीवास, असा दुदेरी मत्र 
___ नारककारांनें येथे मांडलेला दिसतो. “ परमेश्वराने काय युसन पावित्यांची | | 
___ वतनदारी देऊन टाकली आहे १ ” “मी माझा नाश करीत नसून छा ज्लीजातीच्या 
_ उद्धाराचा मार्ग शोधून काढीत आहे!” या शैलाच्या उद्गारांनी, अथवा 
स्त्रियांचा सोशिकपणा हा त्यांचा दुबळेपणा नव्हे, 'पुरतर सायी? ण 
_ ३ेतन्ञ परू आहे?” “ स्रियांच्या दुबळेपणावर उम संपा ली 
_ संस्थेचे डोलारे उभारठे आहेत!” इत्यादि करणेच्या उद्ाराना स. 
काराला स्त्री व पुरुष यांमधील सामाजिक पक्षातच वेशीवर यग | 
___ महे. याशिवाय, “ उद्यांच्या संसारांत अविवाहित प्रद री कग ', 


. र क तट १ 


___ तील बिकट प्रश्नांना वैयौनं आणि समंजसपणान » असा 
ठेवायला पाहिजे, ” असा 


प शः प आईबापांनी आपल्या मनाची तयारी करून ठेव ययाती 
नाटकांतील गोतमाप्रमागेच नाटककारालाही की कथानकाची 
1५: हणूनच नाटकाच्या या ध्येयास अनुलक्षून ८ 
५४) पात्रांची योजना केली आहे. र , जेजबाबदार । 
00“ ा.नारकांत, कुडंगांतीट. त. उच्य की भोगावी 
_ कैद फलं, त्याच्या पत्नीला ब मुलांना अमत्यक्ष 3 


6 


१६८ 


याचें चित्र रेखाटळें आहे. आपल्या श्रीमंत सासऱ्याच्या पैशानें विलायतेंतून 
बॅरिस्टर होऊन आलेला विश्राम, हा ४६१४७ वर्षांचा, पण तरुण दिसणारा 
एक दारुडा व बदफैली ग्रहस्थ असून, आपल्या गुणांनीं आपलें नांव साथे 


करणारी करुणा, त्याची धर्मपत्नी आहे. विश्रामळा एक २३ वर्षांचा दोखर॒ 


नांवाचा मुलगा असून, शैला नांवाची २५ वर्षांची एक मुलगी आहे. 
शेखर, एळएल्‌. बी.च्या परीक्षेस बसत असून, शैला कॉलेजांत एम. ए.च्या 
वर्गोत असते. उल्हास नांवाच्या ३५ वर्षांच्या विवाहित व बँकेत आंकडेमोड 
करणार्‍या ग्रहस्थावर रौलाचें प्रेम बसळें असून, तिच्या घरीं त्याचें येणे- 
जाणेंही सुरूं अस्ते. उल्हासशीं लय़ करण्याचा विचारही प्रथम तिच्या 
मनांला शिवत नाहीं. आपल्या मनांतील प्रेमाची खळबळ थांबावी, म्हणून 
ती सर्भेत बोलण्यासारखीं किंवा लेख लिहिण्यासारखीं पुष्कळ कामं आपल्यावर 
लादून घेते. पण शेवटीं एके दिवशीं माथेरान मुक्कामी, ज्ञैला उल्हासच्या 

मोहांत पुरी सांपडते. इकडे दोखर, नयना नांवाच्या १७ वर्षे वयाच्या 
सुंदर पोरीवर फिदा झालेला असून, तो तिला आपल्या घरीं घेऊन येतो. 
आपण हीन कुलांतील आहों, हे नयना जाणते. पण शेखरच्या घरीं विश्रामला 
पाहतांच, आपल्या मावशीकडटून कळलेल्या हकीकतीवरून व घरीं असलेल्या 
फोटोवरून तो आपला बाप आहे, हें तिला उमगते. नयना ही विश्रामच्या 
रखेलीची मुलगी असून, तिच्या लहानपणींच तिच्या आईला त्यानें 
सोडलेली असते. नयनेवर शेखरने प्रेम करणे, विश्रामला रुचत नाही. 
उलट शेखर .व नयना आतां परस्परांचे हे विचित्र नाते उघडकीस 


: आल्यामुळें, दिड्मूढ होतात. 


का शेला, टेलिफोनरन उल्ह्मसला ज्यावेळीं घरीं बोलावते, त्याच वेळीं तिच्या 
न उर्मिला प्रधान नांवाच्या मुलीने आपल्या मेहुण्याशीं लम केल्याची 


बातमी तिला वर्तमानपत्रावरून कळते. शैला त्या मेहुण्याच्या चैर्यांची व 
. प्रामाणिकपणा*ची तारीफ करते. उल्हास घरीं आल्यावर शैला त्याच्याजवळ 


लाची गोष्ट काढते. कारण वांकडे पाऊळ पडून पेंचांत सांपडल्यामुळे, 
त्याच्याचीं लय करण्याशिवाय तिला गत्यंतरच नसत. पण तो ही गोष्ट सात 


_ नाकारतो. या बाबतींत ती डॉ. गोतमनां उल्हासशीं मध्यस्थी 
1) भे पण ही मध्यस्थी यशस्वी होत नादी. 


१६९ 


विश्रामळा कधींकाळीं याच वेळीं, एक विनयभंगाची व दुसरी वचन 
भंगाची अश्या दोन केसीस मिळालेल्या असतात. शिकलेल्या मुली शेफा- 
रल्या आहेत, त्यांची नाचक्की झाली पाहिजे, असे त्याचें मत असल्यामुळे, 
त्यांची राळ उडविण्यासाठीं तो या केसीस स्वीकारतो. उर्मिला प्रधानंन 
विवाहित मेहुण्याशीं लयन केल्याबद्दल भरणाऱ्या निषेधाच्या समेचा अध्यक्ष 
होण्याचेंही तो कबूल करतो. कोणतेही पापकृत्य चोरून केळें तरी चालेल, 
पण उघड करूं नये, अशा दोंगी वतनाचें हे राजश्री असतात. शेखरच्या 
प्रेमप्रकरणीं हताश झालेली नयना, विश्रामचा शेवटचा आशीवाद माग. 
ण्यासाठी येते. पण तिळा आपली मुलगी म्हणवून घेण्यात "७ 
अपमान वाटत असल्यानें, तो तिळा घराबाहेर हाकळून लावतो. इतक्यांत 
खर तेथे येऊन त्याचा व विश्रामचा खटका उडतो, व नयना सत 
जिवाचे बरें वाईट करण्याचा निश्चय करून निघून न्य शेखर व्यथित 
चित्ताने हुंदके देतो, हे पाहून त्याची आई करुणा, ल सांत्वन 
नयना कोण हे लक्षांत आणून आपल्या जीविताचा नार करूनन घेण्यास 
ती त्याला विनविते. पण नाकाच्या: निडोने त्यांचे मन बेहोष झालेले 

शैलेवर ओढवलेल्या आपत्तीची वाता, गौतम करुणेला त; 
वर न रागावतां, करुणा तिळा अनुकंपेनेच वागविते. याच ह 
जाण्याच्या पोषाखांत विश्राम सभेस जात असतां, गोतम त्याठाह _. 
आलेल्या आपत्तीची कल्पना देतो, पण कवडी'चीही 
विश्राम, उलटं शेळेला व तिच्या शिक्षणालाच 
भेजबाबदारपणांबद्दल तो शेळेलाच जबाबदार 'घरतो. 
'यांची खडाजंगी उडते, व शेला आपण गर्भपात कॅर ग वरजीं; 

म्हणूनच जगांत मिरविण्याचा निश्चय कर्ते. क की 

विधुर झालेला उल्लास, रोलेकडे लय्नाची मागणी ध य 
घाचो स्पष्ट शब्दांत कानउघाडणी करून, ज्ञेला त्याला अविवा! नी 
ज्राचा आपला निश्चय सांगून टाकते. दौलेकडून न तेथून 
उल्हास, “ याचें उत्तर तासाने देईन, ' म्हणून (ताता र 

जातो. मु 


१७० 


नयनेचें विरहददुःख विसरण्यासाठी, शेखर दारु पिऊं लागतो तो| 
दारु पीत असतांनाच नयना तेर्थे येते, व त्याला त्या न्यसनापासून परार्त्त 
. करण्याचा प्रयत्न करते. नयना आत्महत्त्याच करणार होती, पण केवळ 


होणे शक्‍य नसल्यामुळे, जिवंत राहूनही. मरणाचा अनुभव देणाऱ्या पयः 
तुल्य जीवनाचा अवलंब करण्याचें ठरविते 


____ शेखरला दारूचे व्यसन लागलेले पाहून, करुणेच्या ह्द्यांचे | 
पाणी पाणी होतें. तिच्या प्रतिकाराला न जुमानतां, तो घरांतून निघून 
जातो, व शेलाही त्या घरापासून कोठेंतरी दूर दूर जाते 


खरडपट्टी काढते. त्यामुळे त्याचे हृदय पाझरून त्याला हुंदका येतो, व. 
त्याच्या वृत्तीत एकदम इष्ट असा बदल होतो. पण याचवेळी उल्हास 
बेलीफसह्द येतो, व विश्रामर्म सात वर्षांपूवी बँकेकडे गहाण टाकलेल्या 
घराने, जस्तीवारं बजावतो. आपल्या आई-बापांचं हें घर, जसत होत 
___ असल्याचं पाहून, करुणा भ्रमिष्ट होते, व शैळेला खालीं पाठवून 
देण्याच्या निमित्तार्न माडीवर जाऊन, तेथून उडी घेऊन आत्महत्त्या करत 
विभ्रामची दयेची देवता जाते, व त्याचा संसार संपतो 


वी या नाटकांत, विश्राम ब त्याच्या बेजबाबदारपणामुळें उत्पन्न झालेली 
परिस्थिति, यांमध्यें चाललेला समरप्रसंग (८071 3) नाटककाराने कसा डि 
रंगविला आहे, यावरच त्याचे यश बरेचसे अवलंबून आहे. पहिल्या 
अंकांतच, आपला मुल्गा शेखर, आपल्या रखेलीपासून झालेल्या मुळीवरच 
__ आसक्त होऊन, तिच्याशी लभ करण्यास प्रवृत्त होतो, असा | 
_ 'विश्रामपुढं डाव टाकला, तरी तो तिच्यावर मात करतो. दुसऱ्या अंकांत; 
- नयना विश्रामकडे आशिवोदयाचनेसाठीं येते. ह्या प्रसंग देखील त्याचे 
__ कारुण्य कसोटीला लावणारा असला, तरी त्यावरही तो विजय मिळविती* 
____ पुढें त्याच अंकांत, उर्मिला प्रधानच्या निषेधाच्या सभेला अध्यक्ष म्हणून 
' चाळलेल्या, ब विनयभंग-वचनभंगाच्या दोन केसिस मिळाल्याच्या 
तत असणाऱ्या विश्रामला, प्रत्यक्ष घरांतच मुलींच्या अभधःपाताचा 


_____ झालेला वृत्तिपालट आकस्मिक अथवा अस्वाभाविक वाट्छा 


१. 7 परिसीमेच्या ( 31-08 ) प्रसंगाला पुरेस 


- _ विश्रामला त्याच्या बेजबाबदार वर्तनाचे 


१७१ 


____ तडाखा, परिस्थितीने पुनः दिला आहे. पण विश्रामची 'शहामत खरी कीं, ्ा 
_ येथेंही तो परिस्थितीवर ताण करतो, व दलेला आंपळं तोंड घरांतून काळ 
करण्यास सांगतो. हीच या नाटकाची परिसीमा (९11०६) होय. पुढें 


तिसऱ्या अंकांत, शेलेकडून उल्हयासचा अपमान; शेखरला लागलेले दारूचे । 
व्यसन, नयनेने वैतागार्ने केलेला वेश्याव्यवसायाचा स्वीकार, इत्यादि ज्या 
घटना आल्या आहेत, त्यांचा करुणेवर जसा परिणाम झालेला दाखविला 
आहे, तसा'च कांहींसा विश्रामवरही अप्रत्यक्ष घडत होता, अर्से जर | 


नै क रज कह 
नाटककाराने दाखविलें असतें, तर करुणेच्या मर्मभेदक भाषणाने या 
टला नसता. 


विश्रामचा हा वृत्तिपालट नाटककाराने, ओघाने घडून आला अप 
दुसऱ्या 


. दाखविल्यामुळें,*करुणेच्या कठोर बोलण्याने त्याला आलेला हुंदका, सऱ्या 
1 वाट्त नाहीं. कर्णा व 
विश्राम यांची यापूर्वीही अशीच खडाजंगी झाठेली अस्ता, उन तशाच दश 
पण कांहींशा कठोर बोळाचालीने, विश्रामचा एकदम बापा जसती- ी. 
हें कितपत संभवनीय आहे १ त्यापेक्षां बँकेमार्फत राहत्या घरात या 
_ वारंट बजावण्यास आलेल्या उल्हासच्या आगमनाने, "आता सवच 008 
आभाळ फाटले? अश्शी करणेप्रमाणेच विश्रामचीही असही खिति होऊन 
तो विकल झाला, असे जर नाटककाराने दाखविले असते तर, तै्भा. वटी ्ि 
सयुक्तिक व सुसंगत झालें असते. घराच्या नसीवारटाडल) मता वाची 
धक्का बसून, शोळेला बोलावण्याच्या निमित्त टे 


नें करुणा माडीवर व ':! 
1. न र तर ह; र 
_ बे तेथून उडी टाकून प्राण देते, हा. कथानकाचा शेवट असला तरी; 
ग्र ा "र वर्तनाचे प्रायश्रित्त मिळून, तो पत्नीविना 


>. शै 


प्र 


शत्र 


1. पोरका होणं, हाच या नाटकाचा शेवट आहे. स्थति, यांमधील हि: 
_ विश्राम ब त्याच्या भोंवतींची बिकट नी परिस्थिति, ककवा विस्मयकार 
री क रोल. नाटकाच्या दृष्टीने फारशी कवा. की, त्यांतील प्रमुख भे 
"रात. नाटकाच्या कथानकांतील प्रसग ह हत कुदळ १ 
.___ ाजांममाणेंच, प्रेक्षकांनाही वेळोवेळी विस्मयाचे १७ ६ (वायाळ 

१. क नाटककार, अशा प्रसंगीं पताकास्थान " .. 


भ्‌ नयनेच्या प 1५.१, नाने न [४ किंवा 
॥'9ा>) साधण्याचा प्रयत्न करतात, येथें नयन ट्र 


१७२९ 
 दैलेच्या अधभााताच्या नुसत्या तोंडी बातमीने विश्रामवर.जसा कांहींच 
' परिणाम झालेला दिसत नाहीं, तसा तो प्रेक्षकांवरही होत नाहीं. अश्या ऱि 
नाट्यरहित व विस्मयरहित पसंगामुळें, या नाटकांतील संभाषणे नीरस 
. कैटाळवाणी वाटतात. शिवाय प्रसंग व व्यक्ति यांत कलेला अवश्यक 
असणारी विरोधाची उत्कटता कोठेंच दिसत नसल्यामुळें, कोणताच प्रसंग 
'चैपात्र यांचा स्पष्ट ठसा प्रेक्षकांवर किंवा वाचकांवर उमटंत नाही. 
क कोणत्याही नाटकांत पात्रांच्या सभावोद्धाटनासाठीं व कथानकाच्या 
तीसाठी, अद्या दोन हेतून प्रसंगांची योजना केली जाते. ' उद्यांचा संसारा 
आ नाटकांत जसवंतलालच्या डकानचा भय्या, बिलाचे पैसे मागण्यास येतो 
' हा पहिल्या अंकांतील प्रवेश, किंवा उर्मिला प्रधानच्या निषेधाच्या समे 
अध्यक्षस्थान विश्रामं स्वीकारतो तो, अथवा नयंना, विश्रामचा शेवटचा 
आशीर्वाद मागण्यास येते तो दुसऱ्या अकांतील प्रवेशा, हे जसे विश्रामच्या 
(हावर व. त्याच्या वतनावर अथवा विचारावर प्रकाद्य पाडणारे 


_ तगरेत, तसेच शेखरबरोबर नयनेचे पहिल्या अंकांतीळ आगमन, 
| ०, अंकांतील > 


टर शेलेच्या अधःपाताच्या बातमीचा प्रवेश, 
हे. विश्रामच्या जीवनांतील अथवा एकंदर नाटकाच्या कथानकांतील 
पमुख बेट्ना दर्शविणारे आहेत. विश्राम हा प्रस्तुत नाटकाचा नायक 
"6 सासुळे, त्याच्याशीं प्रत्यक्ष ज्या प्रवेशांचा संबंध येतो, त्यांचाच 
येथे नामनिदेश करणे उक्त आहे, कारण बाकी राहिलेल्या प्रवेश्ांनीं, नाट 


त्य गति दिली नसून, त्या त्या पात्रांचा परिचय करून देण्याचेंच का 

-्ा लें आहे. देखर--नयना नयना, उल्हास-शैला, शेखर-करुणा, करुणा-दोला 
र ह वा विश्राम, यांच्या "भाषणांच्या प्रवेशांनीं, त्या त्या पात्राचें वैशिष्टय, 
_ परस्परांचे संबंध व नातें, यांचें 


ऐ नाटकाचे कथानक फार गुंतागुतीच नसल्यामुळे, घटनात्मक प्रवेश्ापेक्षा, 
हँ > 


सष्टीकरण अधिक झालें आहे. प्रस्तुत 
 सवभावपसिचियात्मक प्रवेशांनींच येथे 
_ यामुळे, एकाच घटनेने अनेकां 
होते, तिला हे नाटक पारखे झालें 


य पण 
अधिक जागा आडवली आहे. ५ 


_ नसलं डी तरी. ॥ 4, ० झसगांची र / मांडणी ट ण्यांचं ह. 
/, ॥):'.» 'बभावचित्रणांत, त्यानें विविधता _आणण्यांचा | 


पै घुद्धिवान्‌ असून त्याच्या 


१७३ 


कांहींसा प्रयत्न केला आहे. विश्राम या प्रमुख पात्राच्यांच बेजबाबदार 


वतेनाची कडु फलं इतरांना चाखावी लागल्यामुळें, तोच या नाटकाचा 
नायक ठरतो. तो सासऱ्याच्या पैशाने विळायतेस कसा गेला, तेथून तो कसा 
दारबाज होऊन आला, बायकोच्याच पैश्यावर आपलें व्यसन तो कसा 
चालवीत अस, याची हकीकत प्रेक्षकांना करुणेच्या उद्गारावरून समजते. 
विश्राम केवळ दारुबाज असता तर, त्याचा परिणाम त्याच्या पत्नीलाच 
केदाचित्‌ भोगावा लागळा असता. पण त्याच्या चोरट्या व्यमिचाराचीं 
फळें मात्र त्याच्या मुळासही भोगावीं ढागून, त्यांचा त्यांत पुरा नाश होतो. 


नयना ही विश्रामच्या रखेलीची मुलगी असून, ती व विश्रामचा प्रत्यक्ष 


उुल्गा शेखर परस्परांवर अनुरक्त असतात; पण नयनेचा हा विचित्र 
सबंध लक्षांत घेऊन, विश्राम, शेखरला तिच्याशी कसलाही संबंध 
यापुढें ठेवण्याची मनाई करतो. याचा परिणाम असा होतो कीं 


शेखर, बांपा प्रमाणे दारुबाज बनून, नयनेलाही शेवटीं निंद्य जीवनक्रमाचा 


ह तलेज करावा लागंतो. बाहेरख्यालीं माणसें घरांत. व बाहेर सारखींच मुर्दाड 
वनठेळीं असतात. विश्रामचे मन करुणेवरून जसें उडाले होते, तस ते 


नयनेच्या आईवर तरी कुठें स्थिर होते? तिच्यासारख्या एकनिष्ठ रखेलीलाही, 


शवटीं अंतर देण्यांत विश्रामचा स्वार्थीपणा, आपमतलबीपणा व प 


व्यक्त होतो. विश्रामचें मन घरांत रमत नसल्यामुळे, मुलांचें त्याच्याशी 

नाते नव्हते, उलट त्याच्या. व्यसनी स्वमावामुळें त्यांना आपल्या 
पेडिलांबद्दल तिरस्कारच वाटत होता. विश्राम लहानपणीं शांत, सुशील, प्रेमळ 
या स्वभावांत कालांतराने कितीतरी बदल झाला; 


असं त्याचा बालमित्र गोतम म्हणतो. एकादा गरीब्र विद्यार्थी श्रीमंत गहु 


तयाचा घरजांबई झाला असतां, विलायतेहून फ्रेंच 
', केसा उन्मत्त होतो, याचें विश्राम हे एक च 
ल ७ संगी माणसे ढोंगी, भित्री व संशयी असतात. 
असे र तर, ते आपल्या दर्जीस व समाजांतील 4 यी 
पण "9 वाटतं. म्हणून तो १ य प. व झरे 
उ माते माज्या देत नाहीं. तलालच्या 
साठी, गौतम जी १०० रुपयाची नोट करुणेला 


गळे उदाहरण आहे. 


बाईंचे लचांड आणण्या 


नयनेचे रोखरशीं | 
विघातक होईल 


देतो, त्यावरून “ माझ्या 


7 ३४: ध्‌ ५ शे व. 
| 
: र 


१७१४ 


बायकोला पैसे देण्याचा तुझा काय संबंध, ” असा आपल्या बायकोचा व 


मित्राचा तो किती हलकट संशय घेतो १ विश्राम पुरुषांची, व पूर्वीच्या 
आर्यस्त्रियांची आपल्या संभाषणांतून तारीफ करीत असतो. पण प्रत्यक्ष 


- आपल्या पत्नीसारख्या जुन्या आर्यस्रीची, त्याने कितीशी कदर बाळगलेली 
आहे १ हल्लींच्या मुलींवर व त्यांच्या शिक्षणावर त्याचा कटाक्ष आहे. 


म्हणूनच विनयभंग व वचनभंगाच्या केसिस्‌ तो त्यांच्याविरुद्ध घेतो, 
ब उर्मिला प्रधानच्या निषेधाच्या सभेचे अध्यक्षस्थान स्वीकारतो. विश्राम 
जरी स्वतःस उदारमताचा सुधारक म्हणवितो, तरी उजळ माथ्याने 


_ चालविलेली अनीति त्याला सहन होत नाहीं. माणसाला (9107-68 
. पाहिजे, अर्से तो ग्लास पीत म्हणतो, यांतच त्याच्या स्वभावाचे सार 


सांठविलेलं आहे. 
विश्रामसारख्या आरंभीं मृदु असणाऱ्या माणसांचीं हृदये व्यसनांनीं 


. करपून गेलेली असतात. नाहींतर रखेलीपासून झालेली कां असेना, पण 
नयनेसारख्या भावनाप्रधान मुलीला त्याने निष्ठ्रपणाने बाहेर कसें लोटून दिल 


असते १ पुनः शेळेवर विवाहपूव गरोदरपणाची आपत्ति कोसळली असतां, 


- तिला सहानुभूति दाखवून धीर देण्याऐवजी, समाजांतील बदनामीला मिऊन; 


त्या बिकट परिस्थितींतून तिची सुटका करण्याची, डॉक्टर गौतमांना तो 


जी बेकायदेशीर व हलकट सूचना करतो, ती त्याच्या ढोंगी, व अधम 
_ स्वभावाचीच निद्शैक नाहीं काय £ नयना काय, रोखर काय, किंवा देला 


___ काय, त्यांच्या जीविताचें कांहीं झाळें तरी बेहेत्तर, आपल्या फंदांना; बडे 


कानउघाडणी करीत असतां, पश्चात्तापाच्या भरांत तो आपल्या 


' जञावाला व ढोंगी वर्तनाला यत्किचितही बाध आला नाहीं म्हणजे झाळ 


अशा वृत्तीच्या या गर्हस्थाबद्दल, प्रेक्षकांना चीड आल्याशिवाय रहात नाहीं. 
. तिसर्‍या अंकांत मात्र शेलेच्या प्रकरणाबद्दळ, करुणा विश्राम'ची 
पूवेवर्तनाची जी मीमांसा करतो, ती विचारणीय आहे. आपण दुर्गीणी 
माडी, . असा कबुलीजबाब देण्याइतका तो सोज्वळ बनला आहे" 
“ तू मळा आयुष्यांत कधी सहानुभूति दाखविली आहेस कां? ” हा त्यांने 


:_ आपल्या पत्नीला केलेला प्रश्न, संसारातील अनेक कटु प्रसंग वांचविणारा 


ह. सदूगुणी माणसं सहनशील नसतात. तीं दुगुंणी माणसांचा तिरस्कार 


१७५ 


३” “१ 
करतात. दुर्गुणांचा द्वेष करून सद्गुणी माणसं त्यांना दुरीणी बनवितात, 
४”, 'बिश्रामचें भानावर आल्यावर कलेले आत्मपरीक्षण त्याला माणसांत 

आणून, त्यांच्याबद्दद सहानुभूति उत्पन्न करतं. तरी करुणेच्या कान- 
' उघडणीनें विश्राम पाझर्ा, त्याला हुंदका आला व पश्चात्ताप झाला; हे जे 
._ स्थित्यंतर नाटकाराने शेंवटीं दाखविळे आहे, ते मानसशास्त्राच्या दृष्टीनें 
सवेस्वीं चुकीच व अपुऱ्या पायावर आधारलेळें आहे. विश्रामच्या भाव 
-__ मैथरतेची ओळख प्रेक्षकांना सर्व नाटकांत कोठेंच होत नाहीं. दोखरचे 

_ प्यसन किंवा शेळेचा. अधःपात अथवा घराचे जततीवारंट, यांसारख्या 
9; दुधर प्रसंगांनींही ज्याच्या हृदयाला कधीं. पाझर फुटला नाही, 
__ घाला आपल्या “पत्नीच्या रोज मरे त्याला कोण रंडे , अशा स्वरूपाच्या सका 
दिवसाच्या प्रसंगीच च्या उद्गारांनीं कसा पाझर फुटला? विश्रामला जो हुकमी हुंदका या 
_ “सेगीच आला, तसा जरी पूर्वी विळायतेला जातांना आठा असला; तरी 
ह त नाटकांत तसा प्रसंग एकदांही आला नसल्यानें, त्याची शेवटची माव- 
___वेशता त्याला मुद्दाम चिकटवल्याप्रमाणे भासते. एकच प्याल्यांतील 
_ ऐेधाकर,प्रथमतः आपल्या पत्नीवर जिवापाड प्रेम करणारा, कर्तृत्वान्‌वमानी 
” क पहातांन दाखविला असून, पुर्ढे व्यसनामुळे तो कठोर व बेलगामी बनला हे॑ 
ता षि प्रेक्षकांनाही या करुण स्थित्यंतरांने त्याच्याबद्दल थोडी सहानुभूति वी 
र वः कश रट) सासऱ्याच्या भ्रीमंतीवर वाढलेला कर्तृत्वशून्य, आइतखाऊ 

"ल भावाचा विश्राम, ज्यावेळीं शेवटीं हुंदका देतो, त्यावेळीं, त्याच्या कोमळ 
> गावाचा पुरावा नाटकांत पूर्वी न सांपडल्यामुळें, दे त्याचे कृत्य निवळ 
की वाटते. शिवाय असा पश्चात्ताप, सवे संसार जळून गेल्यावर होऊन 
9 र: काय उपयोग १ 9 र. 
र, का ही विश्रामची धर्मपत्नी असल्यामुळें, ती या नाटकाची 
_ देश्कोन ठरते. नवऱ्याच्या बदफैली व अप्रामाणिक वर्तनाने, तिचा 

र नेराश्यमय झाला आहे. आपल्या मुलावर तिचें प्रेमच काय, पण 
ऱ्या वैराण वाळबंटांत मुळें हाच सुखाचा शीतळ विसावा तिळा . 


बोरण्यासाठी 1 तिला अत्यंत सहानुभूतीने वागविते. शेळेच्या अब्रूवर पांघरूण 
ठी, आपल्या प्राणाच्या चिंधोट्या पसरण्यास करणेचे मातृ्दयच 


१७६ 


तयार होतं. शेलेच्या अधःपाताच्या बातमीचा परिणाम, विश्राम व करुणा 
यांच्यावर ज्या भिन्न प्रकारांनी होतो, त्यांतच पितृद्ददय व - मातृह्ृदय यांची 
तुलना होऊन, त्यांतील विरोधाने दुसऱ्याची महृति पटविण्याचें काय 
नाटककाराने येथें चांगळें साधून घेतलें आहे. “ मातृत्व हे कधींही पापी 
नसतं, ? असें सांगून आपल्या मुलीच्या अधःपातावर पांघरूण घालणारी 
करुणा, आपल्या नवऱ्याला मात्र कधींही सहानुभूतीचा एक शाब्द बोलत 
नाहीं. “ तुम्ही सद्गुणी माणसें सहनशील नसता, ” हे विश्रामचे उद्गार 
तिच्या बाबतींत अगदीं खरे असून, ती आदर्दा माता असली, तरी आदर 
पत्नी किंवा आ्यग्रहेणी या अभिधानांना कितपत पात्र होईल, यांची शंकाच 
आहे. करुणा, दोन वेळां आपल्या नवऱ्याला, :राक्षसा? 'सैताना?, अशी अरे: 
वुरे “ची भाषा बोलते त्यावरून, सहनशीलतेबद्दळ गौतमाने 'तिला दिलेले 
शिफारसपत्रही फोल वाटतें. तिने प्रदर्शित केळेल्या इतर विचारावरून करुणा ही 

जुन्या वळणाची असावी असा वाचकांचा व प्रेक्षकांचा ग्रह होतो. अशी 
स्त्री प्रत्यक्ष आपल्या मुलीच्या किंवा मुलांच्या अधःपाताने विदीर्णह्ृदय 
न होतां, त्यावर पांघरूण घालण्याचा प्रयत्न करते, व एकाद्या जहांबाज' 
सुधारकपत्नीप्रमाणे आपल्या नवर्‍याची मात्र खरडपट्टी काढते, हे जितके 
विसंगत आहे, तितकेच तिच्याबद्दळ वाचकांना वाटणारी. सहानुभूति नष्ट 
. करण्यास कारणीभूत झालें आहे. वास्तविक, करुणेला गडकऱ्यांच्या सिंधू- 


. इतका नवऱ्यामुळें त्रास व त्यांच्या दुव्येसनाचे दुष्परिणाम भोगावे लागत 


नाहींत. बिकट परिस्थितींत सिंधूने दाखविलेली सहनशीलता, पतिभक्ति व 


स्वार्थत्याग पाहिला म्हणजे, करुणेला तिच्या पासंगासही ठेवण्याचे धाडस 


कोणी करणार नाहीं. शेळेच्या अधःपातार्न ज्या करुणेला धक्का बसत नाहीं; 
तिलाच आपले वडिलार्जित घर जप्त होण्याची वेळ आली तेव्हां आत्महत्या 
करण्याइतका धक्का बसावा, हें अनुचित, अस्वाभाविक व थोडें स्वार्थी" 


पणाचेंच वाटत नाहीं काय १ तिच्याबद्दल करुणा वाटण्यासारखे उच. 


,मनीव्वत्तींच वर्तन तिच्या हातून होत नसल्यामुळें, तिचें नांवहदी सार्थ वाटत 

नाहीं. ती एक उत्तम आई आहे, एवढेंच फार तंर म्हणतां येईल. 

र व शैला-उल्हास यांच्या . उपकथानकाने दुसराच एक प्रश्न नाटक 
काराने समाजापुढे मांडला आहे. शैला ही विश्रामची मुलगी असून 


॥ 


१७७ 


सम्‌. ए. पर्यंत शिकली आहे. पुरुषांच्या आडदांडपणावर नेहमींच ताशेरा 
झाडणारी ही कॉलेजकुमारी, प्रथमतः तरी झणझणीत वाटते. पुरुषांच्या 
विरुद्ध मोहीम काढण्याचा निश्चय करणारी ही तरुण स्त्री, गोतमाने तिला, 
“ ल करून टाक ” असें सुचवितांच, “ माझं आडलंय खेटर लम 
करायला ! ? अर्स दिमाखाने उत्तर देते. उल्हासने प्रेमाची गोष्ट काढली 
असतां, : आवडती वस्तु मिळेपर्मत तिच्याबद्दल टिकणारे वेड ' अशी 
यमाची व्याख्या करून, पुरुषी प्रेमाची ती टिंगल करते. उल्हासवर 
प्रेम करीत असतांना, ल्य़ाचा विचारही तिळा सहन होत नाहीं. कारण 
लय़मापूवी आवडणाऱ्या माणसाचा, लग्नानंतर तिरस्कार वाढू लाग 
अशी तिची अनुभविक मीमांसा आहे. पण दैला प्रामाणिक आहे. आपल्या 
मनाची भेसुर कुजबूज स्वतःला ऐकू येऊं नये म्हणून, उकळ सामाजिक 
कार्य स्वतःवर लादून घेतल्याची स्पष्ट कबुली तिने दिलेली आहे. आपल्या 
मनाचा होत असलेला कोंडमारा तिळा जाणवतो, व शेवटीं माथेरानला 
उल्हमासच्या पुरी मोहांत सांपडते. 

त्य उमिंल्ा प्रधानने स्वतःच्या बहिणीच्या नवऱ्याशी केटेल्या लमान) 
तिचे अभिनंदन करावयास तयार होणारी, उर्मिळेच्या मेहुण्याच्या 
चे परामाणिकपणाची तारीफ करणारी, किंवा घटस्फोटाच्या कायद्याची पेली 
बाळगणारी दुसऱ्या अंकांतीळ शैला पाहिली म्हणजे, विकेट प्रिती 
_ तात सांपडल्यावर, मानी माणसंही कशीं घैयच्युत ह यांचे र 
च्य उदाहरण वाटते. उर्मिळा प्रधानच्या विवाहाच्या य: 
 लयतर,नाटककाराने थोड्या कौशल्यानेंच रंगविले आहे.उल्हातची प 
अः वेत असतां, त्याच्यावर प्रेम करण्यास आपणार य ४ 
परी विचारसरणीची शेला, थोड्याच वेळांत ऊमिलेच्या हड विवाहपूर्व 
वत करते. या झालेल्या तिच्या वृत्तिपालटास तिच्यावर ” घेमावांचून 
र्य ग आपत्तीच कारणीभूत होत नाहीं काय ! दलेला की त्लिं 
चीट >. श्रन्य वाटतं. उल्हासशी होणाऱ्या चोख्या ८. 

ट येतो. प्रेमाची र; जगांत निर्धास्तपणे मिरविण्याचा 
आरं मालकी मिळवून सार्‍या जग केलेल्या चोख्या 

छा उपभोगावयाचा आहे. आपण उल्हासशी > पण उल्हास 
भहहराहा कायदेशीरपणा आणण्याची तिची ही धडपड आई. ग्रा 


१७८ 


'तिची ल्म़माची विनंति उपहासपूर्वक अमान्य करतो. उल्हासशीं लग्न 
करण्याचा आपला मनोदय सांगतांना, ' स्त्री कितीही शिकली तरी अखेर 
. शेवटी ती स्त्री आहे,” हे तिच्या तोंडून आलेलें वाक्य म्हणजे, तिची शरणा- 
_ गतीच नव्हे काय! पूर्वी, “लझ॒ करून टाक असें देलेला म्हणणारा गोतम, 
आतां तिलाच “या ल्य़ाचा विचार तुला सोडलाच पाहिजे? असे म्हणतो, है. 
___ तरी देलेवर आलेल्या आपत्तिमुळें बदललेल्या परिस्थितीचैच द्योतक आहे. 
:_ ज्या गोतमाला, शेलेन पूर्वी दिमाखाने उत्तर दिलें होते, त्यालाच, उल्दा- 
_ सरशी ल्म़ाबद्दलची रदबदली करण्याची विनंति करण्याची तिच्यावर पाळी 
_ यावी, हा जीवनांतला केवढा दैवदुर्विपाक ! तिला उल्हासशीं ल्झ़ करावयार्चे 
_.. आहे, ते स्वतःच्या सुखासाठीं नसून, समाजांतीळ तिच्या अस्तित्वासाठी 
:__ होय. विवाहपूर्व मातृत्व समाजांत निंद्य मानळें जाते, म्हणून तर तिचा 
___ उल्हासशीं लम़ करण्याचा हा खटाटोप. १ 
८. देला आपल्या अधःपाताचे खापर, प्रथम उल्हासच्या डोक्यावर फोडते. 
__ आपणास मोहांत पाडल्याबद्दलचा दोष ती त्याला देते, व पुढें ही गोष्ट 
__ विश्रामला समजल्यावर, “ मळा आजपर्यंत.इतक न शिकवतां लहानपणींच 
___ माझे ल्झ़ लावून तुम्ही मोकळे झाला असतां, म्हणज या कृत्न मुलीसाठी असा 
_ पश्चात्ताप करण्याची पाळी तरी आली नसती, ” असे म्हणून आपल्या पापा- ् 
बद्दल वडिलांनाच जबाबदार घरत. गोतमसुद्धां, ““ अविवाहित प्रौढ मुलींच्या 
आयुष्यांतील ब्रिकट प्रश्नांना आईबापांनींच तोंड दिळें पाहिजे, ” अशीच 
आपली पुस्ती जोड तो.परंतु मोहांत पडण्यांत पुरुषांइतक्याच स्त्रियाही जबाबदार र 
नाहींत काय! प्रौढ मुलींच्या बिकट प्रश्नाची जबाबदारी आईबापांवर टाकतांना, 
प्रौढ मुलींवरही संयमाने वागण्याची जबाबदारी स्वाभाविकच येऊन पडते. 
_ मग आपल्या प्रौढ शिक्षणाला बोळ लावणार्‍या दोलेम ती कितपत पाळली होती?! 
__ प्रौढ मुलींचे प्रश्न बहुधा त्यांच्याच प्रतापामुळें आईबापांना ब्रिक होऊन | 
_ बसातत, ही या प्रश्नांची दुसरी बाजू लक्षांत घेतल्यास, होळ, किंवा गौतमाचे 
उद्गार निवळ स्त्रीपक्षपाती वाटतात. विश्राम, शैलाच्या बाबतींत थोडा कठोर. 
बनळा आहे हें खरं. तो तिला चोरट्या गर्भपाताचा ढोंगी व निंद्य मार्ग . 

_ सुचवितो. पण शेलेच्या प्रामाणिकपणाने येथेही उचल खाल्ली असून 


3: » 
7] र 


पल्या मातृत्वाचा असा राक्षसी रीतीनं चोरटा नाश॒ करून आपल्या 


2४ 


; ः र > | ी *२ र > ९ 


॥यांचं खोटं सोंग मिरविण्याची तिची इच्छा नसते. ढोंगाने जगणं 
आवडत नसल्यानं, अविवाहित माता म्हणूनच उजळ माथ्यार्ने 


'डी उपेक्षा, यांमुळे तिचा मूळचा तेजस्वीपणा जागत झाला आहे. हा 
नस्ीपणा तिने शेवटपर्यंत टिकविला, म्हणून तर ती प्रेक्षकांच्या 
रास पात्र होते. आपली विवाहित पत्नी वारल्यावर, उल्हास 
४ “माच्या इच्छेने शोळेकडे आला असतां, तिनें केलेळी त्याची निर्भत्सना 
अता मानी स्वभावाला स्वेस्बीं शोभण्यासारखी आहे. मात्र दौलेचा हा. 
'॑चा निश्चय, स्त्रीच्या वैयांच्या दृष्टीनें कितीही वाखाणण्यासारखा असला, 
तिळा कां करावा लागला या प्रश्नाच्या बुडाशी, एक प्रकारचा 
प दिसून येतो. दोळेळा आपला विवाह उल्हासशीं होऊन आपल्या 
2 पघरूण घालण्यास मिळते, तर ते हवेच होते. समाजनिंदा तिला 
याची होती. हे कोणीकडूनही घडत नाहीं, असे पाहूनच तिर्ने र 
क शेवटचा निश्चय. केला आहे. खरें पाहिळें असतां, तिच्यासारख्या ज्य 
सोच टीचा निश्चय, उल्हासशीं -तिच्या उडालेल्या खटक्यानंतर 
या पॅचमंगांतून हेवा होता. किंवा उल्हासनें लय्माचा नकार दिल्याबरोबर र 
११ शेळेची सुटका उजळ. माथ्याने घडवून आणण्यासाठी, 
ि 'धैनांच्या दा विवाहपूर्व गरोदर स्त्रीशी, विवाह करण्यास पुढें येणारा, पटव- 
हेवा होता ऱ् ६११ कोणीतरी बेडर तरुण, अच्र्यांनीं निर्माण करावयास :.. 
घालणारे का "ऱ्य त त्याचे वीरकृत्य बेजबाबदार पुरुषांच्या डोळ्यांत अंजन हे 
कीड झालें असते. पण अच्यांना या नाटकांत पुरुषांकडून पुरुषांच्या 
४ जन घातलेले दाखवावयाचे नसून, स्त्रियांचा तेजस्वीपणाच भडक 
_ावयाचा असल्यामुळें, शेलेकडून त्यांनीं वरील अस्वाभाविक निश्रय॒ 
ती सहातुच * गौतमाचे पात्र काहून, विश्रामच्या घरीं वावरणाऱ्या व॒ 
ची लेने मिळविणाऱ्या इुसर्‍या एकाद्या तडफदार व तत्त्वनिष्ठ र डा 
ण पात्रा पणात केली असती, तर उद्यांच्या संसारांत एका 
दिसला व्य असती. पण यांत पुरुषांचा मोठेपणा व 
। "उता, वतो तर अत्र्यांना अभिप्रेत नव्हता.  ढ। 


२५. बक: 


र.» 
चब्रागाा 
व्र (त 
(] 


१८० ग 


शि 


उल्हास हा एक ३५ वर्षांचा विवाहित ग्रह्स्थ असून, बँकेत आंकडे- 


“५ 


मोड्याचे काम करीत असतो. कॉलेजांत यानं एकादं वर्ष घालविलेळ आहे... 


शैला व उल्हास यांची ओळख होऊन, तिचें प्रेमांत कसे रूपांतर झालें,. 


याची हकीकत नाटकारानें दिलेली नाही. तथापि त्यांच्या स्वैरवर्तनाने,, 


शेलेवर न यावा तो प्रसंग आला आहे. “ अविवाहित पुरुषापेक्षा विंवाहितः 


उरषांपासूनच कुमारिकांना जास्त धोका असतो,” या गोतमाच्या इश्या- | 
र्‍्याचा फारसा उपयोग न होतां, ज्याअर्थी शैला फसली आहे, त्याअथी 
तिच्यावर आलेल्या आपत्तीची जबाबदारी, तिनें आपणहूनच ओढवून घेतली. 


आहे, हें स्पष्ट दिसते. “ उल्हास-तुम्ही मला इतके आवडतां-इतकं प्रेम' 
आहे तुमच्यावर माझं-पण ठुमच्याशीं टझ करण्याचा विचारही मला सहन 


होत नाहीं, ” असें पहिल्या अंकांत म्हणणारी शेला, उल्हासच्या चोरय्या' 


वर्तनाला अम्रत्यक्षपणे प्रोत्साहनच देत.नव्हती काय ? मग स्वतःस मोदांत 
पाडस्याचा आरोप तिने उल्हासवर कां करावा ? तो केवळ पुरुष होता' 
म्हणून £ उल्हासची भूमिका उघड व स्वच्छ आहे. लयाला, शैला अगदी 
विरुद्ध आहे, असाच त्याचा समज होण्यासारखेंच तिर्चे त्याच्याशीं 
अथमपासून वतन आहे. चोरटेपणाचा वीट येऊन प्रेमाची मालकी: 
निर्धास्तपणे मिरविण्यांत तिला जो खरा आनंद वाटतो, तो ती पेंचांत 
शापडल्यानंतरच. त्यामुळे अचानक उपस्थित झालेला, रेळेचा लग्नाचा 


र पिचार, “ प्रेमाचं थंडगार मधुर सरबत पीत असतांना, मध्येंच ब्फींचा 
__ खडा (मोलगेव्यागमागे उल्ह्मासला वाटावा, हें अगदीं साहजिक आहे. 
उल्हासन तिला खोटी आद्या कधींच दाखविठी - नाहीं, उलट तो आपल्या 


1 डं 


.. 
र 
पी 


विवाहित पत्नीशी प्रामाणिक आहे. “ तुझ्याशीं लभ करून मी माझ्या 
न्य बायकोला टाकून देऊं म्हणतेस ? तूं स्री असूनही तुला एका स्त्रीची दया. 
१ ११ >» 3 ण्याचे 

पणय द क कयाला पक्षाना, * मला तिची दया येण्याचें काय 
£ चे उत्तर मात्र, निवळ स्वार्थीपणाचं असून स्त्रीह्ृदयास, 
झळींच शोभण्यासारखं नाहीं. “ कोणत्याही जबाबदारीची पवी न करता 
उऱहाठा आपल्या सुखाची लालसा निर्वेधपणे तृत करतां येते, ” असा 
च टपका ठेऊन, खतःच्या पापाची जबाबदारी उडवूं पाहणारी 
* र्‍यावेळी उल्हासला ल्य़ाबद्दळ अखेरचं निर्वाणीचे विचारते, त्यावेळी, 


ऱ्ू १८९१ 


करतां चोरटा व्यवहार चालूं ठेवण्याचं 
शी लक्षांत घेतल्यास, “ मीं एकट्यानं 
पेढा स्वार्थ साधला, आणि तूं मात्र हातांत तुळशीपत्र घेऊनच उभी 
होतीस नाहीं १ ? असा प्रश्न तिला उल्हासप्रमागेच कोणीही करील, उल्हासर्ने 
"ला, अगोदर विवाहाची खोटी आका दाखवून फसवले असतं, तर झाल्या 
पा दोष त्याच्यावर येऊन, तो अधम ठरला असता. शेलेच्या अधःपाताला 


ही चे जब्राबदार असल्यामुळें, पुरुषांवर सथ दुष्कृत्यांची 

 पाजीपणाची जभाबदारी टाकण्याचा नाटककाराचा प्रयत्न, सपशेल 

ला आहे. पुढें उल्हासची विवाहित पत्नी वारल्यावरही,पुनः लगनाची मागणी 
यास त्यानं शेलेकडे जाणें, त्याच्या पूर्ववत 


त ादि त पत्नीवर उल्हासचे प्रेम असल्यामु 


(७4 ४ प्रामाणिक सद्धेतूनेंच उल्हास तिच्याकडे 
तिर ता. म्हणून पत्नीनिधनोत्तर शोलेशीं 
ब करण्यांत 


त्तर त्याने शे विवाहबद्ध होण्याचा 
व 2_ त्याचा स्वार्थीपणा किंवा कामुकपणा यत्किचित्‌ही दिसत 
"१9 2लर-त्याचे दा्यच अधिक ोळ्यांत भरते. पत्नीनिधनोत्तर, 
दोस षी शाशी अन्य स्रीशीं द्वितीय विवाह करण्याची पूर्ण मुमा होती, 
सन्य खोत व इ9ृत्याचीं फळे भोगावयास सोडून देऊन, जर त्याने 
प केला असता, तर त्याचा कोण हात धरणार होता ९ 
पत्नीमरणोत्तर शेळेटाच द्वितीय विवाहाची मागणी 
कहर्य याने न्यायीपणा व माणुसकोच दाखविली आहे. अशा स्थितींत 
धे णत्या प्रामाणिक माणसाचा मानभंग होणार 
सट्बुद्धीने आलों ) तिनं मात्र आपली 
मार वाटून उल्हासच्या* मनांत मग 
आश्चये नाहीं मै 


५» )“ 


१८२ 


आणलेलं जप्तीवारंटही त्याचं नीचकृत्य ठरत नाहीं. उल्हासच्या वर्तनांत 
त्याचा तिरस्कार यावा असं कोणतंही दुष्कत्य आढळत नसल्याने, व 
शेळेवर ओढवलेल्या सामाजिक आपत्तीची जबाबदारी, सर्वेस्वीं त्याच्यावर 
पडल्याचे शाबीत होत नसल्यामुळें, त्याला खलपुरुष ठरविण्याचा नाटक 
काराचा अट्टाहास फुकट गेला आहे. 

नाटकांतील शेखर-नयना, या दुसऱ्या उपकथानकामुळें, नाटक 
काराने दुसऱ्याच एका अभिनव पण अनपेक्षित अशा सामाजिक परिस्थिती- 
वर, विदारक प्रकाश पाडला आंहे. एकाद्याच्या धर्मपत्नीपासून झालेला 
मुलगा, व रखेलीपासून झालेली मुलगी, जर परस्परांवर अजाणतः अनुरक्त, 


' झाले, तर तो प्रकार आपल्या रूढ सामाजिक पद्धतीमुळे, सर्व कुटुंबाळाच 


कसा दुःखकारक होतो, 'हेंच नाटककाराने येथे दाखविले आहे. 
परिस्थिति उत्पन्न होऊं नये हे चांगलें, पण ती झाल्यावर तिला तितक्याच 
चैयाने तोंड देणें अवश्य आहे. नयनेवर प्रेम करण्यांत शोखरची काय चूक 
होती १ प्रेमाने अंध झाल्यामुळें, कुटुंबांतील माणसांच्या इतर हालचालीकडे 

त्याचे दुलंक्ष होणे जसे साहजिकच _ होते, तसे नयना ही आपली बहीण 
लागते, हें समजल्यावर चूर्ण झालेल्या आपल्या हृदयाचे दुःख विसरण्याचा 
त्याला मद्यपानाचे व्यसन लागणेही अवघड नव्हते. नयना देखील एक 
भावनाप्रधान मुलगी आहे. शेखरचें व तिर्चे विपरीत नाते उघडकीत 
आल्यावर, तिलाही लाजिरवाणे वाटणे योग्यच होते. जगाकडून द्र्चि 
समजल्या गेठेल्या कुळांत जन्म झाल्याचें समजून आल्यानेंच, ती आत्म- 
हत्त्यला प्रवृत्त होते. विश्रामकडून सहानुभूति मिळेल अशी तिची 
अपेक्षा होती. शेखरवर तिचें खरे प्रेम होते. म्हणूनच दारूने 

त्याची दैना पाहून ती मरणाचा विचार सोडून देऊन परत येते. तथापि 
या. सवे परिस्थितीवर आग पाखडण्यासाठीं, वैशयाव्यवसायासारखा नि 
जीवनक्रम अवलंबण्याचें मात्र तिला कांहीं कारण नव्हते. शोखर पठ झाला 
म्हणून तिनेही पद्यु होण्यांत काय साधे? त्यापेक्षा नयनेने देरासेवेत किंवा 
समाजसेवेत आयुष्य खर्ची घातलें असते, तर ते मात्र अधिक 


झालें असते. या निंद्य जीवनक्रमामुळें, तिन प्रेक्षकांची सहानुभूति पुव 
दवडली आहे. 


१८३ | 


माग 7 ताबा गोतम हँ पात्र, झन्वूच्या खेळांतीळ आडव्या लोणच्या- 
याती वी रेड गोतम हा विभोगचा ग व्य 
जाण किर ॥खरशीं ल त्य नार्वे असावे, 
पते ल की लचा भय्या श्रामच्या घ व क 
उ आला असतां, केवळ करुणेला त्रास होऊं नये म्हणून; 
आहे यांची नोट तेथल्यातेथें देण्याइतका उदार व कर्तव्याला जागणारा 
चया विश्रामच्या लकंग्या व बदफौली वर्तनाने करुणेला आलेला उद्वेग; 
हा घीराच्या व प्रोत्साहनाच्या शब्दांनी घालविण्याचा प्रयत्न करतो. तरी 
त एकपरीरने निष्क्रिय व अपेश्ीच आहे. विवाहाच्या प्रकरणात 
गर सचे मन वळविण्याचे शैळेने त्याच्यावर सोंपविठेळें काम; त्याला पार 
पाडता आळे नाहीं. शेलेच्या अधःपाताची बातमी, करुणेला व विश्रामला 

कळविण्याव्यतिरिक्त, एकही महत्कृत्य गौतमाच्या हावर घडलेले नाहीं. यापेन 
उल्हासने विश्रामच्या घरावर आणलेल्या जतीवारंटाच्या पून अत 

रकम भरून आपल्या मित्राचे घर, अर याने खळे ००0 
तर त्याचा स्वार्थत्याग व मित्रकर्तव्य, वाखाणण्यासा ळ असते.पण म. 
नारटककारा च आत्महच्या कशी 
च्या इच्छेप्रमार्णे करुणेला धका बसत तिनि 


असती, व नाटकाचा शेवट तरी डुः 
सांगत असला तरी “ सुंदर 
हो अर्स सांगत 2 म्हातारे येऊच 


गौतम हा, आपण 

जुनाट आ र 
तरुणींच्या ज्यप्ग आटोक्यांत ी उलटून गेलेले व र 
शकत नाहींत, ” या वस्तुस्थितीबद्दठ त्य़ाला वक व अ 
करित पुरुषापेक्षा विवाहित पुरुषांपासनचे कुमारिकांना ह्यांचे मन | 
त्याल असे, अनुभवाचे बोळ मान तो य रेकविती र: 

1 उत्तम कळते. पणं सुरिक्षित स्त्रियां त 
स्पाचा शिया य कटाक्ष दिसतो. च्या ला ् री यो 


गेबरच ल 
म्हणजे त्याला निवळ थट्टा वाटते. "५ त्या तिपादण्यास तो कचरत 


परी नाश पुरुष तितकाच पाजी असतो; द्या नाहीं, तसा 
. विश्रामचा मित्र असनही, तो चंदर लिया वाढिल्यानंतर पुरुषांना 
थारा देणारा नाहीं. तसम द्टीचा व खंवचट आहि. माणुस- 


येतो, हे समजण्याइतका र 


“यो ५. * » र, 
चि आ ह. 
2 च > 9 <. शय 


कीला डांबर फासणाऱ्या न्यायाची दलाली करण्यापेक्षा, प्रामाणिकपणे रस्त्यावर 
हमाली करणे, त्याला मानाचे वाटते. गोतमाला नवमतवाद बिलकुल मान्य 


नाहीं. म्हणूनच उद्यांच्या संसारांत अविवाहित प्रोंढ मुलींच्या आयुष्यांतील 


बिकंट प्रश्नांना घैयीने व समंजसपणानें तोंड देण्याची इश्यारत, तो आजच्या 
आईबापांना देतो 

गोतमाचे हे थोडेफार सनातनी विचार पाहिले म्हणजे, स्वतः नाटक 
कारच त्याच्या ख्पाने येथे अवतरला आहे, असे वाटूं लागत, गोतमाठा 


-- डॉक्टर कां बनविला, याला उघड असे जरी कारण नसले, तरी श्लेच्या 


अंघःपाताचीं बातमी गौतमाने विश्रामला दिल्यावर, विश्रामठा, “ वूच 
या परिस्थितींतून तिची सटका कर ” असें गोतमच्या तोंडावर हलकट उत्तर 
देतां यावे, याचसाठीं, त्याला मुद्दाम डॉक्टर कल्पिला आहे. हाच प्रकार 
विश्रामला बारिस्टर करण्यांत झाला आहे. बारिस्टरीला विलायतेस 
बुद्धिवान्‌ तरुण, तिकडून व्यसनी बनून येतात हें दाखविण्यासाठी; व 
स्वतः बारेस्टर असून स्वतःच्या मुलीच्या बाबतींत गर्भपाताची त्यानंच 
सचना, भडक स्वख्यांत दिसण्यासाठी, विश्रामळा बारेस्टर केला आहे. 
शिवाय विनयभंगाची व वचनभंगाची अद्या दोन केसिस्‌ चालविण्यास घेणार्‍या 
बारिस्टरच्याच घरीं, खुद्द त्याच्या पायाखालीं काय जळत होते, है विरोधानें 
स्पष्ट दिसावे, म्हणूनद्दी विश्रामला मुद्दाम. बॅरिस्टर करून आणला आहे. 
शेखरने, !--. 8. कडे जाण विशेषसे महत्वाचे नाहीं. तो आपल्या बापाच्या 
घेद्याकडे वळला इतकच फार तर म्हणतां येईल. तथापि येवढे मात्र खर 


- नाटककाराने विश्रामला किंवा गौतमाला दिळेला पेशा, गडकऱ्यांच्या 
- मनोहरच्या किंवा प्रो. फडक्यांच्या डॉ. श्रीधरपंतांच्या पेक्याप्रमाणे, कृत्रिम 


वाटत नाहीं. कारण रा. अत्र्यांनी आपल्या या पात्रांना जो पेशा दिला आहे, 


_ तो नाटकांतील पुढील एकादी घटना .किंवा पेंच प्रसंग सोडविण्यासाठी 


दिला नसून, त्या पात्रांच्या स्वभावपरिपोषाला तो सहज उपयोगी पडण्या 
साठींच दिला आहे. त्यामुळें, ह्या पेश्ाचा प्रकार अस्वाभाविक न वाटत 
ओघानेच आल्याप्रमाणे भासतो 


उल्हासला बँकेतील आंकडेमोड्या करण्यांतही, विरोधदडीन व जती 


; _ वारंट बजावणी, असा द्विविध हेतु नाटककाराने दृष्टीपुढे ठेवला 


---_-_ददनदक>< ममा 
टू र ला त म्य अव कहत. य क प. 


”“ 


क 


१८५ 


त्यामुळे, हा प्रकारही अगदीं स्वाभाविक असाच भासतो.. रैलेसारखी 
एम्‌.ए. छछासची विद्यार्थिनी, एकाद्या बँकेतल्या आंकडेमोड्या कारकुनावरसुद्धां 
वेळप्रसंगी भाळते हे दाखवितांना, “ सुशिक्षित स्त्री ही शोंबटीं स्त्रीच 
भाहे,? हे तत्त्वच नाटककाराला पटवावयाचें दिसते. शिवाय “ बायकांच्या 
डोक्यात अकलेपेक्षां आंकडे जास्त झाळे आहेत अलीकडे! ” हें एकाद्या 
आंकडेमोड्यानेंच म्हणण्यांत केवढा विरोध सांठविला आहे १ 

रा. अव्यांनीं निर्मिळेलीं पात्रे मात्र, नाट्यसृष्टीत स्वतंत्र व अभिनव 
आहेत असे वाटत नाही. त्यांचा विश्राम हा, गडकऱ्यांच्या सुधाकरावरून 
त्यांना सुचटा असावा. मूळचा सदूगुगी सुधाकर प्रसंगाने दारुडा बनतो, 
तर विश्राम नाटकारंभींच दारुडा व व्यभिचारी बनलेला असून, त्याच्या 
दुष्कत्यांचा परिणाम त्याला व त्याच्या कुटुंबियांना भोगावा लागतो. करुणा 
ही देखील सिंधूप्रमाणे रंगविण्याचा प्रयत्न केला आहे. पण सिंधूर्चे जाज्यच्ा 
आर्यपत्नीत्व करुगेत आहे काय ? उल्हास हा खलपु९० नाहींच. कदाचित्‌ 
नवीन नाट्यतंत्राप्रमाणे खलपुरुषाचा पाडाव दा... . दर्वन 
मुळे, उल्हासचे स्वरूध मवाळ बंनविळें असावे. शैला ही त्‌ाने 
बहीण असून, लतिकेप्रमाणे तिचाही पाणउतास प्रस्तुत नाटकांत जाहा 


तिकेच >> * शेले- * 
पण लतिकेच्या अलडपणाबरोबरच तिचा स्वार्थत्याग शेलत नसल्यामुळे, 
[ना वाटत नाहीं. 


दळू बाटावी तेवढी सह्यनुभूति व आदर प्रेक्षकांना व 
गोतम हे, गडकऱ्यांच्या नायकउपनायकरांप्रमाणेच तिक यां 
एकंदरींत श्री, अ्र्यांची प्रतिभा ' स्वतंत्रपात्रनिर्माणक्षमा नोट क 
नाटकांतील पात्रे, ते दुसऱ्या मराठी आ कना ती 
पाञ्रांत थोडा फेरफार करून तरी घडवितात, 0 वाती 
ते आपल्या पात्रनिर्मितीसाठीं जशाच्या तशात क पात्र, सवोच्या 


श्‍ >. 


( साष्टांग नमस्कार? व घराबाहेर ऱ्या नाटकां हं क या थाहित झाले 
डोळ्यांपुढे वाबरणाऱ्या खऱ्या व्यक्तीच आहेत; आत पदी 
असून, इतर नाटकांतील पात्रांवर मारळेला गडकरी टा दा % 
वे यातारलाच आहे. पूर्वी प्रसिद्ध झालेली प हुबेहूब प्रतिकति आ 
शैलपटकथा, हरिभाऊ आपद्यांच्या ' संत. केलेठी वर्संतसेना 
बो सिड झाल्यावर, किंवा नुकतीच सवेत हांकाटा - 
डपरकथा देखील, देवलांच्या 'मृच्छक त्वा तर 


र 
१८६ &.” 


४ र श्री. अत्र्यांच्या नाट्यसृष्टींतील पात्रांच्या व कथानकाच्या उगमाची कुळकथा 
___ शोधण्यात, 5ावकांना फारसे डोकें खाजवार्वे लागणार न!हीं 0. 
७ -रा स्पत्रे हे आपणांस गडकऱ्यांचे चेळे म्हणवीत असल्यामुळें 
र; गडकऱ्यांचीं पार्त्रे, व भाषा . जशी त्यांनीं आत्मसात्‌ केळी आहे, तसे 
- सामाजिक मतांच्या बाबतींतही ते त्यांच्या पुरे आहारी गेळे आहेत. ' प्रेम 
__. सन्यास ' नाटकांत, जयंत-लीला यांचा पुनर्विवाह. घडवून न आणण्यांत; 
_ किंवा ' एकच प्याल्यांशत सिंधूला बंडखोर न करण्यांत, कै. गडकऱ्यांनी 
-._ जसा आपला प्रतिगामीपणा दाखविला आहे, तसाच श्री. अत्र्यांनी आपल्या 
श्‍ __  उद्यांच्या संसारांत, दशेखर-नयना यांचा विवाह घडवून न आणण्यांत 
..__ दाखविला आहे. गडकऱ्यांप्रमाणेंच स्त्रीदाक्षिण्याचा उमाळा आव्या- 
मुळे, विवाहपूव आलछेळे मातृत्व दिमाखाने मिरविण्याचा निर्धार, 
' रा. अच्र्यांनीं आपल्या शोलेकडून करविला आहे. पण त्यांचे हे स्त्रीदाकषिण्य 


यी 


ब). _५४/ 


> 
टक 2५ वे. 


___ बेगडी असून, या नाटकांत स्त्रियांच्या त्यांनीं केलेल्या तरफदारींत ते सपदोल ! 
___ पडले' आहेत. विश्रामचा हुंदका व दुर्गुणी माणसांना सद्गुणी माणसे 
3 सहानुभूतीने वागवीत नाहींत ही तक्रार, प्रथम पत्नी जिवंत असतांना 
__ उल्हासने शालेच्या लाच्या विनंतीचा केलेला धिःकार, पण तीच 
__ पत्नी निवतंल्यावर शेळेला संकटांतून सोडविण्यासाठी आपणहून तिळा 
_ घातलेली मागणी, व नयनेच्या बाबतींत प्रेमभंग झाल्यावर पुढे दुसर्‍या 


क 
४ 


स्त्रीचा विचारही मनांत न आणतां रेखरनें आपल्या आयुष्याचे करून 
घेतलेळें मातेरे, या गोष्टी पुरुषाचे औदार्यस्वार्थत्यागादि उच्चतम गुण 
दशवितात, कों पाजीपणा £ स्त्रीदाक्षिण्याच्या बाबतींत गडकऱ्यांचें केवळ 


क २ 


नो उद्यांच्या संसारां'तील पुरुषपात्रे, यामुळें पुरुषांना पाजी ठरवीत नसून, उलट । 
'स्त्रीपात्रे माच सवे स्त्रियांना मूख ठरवीत आ 


र ______ वास्तविक 'उद्यांचा संसार? हें नाटक दुःखंपर्यवसायी करणें भांग 


होतं, असें वाटत नाहीं. कोणत्याही दुःखपर्यवसायी नाटकाच्या पर्यवसानाचीं 
__ बीजे, बहुधा पहिल्याच अंकांत पेरलीं जातात. याही नाटकाच्या पहिल्या अंकांत, 
किती दिवस चालणार हें असं १? या गोतमाच्या प्रश्नास, “मी मरेपर्यंत? अद्या 


ह. 
१८७ 


शला शेवट होणार हे सूचित केळं असलें, तरी करणेचे है उत्तर वैतागांचें 
निद्शक असल्यानें, वाचक किंवा प्रेक्षक, ते तिचें खेर किंवा मनापासून'चे उत्तर 
आह, असें धरून चालत नाहींत; व म्हणून नाटकाच्या शेवटीं करुणेचा 
अंत झाला नसता तरी, वाचकांचा अथवा प्रेक्षकांचा अपेक्षाभंग झाला असता; 
असे म्हणवत नाहीं. त्यापेक्षां * आमचा संसार म्हणजे पोकळ डोलारा आहे 
झालं, ” या पहिल्याच अंकांतील करुणेच्या उद्वारांच्या सूचनेवरून; करुणेळा 
जिबंत ठेवूनही, विश्रामच्या व तिच्या ससाराच्या फापटपसाऱ्यानै, हे नाटक 
सुखपर्यवसायी करतां आळे असतें. तसच, शेखर-नयना यांच्या विवाहानं, 
अथवा शैलाच्या बिवाहपूवे गरोदरस्थितींत तिच्याशी, दुसऱ्याच एका न 


घेर्यमेरू तरुणाच्या खुषीच्या विवाहबेधनारने,आजच्या संसारापेक्षां अगदीं विपरीत 
ब भयसूचक असा 'उद्यांचा संसार श्री. अत्र्यांना दाखवितां आला असता. 
करण्याच्या भरीस 


पण गडकऱ्यांप्रमागेंच करुणरसाचा अधिक परिपोष 
पडल्यामुळें, सब्वळ कारण नसतांनाही, नाटककाराकडून करुगेच्या आत्म- 
हच्येचें पातक निष्कारण घडले आहे. 

श्री. अत्र्यांच्या नाटकांची स्चना; इव्सेन व इतर आधुनिक 
पाश्चात्य नाटककारांनी अवलंबलेल्या नवीन पड€ व्र 
एकत्व, एकप्रवेशात्मक अंक, स्वगत णांचा होप याय 


सुटसुटीत नार्यतंत्रावरोबरच, कथानकांतील बऱ्याचद्या गोष्टी भूतकालीं च 
गेल्यानंतरच नाटकाला सुरवात करगे, इत्यादि सामाजिक नाटकांना विर! 
नीं येथे उपयोग केला आहे. 


उपकारक होणाऱ्या इव्सेनच्या तत्त्वांचा त्या 
विश्रामचे इंग्लंडमधील सर्व ख्याल संपून; ठो दारुडा व बदफेर्ट 
वरच नाटककाराने त्याला प्रेक्षकांपुढे उभा 
- अंकी रचनाही या नवीन पद्धतीचीच द्योतक असत, गोकत्यिम वु 
गडकऱ्यांप्रमाणे, अट्टल खलपु९% व त्याचा पाडाव पाड दाखविर्णे, है ह 
तंत्रही येथे सोडून देण्यांत आले आहे. यामुळें च णी 
हेव्यांचा उल्हास, अतिशायोक्तिमय व वाटत नसून, ता. 
आलेली शैलेच्या सूडाची कल्पना पा री 
या नाटकाची संभाषणे तप ग उ 
होतेच. श्री. अत्र्यांनी येथें पूर्वीच्या नाटकांप्रमार्णे कोटिआाज ? अनुप्रास 


११ ५८४ १८८ ० न 


“खुर भाषा वापरून गडकऱ्यांचे कृत्रिम अनुकरण केलें नाहीं, र्‍ शो 
र: थोडी अभिनंदनीय आहे. ' उद्यांचा संसार ? नाटकांतील पात्रांची संभाषणे 
साधीं, सोपीं व नित्याची वाटतात. सर्व पात्रे 2). 
' समाजस्वास्थ्य ? किंवा यामा * यांसारखे पुस्तकी, व सभा, व्याख्याने, | 
प्रोफेसर यांसारखे वाड्ययीन संदर्भ, संभाषणांना जिवंतपणा आणतात. पण 
यांतील प्रत्येक पात्राला चटकदार, सुभाप्रितमय वाक्ये बोलण्याची जी हुक्की येते, 
ती मात्र वास्तव नाहीं. करुणेसारखी दु: खी, 
__ कांहीं वेचक अनुभवाची तत्वे बोलेल, 
११ तरुणांनी, अशीं वेचक तत्ते बोलणें म्हण 
हीय. “ स्रियांचीं व्याख्यानं ऐकण्यासारखीं री 
उल्हासचे उद्गार त्याला अनुरूप असले, तरी “ पुरुष हे शिंगाडे वेल 
आहित, कां लाथाळे गाढव आहेत १” हा व्याख्यानाचा विषय कितीसा , 


सुशिक्षित असल्यामुळें, 


आहेत. (१) रात्र झाळी कीं, यांना उजाड 
___ नाहीं. (३) स्रीला त्रीची दया येत नाहीं. 
नसतात, अशा सुंदर वाक्‍्यां 
बरोबरच परिणा. 
नाशाची निशा, बंडाचा 
ख्याचा सफेता, व तर्कार्चे तोंड 


बि. > ् 2 न्य शक ण नं | 
ठल्या वळणानं, अत्र्यांना अजूनही पक्कं सोडलेलं नाहीं असंच दिसत 


_ अनिश्चितता, व कलेत विस्कळीतपणा उत्पन्न झाला आहे. भाषेच्या 
'चाबतींतही इव्सेनच्या सुभाषितमय 


रमय भाप्रेचें अनुकरण करतांना, गडकऱ्यांच्या | 
_ विदोषांचे त्याच्यावर असले र 


रट 4. संटेळे दडपण, त्याला दूर करतां आले नाहीं. यामुळे 
-_ पस्तुत नाटकांत श्री. अत्र्यांचे व्यक्तिमत्व किमपीह्दी जाणवत नाहीं. 
(र ज क्र "प 


श्र (३.कं 


220...) कया 


